मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


- नवभारत मे, १९८० 


महाराष्ट्र प्रगतीपथातर... 
वीस वर्षीच्या विकासाची वाटचाल. 


तासळोय्‌ रज्णालयातील 
स्वाटवी रेख्या 


ह. ८.14790० 


नील रेष जगमोप महान्लाठगाल्या महाका नयना मंज: 305 स्य: य ४०७० ०ठण०ठण्यरू, टर 
च्य जर न्र्‌ 722० ष्ठ 1] 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 


: | . क 
संगणकीकृत । द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


महाराष्ट राज्य साहिल संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राक्षपाठशाला मंडळ वाई, संचाळित मासिक 


नृवभारा 


वर्षे ३३। अंक ८। मे १९८० 
किमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकेतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 


मे. पुं. रेगे 


व्यवस्यापकोय पत्रव्यवहार : 

पां. गो. आपटे, 

व्यवस्थापक * नवभारत ' मासिक' 

द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि. सातारा ) 


नृवभार॥ 


मे १९८० 
अनुक्रम 
संपादकीय : |  दूपेण ' : मराठी वृत्तपत्रसष्टीचे बीजांकुर २८ 
कै. डॉ. भा. शं. भणगे : -वि. ल. धारूरकर 
एक कतृत्ववान्‌ व्यक्तिमत्त्व लोपले च व 
लवंदे-पाटणकरवादातील मुददे-२ ४१ 
-अ. के. भागवत 3. क 
-मे. पुं. रेगे 
ह. - 
बुद्धपूवे जात व तत्त्वज्ञान : री 
3. ग्रंथ-परीक्षण ४९ 


दलित पंडिताची समीक्षा 


-शरद्‌ पाटील -राजेंद्र व्होरा, नीलम हातेकर 


मिथ व त्याचा प्रभाव १५ | झां पॉल सात्रे। श्रद्धांजली षद 
-गो. रा. कुलकर्णी -अ, र. कुलकर्णी 
तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वक्ञान-२ २० | सार-संकलन : ष्ट 


-बट्रेंड रसेल । अनु. दि. य. देशपांडे 


ह ऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑॉऑंशशशााा॒ाज्यााआजजझॅन, 
लेखक-परिचय 


& अ. के. भागवत : सेवानिवृत्त प्राचायं, वाई काँठेज ऑफ आटंस्‌ अँन्ड कॉमर्स; सध्या प्रमुख 

भाषांतर विभाग, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, पुणे. & शरद्‌ पाटील : माक्‍संवादी 
विचारवंत लेखक व राजकीय-सामाजिक कार्यकतं; “ असंतोष', वाडी-भोकर रस्ता, धुळे-४२४ ००२ 
& गो. रा. कुलकणी $ सांगली येथील कन्या महाविद्याल्याचे प्राचार्य, कन्या महाविद्यालय, सांगली- 
४१६४१६. & दि. य. देशपांडे : तत्त्वज्ञानाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक, १४ भंवाझरी ले आऊट, 
नागपूर-४४० ०१०. & वि. ळ. धारूरकर! शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथील वत्तपत्र विभागात 
प्राध्यापक; शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापुर-४१६ ००४. » मे. पृ कु धमाचे मळा 
मुंबई; आय्‌. सी. एस्‌. एस्‌. आर्‌. होस्टेल, विद्यानगरी, कालिना, मुंबई-४०० ०९८, « राजेद्र व्होरा : 
पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभागात व्याख्याते व संशोधक मार्गदर्शक | न ग्य 
पीठ, पुणे-४११ ००७. & सो. नीलम हातेकर : मराठीच्या प्राध्यापिका, कला वाणिज्य महा विजाठय, 
वाई; ७४२/१ धर्मपुरी, वाई-४१२ ८०३. & अ. र, कुलकर्णी : मराठी विश्वकोशात मराठी, संस्कृत, 
प्राकृत, इंग्रजी, यूरोपीय व आशियाई भाषा-साहित्य या विषयांचे संपादक. तसेच मराठी कथाकार 
विश्वकोश, वाई-४१२_८०३. ; 


संपादकीय-- 


परंपरा आणि प्रबोधन 


परंपरा व्यक्‍तीला दृढता देते, तिच्या जीवनाला मानवी अथं देते, परंपरेने घडविलेल्या व्यक्‍तीच्या 
दृष्टीने परंपरेत अंतर्भूत असलेली मूल्ये केवळ बाह्य दंडक उरत नाहीत, ती तिची स्वतःची साध्ये 
बनलेली असतात, तिच्या स्वतःच्या साफल्याची ती रूपे असतात हे अगदी सत्य आहे. पण परंपरा 
व्यक्तीला माणुसकी देत नाही; व्यक्‍तीच्या माणुसकीला परंपरा एक विशिष्ट रूप देते. माणूस असल्या- 
मुळेच व्यक्‍ती परंपरेत सहभागी होऊ शकते. आणि स्वतःच्या जीवनातून परंपरेचा आविष्कार करू 
शकते. मानवी प्रकृतीत अंतर्भूत असलेल्या काही शक्‍यतांना परंपरा वास्तव, रेखीव आणि दृढमूल असे 
अस्तित्व देते. पण हा रेखीवपणा आणि दुढता इतर शक्‍यतांना नाकारल्याने साध्य झालेली असते. 


म्हणून विशिष्ट परंपरेशी एकरूप झालेली व्यक्तीही ती परंपरा व्यापून दशांगुळे उरलेली असते. 
व्यक्ती परंपरेची चिकित्सा करू शकते, ज्या मूल्यांनी तिचे स्वत्व घडविलेले असते, त्या मूल्यांचेही 
मूल्यमापन ती करू शकते. हे माणसाच्या आत्मजाणिवेतुन निर्माण होणारे माणसाचे स्वातंत्र्य. ह्या 
स्वातंत्र्याचा प्रत्यय माणसाला आला, स्वतःच्या परंपरेची चिकित्सा तो करू लागला की परंपरा गताथं 
होते का ? हा आधुनिक माणसापुढे असलेला यक्षप्रश्‍न आहे. 


साँक्रेटिसने ग्रीक परंपरेचे चिकित्सक परीक्षण केले, ' ज्याचे परीक्षण करण्यात आलेले नसते, ते 
जीवन जगण्यासारखे नसते ' हे साँक्रेटिसचे ब्रीदवाक्य होते. प्लेटोच्या * रिपब्लिक 'चा अथे समजून 
घ्यायचा तर त्याच्याकडे ग्रीक संस्कृतीची निर्मिती म्हणून ज्याप्रमाणे अटळपणे पहावे लागेल, त्याप्रमाणे 
ग्रीक संस्कृतीतील मूल्यांची चिकित्सा म्हणूनही पहावे लागेल. प्लेटोचे रिपब्लिक म्हणजे अथेन्स किंवा 
स्पार्टा नव्हे; किवा उन्नीत आणि परिष्कृत अथेन्स किवा स्पार्टा नव्हे. रिपन्लिकला विशिष्ट भौगोलिक 
किवा कालिक स्थान नाही ते कुठेही नाही, पण आदशं म्हणून सवंत्र आहे. मानवी सामाजिक 
अस्तित्वाचा तो आदक्षं आहे; केवळ ग्रीकांपुरते ज्याचे प्रामाण्य मर्यादित आहे असा तो आदर्श आहे. 
ज्या गरजा, आकांक्षा आणि शक्‍ती यांच्यामुळे माणूस हा माणूस म्हणून ओळखला जातो त्या प्लेटोच्या 
रिपढब्लिकवे अधिष्ठान आहे. ' ह्या देशात जन्माला आलेल्या श्रेष्ठ लोकांकडून पृथ्वीवरील सर्वे माणसे 
नापापला धर्म शिकतात! ह्या वचनात बढाई आहे, पण सावंत्रिक प्रामाण्याच्या दाव्यातून व्यक्‍त होणारी 
“मानव सवंत्र एकच आहे ही भावनाही आहे. परंपरा प्रगल्भ होते तेव्हा ती चिकित्सक होते आणि 
मानवताव्यापी होण्याची प्रेरणा तिच्यात जागृत होते. व्यक्ती मग केवळ अथेन्सची नागरिक रहात 
नाही; ती जगाची नागरिक बनते. 

परंपरेत अंतर्भूत असलेल्या मूल्यांची चिकित्सा करायची, तर ज्यांच्या ठिकाणी सावंत्रिक प्रामाण्य 
आहे अल्या मूल्यांवर आधारलेले निकष त्यांना लावून ती करावी लागेल. ही प्रमाणमूल्ये माणसाला 
परंपरेपासून प्राप्त होणार नाहीत. ह्या मूल्य़ांचा परंपरानिरपेक्ष असा उगम असला पाहिजे. अश्ली सवंत्र 
प्रमाण असलेली मूल्ग्रे माणसाला उपलब्ध करून देणारी शक्‍ती म्हणजे त्याची विवेकशक्‍्ती असे मानूया. 
ही विवेकशक्‍्ती सर्वे माणसांच्या ठिकाणी असते, सर्वांच्या ठिकाणी तिचे असलेले स्वरूप सारखे असते, 
ह्या विवेकशक्‍्तीला प्रमाण म्हणून प्रतीत होणारी मूल्ये सर्व ठिकाणी आणि सवे काळी तीच असतात असे 
समजूया. असे असेल तर अर्थात्‌ माणसाला स्वतःच्या विशिष्ट परंपरेची चिकित्सा करता येईल; तिच्यात 
अंतभूत असलेल्या मूल्यांत ग्राह्य काय आहे आणि अग्राह्य काय आहे याचा विवेक करता येईल. पण 
ह्याचा अथे असा होईल, को परंपरा हा प्रमाणमूल्यांचा उगम नाही. प्रमाणमूल्यांचा उगम विवेकशक्ती 
हा आहे. मूल्यांची ओळख पटण्याच्या दृष्टीने, माणूस एकदा विवेकशक्‍्तीचा वापर करू लागल्य, 
की परंपरा गतार्थ होते. माणसाची, म्हणजे व्यक्‍तीची, विवेकशक्ती एकदा जागत झाली, की प्रमाणर 


ह, 


मूल्यांशी तिचा साक्षात्‌ परिचय होतो. मूल्यांची ओळख होण्यासाठी परंपरेचे माध्यम आवद्ग्रक नसते. 
माणसाच्या इतिहासात विकसित झालेल्या विशिष्ट परंपरा केवळ ऐतिहासिक अपघात होते. 

सारांश, माणसा'ची विवेकशक्‍्ती जेव्हा जागृत आणि कायंप्रवण होते, तेव्हा परंपरा गतार्थ ठरते. 
हा आधुनिक दृष्टिकोन आहे, ईश्‍वराने प्रकाशित केलेले ज्ञान चर्चमध्ये मूर्त झालेल्या परंपरेच्या 
माध्यमाद्वारा व्यक्‍तीला लाभते ही चर्चची भूमिका ल्थरने नाकारली. ईश्‍वराने प्रकाशित केलेले ज्ञान 
ज्याच्यात संग्रहित आहे त्या बायवलकडे व्यक्‍ती सरळ जाते आणि गेली पाहिजे असे ल्थरचे म्हणणे 
आहे. ईश्‍वर आणि व्यक्‍ती यांच्या दरम्यान साक्षात्‌ नाते आहे. हे नाते प्रस्थापित करण्यासाठी किवा 
त्याचा परिपोष करण्यासाठी परंपरेच्या माध्यमाची आवश्‍यकता नाही. आधुनिक तत्त्वज्ञानाचा जनक 
देकाते यानेही परंपरा जाणीवपूर्वक बाजूला सारली. जे ज्ञान म्हणून चालत आले आहे, त्याचे परिष्करण 
करून सत्य प्राप्त करून घेता येते असे नाही; मला जे स्वच्छपणे आणि असंदिग्धपणे सत्य म्हणून 
दिसून येते, तेच मी ज्ञान म्हणून स्वीकारले पाहिजे असे देकातंचे प्रमुख म्हणणे आहे. आधूनिक 
अनुभववादाचा प्रवर्तक लॉक यानेही परंपरा असंबंधित म्हणून बाजूला केली. माणसाचे मन, म्हणजे 
व्यक्तीचे मन कोऱ्या पाटीसारखे असते आणि ठ्यरक्तीला येणारे अनुभव ह्या कोर्‍या पाटीवर जे ठसे 
उमटवितात, ते म्हणजे ज्ञान अशी लॉकची भूमिका आहे. सारांश, व्यक्‍ती आणि सत्य व मूल्ये ह्यांच्या- 
मध्ये साक्षात्‌ संबंध असतो, परंपरेत अनुप्रवेश करून, तिच्याशी एकात्मता पावून व्यक्‍ती सत्य आणि 
मूल्ये प्राप्त करून घेऊ शकते हा सिद्धांत आधुनिकत्वाचा गाभा आहे. हा सिद्धांत म्हणजे ( एका 
अर्थाच्या ) व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याचा गाभा आहे. 

ज्याला प्रबोधनाचे युग (एन्लाय्‌टनमेंट) 

प्रत्येक व्यक्‍तीच्या ठिकाणी विवेकशक्‍्ती आहे आणि 
शक्‍तीच्या स्वरूपाविषयी मतभेद असतील, पण ते ग॑ 
आहेत आणि म्हणून मूलतः 


म्हणतात त्याच्यात हा सिद्धांत भराला आली, 
समान अशी मानवी प्रकृती आहे. (ह्या विवेक- 
ण आहेत.) म्हणून माणसे संत्र मूलतः सारखी 
समान आहेत. माणसाच्या इच्छांचे समाधान होण्यात माणसाचे सुख असते. 
न करायचे तर काय घडल्यामुळे काय घडून येते ह्याचे ज्ञान माणसाला 
असले पाहिजे. म्हणजे इष्ट ते घडवून आणण्यासाठी आणि अनिष्ट टाळण्यासाठी काय केले पाहिजे 
हे माणसाला समजेल. विवेकशक्‍्तीचा वापर केरून माणसाला ज्ञान प्राप्त होते. ज्ञान सर्वत्र सारखे 
आणि सवंत्र सारखेच प्रमाण असते. अश्ा सावंत्रिक प्रामाण्य अंगी असलेल्या 
विज्ञान. सुख, स्वातंत्र्य समता आणि बंधुभाव ही विवेकाला प्रतीत होणारी 
सवंत्र हितकर आणि म्हणून सवंत्र प्रमाण असलेला असा एक मानवी जी 


मानवो समूह वेगवेगळ्या काळी आणि वेगवेगळ्या प्रदेशांत 
मूल्यमापन करण्याचा हा मानदंड आहे. 


ही विवेकनिष्ठ जीवनपद्धती पचिम यूरोपमध्ये 
सोळाव्या शतकापर्यंत युरोपीय माणसे जेव्हा वेगळया देशा 
अर्थात्‌ एक वेगळी संस्कृती म्हणून ती बघत, पण केवळ ए 
आणि स्वत:ची संस्कृती यांच्यामधील साम्य आणि भेद 
अठराव्या शतकापासुन युरोपीय माणसे आणि इतर माणसे 
माणसाच्या दृष्टीने उरले नाही, युरोपीय संस्कृती इतर सं 
वेगळे असणे म्हणजे विचित्र असणे, होन, कनिष्ठ, विकृत 

पण माणसाच्या ठिकाणी असलेल्या विवेकशक्तीला मूल्ये प्रतीत होतात असे जर असेल तर 
माणसाला, त्याच्या इतिहासाच्या एवढ्या लांबवरच्या पल्ल्यात, ही मूल्ये स्वातंत्र्य आणि समता ही 
मूल्ये- कशी आढळून आली नाहीत? ग्रीक संस्कृतीत आणि भारतीय संस्कृतीत व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य र 
मूल्याचा मागमूस आढळून येत नाही. ह्या लोकांची विवेकशक्ती निद्रिस्त होती काय ? माणसाचे क 


ज्ञानाचे उदाहरण म्हणजे 
सावेत्रिक मूल्ये आहेत. 
वनमागे आहे. आतापर्यंत 
ज्या पद्धतींनी जगला त्या सर्वांचे 


उदयाला भाळी आणि विकास पावली. 
त जात, तेव्हा त्या देशातील संस्कृतीकडे 
क वेगळी संस्कृती म्हणून बघत. ती संस्कृती 
यांचे ती निरीक्षण करीत. पण विशेषतः 
ह्यांच्यामध्ये असे समतेचे नाते यरोपीय 
स्कृतींच्या मूल्यमापनाचा मानदंड ठरली. 
असणे असे ठरले. 


(३) 


ही एक कोरी पाटी आहे असे जर असेल-म्हणजे डोळे उघडले की वस्तु जशा आहेत तशा दिसतात 
असे जर असेल-तर लाँकपूर्वी लोकांनी डोळे उघडले नव्हते काय ? की विवेकशकक्‍्ती, विवेकशीलता ही 
माणसाला लाभलेली जन्मजात देणगी नसून ती माणसाची कमाई आहे, माणसाने साधलेली ती गोष्ट 
आहे आणि एका विशिष्ट परंपरेच्या विकासाद्वारा माणसाने ती साधली आहे ? 

मानवी इतिहासात बहरलेल्या, आपल्या विशिष्टत्वाचा ठसा इतिहासावर उमटविलेल्या ज्या 
जोमदार परंपरा आहेत- उदा. ग्रीक, ज्यू, ब्राह्मणी परंपरा- त्या दोन अर्थांनी सीमित आहेत. एकतर 
अशी परंपरा एका विशिष्ट लोकसमूहाची परंपरा असते. सबंध मानवजातीसाठी प्रमाण जीवनमागं 
आखून देऊ पहाणारी ती परंपरा नसते. इतर लोकसमूहांना वगळून इतरांपासुन आपण भिन्न आहोत 
ह्या जाणिवेच्या आधारे अश्ा परंपरेने स्वतःच्या अस्मितेचा परिपोष केलेला असतो. ह्या अस्मितेत 
अहंकार असेल; कधीकधी विनयही असेल, तुझा जीवनमार्ग कितीही उन्नत असला तरी तो तुझा आहे, 
तू म्हणजे, मी नव्हे, मला प्राप्त झालेला आणि मी स्वीकारलेला जीवनमार्ग वेगळा आहे. ' परधर्मो 
भयावहः '. सबंध मानवजातीला प्रमाण जीवनमार्ग घालून देणारे जे धर्मपंथ उदयाला आले ते जेव्हा 
स्थिर झाले तेव्हा त्यांचेही विशिष्ट लोकसमूहांच्या परंपरांमध्ये रूपांतर झाळे. प्रेषितांची नवीन तत्त्वे 
त्या लोकसमूहांच्या चालत आलेल्या परंपरांत मिसळून गेली आणि एक नवीन रसायन तयार झाले. 
पण एवढेच नव्हे. प्रत्येक जिवंत परंपरा ज्याप्रमाणे विशिष्ट लोकसमूहाची परंपरा होती, त्याप्रमाणे त्या 
लोकसमूहातील अभिजनांची (७11६७) ती परंपरा होती. किवा प्रत्येक परंपरेत एक द्वैत होते. 
अभिजनांची उन्नत सांस्कृतिक परंपरा आणि त्याच लोकसमूहातील इतरेजनांची कनिष्ठ, प्राकृत परंपरा. 
प्रत्येक परंपरा अशा संस्कृत आणि प्राकृत ह्या धाग्यांनी विणलेली असे. 


प्रत्येक परंपरा अशी विशिष्ट असली, तरी तिच्या प्रगल्भ अवस्थेमध्ये ती सावंत्रिकतेचा, 
सबंध मानवजातीची खरी परंपरा, असल्याचा दावा करते हे आपण पाहिले आहे. कारण परंपरेतून 
प्रामाण्याचा अनुभव येत नसेल तर परंपरेचा अधिकारच नष्ट होईल आणि जे प्रमाण असते ते सर्वा- 
साठी प्रमाण असते. तेव्हा विशिष्टता आणि सावंत्रिकता यांच्यामधील ताण प्रत्येक जिवंत परंपरेत 
आढळन येतो. तसेच संस्कृत आणि प्राकृत ह्या तिच्या धाग्यांमधील ताणही तिच्यात आढळून येतो. 
उदा, भारतीय संस्कृतीत ब॒द्धाने आणि भकक्‍्तिमार्गीयांनी प्राकृत परंपरेला अस्मिता दिली. ख्तरिस्ती 
प्रेरणा ही रोमन साम्राज्यातील प्राकृत प्रेरणा होती. प्राकृत प्रेरणा सावेत्रिकतेवर भर देणारी 
प्रेरणा असते; सर्वे माणसांत जे समान आहे त्याच्यावर आधारलेली ती प्रेरणा असते. अभिजनांची 
परंपरा संकुचित, अहंकारावर आधारलेली, इतरांना वगळणारी, कृत्रिम आदर्शांची जोपासना 
करणारी असते अशी प्राकृतांची तक्रार असते. उलट प्राकुत परंपरा समावेशक, सर्व माणसांना जोडणारी, 
स्वाभाविक माणुसकीवर आधारलेली असते असा तिच्या समर्थकांचा दावा असतो. इतरेजनांनी 
अभिजनसंस्कृतीवर केलेला हल्ला सावंत्रिक मानवी मूल्यांवर आधारलेला असतो. पण प्रबोधनाच्या 
युगापूर्वी विशिष्ट परंपरांत अभिजन विरुद्ध इतरेजन यांच्यामधील जे ताण होते ते त्या, त्या विशिष्ट 
परंपरेला अंतर्गत अमलेले ताण होते. 


विशिष्ट परंपरा दुसर्‍या अर्थाने सीमित असते. ती काही मूल्यांना प्राधान्य देते आणि इतर मल्ये 
आणि आदश यांना वगळते. माणसाच्या प्रवृत्तींचा आणि शक्‍तींचा समतोल असा विकास हे ( अभिजन ) 
ग्रीक परंपरेचे प्रधान मूल्य होते. मैत्री, करुणा ह्या मूल्यांत पारमिता गाठू पहाणारे बौद्ध आदश॑ ग्रीकांना 
समजलेच नसते. शुचिता, * सोवळेपणा * हा ब्राह्मणी आदश होता. हा ज्यू परंपरेतील माणसांना समज 
शकला असता, पणं ईदवराने प्रकाशित केलेल्या मार्गाने सवेतोपरी वाटचाल करण्यासाठी स्वतःच्या 
प्रकृतीचे आत्यंतिक दमन करणाऱ्या प्यूरिटन पंथीयाला समजला नसता. ह्या एकांगी मूल्यांची काळी 
सावली त्या, त्या परंपरेवर पडलेली आहे. गुलामगिरीची संस्था ही ग्रीक परंपरेची सावली होती, 


(४) 
अस्पृश्यता ही ब्राह्मणी शुचितेची सावली होती, ऐहिक व्यवहाराची हेळसांड ही बौद्ध पारमितांची सावली 
होती, निष्ठुर आणि बघिर अंतःकरण ही प्यूरिटन परंपरेची सावली होती. 

प्रबोधनाचा दावा असा, को माणसाला माणूस म्हणून प्रमाण असलेला, ज्याच्या ठिकाणी सावे- 
त्रिक प्रामाण्य आहे असा जीवनमागे त्याने शोधून काढला. आणि ह्या जीवनमार्गात सर्व प्रमाण मानवी 
मूल्यांचा सुसंगत समन्वय साधलेला आहे. ( सर्वांना प्रमाण असलेला असा एक जीवनमार्ग आहे ह्या 
म्हणण्यातच हा दुसरा दावा अंतर्भूत आहे.) विशिष्ट समाजातील अभिजनपरंपरेचा निषेध करायला, 
सर्वसमावेशक व्यवस्थेचा पुरस्कार करायला त्या समाजातील वंचितांना प्रबोधनाने तात्त्विक अधिष्ठान 
पुरविले. एक समान संस्कृती सर्वे जगात पसरेल असे आश्‍वासन द्लि. भारतीय समाजातफ ही राजा 
राममोहन रॉय ह्यांची भाशा होती. सर्वे भारतीय दलितांच्या वतीने जोतिबांनीही ही आज्ला प्रकट केली. 

पण विवेकावर आधारलेली ही संस्कृती जगभर पसरली नाही. विज्ञानावर आधारलेले तंत्रज्ञान 
जगभर पसरले. पण जगभरचे लोकसमूह आपापल्या परंपरांना घट्टपणे चिकटून राहिले. प्रबोधनाचा 
प्रकाश त्यांच्यापर्यंत पोचला नाही म्हणून को हा प्रकाशन त्यांना झेपला नाही म्हणून ? असे आहे का 
को माणसाला स्वातंत्र्य, समान दर्जा, आपल्या शक्‍य तितक्‍या जास्त इच्छांचे समाधान ह्या गोष्टी 
पाहिजे असतात पण आणखीही काही पाहिजे असते ? विशिष्ट लोकसमूहाचा घटक हीच त्याची 
त्याच्या स्वत:च्या दृष्टीने अस्मिता ( आयडेन्टिटी ) असते, ह्या अस्मितेचा परिपोष, तिची स्थापना 
त्याला करायची असते, माणूस म्हणून त्याचे जे अस्तित्व असते, त्याच्या गाभ्यातून उसळणारी ही 
प्रेरणा असते. म्हणजे तो केवळ माणूस नसतो, तो एका विशिष्ट लोकसमूहाचा घटक अपतो. केवळ 
एक माणूस म्हणून त्याला साजेळ असा प्रमाण जीवनमार्ग नसतो; एका विशिष्ट समाजाचा घटक 
म्हणून त्याचा प्रमाण जीवनमार्ग ठरतो. आणि त्याला त्या लोकसमृहाच्या परंपरेतून लाभतो. 

पण तो माणूसही असतो आणि म्हणून तो ह्या परंपरेचे मूल्यमापन करू शकतो. तो इतर 
मानवी परंपरांच्या अंतरंगात शिरू शकतो. कारण त्याच्या ठिकाणी कल्पनाशक्ती आणि विवेकशक्ती 
असतात. स्वतःच्या परंपरेत मूर्त झालेल्या मूल्यांचा निकष लावून तो तिचे परिष्करण करू शकतो, 
ह्या मूल्यांशी विसंगत असलेल्या तिच्यातील गोष्टी वगळण्याचा, ह्या मूल्यांना अधिक शुद्ध स्वरूप 
देण्याचा प्रयत्न तो करू शकतो. माणसे हे करू शकतात, पण करतीलच अशी हमी नसते. माणसे 
विवेकशील असतात आणि नाठाळही असतात. तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली तर माणते 
आपल्या परंपरेला अधिकच घट्टपणे चिकटून रहातील. 


असे असणे शक्‍य आहे, कौ आपल्या परंपरेच्या विशिष्टाद्वाराच माण 


री से विवेकशीलतेच्या सावंत्रि- 
काकडे जाऊ शकतात. ही वाटचाल कश्षी करायची अ 


सते ह्याचे उदाहरण भारतीयांना गांधी आणि 
परंपरेच्या विशुद्धीकरणाची, ती अधिक उदार व 


शक्‍य होते. पण माणसाच्या निर्भिरि मळे 
परंपरेत खोल रुजलेली असतात. मतिशीलतेची मु 


कान्टचा अनुवाद करून असे म्हणता येईल, की प्रबोधनाशरिवाय परंपरा आंधळी असते; पण 
परंपरेशिवाय प्रबोधन रिक्‍त असते. ; 


भारतीय समाजात प्रबोधन घडून आले नाही, पुरतेपणे घडून आले नाही म्हणून जे सुशिक्षित 
इंळदेळतांत, त्याती इवतः्या परेपोवडे परत वळे पाहिजे. तिचे परिष्करण करण्यासाठी अव्हेर 
करण्यासाठी नव्हे, 


न्न भा. शां. भणगे : 
एक कतृत्ववान्‌ व्यक्तिमत्त्व लोपले 


२९ माचंच्या संध्याकाळी सातच्या प्रादेशिक बातम्यांसाठी रेडिओ लावला आणि शब्द 
ऐकले, “ शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू... ' डोळ्यांपुढे अंधारी आली; वाटत असलेली भोती 
खरी ठरली. वयाच्या ५८ व्या वर्षी, कतृंत्वाला नवा बहर येत असता, भणगे अकाली इहलोक 
सोडून गेले होते. ते चेतन्यशाली, जिही, तत्त्वनिष्ठ, प्रयत्नवादी व्यक्तिमत्त्व लोपले होते. 

भणग्यांचा आणि माझा परिचय ४० वर्षांचा आणि मंत्री पावशतकाची. १९५९ मध्ये डी. 
ई. सोसायटीची स्थिर, सुरक्षित नोकरी सोडून त्यांच्या शब्दावर मी कोल्हापुरच्या कॉमर्स कॉलेज- 
मध्ये गेलो. तेव्हा ते कॉलेज केवळ २ वर्षे वयाचे छोटेखानी होते. पैश्याचा, साधनांचा, विद्यार्थ्यांचा 
तुटवडा होता. पण छोट्या आकाराच्या, वयाने अगदीच पोरसवदा! दिसणार्‍या प्राचायं भणग्यांच्या 
उत्साहाला आणि आत्मविश्वासाला सीमा नव्ह्ती, काय करायचे व कसे करायचे ह्याबद्दल दृष्टी 
स्वच्छ होती, दुसऱ्याकडून कामे करवून घेण्याची हातोटी आणि जरबही होती. जर काम नीट 
झाले नाही, तर कोणालाही फटकारण्याचे धैर्य होते. ह्यामुळे आपण अप्रिय होऊ ह्याची प्रथम 
काळजी नसे; पण नंतर मात्र मन व्यथित होई. त्यांच्यात सततोद्योग करण्याची चिकाटी होती 
आणि ह्या सर्वांच्या मागे ग्रंथप्रेमाची, सतत व्यासंगाची साथ होती. म्हणून केवळ एका तपाच्या 
प्राचायंपणाच्या कारकोर्दीत त्यांनी कॉलेज नावारूपाला आणले, स्थिर केळे. अलिश्यान सुसज्ज 
इमारत केवळ टापटिपीने, हि्योबीपणाने पैसे साठवून उभी केली, बँकेत कॉलेजच्या नावाने 
मोठी शिल्लक टाकली आणि हा वैभवाचा राज्यशकट न चालवता कोल्हापुरला रामराम ठोकून 
प्रथम पुणे व नंतर मुंबईची वाट धरली. 

ही कॉमर्स कॉलेजची दहा-वारा वर्षे त्यांच्या कतृत्वाच्या जडणघडणीमध्ये फार महत्त्वाची 
आहेत. तेथे त्यांनी शिस्त आणली; वागण्यात, आचारात एक तर्‍हेची दृढता-रिगर-आणली. गावात 
कुठे काहीही होवो; पण आमचे वर्ग व्यवस्थित चालायचे, आमची संमेलनाची नाटके टाचणी 
पडेल अशा शांततेत प्रेक्षकांची दाद घेत यशस्वीपणे संपायची. आमचे प्राध्यापक व्यासंगात, 
नाना तर्‍हेच्या उपक्रमांत दंग असायचे. त्यांनी कॉलेजात कोट घातलाच पाहिजे अशी प्राचार्यांनी 
सकती केली होतो ! व्याख्याने, चर्चा, शिविरे, प्राध्यापकांची जेवणे, सहली रंगायच्या. नवनव्या 
ग्रंथांनी, नियतकालिकांनी ग्रंथालय अधिकाधिक संपन्न व्हायचे- आणि ह्या सगळ्यांवर करडी 
नजर ठेऊन असायचे कॉलेजचे प्राचार्य. शारीरिक उंची खूपच कमी, तब्बेत नेहमीच नरम; पण 
मुद्रा टवटवीत, करारी, पोशाख इंग्रजी पद्धतीचा, अद्ययावत्‌, टायबुटासकट, सुंदर अभिरुचीची 
साक्ष देणारा- कॉलेजच्या विविध अंगांपैकी त्यांना गती नव्हती फक्त खेळांमध्ये अणि मैदानी 
कायंक्रमांमध्ये- पण त्यातही विद्यार्थ्यांनी पराक्रम करावे असे त्यांना वाटे व खेळाडूंना ते 
उत्तेजनही भरघोस देत. 

आपण महाविद्याल्याचे प्राचार्य आहो ही गोष्ट केवळ औपचारिक अशी न मानता ती 
वैयक्तिक प्रतिष्ठेची बाब आहे असे भणगे मानीत. पहिल्या तारखेला प्राध्यापक आणि कर्मचारी 
यांचा पगार झालाच पाहिजे असा त्यांचा कटाक्ष असे. तो करण्यासाठी पैसे नसले तर व्यवस्था- 
पनाचे ते काम आहे असे म्हणून ते स्वस्थ बसत नसत. प्रसंगी घरातले दागिने गहाण ठेवून 
आणि स्वतःचा पगार न घेता त्यांनी इतरांचा पगार भागवला आहे. एखाद्या प्राध्यापकावर काही 


(२) 


 -ए्जयाळायलाटळभदयळजावााजयाळााजायन्वााी-आयायळवा कवयाळळ यनत जभलाककाक > स़ाळळज् उरकन्हा कट एप पडवळ व्ययकयफ््हकक्कत्सप्कााफ फला शरशएणकरणपरोक्यफ्सेशकसपणय यप्य्यसप्याययासायाप्ष्ष्याय 


अन्याय होत आहे असे दिसले की स्वतः त्याची बाजू घेऊन ते जवळजवळ सवेस्व पणाला लावून 
झगडत. एका अत्यंत हुशार विद्यार्थ्पाने बी. कॉम्‌. च्या परीक्षेत आपण लिहिलेले प्रश्‍न समाधान- 
कारक लिहिले नाहीत आणि त्यामुळे आपला पहिला वर्ग हुकेल ह्या शंकेने ते सवे काट मारून 
खोडले होते. ह्या विद्यार्थ््राची बाजू घेऊन विद्यापीठाकडे पत्रे लिहून, स्वत: कुलगुरूंना भेटून, 
स्वतःचे सुटीतले सव कायंक्रम रद्द करून शेवटी त्या विद्यार्थ्याचे खोडलेले प्रश्‍न पुनः तपासायला 
लावले. हा विद्यार्थी प्रथम वर्गात उत्तीर्ण झाला आणि सध्या तो एका बँकेत मोठ्या हुद्यावर आहे. 

भालचंद्र शंकर भणगे मूळचे कोकणातले - भाऊसाहेव खांडेकरांच्या शिरोड्याजवळचे. 
शिक्षण सावंतवाडी, रत्नागिरी ( पटवर्धन हायस्कूल ), नंतर सांगली, पुणे ( वाडिया कॉलेज 
आणि गोखले अर्थशास्त्र संस्थेमध्ये), स्वतःच्या पायावर झालेले. त्यांच्यात कोकणी चिकाटी होती. 
सतत आणि मुहेंसुद बोलण्याची हातोटी होती. गप्पा हाच त्यांचा विरंगुळा असे. त्यांच्या वरो- 
बरीने सुंदर बाग, तीतील विविध झाडे, पाने नि फुले ह्यांच्यात त्यांचे मन रमे. तितकेच वेड 
ग्रंथांचे, त्यांचे वाचन चोफेर, विविध विषयांचे. अर्थशास्त्राच्या बरोबरीने राजकारण, समाजकारण, 
शिक्षण आणि साहित्य ह्या सर्वांचे. केशवसुत, कुसुमाग्रज, मुक्तिबोध हे त्यांना प्रिय असत; पण 
कल जरा आशय नि वोधवादाकडे, वैचारिक साहित्याकडे. ग्रंथालयात गांधी, नेहरू ( नेहरू त्यांचे 
खास आवडते ), माक्‍सं, आंबेडकर, फुले, मराठ्यांचा इतिहास, समाजवाद ह्यांचे स्वतंत्र विभाग 
त्यांनी तयार केले. विविध विषयांवरील अगदी अद्ययावत्‌ पुस्तके, नियतकालिके आपल्याकडे 
असावी असा त्यांचा आग्रह असे. मॅक्स वेबरचे एक पुस्तक- मुंबईतही दुमिळ असलेले- 
कडे एका मुंबईच्या प्राध्यापिक्रेला मिळावे ह्याचा त्यांना केवढा आनंद... . 


जें जे करायचे, त्याला तात्त्विक अधिष्ठान शोधायची त्यांची धडपड असे. म 
भासत. भाषा प्रौढ, संस्कृतप्रचुर असे. अमूक माणूस हा पिशुन वृत्तीचा आहे असे ते यहज- 
सहज म्हणून जात आणि मग ऐंकणारांना आठवावे लागे, की निष्कारण वैर करणाऱया लुब्धक 
धोवरांच्या बरोबरीचा हा प्राणी त्यांच्या मनात असावा. आपली लिहिण्या-बोलण्याची भाषा 
शुद्ध असावी, इंग्रजीला प्रतिशब्द चपखल, अर्थवाही असावा असा त्यांचा अट्टाहास असे, म्हणन 
काही वेळा बोलताना ते अडखळत, थांबत आणि योग्य शब्द सापडल्यावरच त्यांची गाडी पुढे 
चालू होई. भणगे हे हाडाचे शिक्षक होते, प्रशासकीय जबाबदारीखाली त्यांच्यातला शिक्षक 


कधी लोपला नाही. ते खूप तयारी करून, व्यवस्थित टांचण करून शिकवीत. विषय सुगम 
करण्याची त्यांना हातोटी असे. 


आमच्या 


हणून ते पुस्तकी 


त्यांच्या निष्ठा तशा पक्क्या. गरीब विद्यार्थ्यांबद्ध त्यांना विलक्षण आस्था. कॉलेजने 
त्यांना जास्तीत जास्त मदत करावी, हा त्यांचा आग्रह. म्हणून अगदी नामवंत विद्यालये जिथे 
३ टक्क्यांपर्यंत मदत देत, तिथे सामान्य परिस्थितीतले आमचे कॉलेज १०-१२ टक्‍क्‍यांपर्यंत 
मदत देई. विद्यार्थ्यांच्या बुकवँकेसाठी, प्राध्यापकांच्या व्यक्‍तिगत ग्रंथसंग्रहाला द्व्यसाहाय्य़ हे 
उपक्रम आम्ही नेटाने राबवले. कॉमर्स कॉलेज डाव्या विचारसरणीचे व्यासपीठ बनविले. 
समाजातल्या अगदी खालच्या थरातल्या, आपल्याकडे नव्याने येणार्‍या, विद्यार्थ्यांबद्दल आपले काही 
विशेष कतंव्य आहे असे त्यांनी मानले. आजचा शिक्षक हा लोकोपेरेटिस 
पितरस्तासां केवलं जन्महेतव;' असे गुरुशिष्यांचे नाते असावे असे 
गुरू लाभले असे वारंवार सांगून ते रत्नागिरीच्या पटवधन 
टी. एम्‌. जोशी, कोगेकर- 'ते तर आम्हाला प्रिन्स चाभिंग भा 


[ असावा, “स पिता 
ते सतत सांगत. स्वतःला थोर 


बंधूंची, विलिंग्डन कांलेजातल्या 
, व 
सत - आणि नंतर धनंजयराव 


(३) 


ऱ्ऱ आदींची मुक्तकंठाने स्तुती करीत. त्यांच्या संस्कारांनी आपण घडलो, असे म्हणत. 
त्यांची समाजवादी निष्ठा मार्स, लास्की, किग्स्ले माटिन इत्यादींच्या वाचनाने दृढ झाली. 
आजच्या विषमतेचे उच्चाटन होऊन समतेचे, न्यायाचे राज्य स्थापन व्हावे हे त्यांच्या मनी 
सखोल रुजले गांधी-नेहरू, आंबेडकर, भाऊराव पाटील यांच्या परिशीलनाने. ह्या तत्त्वांच्या 
प्रतिष्ठापनेबरोबरच सत्य, प्रामाणिकपणा, 'क्र्जुता ह्या मूल्यांच्या मापाने देनंदिन व्यवहार 
जोखला जावा ही त्यांची तळमळ होती; ' ज्ञानाकरिता ज्ञान? ह्याऐवजी * समाजप्रबोधनासाठी 
ज्ञान * ही त्यांची श्रद्धा होती. विचार हा सुक्ष्म, मूलगामी, जीवनस्पर्शी असावा; त्यावर व्यवहार 
आधारला जावा ह्या निष्ठेने त्यांनी कॉमस कॉलेजमध्ये ' सेतु' हे भाषांतराला वाहिलेले 
भनियतकालिक सुरू केले. विविध ग्रंथांतील मौलिक विचार सोप्या मराठीत विद्यार्थ्यांपुढे मांडावे 
हा त्यांचा हेतू होता. त्यातूनच पुढे ' समाजप्रबोधन पत्रिकेचे ? त्यांनी कुशल, साक्षेपी संपादन 
केळे; प्रा. वेडेकर, सरदार, शंकरराव देव यांच्या गौरवग्रंथांचे विवेचक संपादन केले; विविध 
विषयांवर भाषणे दिली; लेख लिहिले; चर्चासत्रांत भाग घेतला आणि प्रागतिक, पुरोगामी 
विचारांचा पाठपुरावा केला. 


शिक्षणक्षेत्रातल्या जड व्यवहारामागे नवविचारांची, सर्जनशील, समाजाभिमुख कल्पनांची 
चैतन्यशाली प्रेरणा असावी ही त्यांची सतत धडपड असे. ह्यासाठी शिक्षणक्षेत्रातला अद्ययावत्‌ 
विचार ते आत्मसात्‌ करीत-मग तो विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या ताज्या अहवालातला असो, को 
राव कमिटीच्या कॉमर्स शिक्षणावरचा असो किवा राधाकृष्णन्‌, कोठारी यांच्या विद्यापीठ अहवाला- 
तला असो. इंग्लंडमधील लॉर्ड राबिस्स कमिशनचे निष्कर्ष, एरिक अँश्‌बी, ब्रूसट्रस्कॉंटसारख्यांचे 
विचार, तेथील विद्यापीठ स्थापनेच्या वेळी घेण्यात येणारी काळजी ह्यांचा त्यांनी सखोल अभ्यास 
केला होता. ह्यांतून आलेल्या मूल्यकल्पनांच्या आधारे ते आपले विचार तकंशुद्ध व मुद्देसूदपणे 
मांडीत. कित्येक वेळा हा विचार थोड्यांनाच मान्य होणारा असे पण बहुमताची पर्वा न करता 
ते तो मांडीत. सभेतील युक्तिवाद करण्याचे चातुर्य हा आधुनिक काळातील असामान्य धेर्याचा 
प्रकार आहे असे जॉन केनेडीने म्हटले आहे आणि ह्या धैर्याची उदाहरणे म्हणून अनेक अमेरिकन 
संसदपटंचे दाखले दिले आहेत. भणग्यांच्या प्रतिपादनामध्ये हे धैये असे व त्यामुळे प्रथम विरोधी 
असित सभागृह आपल्या बाजूला वळविण्याचा चमत्कार त्यांनी घडवून आणलेला मी पुणे- 
शिवाजी विद्यापीठात पाहिलेला आहे. मुंबई विद्यापीठातही त्यांनी हे धैयं अनेक वेळा दाखविल्याची 
साक्ष तेथील प्राचार्य-प्राध्यापक देतात. 


सामाजिक, आथिक, सांस्कृतिक विषमतेची पराकाष्ठा असलेल्या भारतासारख्या देशात 
माणसाने केवळ नैतिक विचार व मूल्ये मांडून भागणार नाही, तर त्यांचा सतत पाठपुरावा करून 
न्यायाची, समतेची व सत्याची प्रतिष्ठापना करण्याची सुधारकी भूमिका घेतली पाहिजे असे ते 
ते मानीत. त्यासाठी अवश्य त्या संघटना उभारल्या पाहिजेत, वैयक्तिक प्रयत्नांबरोबर, सामु- 
हिक, सांघिक प्रयत्न केले पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह असे. महाविद्यालये व विद्यापीठांसारख्या 
संस्था बव्हंशी प्रस्थापिताचा पाठपुरावा करतात हे सत्य असले, तरी काही ध्येयनिष्ठांच्या अभ्यास 
पुरणे प्रयत्नांनी आणि वैचारिक मागेदर्शनाने त्यांत बदल घडवून आणता येईल अशीही त्यांची 
श्रद्धा होती. आपण अधिकारावर असताना अशा विधायक लढाऊ प्रवृत्तींना उत्तेजन मिळेल, 
बाहेरच्या व्यापक समाजातील समानधर्मी वृत्तीच्या ठपक्‍्तींकडून, गटांकडून, पक्षांकडून आपल्याला 
साथ मिळेल असे त्यांना वाटे. जो जे वांछील, तो ते लाहो, ह्या प्रत्येक गटाच्या अघोरी तृष्णेवर 


(४) 


भाधारळेला समाज कधीही समतेची, न्यायाची, प्रतिष्ठापना करू शकणार नाही, त्याला काही 
नियमनाची तत्त्वे असली पाहिजेत, ती समाजवादासारख्या तत्त्वज्ञानातुन येतील किवा डा 
नेहरूसारख्या नैतिकतेच्या दीपस्तंभाकडून मिळतील; ही पथ्ये आपण होऊन सर्वांनी काण: 
पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह असे. दुर्देवाने शिवाजी विद्यापीठात त्यांच्या अनुभवी नभा री ते 
दुसरेच ! येथील कर्मचारी संघटनेच्या कार्याला त्यानी उत्तेजन दिले; पण तरीही त्यांना सतत 
विरोध ज्ञाला. स्पष्टवकतेपणामुळे, मूर्खांना एका मर्यादेपलीकडे सहन करण्याचा संयम त्यांच्यात 
नसल्याने त्यांनी अनेक शत्रू निर्माण केले. ध्येयवादाला व्यवहाराच्या मर्यादा पडतात हे मान्य 


करायला ते तयारच नसत. त्यामुळे आदर््ाप्रत आपण जाऊ शकत नाही ह्या अनुभवाने ते सतत 
व्यथित असत, असमाधानी असत. . . 


आपला ध्येयवाद ह्याच देही ह्याच डोळा प्रत्यक्षात 


यावा, ही कर्त्या सुधारकाची तळमळ 
त्यांच्यात असल्याने आणि ह्या प्रयत्नांचे यो 


ग्य मार्गेदशन आपणच करू हाही त्यांचा आत्मविश्वास 
असल्याने कार्यवाहीच्या वेळी सवे सुत्रे आपल्या हाती असावी ह्याबद्दल ते जागरूक असत. 


त्यामुळे ते सर्वाधिकारी, सवैकष सत्तावादी आहेत असा त्यांच्यावर आरोप येई. परंतु योजना 
करताना व धोरण ठरवताना ते जास्तीतजास्त मंडळींचा सल्ला घेत, खुली चर्चा होऊ देत; परंतु 
एकदा धोरण ठरून कार्यवाही निश्चित झाली, को त्यांना कुठलाही ढिलेपणा, कुचराई, फालतू- 
पणा सहन होत नसे. त्यामुळे असे करणार्‍या सहकाऱ्यांना ते स्पष्ट शब्दांत फटकारीत. 
ह्या वृत्तीमुळे त्यांनी अनेकांना दुखावले, अनेक त्यांच्यापासून दुरावले. ह्यामुळे ते व्यथित होत; 
पण आपला प्रयत्न सोडीत नसत. भणगे ही एक मनस्वी 


वृत्तीची व्यक्ती होती. 
कार्येक्षेत्रातील ही ' रिगर ! वाजूला ठेवली, तर एरवी भणगे अत्यंत भावनाप्रधान, सोहारद- 
शील, माणुसकीला जागणारे, उत्तम आतिथ्य करणारे होते. मित्रांच्या कूटुंबीयांच्या संगतीत 
गप्पा, हास्यविनोद, खाणेपिणे ह्यांत ते रमत. सुदैवाने त्यांच्या पत्नींनी-कमलूताईंनी-त्यांना उत्तम 
साथ दिली. त्यांची नरमगरम तब्बेत € 


यांनी उत्तम संभाळली, त्यांच्याबरोवर त्या सावलीसारख्या 
राहिल्या, आपले व्यक्तिमत्त्व त्यांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात संपूर्णपणे विलीन केले. शेवटी आपण 
कोल्हापूरला त्यांच्याबरोबर नाही ही त्यांना मोठी खंत. असे भणग्यांचे कौटुंबिक जीवन सुखी, 


समाधानी होते. दोघेही मुलगे उच्च विद्याविभूषित आहेत, सून नव्या घराशी एकरूप आली 
आहे. ह्या सर्वांचे कौतुक अगदी जवळच्या काही मित्रांकडे ते मुक्तकंठाने करीत. 

भणग्यांपासून अपेक्षा मोठ्या होत्या. एका नव्या, विश्ाल 
ते उभे होते. त्यांच्या कुशल नेतृत्वाचा, सखोल 
व्हावा अशी चिन्हे दिसत होती-शिवाजी विद्या 
कडून सहकार्य मिळेल अश्ी आशा करण्यास जागा नाजक असलेल्या 
प्रकृतीने त्यांना दगा दिला. नियतीने एक तस्वकी यां 

क़ ॥ दिला. ण एक फार मो 1 आप्तस्वकीयांची, 

माझ्यासारख्या त्यांच्या अनेक मित्रांची, आणि स॒ 

त्यांच्या स्मृतीला ही अल्पशी श्रद्धांजली ! 


माजाची मोठी हानी झाली र 


"अच्युत केशव भागवत 


शरदू पाटील 


बुद्धपूषे जात व तत्त्वज्ञान : दलित पोडेताची सर्माक्षा 


: एकक पुरुष दास असतो, न आपल्या अधीन, पराधीन, स्वेच्छेने विचरू न शकणारा. 
तो दास्यातुन मुक्‍त होतो, स्वाधीन, न पराधीन, स्वतंत्र, स्वेच्छेने विचछू शकणारा !' 


“कास्ट अँड फिलॉसफी इन प्री-वृद्धिस्ट इंडिया'* 
(वुद्धपूव भारतातील जात व तत्त्वज्ञान) हे पुस्तक 
डॉ. बी. आर. कांवळेंचा डॉक्टरेटचा प्रबंध आहे. 
डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेवर व बौद्ध धर्माच्या 
संदर्भात भारतीय तत्त्वज्ञानावर मौलिक व भरपूर 
लिखाण केलेले आहे. त्यांच्यानंतर जातिव्यवस्था व 
भारतीय तत्त्वज्ञान यांचे एवढ्या खोलात व मुळात 
जाऊन एका दलित पंडिताने विवेचन करायचा हा 
पहिलाच प्रयास असल्याने त्याचा उचित परामशां 
घेणे आवश्यक ठरते. 
अन्वेषणपद्धत 

प्राच्यविद्येचे (111१010897) प्रवर्तक ब्रिटिशच 
असल्याने पाश्‍चात्त्य प्राच्यबिद्यापंडितांनी ज्याप्रमाणे 
पाइचात्त्य अस्वेषणपद्धत (116110001087) रूढ 
केली, त्याप्रमाणे पुनरुज्जीवतवादी अस्वेषणपंद्धेतही, 
हंदू इतिहास व मुसलमान इतिहास या वैमनस्यभावी 
इतिहासलेखनाची पायाभरणी ईलियट व डॉसन 
यांच्या अष्टखंडी- ' हिस्टरी ऑफ इंडिया अज टोल्ड 
बाय इट्स ओन हिस्टोरियन्स ' ने कसा घातला याचे 
सर्वोत्कृष्ट विवरण मोहंमद हबीब यांनी केलेले 
आहे.' पूनरुज्जीवनवादी इतिहासळेखनाचे सर्वोत्तम 
उदाहरण म्हणजे काझी प्रसाद जयस्वाल यांचा 
£ हिंदू पॉलिटी हा अनन्य ग्रंथ. हा ग्रंथ या डाव्या 
राष्ट्रवादी महापंडिताने भारतातही (भांडवलदारी) 
लोकसत्ताक राज्ये होती हे सिद्ध करण्यासाठी जसा 
लिहिला तसाच ती हिंदू परंपरेतली होती हे सिद्ध 


-णबद्ध, 

करण्यासाठी ! म्हणजे भारतीय प्राच्यविद्यापांडित्य 
पाइचात्त्य भांडवलदारी लोकह्याहीवादी व हिंदुत्व- 
वादी अक्षा संमिश्र दृष्टिकोनाचे असल्याचे दिसून 
येईल. 

रा. शं. वाळिंबे सांगतात, की प्राचीन ग्रीक व 
रोमन वाडूमयांत उच्चवर्गीयांचा “अभिजात व 
प्राकृतांचा ' सर्वहारा ' असे दोन वर्गीय तट प्रथम- 
पासून होते.' वर्गलढ्॒याच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रवतेक 
आपण नसल्याचे मार्क्स म्हणूनच म्हणतो." माक्‍संची 
अनन्यता ही, की त्याने वर्गलढ्यातील या सवेहारा 
दृष्टिकोनाचा सुसंगत व समाजवरिवतेक पुरस्कार 
करून ऐतिहासिक भौतिकवादाची सृष्टी केली. पण 
मार्क्सने प्राच्यविद्येच्या बाल्यावस्थेत आणि ब्रिटि- 
शांच्या तुटपुंज्या व विपयंस्त साधनांवरून निष्कषे 
काढला, कौ भारतीय समाज जन्मसिद्ध जातिव्यवस्था 
व स्वयंपूर्ण ग्रामसंस्था यामुळे हजारो वर्षे अचल व 
अपरिवर्तनीय राहिला, आणि समाजात बदलणे 
झाले ते केवळ वर, राजसत्तेत." यामुळे माकसेंची 
ऐतिहासिक भौतिकवादी अन्वेषणपद्धत भारतीय 
इतिहासाला गैरलागू ठरण्याचा धोका निर्माण होतो 
हे लक्षात न घेता भारतीय मार्क्सवादी प्राच्यविद्या- 
पंडितांनी ती भारतीय इतिहासाला जशीच्या तशी 
लावली. 

तुर्कांच्या आगमनापर्यंत जसा भारतीय तत्त्वज्ञा- 
नाचा सर्जनशील काल्खंड संपून गेला होता, तसा 
मध्यञआशियात अरब तत्त्वज्ञानाचाही सर्जनशील भर 


७ ' कास्ट अँड फिलॉसफी इन प्री-बुद्धिस्ट इंडिया ' डॉ, बी. आर, कांबळे; १९७९, परिमल 


प्रकाशन, औरंगाबाद; पृ. २८५, किमत ७५ रु. 
न. भा. १ 


। ५-८: मड 2. ८0 की 
ुरंलगघर चिछज 


२ नवभा ., 


भओसरत होता. भारतीय भकक्‍्तिपंथावर निर्णायक 
प्रभाव सुफी तत्त्वज्ञानाचा पडला. त्याशिवाय दुसर्‍या 
कोणत्याही अरब तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव न पडल्यामुळे 
भारतीय तत्त्वज्ञानात हिंदू व मुसलमान असे तट 
जरी पाडले जाऊ शकले नाहीत, तरी गावंसारख्या 
पाश्‍चात्त्य प्राच्यविद्यापंडितांनी भारतीय ब्रह्मवादाचे 
जनक ब्राह्मण नसुन क्षत्रिय होते असे प्रतिपादून 
भारतीय तत्त्वज्ञानात ब्राह्मणविरोधी क्षत्रिय छावणी 
पुनरच उभी केली. या प्रतिपादनाचा पुरस्कार 
भांडारकरांसारख्या प्राच्यविद्यापंडिताने केला जे, 
आंबेडकरांच्या शब्दात, ' उच्चजातीय हिंदु कुटुंब- 
पद्धतीचे समाजसुधारक ' होते. म्हणजे भारतीय 
तत्त्वज्ञानपांडित्यही पाइचात्त्य विज्ञाननाद (10608- 
1181) ) व हिंदुत्ववादी वेदांत अशा संमिश्र दृष्टि- 
कोनाचे असल्याचे दिसून येईल. 

धर्मातली देव व राक्षसांतली लढाई तत्त्वज्ञानात 
आणून प्लेटोने प्रतिपादले, की तत्त्वज्ञानातला मूलभूत 
वर्गीय संघर्ष देवांचा विज्ञानवाद व राक्षसांचा भौतिक- 
वाद यात आहे." माक्‍संने राक्षसांच्या या भौतिक- 
वादी तत्त्वज्ञानाचा समन्वयक व समाजपरिव्तक 
पुरस्कार करून त्याच्या अनित्यात्मक भौतिकवादाची 
सृष्टी केली, भारतीय मभाक्‍संवाद्यांनी माक्‍संच्या 
तत्त्वज्ञानाची वर्गीय अन्वेषणपद्धत जशीच्या तक्षी 
भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या विदलेषणाला लावली. 

सामाजिक समतावादी पाइचात्य लोकशाहीवादी 
तत्त्वज्ञानाची कास फुलेंनी धरली. भारतीय राक्षस- 
परंपरेचा पुरस्कार करीत त्यांनी बलीचे राज्य आद्य 
समतेचे होते असे प्रतिपादून भारताला बलिस्थान 
म्हटले." पाइचात्य प्राच्यविद्याप्रोत आयं विरुद्ध 
अनाये संघर्षात अनायंपक्ष घेत त्यांनी मांडले की, 
भारताचा इतिहास द्विज विरुद्ध शूद्र वणंजाती संघ- 
र्षाचा आहे.' ते तत्त्वज्ञानाचे पंडित नव्हते; पण 
* गुलामगिरी ' त त्यांनी ब्राह्मणी वेदांताच्या विरो- 
नज येत्रीह्ाणी सांख्य व बौद्ध तत्त्वज्ञानांचा पुरस्कार 
ला. 


अब्राह्मणी प्रवाहाच्या पुरस्काराची परिणती 
आंबेडकरांनी बोद्ध धर्म व तत्त्वज्ञानाच्या स्वीकारात 
केळेली असली, तरी त्यांच्या अब्राह्मणी अन्वेषण- 


पद्धतीवर प्राच्यविद्यापांडित्याची ब्राह्मणी छाप 
पडल्याशिवाय राहिली नाही. “ हृ वेअर द 


मे, १९८० 


शूद्राज ? या पुस्तकातील विवेचनाचे सार सांगताना 
ते म्हणतात, की आद्य आये समाज त्रैवर्ण्ये (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय व वश्य) असून तेव्हा नंतरचे शूद्रवर्णीय 
हे सुर्यवंशी आर्य क्षत्रिय होते; पण वाह्मणांनी 
त्यांना उपनयनवंचित केल्यामुळे ते चौथा शूद्र 
वर्ण बनले, याउलट फुलेंचे म्हणणे असे, की त्रैवण्य 
इराणी वा आर्यांनी बाहेरून येऊन येथील आरयेतर 
वर्णवर्गविहीन समाजास गुलाम केले." फुलेंच्या या 
प्राकूर्वज्ञानिक ( ])10(0-801611110 ) प्रतिपाद- 
नात आंबेडकरांनी बदल करायला मुख्यतः कारणीभूत 
झाले राजवाडे ! ते * राधामाधव ! मध्ये सांगतात, 
को आद्य भारतीय आये समाज प्रथम त्रैवर्ण्य होता 
व शूद्रांशी समन्वयातून तो चातुवेण्य बनला. 
चातुवेर्ण्यात आल्याने शूद्रांची रानटी, अस्पृश्य व 
ओंगळ स्थिती कायमची पालटून ते ग्राम्य, स्पृश्य व 
सोंगळ झाले, असे प्रतिपादून ते ब्रिटिश राज्यर्त्यांच्या 
वंशश्रेष्ठत्वाचे अनुकरण करतात. ही ब्राह्मणी अन्वे- 
षणपद्धत डांग्रेंनी माक्‍संची शुद्ध ऐतिहासिक भौतिक- 
वादी पद्धत म्हणून गौरवली व स्वीकारली. 'झार- 
तीय विवाहसंस्थेचा इतिहास! या राजवाड्यांच्या 
पुस्तकाला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत त्यांनी या ब्राह्मणी 
माक्‍संवादी अन्वेषणपद्धतीचा पुनरुच्चार केला आहे. 
(प्रस्तावनालिसाणाची ता. २५- १२-७६ आहे.) 


याचा फायदा जनसंघ-रा. स्व. संघ घेतल्या- 
वाचून कसा राहील ? भारतीय मजदूर संघाचे नेते 
द. बा. ठेंगडी त्यांच्या-'दलित समस्या-एक विचार' 
या पुस्तिकेत सांगतात, की भारतीय समाज आद्या- 
वस्थेत ( मार्क्सवाद्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वर्गवर्ण- 
विहीन) एकसंधावस्थेत नसुन आंबेडकरांच्या म्हणण्या- 
प्रमाणे तो गावकुसाबाहेरचे * मोडलेले ! लोक व 
गरावकुसातले न मोडलेले लोक यात दुभंगलेला होता 
आणि बृद्धप्रणीत भहिसा प्रचलित झाल्यानंतरही हे 


मोडलेले लोक गोमांसभक्षक रार ल्याने ते 
आ 
अस्पृश्य झाले. र पि 


कांबळेंची अन्वेषणपद्धत अर्थातच अब्राह्मणी आहे. 
तिने अब्राह्मणी वारशाच्या नकारात्मक अंगावर व 
माक्‍संवादी अत्वेषणपद्धतीच्या परंपरानिष्ठतेवर 
कितपत मात केली आहे हे या परीक्षणात बघायचे 


आहे. 


बुद्धपूवे जात व तत्त्वज्ञान : दलित पंडिताची समीक्षा ३ 


वणेव्यवस्था 

क्र्ग्वेदात पुरुषसुकक्‍ताखेरीज वैश्य शब्द आढळत 
नाही असे नमूद करून कांबळे मत व्यक्‍त करतात, 
की क्रृग्वेदात आलेल्या विश शब्दाचाच अर्थ वैश्य 
होत असावा." संस्कृत व्याकरणात मत्ते मांडून चालत 
नसते. क्स्ग्वेदोततर काळात विश हा शब्द वेश्य 
शब्दाचा पर्यायवाची म्हणून वापरला गेल्यामुळेच 
वर्णवाचक झाल्याचे म्हणता येते. निघंटु हा वैदिक 
शब्दकोष क्र्‌ग्वेदाच्या उपलब्ध संस्करणापेक्षा जुना 
आहे. त्यात वैश्य शब्द नाही, फक्त विजू माहे.” 
तेथे तो मनष्यगणाचे पर्यायवाची असलेल्या २५ 
शब्दांपैकी एक आहे, वर्णवाचक नाही. म्हणजे निघंट्‌- 
काळात वैश्य वण नव्हता. 

निघंटूने ब्रह्म व क्षत्र हे शब्द दिलेले आहेत. 
तसेच ब्रह्मणस्पति व ब्राह्मणः ब्रतचारिण: हे शब्द." 
ब्रह्मनूचे अपत्य ते ब्राह्मण व क्षत्रचे अपत्य ते क्षत्रिय 
अजी व्युत्पत्तो असल्यामुळेही हे दोन वर्णे असलेला 
समाज निघंटुकाळात असला पाहिजे. 

द्विपद्‌ हा शब्द गुलामासाठी क्र्ग्वेदात अनेक 
ठिकणी वापरला गेलेला आहे त्यावरून क्र्‌ग्वेदीय 
समाजात गुलामगिरीची प्रथा होती हे सिद्ध होते. 
दास या शूद्रपूर्व गुलामवाचक शब्दाचा अर्थ शेतीकामे 
करणारा असा होतो. उषा ही दासप्रवर्गे देते असे 
१.९२.८ हो कचा सांगते.” यावरून निघंटुकाळात 
गुलामगिरीवर आधारलेला क्षत्रिय, ब्राह्मण व दास 
या तीन वर्णांचा समाज होता हे स्पष्ट होते. केर- 
ळच्या हिंदू समाजात तिसरा वैश्य वण नाही, असे ई. 
एम्‌. एस्‌. नंवुद्रिपाद नमूद करतात. केरळचे प्रशासन 
ब्राह्मणी स्मृतींनी नाही तर मातृवंशक मरुमक्ट्टायम्‌ 
कायद्याने होत आले. म्हणजे मातृवंशक अब्राह्मण 
त्रैवण्ये समाजाचा प्रवाह निघंटुकाळापासून आजपर्यंत 
अक्षुण्णपणे वाहात आलेला आहे हे स्पष्ट होते. ही 
ऐतिहासिक वस्तुस्थिती प्राचीन क्र्ग्वेदीय समाज 
ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या पितृवंशक त्रेवर्ण्याचा 
होता हा कांबळेंचा सिद्धांत खंडित करते. 

आक्रमक आर्ये गण पशुपालक व म्हणून पितृवंशक 
असल्याने त्यांच्या अभ्यासातून आद्य भारतीय वर्ण- 
संस्थेचा उगम शोधणे चुकीचे ठरेल. मातृवंशक 
समाजाचा पएर्वेवर्ती समाज मातृसत्ताक व स्त्रीसत्ताक 
असतो हे कोणीही अमान्य करू शकत नाही. स्त्रीस- 


त्ताक समाजाचे अभिजात उदाहरण खासी आदिवा- 
सींचे आहे. या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत ते स्त्रीसत्ताक 
होते. १९ व्या शतकाच्या अखेरीस लेफ्टनंट कनेल' 
पी. आर. टी. युूर्डान या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने 
त्यांचा चक्षुवेसत्यं वृत्तांत ' द खासीज ? या पुस्तकात 
लिहून ठेवलेला आहे. इरावती कववेनी त्यांच्या- 
£ किनशिप ऑर्गनायझेशन इन इंडिया ' या अभिजात 
ग्रंथात भारतीय स्त्रीसत्ता व मातृवंश्यकता यांवर 
मोलिक प्रकाश टाकलेला आहे. कुल (९87 ) ते 
गणापर्यंत ( 11108 ) खासींचे ्ासन व पौरोहित्य 
स्त्रियाच करीत असत. या समाजात पुरुषाचे स्थान 
संततीला निमित्तमात्र एवढेच होते. हा समाज 
वरकड उत्पादन करू शकत नसल्याने तो वर्गसदश 
वणे विकसित करू शकला नाही.* राष्ट्रोदेवी 
वाकूची १०.१२५ व ४.३० ही अनुक्रमे क्र्ग्वेदीय व 
अथवंवेदीय सुकते दुर्गास्तोत्र म्हणून भाविक पठण 
करतात. राष्ट्रीदेवी म्ह्णजे स्त्रीसत्ताक गणराज्याची 
राणी. या सुकतात ती म्हणते- ' आद्य यज्ञकर्ती मी 
आहे! ' गणसमाजाची ही जननी स्त्री होती. भार- 
ताचा आद्य ब्रह्मन्‌ क्हृत्विज्‌ (11051) वसिष्ठ होता. 
विश्वामित्र सोडून बाकी वसिष्ठासह सप्तषि अनाये 
होते, मातृवंशक होते. सरप्तषे आद्य गोत्रकत होते. 
देवासुरांचा आद्य पुरोहित वृत्र हा मातृवंशकतेमुळे 
ते पद प्राप्त करू शकला. आणि ब्रह्मनूचा मूळ अर्थ 
पुरोहित वर्ण नाही तर केवळ पुरुष, संततीला 
निमित्तमात्र असा होता. स्त्रीत जन्मजात निहित 
असलेली शासनपोरोहित्याची कार्ये पुरुषाने स्वत:कडे 
घेतल्यानंतरही त्या अवस्थेत अपरिहायंपणे असलेली 
मातृवंशकता नष्ट करून पितृवंशकता प्रस्थापित 
केल्याशिवाय ही वर्णकार्ये जन्मसिद्ध कशी होणार ? 
म्हणून आद्य त्रैवर्ण्यावस्थाही जन्मसिद्धतेवर आधार- 
लेली होती हे कांबळेंचे प्रतिपादन असिद्ध ठरते. 
क्षत्रचाही मूळ अर्थ होता स्त्री. स्त्रीसत्ताक समा- 
जात वर्गसदृश नसलेळे दोनच वणं होते : क्षत्र (स्त्री) 
व ब्रह्मन्‌ (पुरुष), वर्ण व वर्ग या शब्दांचाही मूळ 
अर्थ होता गाणा्धे (010०१) वा विदवाध. 
विश्वाचे वर्णवग होते द्यावा-पृथिवी (आकाशदेव व 
भूदेवी), या वेश्विक वणेवर्गांच्या देवविवाहातून 
पाऊस पडून मानवगण व निसर्गाचे पुनरुत्पादन होते 
हा आद्य भारतीय मानवसमाजाचा विश्‍वास. वैदिविक 


-4 नवभारत 


वर्णेवर्गांना ते करायला लावावे म्हणून गणाच्या 
वणंवर्गांनी गणयात्रेत उन्मुक्त समागम करायची 
आणि गणाचे सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधी असलेल्या राष्ट्री- 
देवी व तिचा नियुक्‍त ब्रह्मनु आणि धर्मपती 
(४&७'९0 ०011801) यांनी देवविवाह करायची 
माया करावी हा तदनषंगिक विश्‍वास. आद्य भारतीय 
वणं व त्यांचे प्रयोजन हे असे होते पण पुस्तकाच्या 
प्रारंभीच कांबळेंनी सिंधुसंस्कृतीचे महत्त्व नगण्य 
लेखल्यामुळे वर्णसंस्थेचा आयंपूवे उगम दाखवणारे 
पुरावे त्यांच्या अभ्यासाच्या आवाक्यात येऊ शकले 
नाहीत. 


आद्य वर्णांची जन्मसिद्धता प्रमाणित करण्यासाठी 
कांबळे दोन उदाहरणे देतात : एक विशवामित्राचे व 
दुसरे देवापीचे. विश्‍वामित्राला ऐतरेय ब्राह्मण, 
पंचविश ब्राह्मण, महाकाव्ये व निरुक्त हे क्षत्रिय वा 
राजन्‌ वा राजपुत्र म्हणतात हे कांबळे नमूद करतात. 
विदवामित्राच्या ब्राह्मणत्वाचेही पुरावे ते देतात. या 
विरोधाभासाचा वास्तविक मेळ घालण्याऐवजी ते 
विश्‍वामित्राच्या ब्राह्मणत्वाच्याच पुराव्यांना प्रमाण- 
भूत मानतात. वास्तविकता काय होती ? यजमान 
हा मुळात केवळ यज्ञ करवणारा नव्ह्ता, तर स्वतः 
यज्ञकमे करणारा क्र्त्विजही होता. प्रबाहण जैवलि 
हा पांचाल रार्जाष उद्‌्गातू क्रद्वत्विज्‌ असल्याचे 
छांदोग्य उपनिषद (१.८) आपल्याला सांगते. राजक 
गणांचे राजे सामंतप्रथाक (16108)) राजे नव्हते, 
तर रार्जाष वा धर्मराज (1071051 ]11४ ) होते. 
राजषि हा समास राजन्‌ व क्रषि या दोत शाब्दां- 
पासून बनलेला आहे. ऐतरेय ब्राह्मणच सांगते की 
विश्वामित्र हा जहुंचा अधिपती होता व तो गाधि- 
पुत्र वा गाधिगोत्रीय असल्यामुळे त्याच्या दैववेदाचा 
ज्ञाता होता. पण तो पितृवंशक व म्हणून आये 
असल्यामुळे अनार्य वरणेसंस्था जन्मसिद्ध होती हे 
सिद्ध करण्यासाठी त्याचे उदाहरण उपयोगी पडू 
शकत नाही. 


 देवापि हा १०.९८ या क्रग्वेदीय सुक्‍ताचा क्रषी 
होता तर निश्‍्क्‍्तानुसार तो कोरव्य राजपुत्र होता, 
ही परस्परविरोधी वस्तुस्थिती कांबळे नमूदक रतात. 
पण, देवापि राजत्याग कषून ब्राह्मण नाही ' मुनि' 
झाला असा प्रतिवाद करून ते निष्कर्ष काढतात, की 


भे, १९८० 


देवापि हा जन्मसिद्ध क्षत्रियच होता. शंतनूने केलेल्या 
यज्ञात देवापीने होत्‌ 'त्रद्त्विजाचे काम केल्याचे 
१०,९८.७ ही क्रचा सांगते असे नमूद करून ते प्रति- 
वाद करतात, की केवळ घरच्या कोटुंबिक यज्ञात 
क्रुत्विजाचे काम केल्याने कोणी ब्राह्मण बनू शकत 
नव्हता. पहिली गोष्ट म्हणजे वुद्धपूवे गणसमाजात 
यज्ञ ही संस्था कोटुंबिक नव्हती. कारण त्या काळात 
कुटुंब ही संस्थाच जन्माला आलेली नव्हती. त्या 
काळात यज्ञ म्हणजे गणाची ठराविक काळानंतर भर- 
णारी गणपरिषद्‌ (11091 8880100197) होती. 
परिषद्‌ ही गणाची श्रेष्ठतम शासनसंस्था होती. जेवढे 
द्विज (उपनीत वा अभिसिचित) तेवढे तिचे पारिषद. 
ती वृद्धिवर्षाच्या अधिक महिन्यात भरे. केरळची 
महामखम्‌ गणपरिषद्‌ दर बाराव्या वर्षी भरे. तीत 
कालबाह्य कायदे ( समय ) रद्द होत, आवश्यक ते 
नवे कायदे संमत होत आणि नवा लोकनियुक्त 
राजषि अभिषिक्त केला जाई. दुसरी गोष्ट 
म्हणजे चातुवेण्ये गणराज्यात ब्राह्मण व क्षत्रिय 
हे वर्ण परस्परवर्जक (110(ए8]]7 ७5018४०) 
नव्हते. त्यांचे मायिक नाते देवविवाहाचे कसे होते 
हे वर दाखवलेलेच आहे. केरळात क्षत्रिय स्त्री 
व नंबुद्री ब्राह्मण यांच्या संबंधम्‌मधून झालेले 
अपत्यच अस्सल क्षत्रिय मानले जाई, असे इरावतीबाई 
सांगतात. क्षत्र लोपामुद्रा व ब्रह्मन्‌ अगस्त्य यांच्या 
देवविवाहातून दोन्ही वर्णाचे संवंधन ज्ञाले, असे 
१. १७९ हे क्रूग्वेदीय सुक्त सांगते. हा स्त्रोसत्ताक 
देवविवाह्‌ चातुर्वर्ण्य गणराज्यात नियोगाच्या रूपात 
अवशिष्ट राहीला. राम, लक्ष्मण व भरत हे अनक्रमे 
कौसल्या, सुमित्रा व कैकयी यांनी ब्रह्मन्‌ क्रष्पश्ंगशी 
केलेल्या नियोगातून झाले. दमयंती व तिचे भाऊ 
राजर्षी भीमकाच्या महिषीने ब्रह्मन्‌ दमनशी केलेल्या 
नियोगातून जन्मले. ही झाली क्षत्रिय संतानांची 
उदाहरणं. याउलट महाभारताचा कर्ता व्यास हा 
दाशकच्या क्षत्रिया सत्यवती व ब्रह्मन्‌ पराशर यांच्या 
“ संबंधम्‌ ? मधून जन्सल्यामुळे जरी क्षत्रिय होऊ 
शकत होता तरी ब्राह्मण झाला. शिलप्पदिकारम 
या तामिळ महाकाव्याचा कर्ता ६ळंको अरथिकल हा 
प्राचीन केरळचा राजपुत्र होता; पण त्याने आपला 
भाऊ सेनगृत्तुवत्‌ याच्यासाठी राजःयाग करून तो 
क्रत्विज्‌ झाला. इळंकोचा अर्थच कत्विज्‌ होतो. 


वुद्धपूरवे जात ब तत्वज्ञान : दलित पैडिताची समीक्षा ष्‌ 


उपनयन ( 1711191101 ) हे जगभरच्या सवे 
गणसमाजांचे वैशिष्ट्य होते. भारतीय गणसमाजाचे 
अनन्प वैशिष्ट्य हे, की प्रत्येक वर्णाचे उपनयन 
वेगळ्या प्रकारचे होते. अब्राह्मणी त्रेवण्ये दासप्रथाक 
गणसमाजात वैश्य हा तिसरा द्विज वण नसल्यामुळे 
त्यात कांबळेंनी प्रतिपादलेला वैद्य वर्णाच्या जन्म- 
सिद्धतेचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. तो प्रश्‍न फक्त 
ब्नाह्मणी चातुवेण्ये शूत्रप्रथाक समाजाच्या बाबतीत 
उद्‌भवतो. वैश्याचा मूळ अर्थ सामान्य गणपरिषद 
असा होत असल्याने तो ब्राह्मण व क्षत्रिय गणपरिषदां- 
इतकाच गणाच्या मूळ पूवेजेशी रक्ताच्या नात्याने 
बांधलेला होता. गणपरिषदेत जातीने भाग घ्यायचा 
आणि गणसभेत आपले गणवृद्ध निवडून पाठवायचा 
वैश्यवर्णीयाला ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्णीयांइतकाच अधि- 
कार होता. यज्ञकर्माचाही त्याला ब्राह्मण व क्षत्रिय 
वर्णीयांइतकाच अधिकार होता. वैश्यवर्णीय सूत कणे 
हा अंगराज होऊ शकला व कोरव सैन्याचा सेनापती. 
धमंशास्त्रानुसारं शेती, गोपालन व व्यापार ही 
कामे ब्राह्मण व क्षत्रियांना निषिद्ध होती. यावरून ही 
उत्पादक गणकर्मे जे विश करू लागले ते श्रम- 
अप्रतिष्ठेमुळे कालांतराने तिसरा द्विज वण बनले हे 
स्पष्ट होते. कर्णाची व्यथा होती-“ मी क्षत्रिय म्हणून 
जन्मूनही मला क्षत्रियाचे संस्कार लाभले नाहीत." 
म्हणजे जातकर्मादी संस्कार वैश्याचे झाल्यामुळेच तो 
वैश्य झाला. पण कृष्ण त्याला पांडवपक्षाला येऊन 
कुरूंचा क्षत्रिय अधिपती व्हायला सांगतो. ( स्वतः: 
कृष्ण कंसवधापर्यंत यादवांच्या गोपदासांमध्ये वाढला 
आणि कंसवधानंतर अभिसिचित होऊन क्षत्रिय 
झाला. म्हणून शिशुपालाने त्याची राजसूय यज्ञ- 
परिषदेत भोजांचा गुलाम व कंसाचा दासमुकादम 
अशी निर्भत्सना केली.) यावरून आद्य त्रेवर्ण्यातला 
वैद्य वणे जन्मसिद्ध होता हे कांबळेंचे विधानही 
गैरलागू ठरते. 
श्र वणे 

स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर लिहिलेल्या- “ हु वेअर 
द शूद्राज! या पुस्तकामध्ये शूद्र हे मुळात राज्यकते 
क्षत्रिय होते हे सिद्ध करायच्या प्रयासामागे आंबेड- 
करांचे उद्दिष्ट होते : भाजचे अतिशूद्र राज्यकते होऊन 
जातिव्यवस्था नष्ट करतील. स्तालीन मेल्याचे ऐक- 
ताच शोषितांचे राज्य आणणारा दलित (चांभार ) 


नेता गेला म्हणून आंबेडकर रडले असे म्हणतात. 
माक्संचा “ भांडवल ? लिहिण्यामागे उद्देश होता : 
भांडवलदारी समाज हा अंतिम वर्गसमाज असुन सर्वे- 
हारांच्या क्रांतीचा उंबरठा आहे हे सिद्ध करणे. 
एंगल्सचा - ' खाजगी मालमत्ता, कुटुंब व श्ासन- 
संस्था यांचा उदय ! हे पुस्तक लिहायचाही उद्देश 
तोच होता : माणसाने माणसाला गुलाम करण्या- 
पूर्वी मातवसमाज हजारो वर्षे आद्य साम्यवादात 
राहात होता हे सिद्ध करणे. शद्रोत्पत्तीच्या रह॒स्यात 
आजची भतिकशूद्रमुक्‍ती दडलेली आहे. 

दास शब्दाचा मूळ अर्थ होता परगणीय, परगणीय 
दासदस्यूंना मारणारा व गुलाम करणारा म्हणून 
इंद्राला वैदिक आये अमित्रहन्‌ व असुरघ्न म्हणत, 
गणप्रथाक काळात परगणीय तेवढे अमित्र वा शत्रू 
मानले जात. शूद्र शब्दाचा मूळ अर्थ तोच होता: 
परगणीय. विदुर गृहदासीच्या पोटी जन्मला, तरी 
महाभारत म्हणते, की शूद्रेच्या पोटी, शूद्रयोनीत 
जन्मला, “ यावरून बृद्धपूवे समाजात दास व श्र 
हे दोन्ही शब्द गुलाम वर्णाचे पर्यायवाची होते असे 
दिसते. 

विधृर जातकात विधुर हा कुरु गणाच्या दास- 
वर्णाचा मुकादम ( कत्ता वा खत्ता ) असल्याचे 
दाखवले आहे. तो दासांचे चार प्रकार असल्याचे 
सांगतोः ( १ ) आमायदास ( गृहदासीच्या पोटी 
जन्मलेला ), ( २) धनक्रीत, ( ३ ) स्वयंदास, व 
(४) भयदास ( युद्धजित ). यात गृहदास हा 
मूलभूत प्रकार असु शकत नाही, कारण गृह- 
दासाची पूर्वजा बाकी तिन्हींपैको कोणत्या तरी 
एका प्रकारे दासी ज्ञालेली असली पाहिजे. स्वयंदास 
थोडेच असू शकत. तत्कालीन प्राकृतिक अथंव्यवस्थेत 
( ॥४ए'8] 6007001) ) वस्तुविनिमय वा 
चलनात पैसा कमी असल्याने दासशूद्र वर्णाची मुख्य 
भरती क्रीतदासांमधून होणे शक्‍य नव्हते. म्हणून या 
वर्णाची मुख्य भरती यृद्धजित दासांमधूनच होऊ 
शकत होती. पांडव गणाने तक्षकशासित नाग गणाचा 
संहार करून त्याचे किकर नावाचे राक्षसदास 
भापले गणदास केले. *' बृद्धाच्या श्याक्य गणाचे 
नागमुंड दास असेच यृद्धजित होते. राजवाडे, डांगे व 
ठेंगडी म्हणतात त्याप्रमाणे दासशूद्र वणे * समन्वया- 
तून? नाही, अमानुष संघर्षातून जन्मला व वाढला, 


स्वप 
-योळगवर निसयातज) 
व्कर चिज 
डिक (तथदधन 
"-चकबन* छाप कळी 


ऱ्च 


0८3 
फ़ळ 


द्द नवभारत 


त्याच्या वध ( प्राणांतिक यातना), बंध (शृंखला- 
बद्धता ) व निरोध ( कारावास व खाणीत काम) 
यातून वणंव्यवस्थयापक दासप्रथासमाज भरभराटला, 
असे महाभारत सांगत, 
राजसुयदिग्बिजयात नकुलाने सरस्वतीकाठचा शूद्र 
गण जिंकला असे महाभारत म्हणते. सिकंदरच्या 
सेनापतींनी त्यांच्या भारतवृत्तांतात शोद्रायण 
गणाचा उल्लेख केलेला आहे. तंतिरिय संहितेने 
शूद्र वर्णाचा साम वैराज असल्याचे म्हटले 
आहे." भवभूतीने उत्तररामचरित नाटकात रामाने 
वध केलेला शंबूक वराज लोकात गेल्याचे दाखवले 
आहे. वैराज्य एक प्रकारचे गणश्यासन असल्याचे 
आणि ते उत्तर कुरू व उत्तर मद्रात प्रचलित 
असल्याचे ऐतरेय ब्राह्मण सांगते. जयस्वादलांनी 
वैराज्यचा अर्थ अराजक शासन, ज्यात सबंध जनपद 
शासनाचा अभिषेक करून घेते, असा लावला आहे. 
वराज्य हा शब्द विराटवरून बनला आहे. विराट 
म्हणजे राष्ट्रीदेवी. आर्यांनी जिंकून दासशूद्र करण्या- 
पूर्वी शूद्रगण सावभौम स्त्रीसत्ताक वा मातृवंशक 
होते. ते भारताची आद्यतम मातृदेवता निक्र्ंतीचे 
संतान, नैत्ररंत होते. नंतरच्या भारतीय इतिहासात 
ते नित्रचंती दुर्गेचे उपासक राहिले. फुलेंचा प्राक्‌वे- 
ज्ञानिक कयास द्रष्टा ठरला आहे. 
त्यांच्यावर दासशूद्रत्वाचा धामिक शिक्कामोतेब 
करण्यासाठी त्यांचा अभिसिचनाचा (उपनयनाचा) 
अधिकार हिरावून घेतला गेला. उपतयनवंचित 
केल्यामुळे आर्य ( स्वतंत्र ) शूद्र झाले, हा आंबेड- 
करांच्या निष्कर्षाचा गाभाही अचूक ठरला आहे. 
पण सिंधुसंस्कृतीच्या अनार्य नैक्रट्रेतांनी कितीतरी 
शतके अगोदर याच प्रकारे तिसरा दास वणं निर्मि- 
लेला होता एवढी भर यात घातली पाहिजे ! 
वणेव्यवस्था की जातिव्यवस्था ? 
वणेव्यवस्था व जातिव्यवस्था यात फरक करायला 
कांबळे तयार नाहीत. अस्पृश्यता वणंव्यवस्थेच्या 
प्रारंभापासुन होती हे सिद्ध करण्यासाठी “ दीक्षिताने 
झ्ञद्राशी बोलू नये ' आणि “ अग्निहोत्रा्थच्या गाईचे 
द्ध झ्ूद्राला काढू देऊ नये ' हे अनुक्रमे शतपथ व 
तैत्तिरीय ब्राह्मणांचे पुरावे" ते देतात. जातिव्यवस्थेची 
अनन्यता, अचलता, अपरिवतेतीयता व अस्पृश्यता 


मे, १ २९८० 


सिद्ध करायच्या प्रयासामागे तिची अनन्य अमानुषता 
सिद्ध करायचा त्यांचा हेतू कितीही स्तुत्य असला 
तरी तो भारतीय इतिहासाने सिद्ध केला पाहिजे. 
जाति हा शब्द बुद्धकाळापासून प्रचलित झाला*« 
हीन जाती म्हणजे चंडाल, वेण, निषाद, रथकार व 
पुक्‍कुस असा अर्थ विनयपिटकाचे भाष्य देते. त्रिपि- 
टके व जातक कथा यावरून चांडाळ व पुक्‍्कुस 
(भंगी ) या हीन जाती अस्पृश्य झालेल्या होत्या 
असे दिसते. पण, क्षत्रिया कुंतीने दासशूद्र विदुराशी 
नियोग करून युधिष्ठिराला जन्म दिला आणि पांड- 
वांच्या तेरा वर्षांच्या वनवासकाळात ती विदुराघरी 
राहिली, कृष्ण शिष्टाईसाठी हस्तिनापुराला आला 
तेव्हा तोही विदुराघरी उतरला, दमयंती व द्रौपदी 
या सैरंध्री दासी म्हणून राजस्त्रियांचा श्ंगार करीत 
असत, इ. उदाहरणांवरून दासशूद्रवणे वृद्धपूवंकाळात 
भस्पृश्य नव्हता हे सिद्ध होते. 
या ऐतिहासिक वस्तुस्थितीवरून असा निष्कर्ष 
निघतो का, को वणंव्यवस्था ही जा तिव्यवस्थेपेक्षा 
कमो अमानुष होती ? डांगे व चाननांचा अपवाद 
वगळला तर वाकी माक्‍संवादी प्राच्यविद्यापंडित वर्ण- 
व्यवस्थेला भारतीय गुलामगिरीच्या समाजाचे रूप 
मानायला तयार नाहीत. राम बिलास शर्माच्या मते 
गुलामगिरीसाठी समाजात भरपुर पैसा खेळता 
असला पाहिजे आणि दासांच्यां खरेदीविक्रीसाठी 
त्यांचे बाजार असले पाहिजेत. म्हणजे, त्यांच्या व 
इतर सवे माक्‍संवादी प्राच्यविद्यापंडितांच्या दष्टीने 
गुलामांमध्ये क्रीतदासांचे प्राधान्य असले तरच तो 
समाज दासप्रथाक असु शकतो. माझ्या पुस्तकाच्या 
११ व्या प्रकरणात मी सिद्ध केले आहे, कौ बुद्धपुरव 
भारतात दासांचे जनावरांप्रमाणे बाजार होते आणि 
त्यात ते पैशांनी या वस्तूंनी खरीदले जात होते वा 
त्याच्य़ा बदल्यात वस्तु विकत घेतल्या जात होत्या. 
जागतिक वाढुमयात गुलामाची सर्वांत शास्त्रीय 
व्याख्या बुद्धाने केलेली आहे जी आम्ही लेखाच्या 
प्रारंभी दिली आहे.“ अ्ी व्याख्या दासप्रथाअंताची 
सामतप्रथाक क्रांती करणाऱ्या बुद्धाशिवाय दस 
कोण करू शकणार ? ज्याचे सर्वे प्रकारचे नचा 
हिरावून घेतले गेलेले आहे, मग ते गर जा. 
पी ! गृहदासीच्या 
पोटी तहमातुळ जती वा बाजारात खरीवहयामठे 
असो बा ' स्वेच्छेने ' दास्य पतकरल्यामुळे असो वा 


बुद्धपूवे जात व तत्त्वक्षान : दलित पंडिताची समीक्षा ७ 


युद्धात पकडला वा जिंकला गेल्यामुळे असो, तो 
दास हीच शास्त्रीय व्याख्या आहे. या व्याख्येनुसार 
दासाप्रमाणे शूद्रही गुलाम वणे होता. दासशूद्रवर्णाची 
वास्तविक अमानुषता त्याच्या “ ह्विपादत्वात ' होती 
आणि त्याचे श्रेय चतुष्पादांच्याच श्रमाचा विस्तार 
मानले जाण्यात होती. चतुष्पादांप्रमाणेच तो जन्मत 
होता व डागला जात होता, रात्रंदिवस राबवला 
जात होता, खरीदला वा विकला जात होता, 
झोडपला व मारून टाकला जात होता. त्यांच्या 
जीवनाची हो वास्तविक व तत्कालीन अमानुषता 
समजून न घेतल्यामुळेच त्या काळावर अस्पृश्यतेची 
ममानुषता कालनिरपेक्षपणे लादायचा प्रयत्न होतो. 

वर्णव्यवस्था व जातिव्यवस्था एक मानल्यामुळे 
कांबळेंनी वृद्धोत्तर भारतीय सामंतप्रथेचा अध्यारोप 
बुद्धपुव भारतीय समाजावर केला आहे- 

१) राजपद वंशपरंपरा होते. 

२ ) क्षत्रियवणे राजा व सामंत ( 10012 ) 
यांनी बनलेला होता. 

३ ) बलि म्हणजे खंडणी ( (४७० ) वा 
कर ( (85 ) होता.“ कर राजा व सामंत यांना 
प्रजेकडून तिचे जीवित व मालमत्ता यांचे संरक्षण 
करण्यासाठी मिळत होता." 

४ ) ब्राह्मण ब्रह्मदेयधारक होते तर सामंत 
जागिरदार. सामंत आपल्या जमिनी दास वा कुळां- 
कडून कसून घेत." 

५ ) ब्राह्मण अकरद होते.” 

६ ) वैश्य वर्णात जाती होत्या.€ तो करद 
होता.“ वैश्यांत जमीनदारही होते." 

७ ) शूद्रांना यज्ञाचा अधिकार भारतीय इति- 
हासात केव्हाही नव्हता. शूद्र अधन होते. ते शेत- 
भजूर व घरगडी होते. ते अस्पृश्य होते." 

आपण एकेका मुद्याचा विचार करू या, 

१ ) मानवसमाज गणावस्थेंत अराजक होता 
आणि त्याने खाजगी मालमत्ता, कुटुंब व शासन- 
संस्था विकसित करण्यापर्यंत मजल गाठली तेव्हाच 
राजपद जन्माला आले, या मॉर्गन व एंगल्स यांच्या 
प्रतिपादनाचा प्रभाव देवीप्रसाद चटोपाध्यायांसारख्या 
दिग्गज माक्‍संवादी पंडितावरही आहे. फ्रेझरने 
त्याच्या प्रचंड संशोधतातून सिद्ध केळे आहे, कौ 


राजपद वगंपूर्व कृषिप्रधान समाजात कृषिमायेसाठी 

जन्माला आले. जगभर स्त्री हीच शेतीची जननी 
असल्यामुळे राजपदाचीही जननी तीच होती. ज्या 
गणराज्याचा राजा हीनांग असतो तेथे इंद्र पाऊस 
पाडीत नाही अशी वैदिक समाजाची श्रद्धा होती." 
यावरून स्त्रीसत्तेतही सर्वोत्कृष्ट स्त्रीच गपरिषदे- 
कडून राजपदी नियुक्‍त केली जात असे हे स्पष्ट 
होते. 

राजपद पितृवंशक झाल्यानंतरही त्याची राजसूय 
यज्ञात लोकनिय्‌क्तता अक्षुण्ण राहिली. शाल्वांचा 
राजषि द्युमत्सेन आंधळा झाला म्हणून त्यांनी त्याला 
पदच्युत केले." देवापि हा प्रतीपाचा ज्येष्ठ पुत्र 
असुनही त्याला त्वचारोग असल्यामुळे कुरूंच्या गण- 
वृद्धांनी त्याचा राज्याभिषेक करायचे नाकारले. 
तीच अवस्था धृतराष्ट्राची."' 

कंसाने राजपद मातृवंशकतेऐवजी पितृवंशक 
करायचा प्रयत्त करताच यादवांनी कंसवध करून 
इसवीपूर्वे ९ व्या शतकात भारतातला आद्य अराजक 
संघगण स्थापायची क्रांती केली.” ६ व्या शतकात 
गुप्तांनी होवटचा योधेय संघगण नष्ट करीपर्यंत 
दासप्रथाक गणसमाजाची ही सर्वोच्च अवस्था भारा 
तात प्रचलित राहिली. महावीराचा वज्जि व बुद्धाच- 
शाक्य हे असेच अराजक संघगण होते. 

२) बुद्धपुवी काळातील दासशूद्रप्रयाक गण- 
राज्यांच्या शासकवर्गासाठी सामंत (1101]60) हा 
शब्दप्रयोग मार्क्सवादी प्राच्यविद्यापंडितही सर- 
धोपटपणे करीत असतात. ६.३०,१०० या पाणि- 
नीय सुत्रानुसार जनपदांच्या या ह्विज स्वामींना 
जनपदिन्‌ असे म्हणत असत. 

जनपदाचे व जनपदनिवासी गणाचे नाव गणाच्या 
क्षत्रियवर्णाच्या नावावरून पडते असे आपल्याला 
पाणिनीय व्याकरण सांगते. म्हणजे ज्या मूळ क्षत्र 
पू्वजेपासून तो गण विस्तारला तिच्या नावाने ते 
जनपद व तो गण ओळखला जाई. याचा अथ हा 
होतो, की अब्राह्मणी गणराज्याचे द्वैवण्ये जनपदिन्‌ वा 
ब्राह्मणी गणराज्याचे त्रैवण्ये जनपदिन्‌ मूळ गण- 
पूर्वजेशी रक्‍ताच्या नात्याने बांधलेले होते. पण 
बुद्धकाळापासून मगध, कोसल, वत्स व अवंती ही 
जी नव्या प्रकारची राज्ये उदयाला आली, त्यांचे 
शासन द्विजजनपदिनांऐवजी राजे व सामंत करायला 


द नवभारत 


लागल्याचे दिसते. म्हणून या नव्या राजांना श्रत्रिय 
मानले जात नसे आणि मग नंदापासुन क्षत्रिय वर्णेच 
नष्ट झाला असा पुकारा ब्राह्मणी पुराणांनी केला. 
यानंतरच्या काळात कोणतीही लष्करी जमात वा 
जात राज्य स्थापन करू शकू लागली. प्रत्येक नवे 
सामंतप्रथाक जनपद अनेक विघटित वा मांडलिक 
गणांचे बनलेले असल्यामुळे त्या जनपदाची प्रजा 
इतःपर रक्ताच्या वा गणघटकत्वाच्या पाशाने 
बांधलेली असावयाच्या ऐवजी केवळ भौगोलिक 
पाह्यांनी बांधलेली असू लागली. 

(३) बुद्धपूर्व दासप्रथाक गणसमाजाच्या उत्तर- 
रंगात बलि या संस्थेला जरी कराचे जुलमो 
स्वरूप यायला लागले होते तरी गणसमाजात कर 
ही अगणी संस्था असू शकत नव्ह्ती. बलीचा पर्या- 
यवाची वेदिक शब्द गाहे भाग. गणधनांचे गणसभा- 
सदात समान वाटप करताना देवते व राजा यांचे 
जे भाग काढले जात त्यांना बलि म्हणत. त्याच- 
प्रमाणे युद्ध व गणोत्सव यासाठी गणसभासदांकडून 
जो फाळा केला जाई त्यालाही बलि म्हणत. वज्जि 
संघगणाचा धम्म ( घटना ) सांगताना बुद्ध अज्ञा 
वलीचा उपदेश करतो.” वेतनी खडे संत्य हे 
सामंतप्रथाक शासनसंस्थेचे एक अंग होते; म्हणून 
त्याच्यासाठी रयतेपासुन कर वसूल करावा लागे. 
परंतु बुद्धपुव गणसमाजात गणाचे सवे द्विज परिषद 
हेच स्वयमेव सेना, गणसेना असत. संग्राम या 
वैदिक शब्दावरूनही गणसेनेचे हे स्वरूप स्पष्ट होते. 
समू-"ग्राम म्हणजे युद्धाथं गणाच्या सर्वे घटक 
ज्ञातिकुलांनी जमा होणे. ही ज्ञातिकुलेच युद्धाथे 
बलिभाग देत आणि युद्धलुटींचा बलिभाग वाटून घेत. 

(४) ब्राह्मणांचे ब्रह्मदेय-अग्रहार व देशमुख- 
पाटलांची वतने या सामंतप्रथाकालीन खाजगी 
मालमत्ता होत्या. गणसम!जात गणाच्या संबंध 
शेतीला राष्ट्र म्हणत. तिच्यावर मालकीहक्क 
गणाच्या द्विज स्वामींचा असे. राजसूय यज्ञोत्सवात 
राष्ट्र गणभूमीच्या होणाऱ्या फेरवाटपात घटक 
कुलांना कुलक्षेत्रे कवजेहक्काने कसायला मिळत. या 
फेरवाटपात राजाला सीता क्षेत्र आणि ज्ञाती व 
वर्णांच्या मुख्यांना कर क्षेत्रे दिली जात. दासप्रथाक 
गणसमाजात राष्ट्र गणभूमी दासशूद्रांकडून कसली 
जाई. शाक्य संघगणाचे राष्ट्र नागमुंड गणदास 


मे, १९८० 


कशीत. समाजाचे मुख्य उत्पादन, कृषिउत्पादन, 
दासशूद्र करीत; म्हणून हा समाज दासप्रथाक होता. 

सामंतांची शेती दास व कुळांकडून कसली जाई, 
या क्ांबळेंच्या विधानाला जातककथा व सुलतान- 
कालीन भारतीय इतिहास पृष्टी देतात, परंतु, वहु- 
संख्य जमीन स्वतंत्र शूद्र ज्ेतकऱ्यांच्या मालकीची 
असून ती ते स्वकुटुंबीय व अतिशूद्र जातींच्या वेतनी 
कर्मकरांकडून कसुन घेत, अतिशूद्र जातींच्या शेत- 
मजुरांचे श्रम वैतनिक असल्यामुळे जसे ते दासश्रम 
नव्हते त्याचप्रमाणे ते निमस्वतंत्र व बद्ध (00160) 
असल्याने भांडवलदारी समाजातील औद्योगिक 
कामगारश्रम नव्हते. ते सामंतप्रथाक श्रम होते. 
म्हणून हा समाज सामंतप्रथाक होता. ते श्रम जन्मसिद्ध 
व्यवसाय करणार्‍या जातींचे होते; म्हणून भारतीय 
सामंतप्रथाक समाजाचे स्वरूप जातिव्यवस्थाक होते. 
ते दासश्रमापेक्षा जास्त प्रगत व उत्पादक होते; म्हणून 
त्यांनी भारतीय इतिहासातली महत्तम समाजक्रांती 
केली. | 

५) अब्राह्मणी त्रेवण्य व ब्राह्मणी चातुवेण्यं दास- 
प्रथाक गणसमाजांमध्ये ब्राह्मण एक हिजवर्ण म्हणून 
बलिभागाला पात्र होता, म्हणजेच अकरद होता. पण 
अराजक संघगणांमध्ये क्षत्रिय व दास हे दोनच वर्ण 
असल्यामुळे अशा जनपदात राहणारे ब्राह्मण व वैश्य 
करद होते. | 

६) बुद्धपूवे काळात सूत हे वैश्य वर्णाचा भाग 
होते. ते रथकार, सारथी व भाट होते, पण त्यांचा 
वेश्यवर्णातील एक जात म्हणून कोठेही उल्लेख नाही. 
नंबुद्रिपाद सांगतात, को केरळची नायर जात क्षत्रिय, 
वेइ्प़ ब शूद्र या तिन्ही वर्णांची कार्ये पार पाडी,"* 
पण तिच्यात व्यवसायवाचक पोटजाती पडल्या 
नाहीत. वणंव्यवस्थेत जातिव्यवस्था पाहायचा कांब- 
ळेंचा हा आणखी एक' अनैतिहासिक, तत्त्वज्ञानाच्या 
परिभाषेत सत्कार्यवादी प्रयत्न आहे. वणव्यवस्थेपेक्षा 
जातिव्यवस्था ही जास्त प्रगत उत्पादनाची व श्रम- 
विभाजनाची पद्धत आहे असे मान्य 
वर्णजातिव्यवस्थेचा समर्थक बन 
समजूत दिसते. 

त्रिपिटकावरून वृद्धकाळात अने 
कस्सक गहूपति अनेक दासगामांचे व 
जमिनीचे मालक असल्याचे भुपल्य़ाला 


य केल्यास माणस 
तो अशी कांबळेंची 


क्‌ सेट्छी वा 
शेकडो करिष| 
1 दिसते. पण्‌ 


बुद्धपूवे जात व तत्त्वज्ञान $ दलित पांडेताचो समोक्ला र 


ही सर्व उदाहरणे नवोदित सामंतप्रथाक राज्यातच 
सापडतात, वज्जि वा शाक्य यांसारख्या संघगणां- 
मध्ये नाही. संघगणांमधल्या सेट्ठींपाशी असलेल्या 
संपत्तीची जी तपशीलवार यादी त्रिपिटके देतात, 
त्यात जमिनीचा उल्लेख नाही. कारण सर्व जमीन 
संघगणाच्या, क्षत्रियांच्या मालकीची होती. 

(७) शूद्र बर्णे व शूद्र जाती यात कांबळे गल्लत 
करतात. बुद्धोत्तर जातिव्यवस्था ब्राह्मण व शूद्र 
या दोन महावर्णांत विभाजित झाल्यानंतर शूद्र वणे 
ऐएंका बाजूंला शेतकरी व कारागीर या अनिरवसित 
वा स्पृश्य जातींमध्ये तर दुसर्‍या बाजूला अतिशूद्र 
वा निरवसित वा अस्पृद्य जातींमध्ये विभाजित 
झाला. भिल्लांसारख्या आदिवासी जमाती अति- 
शूद्रात, पण स्पृशय म्हणून, भरती होत गेल्या. 

शूद्र अयज्ञ राहिले हे विधान बुद्धपूवे काळातील 
संघगणांना लागू पडत नाही. कारण संघगण हॉ 
समाजप्रकार राजषिपद, ब्राह्मणवणे व त्यांचे 
कर्मकांड नष्ट करण्यातून जन्माला आला. वुद्धकाळा- 
पर्यंत उत्तर भारतभर पसरलेल्या या समाजप्रकारात 
शद्र वणे नसून दा्सवणे होता, म्हणून दासवणं अयज्ञ 
होता हे संभाव्य विधानसुद्धा भिरथंक ठरते. 

अब्राह्मणी त्रैवण्ये व ब्राह्मणी चातुवेण्यं राजकां- 
मध्ये अनुक्रमे दास व शूद्र वणे हे अयज्ञ होते. 
सामंतप्रथाक राज्ये संघगणांच्या शवांवर जन्माला 
आल्याने यज्ञ ही संस्था तिच्या गणपरिषद्‌ या मूळ 
ह्वरूपात इतःपर उरली नाही. ती सांमंतप्रथाक राजे, 
सामंत व धनाढच ब्राह्मण यांनी राजकीय प्रभुत्व, 
धार्भिक हितसंबंध व सामाजिक प्रतिष्ठा यांखातर 
करायचा केवळ विधी बनली. मग पुर्वेमीमांसा तत्त्व- 
ज्ञानात वाद सुरू झाला : सधन शूद्राला यज्ञ करा- 
यचा अधिकार आहे की नाही ? त्याचवेळी धर्म- 
शास्त्रे शद्रांसाठी यज्ञ करणार्‍याला कडक शिक्षा 
फर्मावतात. यावरून धनिक शूद्रांना ब्राह्मण क्र्त्विज्‌ 
मिळत होते असे दिसते ! सबंध वर्णजातिव्परवस्थाक 
काळात शूद्र अयज्ञ राहिले यांसारखी विधाने कर- 
ण्यातून कांबळे परत्वे सरदेसाईंचे पुढील विधान पुष्ट 
करतात : * आपल्याकडे... .शूद्रांचे आणि अतिद्यूद्रांचे 
ी /.उठाव का झाले नाहीत ल ह 

वर्णव्यवस्थेच्या सबंध काळात दासशूद्र वर्णे- 
कायद्यानेच अधन होता, जातिव्यवस्थेत मात्र श्रेष्ठी, 

न,भा. २ 


न. 


गृह्पती ( झेतकरी जातीतला वरचा थर ), कारा- 
गीरांच्या काही श्रेणी ( ४णां]0 सदृश्य संस्था ) 
धनाढ्य झालेल्या दिसतात. मृच्छकटिक नाटकात 
अवंतीच्या श्रेष्ठीगल्लीत राहणारा चारुदत्त ब्राह्मण 
राहू शकला, बरेचसे यवन जातिव्यवस्थेत सामावून 
घेतले गेले. अश्या उदाहरणांवरून बोद्ध धर्माचा भर 
ओसरून तो नववैदिक धर्माकडून पराभूत होईपर्यंत 
जातिव्यवस्था घट्ट झालेली नव्हती असे स्पष्टपणे 
दिसते. 


सर्व अतिशूद्र जाती व जमाती मात्र सबंध जाति- 
व्यवस्थाकाळात अधन राहिल्या. 
क्षत्र-त्रह्म संघर्ष 

भारतीय इतिहासातील क्षत्रिय विरुद्ध ब्राह्मण 
संघर्षाचा सिद्धांत निराधार असल्याचे कांबळे मान- 
तात. उपनिषदातील अध्यात्मवादाचे तत्त्वज्ञान 
क्षत्रियांनी निमिले हे काही प्राच्यविद्यापंडितांचे 
प्रतिपादन विपर्यस्त असल्याचे ते म्हणतात. उत्तर- 
क्लूग्वेदीय काळापासून ब्राह्मणकाळापर्यंत ब्राह्मणांनी 
जी परब्नह्माची कल्पना विकसित केली त्यातून 
भारतीय अध्यात्मवादाची अनन्य विचारवास्तू तयार 
झाली असे सिद्ध करायचा ते प्रयत्न करतात. यापुढे 
जाऊन ते निर्वाळा देतात, की कर्मेवाद व पुनजेन्म- 
वाद वजा केल्यास जीवात्मा व परमात्मा यांच्या 
ऐक्याची ही कल्पना समतेचा भव्य आदश होती." 

या एकूण प्रतिपादनामागे एक धारणा इतर 
दलितांप्रमाणे त्यांच्याही मनात काम करीत अस- 
ल्याचे दिसते: जातिव्यवस्थाविरोधी समतेच्या 
संघर्षात दलितांचे खरे शत्रू ब्राह्मण राहिलेळे नसून 
मराठे क्षालेले आहेत. जातिव्यवस्थासंरक्षणाचे धुरी- 
णत्व ब्राह्मणांबरोबर मध्यम जातींचे हितसंबंधीही 
करायला लागलेले आहेत ही वस्तुस्थिती असली, 
तरी वर्णंजातिधर्माचे अधिकृत तत्त्वज्ञान असलेल्या 
ब्राह्मणी वेदांताला समतेचे तत्त्वज्ञान म्हणून गौरव- 
ण्याने जातिव्यवस्थाअंतक समतेचा संघषे कसा पुढे 
जाणार आहे ? 


ब्राह्मणांनीच अध्यात्मवादाची उभारणी केली ही 
तरी वस्तुस्थिती आहे काय? ब्राह्मण विरुद्ध क्षत्रिय 
या वरिष्ठतम द्विज वर्णांच्या संघर्षाआड झालेला 
खरा संघर्षे प्राच्यविद्यापंडितांनी न शोधल्यामुळे तो 


व 2. 0:21) ४:00: करप न्विऊजसज? 
"करखगघर च्छ 'नथद्यन” 
2002203) टप्ण युज 

"-चफबयशः रवा 


१०७ 


केवळ वणंश्रेष्ठत्वासाठी झालेला जातीयवादी संघर्ष 
होता अशी धारणा रूढ होऊ शकली. क्र््ग्वेदाच्या 
१०. १२१या अर्वाचीन सुकतात प्रजापतीच्या रूपाने 
एकेश्‍वरवाद जन्माला येऊन त्याचा जो विकास 
ब्राह्मण साहित्यात झाला, त्यातून उपनिषदातली 
ग्रह्मनू-आत्मन्‌ ही कल्पना परिणत झाली, म्हणून 
अध्यात्मवाद- ब्रह्मवादाचे प्रवतक ब्राह्मण होते असे 
कांबळे प्रतिपादतात.'* अध्यात्मवादी अद्वताचा जनक' 
असलेल्या प्रजापतीची सृष्टिकर्ता म्हणून मीमांसा 
ब्राह्मणात आद्यतम मानल्या गेलेल्या ऐतरेय ब्राह्मणाने 
केलेली आहे असे ते नमूद करतात. या ब्राह्मणाचा 
कर्ता महिदास ऐतरेय हा इतरा नावाच्या स्त्रीचा पुव 
होता, असे छांदोग्य उपनिषदावर (३.१६.७) भाष्य 
करताना शंकराचार्य सांगतात. महिदास म्हणजे 
भूंमाताउपासक. म्हणून तो आये नाही, अना्यंच असू 
शकतो. एतरेयाने रचलेल्या या ब्राह्मणाला शंकराचा- 
र्यांनी यज्ञदर्शन, यज्ञाचे तत्त्वज्ञान, असे म्हटले आहे. 
हे यज्ञद्शन पितृपरंपरेने आले को मातुपरंपरेने ? 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ आपल्याला सांगते, की भुज्यु 
लाह्यायनि व उद्दाळक आरुणि हे महाश्रोत्रिय ब्राह्मण 
यज्ञ शिकण्यासाठी मातृवंशक मद्र ( पंजाब ) देशात 
पतंचल काप्याकडे राहिले होते.'* या उपनिषदाच्या 
वाजसनेथि- वंशीय आचार्यांच्या यादीत काप्य हा 
कापी नावाच्या स्त्रीचा पुत्र असल्याचे नमूद केलेले 
आहे." इतर सवे वाजसनेयि आचायंही मातृवंशक' 
असल्याचे ही यादी सांगते.* या काप्याची पत्नी व 
पुत्री अनुक्रमे आथवेण व आंगिरस गंधवे अंगात 
येऊन पृच्छकांच्या तत्त्वज्ञानात्मक प्रश्‍नांची उत्तरे 
देत असत. म्हणजे यज्ञदशन काय पण शुद्ध दर्शनही 
मातृपरंपरेने आलेले असल्याचे यावरून दिसते. 


क्षत्र म्हणजे मुळात स्त्री हे लक्षात घेतले म्हणजे : 
* तत्त्वज्ञानाचे उपनिषद (गुप्त ज्ञान) प्रथम केवळ 
क्षत्राकडे होते , असे जे राजर्षी प्रवाहण जैवलि 
उद्दालकाला सांगतो त्याचे 'उपनिषद ! उलगडू शकते. 
स्त्रीकडून यज्ञदशंन मिळवण्यासाठी जसा पुरुषाला 
संघर्ष करावा लागला तसाच तिच्याकडून मिळवलेले 


मातृवंशक राजत्व पितृवंशक करण्यासाठी त्याला 


पणकिर्णणिरशाशिणणणणण 
* या वाजसनेयि आाचार्यांची अ 


धमंशास्त्र सांगते." 


नवभारत 


द्वितम आचार्या होती नैक्रंती वाक, 


मे, १९८० 


सांख्य या आद्यस्त्रीसत्ताक दर्शनाविरोधी संघर्ष करावा 
छागला. साम्यवादी स्त्रीसत्ताक प्रकतीऐवजी 
पुरुषाळा. परमतत्त्व करायच्या विषमतावादी 
पुरुषसत्तच्या प्रयासातून अद्वेती वेदांताची 
उभारणी झाली.“ भारतीय तत्त्वक्ञानातळा आद्य 


क्षत्र विरुद्ध ब्रह्म संघष हा असा होता. 


प्रजापति ते ब्राह्मण ते ब्रह्मन्‌ असा जो अद्वैती 
वेदांताचा प्रवास कांबळे रेखाटतात तोही यथातथ्य 
नाही. छांदोग्य उपनिषदावर भाष्य करताना शंकरा- 
चा्ये अध्यात्माची व्याख्या करतात : ज्यातून विश्व 
उत्पन्न होते व ज्यात लय पावते असे तत्त्व.* पण हे 
ब्रह्मतत्त्व मुळात भौतिक असल्याचे सत्यकाम जाबा- 
लच्या ब्रह्मावरून आपल्याला दिसते. अनाये व 
मातृवंशक जावालला हे भोतिक ब्रह्म सोळा कलांचे 
व चार पादांचे असल्याचे आढळते.” जांबाल हे 
शाल्वांमधले एक क्षत्रिय कुल होते असे २.४.५८या 
पाणिनीसुत्रावरील महाभाष्य सांगते, हे भौतिक ब्रह्म 
वा विइव निर्माण कसे होत असे ? ते आपल्याला 
१०.९० हे क्र्ग्वेदोय पुरुषसुक्‍त सांगते-- 

“सर्वे चराचर भूते त्याचा ( पुरुषाचा ) केवळ 
पाव हिस्सा आहेत आणि त्याचे अमर तीन हिस्से 
स्वर्गात भाहेत. '*१ 

या सुक्‍ताची ५ वी क्रूचा सांगते, की मेघ्य पुरुष 
हा विराट्पासुन जन्मला. विराट्‌ म्हणजे स्त्रीसत्ताक 
गणराज्याची राष्ट्रीदेवी. ती स्वगणातल्या सर्वोत्कृष्ट 
ब्रह्मनूशी नियतकालिक देवविवाह करी. हा ब्रह्म न- 
पुरुष द्यो वा चंद्रदेवाचा मानवी प्रतिनिधी. चंद्र वा 
सोम हा वनस्पतींचे अधिदैवत. ब्रह्मनू-पुरुषाबरोवर 
निसर्ग वृद्ध होऊ नये म्हणून ती 
वर्षांनी अधिक महिन्यात पुरुषमे 
शवाशीं संभोग करून त्याचे वीय (मेध) स्वयोनीत' 
ओतायची आणि त्याद्वारे चंद्राचे भूमातेत शोषायची' 
वा करी, यातुन ती स्वत:चे व भूमातेचे 
सुपीकोकरण (1011115801 वारी पग: 
चार तुकडे वाकी क 
षोडशकऴ चंद्रदेवाचा प्रतिनिधी, र. पर य 
त्याचे सोळा तुकडे ( अवदाने) * म्हणून ती शेवटी 

करी व तो महाप्रसाद 


त्याचा दर चार 
ध करी. त्याच्या 


शूद्र हे वाजसनेयि असल्याचे 


बुद्धपूवे जात व तत्त्वज्ञान : 


सर्व गणपरिषद खाई. भवभूतीचे मालती-माधव हे 
नाटक नरमांसाला महामांस म्हणते. कराला दुर्गेला 
नरबली देताना हे नाटक दाखवते. राष्ट्रीदेवीने 
अनेक ब्रह्मन-पुरुषांशी देवविवाह करून 
विश्वखजेन करायची ही कुषिमाया मातबंशक 
दासप्रथाक गणसमाजात सांख्य दर्शनात परि- 
णत झाली. हे आद्य भारतीय दर्शन कपिला या 
क्षत्र स्त्रीने रचले. 

प्रजापतीच्या आत्माहुतीतुत विश्‍वसर्जनाचो 
ब्राह्मणातील मीमांसा कांबळे नमूद करतात." 
मूळ पुरुषमेध ब्राह्मणात प्रतीकात्मक व पूर्ण पुरुष- 
सत्ताक झालेला आहे. प्रजापतीचे विश्‍वस्जेन 
तपसूद्वारे होते. प्रवाहणप्रणीत पंचाग्निविद्येतील 
श्रद्धा या शब्दाचा अर्थ पाणी असल्याचे शंकराचाय 
सांगतात. श्रद्धा वा तपस्‌ म्हणजे वीर्य. पण प्रजा- 
पतीचे वी्ये वा मेध भूमातेच्या योनीत पडून 
विश्वाचे पुनरुत्पादन होण्याऐवजी ते आता स्वयमेव 
विरवसर्जक बनते ! पितृसत्ताक दासप्रथाक गण- 
समाजात केवळ राजाचे अस्तित्वच पाऊस पाडू 
शकते या नव्या धारणेचे हे यज्ञदाशं निक प्रक्षेपण होते. 

पण स्वगणराज्यातल्या स्त्रीसत्ताकतेच्या अवदे- 
षांविरुद्ध आणि परस्त्रीराज्यांविरुद्ध संघर्ष चालूच 
राहिला : उ० रामाचा मलद-करूषांची राणी 
ताटका व जनस्थानाची राणी शूपणखा यांच्याविरुद्ध. 
राजर्षीला स्वगणराज्यात अजूनही गणसभेच्या 
संमतीवाचून व गणपरिषदेच्या शिक्कामोतंबावाचून 
काहीही करता येत नव्हते. म्हणून राजर्षी हा एका 
बाजूला ब्राह्मणवर्ण व कमेकांडी धर्मे आणि दुसर्‍या 
बाजूला तत्त्वज्ञान यांच्या साहाय्याने निरंकुश होऊ 
लागला- पुरूषमेध आता त्याला बळी देण्याऐवजी 
१८४ गणदास व शूद्रांना बळी देऊन होऊ लागला. 
जनकासारख्या राजर्षींनी सांख्य तत्त्वज्ञानाला पुरुष- 
सत्ताक बनवायचे पाऊल टाकले, पण या तत्त्व- 
ज्ञानात प्रकृतीपेक्षा पुरुष श्रेष्ठ झालेले असले, तरी 
अजूनही ते अनेक होते. प्रकृति वा स्त्री अजूनही 
उर्वरित अधिकार बाळगून होती. म्हणून काशींचा 
अजातशत्रु व केकयांचा अश्वपति या राजषींनी 
अद्वैती अध्यात्मवाद उभारणीचे पुढचे पाऊल टाकले. 

उद्ाळक आरुणीसारखे महाश्रोत्रिय तत्त्वज्ञानी 
ब्राह्मण अजूनही कममेकांडाच्या प्रत्यक्ष क्रियेत अडक- 


दलित पैडिताची समीक्षा ११ 


लेले असल्याने सर्वेजीववादापर्यंतच (1710201811) 
मजल मारू शकले. पण राजर्षी मात्र कमकांडाचा 
ज्ञाता असुनही प्रत्यक्ष क्रियेपासुन मुक्‍त असल्याने 
यज्ञदशंनाच्या पदार्थांचे ( 0916201108 ) अमूर्ती- 
करण ( 8088001 ) करू शकत होता. ब्रह्म- 
ज्ञानाचा गर्व मिरवणारा ब्राह्मण बालाकि गाग्यं 
अजातशात्रूला उत्तरादाखल प्रथम सुर्यात, नंतर चंद्रात, 
नंतर वीजेत, नंतर आकाशात, नंतर वाऱ्यात, नंतर 
अग्नीत, नंतर पाण्यात, नंतर आरशात, नंतर शब्दात, 
नंतर दिशेत, नंतर छायेत, नंतर शरीरात असणारा 
पुरुष ( जीव वा आत्मा ) म्हणजेच ब्रह्म असल्याचे 
सांगतो. त्याला निरुत्तर करून अजातशत्रु सांगतो, 
की विज्ञानमयतेतुन सववव्यापी क्षालेला विराट पुरु- 
षच ब्रह्म आहे. 

पंचक्षाळ ओऔपमन्यव, सत्ययज्ञे पौलुषि, इंद्रयुम्न 
भाल्लवेय, जन शाकेराक्ष्य, बुडिल आश्‍वतराश्वि व 
उह्ाालक आरुणि हे महाश्रोत्रिय ब्राह्मण $ ' आत्मा 
काय व ब्रह्म काय, हे जाणण्यासाठी अश्‍वपतीकडे 
गेले. अश्‍वपतीने एकेकाला आत्मा काय हे विचारले. 
पंचशालने स्वर्ग, सत्ययज्ञने सूयं, इंद्रद्युम्नने वारा, 
जनने अवकाश, बुडिलने पाणी व उद्दालकने पृथ्वी, 
अशी उत्तरे दिली. अइवपतीने मग सांगितले, की हे 
सर्व मिळून वैश्‍वानर आत्मा (परमात्मा ) होतो.” 


या सवे विवरणात हे राजर्षी विज्ञानमय पुरुषाचे 
वा वैश्वानर आत्म्याचे राजर्षीशी समीकरण कर- 
ताना दिसतात. म्हणजे अजून ते क्षत्रियदर्शन होते. 
याज्ञवल्क्याने एका बाजूला या रा्जषिप्रणीत पर- 
तत्त्वाला व्याख्यातीत करून राजषींची अडचण निवा- 
रली, तर दुसर्‍या बाजूला त्याचे निश्‍चित नामकरण 
ब्रह्म करून ते ब्राह्मणदर्शन बनवले ! 


दुर्योधनाने कुरूंचे गणशासन षंढवत्‌ बनवल्याचे 
भोष्मादी गणवृद्ध महाभारतात सांगतात. यादव 
गणराज्यात कंसाने निरंकुशतेची क्रिया पराकाष्ठेला 
नेली. येथून निरंकुश राजेशाहीच्या बाजूचा ब्राह्मण- 
वणे व तीविरुद्धचा क्षत्रियवर्ण यांच्यात संघषे सुरू 
होतो. गोपदासांमध्ये वाढलेल्या कृष्णाने हा संघर्ष 
दास्यमुक्‍तीचा असल्याचा आभास उभा करून 
त्यांच्या व यादव क्षत्रियांच्या साहाय्याने कंसवध 
करून भारतातला पहिला अराजक दासप्रथाक संघ- 


१२ 


गण स्थापला, तेव्हापासुन बुद्धकाळापर्यंत संघगणांचे 
अधिकृत तत्त्वज्ञान पुरुषसत्ताक सांख्य राहिले. 

पण या नवजात संघगणावर मगध व नंतर शाल्व 
या राजकांची आक्रमणे होत राहिलो. स्वगणसंर- 
क्षणाथ कृष्णाने पितृसत्ताक कौरव राजकाविरुद्ध 
स्त्रीप्रधान पांडव राजकाची बाजू घेऊन प्रथम मागध 
राजकाचा काटा काढला व नंतर शाल्व राजकाचा. 
स्त्रीप्रधान व पितृसत्ताक राजक्रांमधील संघष महा- 
भारतीय युद्धापयंत गेला. या महासंघर्षाच्या 
समथंनाथं कृष्णाने संघगणप्रणीत पुरुषसत्ताक सांख्य- 
दर्शन व राजकप्रणीत ब्रह्मदशंन यांच्या समन्वयातून 
अंद्वैती वेदांतदशनाची सृष्टी केली. राजकांचे मग हे 
वुद्धकाळापर्यंत अधिकृत दशन राहिले. 
" दासप्रथाक उत्पादनाचा परमोच्च विकास 
करणारी द्वैवण्ये संघगणराज्ये वृद्धकाळापर्यंत उत्तर 
भारतभर पसरली. संघगणांच्या विस्तारावरोबर 
एका बाजूला ब्राह्मणी वेदांत व क्षत्रिय पुरुषसत्ताक 
सांख्य यांचा संघर्ष तीव्रतर होत गेला, तर दुसऱ्या 
बाजूला शूद्र दासवर्णाचे शोषणपीडन पराकोटीला 
जाऊन स्त्रीचे अवशिष्ट अधिकार निःशेष झाले. 


नर्वभारेंतं 


मे, १९८० 


यातून वुद्धकाळापर्यंत सबंध वर्णव्यवस्थाक गणसमाज 
आसक्नमरणावस्थेला येऊन पोहोचला. आणि मग 
बुद्धाच्या प्रतीत्यसमुत्पादी क्षत्रदर्शनाने वरणव्यवस्था- 
समथेक ब्राह्मणी वेदांत व दासप्रथासमर्थक महावीर- 
प्रणीत क्षत्रीय अनेकांतवाद यांच्याविरुद्ध निर्णायक 
संघर्ष उभारला. 

शोषित वग वा वर्णजाती जोपर्यंत मुक्तीचे भवि- 
तव्य व्यावहारिक व वैचारिक दृष्ट्या आपल्या हाती 
घेऊ शकत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या असंतोषाचे 
नेतृत्व शोषक वर्ग वा .वणंजातींपैकी कोणीनाकोणी 
करणारच. वासाहतिक काळात जातिव्यवस्थाविरोधी 
लढ्यात अतिदूद्रांवरोबर शूद्र मराठा व माळी 
जातींचेही हितसंबंध असल्याने ब्राह्मणेतर चळवळीचे 
नेतृत्व या दोन जातींनी म्हणूनच अपरिहार्यपणे केले. 
पण तेवढ्याच अपरिहार्यपणे हा अखेरचा ब्राह्मण 
विरुद्ध क्षत्रिय संघर्ष ठरलेला आहे. 

कांबळेंच्या प्राच्यविद्यापांडित्याची ज्ञेप मोठी 
आहे; पण त्यावर अब्राह्मणी अन्वेषणपद्धतीने ज्याप्र- 
माणे प्रत्यक्षपणे मर्यादा टाकलेल्या आहेत त्याप्रमाणे 
अप्रत्यक्षपणे ब्राह्मणी अन्वेषणपद्धतीने, 


१. मोहंमद हबीब, पॉलिटिक्स अँड सोसायटी ड्यूरिंग द अर्ली मीडिव्हल पीरियड, खंड. १, 


पा. ८ इ. 


* काशीप्रसाद जयस्वाल, हिंदू पॉलिटी, पा. ३१. 
* रा. शं. वाळिबे, साहित्यातील संप्रदाय, पा. १-६, 


* काले मासं, आटिकल्स ऑन इंडिया, पीपीएच, १ ९४५, पा. २४-२५. 


२ 
३ 
४. व्ही. आय. लेनिन, सिलेक्टेड वक्‍्सं, दोन खंडात, पा. १ ६३. 
ष्ट 
द्‌ 


* बी. आर. आंबेडकर, अँनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पा. ३८-३९, 
७. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, इंडियन फिलॉसफी, पा. १०१. 


८. धनंजय कोर व स. गं. मालशे (सं. ) 


३६७-३६८. 
९, उक्त, पा. ७२-७७. 
उक्त, पा. १२२. 


महात्मा फुले, समग्र वाड्मय पा. ७२-७३, 


बी, आर, आंबेडकर, हु वेअर द शूद्राज, पा. ४] ए- ३ ए. 
कीर व मालशे (सं) उक्त, पा. ३६७-३६८. 

वि, का. राजवाडे, राधामाधव, पा. १४४-१४५. 

१४. एस. ए. डांगे, इंडिया : फ्रॉम प्रिमिटिव्ह कम्मुनिझम ट्‌ स्लेव्हर॑ 
१५, द, बा. ठेंगडी, दलित समस्या-एक विचार, पा. आठ-दहा. 


ह्री, पा. १०१-१०३. 


0 


बुद्धपूवे जात व तत्त्वज्ञान : देलित पंडिताची समीक्षा १३ 


१६. बी. आर, कांबळे, कास्ट अँड फिलॉसफी इन प्री-बृद्धिस्ट इंडिया, पा. ५०. 
१७. लक्ष्मण सरूप, निघंटु अँड निरुक्त, २. ३. ५. 

१८. उक्त, २. ७. २४; २. १०. २४, १, १२. ४५; २. १०. ९. 

१९. उक्त ५, ४. ७; ३. १३. ७. 

२०. शरद पाटील, दासप्रथाक गुलामगिरी, नवभारत, जुले ७६ ते मे ७७ 

२१. ई. एम. एस. नंबुद्रिपाद, केरळ : यस्टर्डे, टुडे अँड टुमॉरो, पा. २३-३४. 
२२. शरद्‌ पाटील, स्त्रीसत्ता, नवभारत, सप्टे.-ऑक्टो. ७५. 

२३. उक्त, ब्रह्मन्‌ , नवभारत, फेबरु.-मार्च ७६. 

२४. बी. आर कांबळे, उक्त, पा. ६६-६७, 

२५. उक्त, पा. ६९-७२. 

२६. शरद्‌ पाटील, यज्ञ, नवभारत, एप्रिल-मे ७६. 

२७. इरावती कर्वे, कितशिप अर्गनायझेशन इन इंडिया, पा. २९५, २७६-३७७. 
२८. रा. शं. वाळिबे, राधेय कर्ण, पा. १६०, 

२९. महाभारत, २. २४. २६. न 

३०. उक्त, १.१०५.३०; १.१०७.१८. 

३१. महाभारत, २,३.२८-२९. 

३२. उक्त, १२. २६२. २८-२९. 

३२, उक्त, २.२२.१०, 

३४. तैत्तिरीय संहिता, ७.१.४-६. 

३५. काशीप्रसाद जयस्थाल, उक्त, पा. ८१-८२. 

३६. कौर व मालशे (सं. ), उक्त, पा. ३६७-३६८. 

३७. बी. आर. कांबळे, उक्त, पा. ९७. 

३८. पां. वा. काणे, हिस्टरी ऑफ धमंशास्त्र, खं. २, भा. १, पा. ५४-५५, २३. 
३९. जगदीश काइयप ( सं. ), वितनयपिटक, पाचित्तियपालि, पा. ९-१ १. 

४०. शरद्‌ पाटील, दासप्रथाक गुलामगिरी, नवभारत, फेब्रु. एप्रिल १९७७. 


४१. जगदीश काइयप ( सं. ), दीघनिकायपालि, सीलवखन्धवग्गो, २.७.७२; 


देवराज चानना, स्लेव्हरी इन एनत्शंट इंडिया, पा. ६४. 
४२. बी. आर. कांबळे, उक्त, पा. ४९-५०, 
४३. उक्त, पा. ४६. 

४४. उक्त, पा. ५२. 

४५. उक्त. पा. ४९, ८९, 

४६. उक्त, पा. ८३, ८९. 

४७. उक्त, पा, १२२, १२८. 

४८. उक्त, पा. ९४. 

४९, उक्त, पा. ८८, 

५०, उक्त, पा. ९१. 

५१. उक्त, पा. १०२-१०३. 

५२. उक्त, पा. ९७. 

५३. महाभारत, ५.१४७. २५; ५.१४९.२५. 


१४ नर्वभारतं मे, १९८० 


५४. उक्त, ३.२९४.७-८. 

५५. उक्त, ५.१४९,१५-२६. 

५६. उक्त, ५.१४७.३९, 

५७. शरद्‌ पाटील, कृष्णाची पर व अपर ब्रह्मे, अनुष्टुभ, मे-जून ७८. 

५८. जगदीश काश्यप (सं. ), दीघनिकायपालि, महावग्गो, पा. ६० 

५९, ई. एम. एस. नंवृद्रिपाद, उक्त, पा. ३३. 

६०. एस. जी. सरदेसाई, भारतीय तत्त्वज्ञान । वैचारिक आणि सामाजिक संघर्षे, पा, १०२. 

६१. बी. आर. कांबळे, उक्त, पा. ८. 

६२. उक्त पा. ८-९. 

६३. उक्त, पा. २०५. 

६४. उक्त, पा, २०८. 

६५. बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ३.४.१; ३.६.१. 

६६. उक्त, ६.५. 

६७. पां. वा, काणे, उक्त, पा. १५५-१५६. 

६८. शरद्‌ पाटील, भारतीय तृत्त्वज्ञानातील वचारिक-सामाजिक संघर्ष आणि त्यांचे मार्क्सवादी 
आकलन, समाजप्रबोधनपत्रिका, नोव्हें.-डिसें. ७८. 

६९. छांदोग्य उपनिषद्‌, ४.३.७. 

७०. उक्त, ४.५-९, 

७१. शरद्‌ पाटील, यज्ञ, नवभारत, एप्रिल-मे ७६. 

७२. बी. आर. कांबळे, उक्त, पा.२१६. 

७३. बृहदारण्यक उपनिषद्‌, १.२.१. 

७४. छांदोग्य उपनिषद्‌, ५.११-१८. _ 


क यवखिनिबिक्र्का 
१९४५७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
(नवी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 


केदिक संस्कृतीचा विकास 


पृ, ६१००] ( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) 
लेखक-- त्केतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोज्ी, 
प्रकाशक: प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 


माका यामा 


[किंमत ३० रु, 


मिळना... 


गो. रा. कुलकर्णी 


मिथ व त्याचा प्रभाव : 


आज आधुनिक युंगात विज्ञाताच्या वाढत 
जाणाऱ्या प्रगतीवरोबरचं मानवाच्या मनाचा कोंड- 
मौराही वाढत चालला आहे. नित्य व्यवहारातील 
रुक्षता, मानवी संबंधातील औपचारिकता, धार्मिक 
अनास्था, गजबजलेले शहरी जीवनं, विज्ञानाचे 
विनाशक रूप, जीवनाची अनिश्चितता इ० बावीं- 
मुळे माणसाचे भॅन भयक्रांत झालेले आहे. समृद्धी व 
सुधारणा असुनही मानवी समाजातं वाढत जाणारी 
हृदयशून्यता, संवेदनश्त्यता त्य़ाला बोचत आहे. 
विज्ञानाच्या मोहिनीरूपास भाळून माणसाने पारं- 
परिक धर्माची बंधने झुगारून दिली. ' मिथ 'ला 
मिथ्या मानले. पुराणातील वांग्यांना कोणी विचारी- 
नासे झाले. भाजचा आधुनिक मनुष्य मध्ययुगातून 
फार पुढे आला आहे. जीवनात क्रांतिकारी परि- 
वतन घडले आहे. त्याला जुने धामिक रीतिरिवाज 
व धार्भिक जीवन स्वीकारणे शक्‍य होत नाही. तसे 
ते स्वीकारणे दक्यहो होणार नाही. परंतु आजच्या 
जीवनातील नीरसपणा, भकासपणा व अनिश्चितता 
या गोष्टींमुळे तो गोंधळून गेळेला आहे. मध्ययुगा- 
तील माणसाला अशी एक आस्था होती, कौ धर्माव- 
लंबनाने जीवन सार्थक करता येते. युगाबरोबर ती 
आस्था पण गेली; परंतु नवे य्‌ग नवी आस्था देऊ 
शकले नाही. उलट ते एक भीषण नीरसता घेऊन 
आले. हरपलेला जीवनानंद मिळबिण्यासाठी आधु- 
निक माणसाने कुत्रिम उत्तेजनेचे सवं उपाय वापरून 
पाहिले; पण त्याचा एकटेपणा वाढीसच लागला, 
यामुळेच आजच्या सभ्य माणसाची दृष्टी प्राचीन 
असभ्य माणसाकडे वळली. जुना-पुराणा असभ्य 
माणूस आनंदाने नाचू शकत होता, खदखदून हसू 
झकत होता, पोटभर रडू शकत होता. जीवनातील या 


उत्कट संवेदनेस पारखा झालेला आधुनिक माणूस 
प्राचीन माणसाच्या त्या उत्कट संवेदनेच्या अखंड 
स्रोताचा शोध घेऊ लागला, त्या आदिम प्रेरणेचे 
स्वरूप पाहू लागला व त्यांतून त्यास 'मिथ'चा अक्षय 
कोष सापडला असे म्हणावे लागेल. 

* मिय ! (प)%1) हा शब्द ग्रीक “ माइथॉस 
पासून झालेला आहे. त्याचा अथे आप्तवचन किवा 
अंतक्ये कथन असा आहे. ऑरिस्टॉटलने त्याचा 
: घ्लॉट ! या अर्थी उपयोग केलेला आढळतो. आपल्या- 
कडे त्याचा अर्थे पुराकथा, पुराण-कथा, दैवत- 
कथा असा केला जातो, हिंदीमध्ये त्यासाठी “मिथक! 
हा शब्द रूढ झालेला आहे. 

सर्व मोलिक मिथसचा सूर जरी एक असला, 
तरी निरनिराळया देशांत निरनिराळी मिथस्‌ प्रच- 
लित आहेत व तेथील समाज-जीवनावर ती फार 
मोठा प्रभाव करीत असतात. ग्रीक मिथस्‌ प्रसिद्ध 
आहेत. आपल्याकडे पुराण-कथा आहेत. दोन्हीमध्ये 
एक फरक आहे. ग्रीकांचा प्राचीन धमे लुप्त झाला 
आणि त्यातील मिथस्‌ तेवढी उरली. त्यामुळे त्यांना 
धर्मनिरपेक्षत्व प्राप्त झालेले आहे. आपल्याकडील' 
पुराण-कथांच्री धर्मापासुन फारकत करता येत नाही. 

सामान्यतः मिथ म्हणजे जिचा संबंध अतिप्राकुत 
घटनेशी अगर भावनेशी आहे, अशी परंपरागत कथा. 
ए. ए. मॅकडॉनल याने आपल्या 'वैदिक माइथॉलॉजी' 
या ग्रंथात म्हटले आहे, की संपूर्ण निसर्गास चेतन 
सत्तेचा समूह मानणाऱ्या प्राचीन मानसिक दृष्टि- 
कोनावर मिथ-कथा आधारलेली असते.' मानवी 
संस्कृतीच्या आदिम कालात मनुष्य व निसर्ग एकाच 
सावभौम जीवनात सहभागी होते. त्यावेळी चेतन 
मानवी मनाने निसर्गातील घटनांना आपल्या स्वत:च्या 


१) वैदिक माइथॉलॉजी : ए. ए. मॅकडॉनल (हिंदी अनुवाद) १९६९; पू. १ 


१६ 


भाध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. संवेदनेस 
प्रतिमेच्या (इमेज) रूपात संचित करण्याची प्रवृत्ती 
मानवी मनात असते. उपमा, रूपक, प्रतीक, 
मानवीकरण इ. त्याच प्रवृत्तीतून जन्मास थेते. 
मानवी मनाने निसर्ग तत्त्वांच्या मानवीकरणाचा 
स्वभावतः प्रयत्न केला, केवळ एवढेच करून त्याचे 
समाधान होत नसते. माणसाची काव्यात्मक कल्पना- 
शक्‍ती अशा रूपाभोवती कथेचे जाळे विणू लागते 
आणि कालांतराने व स्थानांतराने त्यात भर पडू 
लागते. अज्ञी खुललेली कथा आपल्य़ा मूळ वस्तू- 
पासून फार दूर गेलेली असते, म्हणूनच माक शोररने 
म्हटले आहे, की मिथ म्हणजे आपल्या मूलभूत 
सहज प्रवृत्त्यात्मक जीवनाचा नाट्याविष्कार आहे.' 

या आदिम अभिव्यक्‍तीस भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने 
मॅक्समूलरने ' भाषेची विकृती ? मानले आहे. त्याच्या 
मते मिथ अशुद्ध व विकृत व्युत्पत्तीतून जन्मास 
आल्यामुळे भाषेचे स्वाभाविक स्वरूप नष्ट होते. 
नंतरच्या काळात फ्राईडने मानसशास्त्राच्या आधारे 
मिथला * मानसिक विकृती ' मानले. फ्राईडने मिथ- 
मधील अभिव्यक्‍्तीस स्वप्न मानले आणि त्याच्या- 
मते सर्वे स्वप्नांचा उदय मानसिक विक्रतीतून होत 
असतो. परंतु कालं युंग या मानसश्शास्त्रज्ञाने मिथ- 
बद्दळ एका निराळ्या सिद्धांताची मांडणी केली, 
त्यास * सामूहिक अचेतनाचा ' (कलेक्टिव्ह अन- 
कॉन्शस) सिद्धांत असे म्हणतात, 

काले युंगच्या मते आदिम माणसाने जे पाहिले 
किवा अनुभवले, त्याची त्याच्या मनावर एक प्रतिमा 
(इमेज) उमटली. युंगने या आद्य प्रतिमेस ' आर्के- 
टाइप? असे म्हटले आहे. ती प्रतिमा माणसाच्या 
मनात खोलवर रुतली व त्यावर त्याने मिथ-कथा 
बेतली. व्यक्तीचे जसे अचेतन मन असते तसे मानवी 
समाजाचेही एक सामूहिक अचेतन मन असते. त्यात 
अशा प्रतिमा अनुवांशिक संस्कार बतून रुजलेल्या 
असतात व त्या मिथच्या रूपाने व्यक्‍त होतात. अशा 
प्रकारे मिथची झालेली अभिव्यवती सर्वांच्या संवेदना 
जागृत करते. त्याने म्हटले आहे, को '' मनुष्याच्या 


नवभारत 


मे, १९८० 


अचेतन मनाचे वरवरचे थर कमी-अधिक प्रमाणात 
निठचितच वैयक्तिक असतात. मी त्यास “ वैयक्तिक 
अचेतन ' असे म्हणतो. परंतु वैयक्तिक अचेतन मन 
हे त्याखालील खोलवर पसरलेल्या थरांवर अवलंबून 
असते. हे अचेतन मनाचे खोल थर वैयक्तिक अनु- 
भवावर अवलंबून नसतात, तसेच ते वैयक्तिकपणे 
मिळविलेलेही नसतात, तर ते जन्मजात असतात. 
था खोल थरांस मी ' सामूहिक अचेतन ! असे म्हणतो. 
अचेतन मनाचा हा भाग वैयक्तिक नसून सावंत्रिक 
आहे. वैयक्तिक चेतनेपासून त्याचा वेगळेपणा दाखं- 
विण्यासाठी मी ' सामूहिक अचेतन हा शब्द निवडला 
आहे. व्यक्‍तीची वर्तणुक त्यातच दडलेली असते व - 
तेच त्याच्या वर्तणुकीस वळण लावते. कमी अधिक 
प्रमाणात हेच सगळीकडे व सवे माणसांत भसते, 
दुसर्‍या शब्दात सांगावयाचे तर तेच सर्व माणसांची 
ओळख पटवते. अशा प्रकारे ते एक साधारणीकुत 
चैतन्याची रचना करते व आपणा सर्वांमध्ये विद्यमान 
असलेल्या निर्वेयक्तिक स्वभावास जन्म देते'. 

मिथ हे वास्तवापेक्षा भिन्न मानण्यात येते. मिथ- 
मध्ये वास्तवाचे भान नसते, हे खरे आहे; परंतु 
त्यातही वास्तवाचा अनुभव घेण्याचा प्रयत्न असतो. 
फक्त तो वस्तुनिष्ठ नसून व्यक्तिनिष्ठ असतो व 
माणसास अनुभवाच्या एका निराळ्या पातळीवर 
घेऊन जातो. माणूस त्याचा पुनःप्रत्यय घेऊ इच्छितो 
व त्यातूनच मिथची कथा सांगितली जाते किंवा 
अभिनयातून तिचा आविष्कार केला जातो. सी. ए. 
बरलँड म्हणतो, की “ वास्तवाचे प्रतिबिब आहेत या 
जाणिवेने सांगितल्या जाणाऱ्या किवा बऱ्याच वेळा 
अभिनीत केल्या जाणाऱ्या कथा म्हणजे मिथ 
होय'.” दह्यावतार, रामलीला, रासलीला इ. 
भिथचे नाट्यरूप होय. 

मिथ एखादे सत्य कथन करते, पण त्यात बौकद्धि 
किवा ताकिक संगती मुळीच नसते. त्याची स्वतःची 
अश्ली एक विशिष्ट कथनपद्धती असते. त्यात मोठी 
चित्रमयता असते; पण ती चित्रेसुद्धा विलक्षण अस- 
तात. त्यात विचार असतो; पण तो अद्भुत रीतीने 


२) मिथ अण्ड मिथमेकिग : सं. एच. ए. मरे; १९६८; प. ३५८ 
३) फोर आकेटाईप्स्‌ः सी. जी. युंग; १९७४; प. ३ 
४) सी. ए. बरलेंडः मिथस्‌ ऑफ लाइफ अण्ड डेथ; १९७६; प. १ 


मिथ व त्याचा प्रभाव 


मांडला जाती. उदाहरणार्थ राम-कृष्णादि देव 
अजन्मा आहेत, पण जन्मास येतात व तरीही ते 
अयोनिसंमव असतात. येशू स्त्रिस्त, कणं इ० सारखे 
महापुरुष स्त्री-पुरुष मीलनाशिवाय जन्मास येतात. 
देवकीच्या गर्भाची स्थापना रोहिणीच्या उदरात 
होते. मिथमध्ये अमर देवता मत्य॑ मतुष्य बनून 
अवतार धारण करतात, भांडतात, युद्धे करतात, 
आपल्या आवडत्या ठयरक्‍्तीस विजय मिळवून देण्या- 
साठी पक्षपात करतात. नावडत्या व्यक्तीस शिक्षा 
करतात. त्यांना मुले-मुली असतात. प्रसन्न झाल्यावर 
ते एखाद्यास स्वर्गात पाठवतात तर मेलेल्यास जिवंत 
करतात. मिथमध्ये देवांची किंवा देवसदृश वीर 
स्त्री-पुरुष, साधु-संत, काही प्राणी यांचीही कथा येते. 
विष्णूच्या मानवी अवताराबरोबरच त्याच्या मत्स्य, 
कूर्म, वराहू या रूपांची कथा येते. त्याचबरोबर 
काही ऐतिहासिक व्यक्‍तींचाही त्यात समावेश असतो. 
सांकृतिक नेते ( अगस्ती, राम, कोंडिण्य इ. ), धम 
किवा पंथ संस्थापक ( बुद्ध, महावीर, शंकराचाय, 
ज्ञानेश्‍वर, कबीर, नानक, इ.) क्र्षि-मुनी (वसिष्ठ, 
विश्वामित्र, अत्री इ. ) यांचीही देव म्हणून गणना 
केली जाते, 

मिथमध्ये कशास देवरूप मिळेल, हे काही सांगता 
येत नाही. एखादा प्राणी ( गोमाता, नागदेवता ), 
अर्ध मानवी प्राणी (गणेश, नृसिंह, हनुमान, हयग्रीव), 
अनेक मुखे असणारे ( ब्रह्मदेव, दत्तात्रेय), अशरीरी 
अस्तित्व ( अनंग, परशुराम, अश्‍वत्यामा ), मृत 
अस्तित्व ( पितर ), धरती (भूदेवता), पाणी देणारे 
मेघ (इंद्र, वरुण ), सरिता ( गंगामाई, कृष्णामाई, 
विधि-नियम देणारा ( मनु ), अजिक्य शत्रू (अनार्या- 
साठी आयं ), प्रेषित ( येशू , महंमद), इंद्रजाल कर- 
णारा ( यक्ष), वैद्य ( अश्विनीकुमार, धन्वंतरी ), 
वघिकाचा वध करणारा (राम), पर्वत (हिंमालय), 
वनस्पती ( तुळस, वड, पिंपळ ) इ. असंख्य व्यक्‍ती, 
वस्तू अगर प्राणी अलोकिक मनुष्य-रूप धारण करून 
'मिथ-कथेचे नायक अगर नायिका बनतात. 

पण सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अश्शी, की अलौकिक 
असुनसुद्धा ही मिथ-चरित्रे मानवसदृश्य गुणाव- 
गुणांनी युक्‍त असतात. त्यांना राग-लोभ असतो. 
षडू्विकार असतात. ते कामी-क्रोधी असतात. ते 


ईर्षा-द्वेष करतात, भांडाभांडी करतात, छल-कपट. 


न. भा. ३ 


१७ 


करतात. काळजी करतात, भितात. थोडक्यात, ते 
जरी अलौकिक तत्त्व असले तरीही त्यांना मातीचा 
स्वाभाविक धर्म चिकटलेला असतो. त्यांना मानवी 
जीवनातील संभाव्य संघर्षातून जावे लागते. माणसात 
जे जे काही चांगले वाईट आहे ते सर्वे मिथ-चरि- 
त्रात असते. त्या शिवाय त्यात असेही काही असते, 
की ज्याची लालसा मानवी मनास असते. मानवाच्या 
आश्या-आकांक्षा जरी अपुण असल्या, तरी त्या त्याच्या 
जीवनाचे अभिन्न अंग बनून त्याचे पूणे चित्र तयार 
करतात. म्हणूनच मिथ-कथेतील पात्रे जन्मूनही 
अजन्मी असतात, मरूनही अमर असतात, भोगू- 
नही अभोगी असतात, पापे करूनही पवित्र असतात 
आणि एवढ्याचसाठी ती दूर असूनही जवळची 
बततात. 


आदिम मानव निसर्गाच्या केवळ साजत्रिध्यातच 
नव्हता तर तो निसगे-तत्त्वांना आपले सचेतनत्व 
देऊन संपूर्ण विशव-व्यापारात सहभागी झालेला होता. 
त्यावेळी त्या आदिम मानवाच्या मनास जे भावलं, 
जे त्याच्या बुद्धीस गावलं, त्याच्या कल्पनेने जे 
चितारलं आणि त्याच्या आकांक्षेने जे भारलं ते 
सारं त्याने मिथमध्ये गोवलं. 


असे हे मिथ म्हणजे मानवाच्या पूवंजांच्या जीवन- 
यात्रेची गाथा होय. त्यात प्रत्येक पिढी स्वभावतः 
सहभागी होऊ पाहते. कळद-नकळत पूर्वजांचा तो 
अनुभव स्वतः घेण्याची माणसास आंतरिक ओढ 
असते. तशा प्रकारच्या संवेदना जागृत करून तो 
अज्ञात, अनंत व अखंड मानवतेशी एकरूप होऊ 
इच्छितो. जेव्हा मनुष्य आचाराने मिथमध्ये सहभागी 
होतो, तेव्हा घामिक कर्मकांडाचा उदय होतो. शांत, 
मुंज, प्रायकिचत्त, दीप-प्रज्वलन, ती्थेयात्रा इ. याची 
उदाहरणे आहेत. शांत, मुंज इ. विधींमध्ये नुसता 
खिर्थ नाही तर रिफाइन्ड ब्थंची कल्पना आलेली 
आहे. जेव्हा मनुष्य विचाराने मिथमध्ये सहभागी 
होतो, तेव्हा तत्त्वज्ञानाचा उदय होतो. प्रकृति-पुरुष, 
द्रैत-अद्वैत, माया, लोला इ. संकल्पना त्यातून आल्या 
आहेत आणि मनुष्य जव्हा मनाने मिथमध्ये सहभागी 
होऊ लागतो, तेव्हा ललित-कला, साहित्य व धर्माचे 
भावात्मक स्वरूप उदय पावते. दुसऱ्या शब्दात 
सांगायचे झाले तर मानव-समाजाच्या. मिथमधील 


€- 


शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक सहभागातून जे 
निर्माण होते, त्यास आपण संस्कृती असे म्हणतो. 
मिथची सत्ता जीवनाच्या सवे स्तरांवर प्रभाव 
करून राहिली आहे. साहित्याचा तिच्याशी जवळचा 
संबंध आहे. आदिम मनुष्य आपल्या अचेतन मनातील 
संस्कार मिथमध्ये व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे 
लेखकही आपल्या अचेतन मनातील संस्कारांची 
अभिव्यक्ती साहित्यिक रचनेमध्ये करीत असतो. 
मिथ आणि साहित्य या दोन्हींची रचना प्रक्रिया 
समान आहे, परंतु दोन्ही गोष्टी एक नव्हेत. दोन्ही- 
मध्ये सावभौम अनुभूती व्यक्त झालेली असते. 
दोन्हीमध्ये भाव-सत्य व वस्तु-सत्याचे तादात्म्य 
झालेले असते. दोन्हीमध्ये भाव व प्रतिमा यांचा 
-अभिन्न संबंध असतो. असे असुनही दोन्हीमध्ये 
भिन्नता आहे. मिथमध्ये एखाद्या राष्ट्राच्या सामूहिक 
अचेतनाची अभिव्यक्ती असते. ते एक ' सामूहिक 
स्वप्न ' असते तर साहित्यात लेखकाच्या वैयक्तिक 
अचेतनाची. ते एक वैयक्तिक स्वप्न असते. कदाचित्‌ 
त्यामध्ये सामूहिक स्वप्नाचा अंश असु शकेल, 


सर्वे कालातील लेखकांनी आपल्या अभिव्यक्ति- 
साठी मिथचा आधार घेतलेला आहे. मिथ केवळ 
प्राचीन किवा मध्ययुगातीलच साहित्याचा आधार 
नाही, तर आधुनिक काळातील उच्च कोटीच्या 
साहित्यिक कृतींचे उपजीव्य मिथच दिसुन येते. 
आजचा लेखक आधुनिकतेच्या दडपणामुळे मिथ 
किवा पुराण-कथांची सत्ता बाह्यतः: नाकारत असतो, 
परंतु नकळत तो मिथचे ग्रहण करीत असतो. मिथ- 
मध्ये दडलेले शाश्‍वत मानवतेचे जीवन. दर्शन आजही 
आपल्या मनास संतुष्ट करीत असते. माणसाच्या 
अमर जोवनाकांक्षेने मिथलासुद्धा अमरत्व दिलेले 
आहे. म्हणूनच प्रत्येक पिढीकडून त्यांचे पुनरुज्जीवन 
होत असते व त्यांना आत्मसात करण्याचा प्रयत्न 
होत असतो. भारतीय पुराण-कथांबह्दल सांगायचे 
झाले तर येथील जन-मानसात पुराण-कथांची पाळे - 
मुळे अगदी खोलवर रुजलेली दिसुन येतात. मंदि- 
रांच्या शिल्पांतून, गुंफेतील चित्रांतून, नृत्याच्या 
पदन्यासांतुन, संगीताच्या स्वरांतुन व साहित्यिक 


क यावे नन 


५ काले युंग : दि अनडिस्कवड सेल्फ: १९६०, पू. 


नवभारत 


मे, १९८० 


कृतींतून पुराण-कथेच्या अनंत राझ्ीचे सौन्दयं 
विखुरलेले दिसुन येते. प्रत्येक युगातील लेखक 
उपमा, प्रतीक, रूपक इतकेच काय विषय-वस्तू- 
सुद्धा पुराणांच्या अखंड स्रोतातुन मिळवत आलेला 
आहे. काले युंगने ' दि अनडिस्कवर्ड सेल्फ ? मध्ये 
म्हटले आहे, की * महान्‌ कळा आजवर आपली 
सार्थकता अचेतन मनाच्या प्रतीकीकरण-प्रणालीच्या 
माध्यमातून मिथकडून मिळवत आलेली आहे. ती 
मानवी चेतनेची पुरातन अभिव्यक्ती युगायुगांतून 
अखंड वाहात आलेली आहे आणि भविष्यकाळातही 
ती सर्व कलात्मक तिमितीच्या मुळाशी निश्‍चितच 
असेल, ” * 


मिथच्या संदर्भात साहित्यिक कृतींच्या बाबतीत 
आणखी एका मुद्द्यावर बिचार करता येईल. 
साहित्यातील श्रेष्ठ केतींतून मिथ आढळून येते. अशा 
कृती समकालीन संदर्भ असुनही कालजयी ठरतात, 
असे कसे घडते याचा एका निराळ्या संदर्भात 
विचार करणे शक्‍य आहे. कालं यृंगच्या सिद्धांता- 
प्रमाणे मिथीय ( मिथिकल ) साहित्यामध्ये आद्य- 
प्रतिमा (आकटाईप्स) असतात. ते संस्कार सार्वभौम 
व सावंत्रिक असतात. त्यामुळेच आकषित करूमं 
घेऊन निवेयक्तिक संवेदना जागृत करण्याची फारे 
मोठी शक्‍ती त्यांच्या ठिकाणी असते. अश्या प्रकारच्या 
शक्‍तीस आपल्याकडे रससिद्धांतात ' विभावना- 
व्यापार असे म्हटले आहे. स्थायी भाव अनादि 
वासनेचे संस्कार वनून मानवी मनात स्थित अस- 
तात, असे अभिनव गुप्ताने साधारणीकरणाचा' 
सिद्धांत मांडताना म्हटले आहे. कालं युंग याने प्रति- 
पादन केलेले मानवी मनात संस्कार-रूपाने स्थित 
असलेले आकेटाईप्स व रससिद्धांतात अनादि संस्कार 
मानलेले स्थायी भाव, या दोन्हीत विलक्षण साम्य 
दिसून येते. पुराण-कथेवरील आधारित साहित्याचा 
व्यापक प्रभाव याच अनादि संस्कारामुळे निष्पन्न 
होणार्‍या रसास्वादतेत नाही काय? जर तसे असेल, 
तर पहचिमी साहित्य-मीमांसेत मान्य पावलेला 
* आकेटाईपल अप्रोच ! आपल्याकडील रससिद्धांतास 
आधुनिक मिती देतो, असे मानावे काय ? 


१२२ 


र 
१ ३४ 
"चसर४कळि्पतत 


मिथ व त्याचा प्रभाव 


असो, एक मात्र निचित की पुराण-कथेची 
विराट सत्ता मूलभूत संवेदना जागृत करून अनादि 
व अनंत मानवतेशी तादाम्य होण्याची अनुभूती करून 
देतात. पुरातन सनातन वनते आणि सनातन अद्यतन 
बनून येते. अशा प्रकारे कालाची सत्ता बाधित कर- 
ण्याचे सामथ्ये मिथमध्ये भरलेले आहे. 


काही आनुषंगिक टिपणे-- 


१. मिथमध्ये समाजास खालपासुन वरपर्यंत 
हेलावून सोडण्याची प्रचंड शक्‍ती असते. तिचा 
फायदा घेऊन महापुरुषांनी सामाजिक परिवतंने 
घडवून आणली आहेत. हतभाग्य समाजास महत्मेरणा 
दिलेल्या आहेत. (उदा. जपान, इजराइल, भारत, 
चीन इ. राष्ट्रांचा आधुनिक इतिहास) 

पाकिस्तानची निर्मिती किंवा अरब राष्ट्रांमध्ये 
निर्माण झालेली आक्रमकता इस्लामिक मिथचा 
प्रभाव आहे. 

भारतामध्ये मध्ययुगात इस्लामी आक्रमणानंतर 
टिकून राहण्याची शक्‍ती हिंदूंना मिथस्‌मुळेच मिळू 
शकली. 


१९ 


स्वार्थी व दुष्ट व्यक्‍तींनी मिथसूच्या शक्‍तीचा 
दुरुपयोग करूत प्रचंड उत्पात घडवून आणलेले 
आहेत. ( उदा. हिटलरने ज्यूंची केलेली कत्तल, 
हिंदू-मुस्लीम दंगली इ. ) 

रामराज्य, विश्वबंधुत्व, लोकशाही, साम्यवाद, 
समाजवाद इ. आधुनिक युगातील मिथस्‌ आहेत. 

२. गीता हे भारतातील प्रचंड मिथ आहे. या 
देशात जेव्हा जेंव्हा सामाजिक संकटे उभी राहतात 
( आणि सामाजिक संकटे ही जीवन-मूल्यविषयकच 
असतात ), तेव्हा तेव्हा समाजधुरीणांनी गीतेचा 
उपयोग करून घेऊन समाजास नवी जीवन-शक्‍्ती 
देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 

३. अस्पृश्यता हेही एक मिथ आहे. भारतीय 
समाजात वसत असलेला हा जन्मजात संस्कार दूर 
करण्यासाठी तेवढ्याच प्रभावी मिथचा वापर करावा 
लागेल. भारतीय समाजाचे स्वरूप धाभिक असल्या- 
मुळे या कामी धामिक मिथच स्थायी परिणाम घडवू 
शकेल. कदाचित्‌ यामुळेच महान भारतीय द्रष्टेपुरुष 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित समाजास 


' बौद्ध धर्माचे मिथ दिले असावे. 


0८0५२८० २:५८% २-९% २८% ९७ पेळि-% ७०0५८७८७३० 


, 
| 


आनंदाचा डोह 


- तुकारामाच्या अभंगवाणीचे रसिकावलोकन 
करणारा मराठीतील अनन्यसाधारण ग्रंथ 
लेखक : प्रा. रा. ग. जाधव 
सूल्य । रु, ८-०० 
मागणी : कार्यवाइ, प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाइ- ४१२८०३ 
( जि सातारा ) 


८५८०५-५८२८५८२५९५६२ ५८२१८५८५८२ ५८२॥-५८२९५०८२८ ५८२५८२ 


घ्राजू प्रझादान डर 
महाराष्ट शासनाचा १९७७-७८ चा पुरस्कार लाभलेला ढु 
& समीक्षा ग्रंथ & 


| 


बटंड रसेल : अनु. दि. य. देशपांडे 


तार्किकीय परमाणुवबादाचे तत्त्वज्ञान*-२ 


३. पारमाण्विक आणि आण्विक विघाने 


माझ्या दुसऱ्या व्याख्यानाचा उद्दिष्ट विषय मी 
गेल्यावेळी संपवू शकलो नाही. तेव्हा मला ते आधी 
केले पाहिजे. 

माझ्या गेल्या व्याख्यानाच्या शेवटी मी विशषांच्या 
स्वयंपुर्णतेविषयी, प्रत्येक विज्षषाची सत्ता (06112) 
इतर कोणत्याही विद्वेषापासुन स्वतंत्र असते, आणि 
आपल्या अस्तित्वाच्या ( 8218101100 ), शक्‍यते- 
करिता तो इतर कशावरही अवलंबून नसतो 
हे, सांगत होतो. मी विशेषांची तुलना द्रव्पाच्या 
(8010881108) जुन्या कल्पनेश्षी केली, म्हणजे 
द्रव्याच्या ठिकाणी असणारी स्वयंपूर्णता (501- 
8710818161100) त्यात आहे, परंतु काळात टिकून 
राहण्याचा गुण मात्र नाही. सामान्यपणे विशेष 
फारच थोडा काळ टिकणारा असतो, अगदी एक 
क्षण नव्हे, पण फारच थोडा काळ. याबाबतीत विशेष 
जुन्या काळच्या द्रव्यांहून भिन्न आहेत, परंतु त्यांच्या 
ताकिकीय भूमिकेत काही भेद नाहो. आपल्याला 
माहीतच आहे की ह्या मताच्या अगदी विरुद्ध अज्ी 
एक ताकिकीय उपपत्ती आहे, ती म्हणजे जिच्या- 
नुसार आपल्याला कोणत्याही एका वस्तुचे आकलन 
झाले तर आपल्याला सर्व वस्तूंचे आकलन होईल, 
हे कल्पनांच्या गोंधळावर आधारलेले आहे असे 
मला वाटते. जेव्हा आपल्याला एखाद्या विज्षेषाचा 
परिचय होतो तेव्हा त्याच्याविषयीची किती तरी 
विधानें आपल्याला माहीत नसूनसुद्धा त्या विशेषाचे 
आपल्याला पूर्ण आकलन होते; तो विद्षेष स्वतः 
काय आहे हे कळण्याकरिता त्याच्याविषयीची विधाने 


% मार्च, १९८० अंकात * ताकिकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान ' चा प 
होता. या अंकात त्याचा दुसरा भाग प्रसिद्ध होत आहे. 


आपल्याला ज्ञात असणे आवश्‍यक नसते. खरी गोष्ट 
याच्या काहीशी उलट आहे. ज्यात एखाद्या विक्षेषाचे 
नाव येते असे विधान. ज्ञात होण्याकरिता त्या 
विझ्षेषाचा आपल्याला पूर्ण परिचय आवश्यक आहे. 
अधिक मिश्र गोष्टींच्या आकलनात सरलतर 
(811110]61) गोष्टींचा परिचय पुववगृहीत असतो, 
परंतु ज्या तकंशास्त्राशी मला झुंज द्यायची आहे 
त्याचे प्रतिपादन असे आहे को एकही गोष्ट पणंपणे 
जाणण्याकरिता आपल्याला तिचे सर्वे गुण आणि 
सर्वे संबंध ज्ञात पाहिजेत, म्हणजे ज्या ज्या विधानांत 
त्या गोष्टीचा उल्लेख येतो अश्शी सर्व विधाने 
ज्ञात पाहिजेत; आणि अर्थातच यावरून मग 
जग परस्परावलंबी सकल ( 111.61१610011061 
४]1012 ) आहे असा निष्कषे काढला जातो: या 
प्रकारच्या आधारावर एकवादाचे तकंशास्त्र पोसले 
जाते. या प्रकारच्या उपपत्तीचे समर्थन करताना वस्तूं- 
च्या “ स्वरूपा ' विषयी ( 1181:01'8 ) बोलले जाते, 
तसे करताना असे गृहीत धरले जाते की प्रत्येक 
वस्तूचे ज्याला तिचे ' स्वरूप! म्हटले जाते असे 
काही तरी असते, त्याचे सामान्यपणे त्या वस्तुशी 
प्रयत्नपुवेक एकीकरणही (1त110106 ) केले 
जाते आणि त्याचप्रमाणे त्याचा त्या वस्तूपासून 
भेदही प्रतिपादला जातो, म्हणजे आपल्याला 
असे सोयिस्कर उन्नतानत ( 800-8807 ) मिळते 
कौ त्याच्या साह्याने आपल्याला हवे ते निष्कर्ष 
काढता येतात. एखाद्या वस्तूचे ' स्वरूप ' याचा अथे 
या मताप्रमाणे ज्यात त्या वस्तूचा उल्लेख आहे अक्ली 
सर्वे विधाने असा होतो. अर्थात ज्याअर्थी प्रत्येक 


हिला भाग प्रसिद्ध झाला 
कफ्म्का, सं. 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान- २ 


वस्तूचे इतर सवे वस्तूंशी संबंध असतात, त्याअर्थी 
ज्यांचा एखादी वस्तू घटक आहे अशा सव वास्तवांचे 
ज्ञान असणे हे विश्‍वातील प्रत्येक वस्तूविषयी काही- 
तरी ज्ञान असल्याशिवाय अशक्‍य आहे. ज्याला 
आपण ' विक्षेषाचे ज्ञान ' म्हणतो, त्याचा अथे त्या 
विद्देषाचा परिचय एवढाच असतो, आणि तो ज्यात 
त्या विशेषाचा उल्लेख असेल अश्या सवे विधानांच्या 
आकलनासाठी अवश्य असतो हे आपण लक्षात घेतले 
कौ आपल्या हेही लक्षात येईल की विशेषाच्या 
नावाच्या आकलनासाठी त्या विशेषाविषयीची सर्वे 
विधाने गृहीत धरावी लागतात हे मत आपल्याला 
स्वीकारता येणार नाही. 

* आकलन होणे' ( प॥06188101702)) या 
पदबंधाविषयी मला हे सांगावेसे वाट्ते की ती 
पुष्कळदा चुकीच्या पद्धतीने वापरला जातो. विश्वाचे 
आकलन इत्यादींविषयी लोक बोलतात. परंतु 
अर्थात्‌ जिचे आपल्याला आकलन होते अशी एकमेव 
गोष्ट म्हणजे संकेत, आणि संकेताचे आकलन होणे 


म्हणजे त्याने वाचित गोष्ट कोणती ते माहीत असणे,// 


मी आता विशेषांकडून विधेये आणि संबंध यांच्या- 
कडे, आणि विधेयवाचक आणि संबंधवाचक शब्दांचा 
अर्थ कळणे म्हणजे काय याकडे येतो. या व्याख्यान- 
मालेत मी जे बोलतो आहे त्याचा फार मोठा भाग मी 
माझा मित्र व्हिट्गेन्स्टाईन याच्याकडून ज्या शिकलो 
अक्ला कल्पनांचा बनलेला आहे. परंतु ऑगस्ट १९१४ 
नंतर त्याच्या कल्पना कितपत बदलल्या आहेत, 
एवढेच नव्हे तर तो जिवंत आहे कौ मेला हेही 
कळायची संधी मला मिळालेली नाही. त्यामुळे मी 
जे बोलणार आहे त्याबद्दल माझ्याशिवाय आणखी 
कोणाला जबाबदार धरावे असे मला वाटत नाही. 

विधेयाचे आकलन ही गोष्ट नावाच्या आकलनाहून 
अगदी भिन्न आहे. विधेयाचा मला अभिप्रेत असलेला 
अथे म्हणजे असा शब्द की जो लोल, पांढरा, चौरस, 
गोल यासारख्या गुणांचा व्यपदेश करतो ( १०अं- 
2०७७७ ), आणि अशा प्रकारच्या शब्दाच्या 
भाकलनाकरिता अवश्य असणारे मानस कर्मे नावाच्या 
आकलनासाठी अवश्य असणाऱ्या मानस कर्मापेक्षा 
वेगळे असते. एखाद्या नावाचे आकलन व्हायचे तर 
ते ज्याचे नाव आहे त्या विशेषाचा परिचय भाप- 
ल्याला हवा, आणि ते नाव त्या विशेषाचे आहे हे 


ऱ्१ 


ज्ञात हवे. म्हणजे त्यात कोणत्याही प्रकारे विधानाची 
सूचना मिळत नाही, परंतु विधेयाच्या आकलनात 


- ती मिळते. उदा. * लाल! चे आकलन होणे म्हणजे 
'एखादी वस्तू लाळ आहे असे म्हणण्याचा अथे काय 


आहे ह्याचे आकलन होणे. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट 
विश्षेषाविषयी ' हे लाल आहे ' असे आपल्याला ज्ञान 
हवे असे नव्हे, पण काहीतरी लाल आहे असे म्हणणे 
म्हणजे काय ते आपल्याला माहीत हवे. 'लाल असणे? 
कक्षाला म्हणतात ते आपल्याला माहीत हवे. याचे 
महत्त्व कोटींच्या उपपत्तीत आहे, पण त्या विषया- 
कडे मी नंतर येणार आहे. एखादे विधेय विधेय 
म्हणूनच उपस्थित होऊ शकते ह्यात ते महत्त्व आहे. 
जेव्हा ते उद्देद्य म्हणून उपस्थित होते तेव्हा आपण 
खुद्द शब्दाविषयी बोलत असतो, किवा तसे नसेल 
तर त्या पदबंधाचा विस्तार आणि स्पष्टीकरण द्यावे 
लागते. आपण म्हणू शकतो कौ “ * लाल ? विधेय 
आहे ?, पण त्यात आपल्याला ' लाल ' हा शब्द 
अवतरणचिन्हांत घालावा लागेल, कारण आपण त्या 
शब्दाविषयी बोलत. असू. आपल्याला “* लाल ” 
कळते याचा अर्थ असा होतो की “क्ष लाल आहे 
या आकाराची विधाने आपल्याला कळतात. म्हणून 
विधेय कळणे हे नाव कळण्याहून काहीसे अधिक 
गुंतागुंतीचे आहे. उदा. “क्ष यच्या आधीं आहे '". 
यातील “ आधीचा विचार करू या. क्ष आणि य 
काय आहेत हे दिलेले असेल तर आपल्याला आधीही 
कळते म्हणजे ते खरे आहे को नाही हे आपल्याला 
कळते असे नव्हे, तर ते विधान काय आहे ते 
आपल्याला कळते. इथेही तीच गोष्ट खरी आहे. 
संबंध संबंधाखेरीज अन्य कोणत्याही प्रकारे म्हणजे 
उद्देश्य म्हणून कधीही उपस्थित होऊ शकत नाही. 
खरी पदे नसली तर मानीव पदे आपल्याला नेहमी 
घालावी लागतील, जसे “ जरक्ष यच्या आधी आहे 
असे मी प्रतिपादिले तर क्ष आणि य मध्ये एक 
संबंध मी प्रतिपादितो आहे. ““आधी ” हा 
संबंध आहे ' अशा प्रकारच्या विधानाचा अथे स्पष्ट 
करण्याकरिता आपल्याला त्याचा वरीलप्रमाणे 
विस्तार करावा लागेल, 

भिन्न प्रकारच्या शब्दांना भिन्न प्रकारचे उपयोग 
असतात, आणि त्यांचा नेहमी उचितच उपयोग 
केला पाहिजे, अनुचित उपयोग करता कामा नये. 


यरे 


संकेतांचे अनुचित उपयोग केल्याने जे तकंदोष 
निर्माण होतात त्यांतुत कोटिविषयक व्याघात 
उद्भवतात. द वि 
_ मला गेल्यावेळी ज्यांचे निरूपण करायचे होते त्या 
मुद्द्यांपैकी फक्त एकं मुद्या शिल्लक राहिला आहे. 
हा मुद्दा गेल्या व्याख्यानाच्या झेर्वटी झालेल्या चर्चेत 
' उंपस्थित झाला होता. तो मुद्या म्हणजे हा की 
आपल्याला जर इच्छा असेळ तर आपण एकपदी 
संबंधांचे विळोपन (7600 ०६०1.) हिपदी संबंधांत 
करू शकतो, किंवा हिपदी संबंधांचे त्रिपदी संबंधांत 
किंवा एका विशिष्ट स्तराखालच्या संबंधांचे विलोपन 
त्या स्तरावरच्या संबंधांत करू शकतो, परंतु विलोम 
(ठळा ४९36) विलोपन मात्र अशक्य आहे. समजा 
आवण ' लाल हे उदाहरण घेतले. आपण म्हणालो, 
“है लाल आहे', * ते लाल आहे ', इत्यादि. आता 
जर कोणाचे मत असे असेल की उद्देश्य-विंघेय 
भकाराच्या विधानावाचून आपला कार्यभाग 
चालविणे अवश्य आहे, तर फक्त एवढेच करावे 
' लागेल की कोणतीही प्रमाणभूत लाल वस्तु घ्यायची, 
आणि ज्याला “ रंगसाम्य ', रंगाचे ऐक्य म्हणता 
येईल असा, अमुक रंगाचे असणे याहून स्वतंत्र, असा 
संरळ संबंध घ्यायचा. मग आपण लाल वस्तूंची 
व्याख्या या प्रमाणभूत वस्तूद्यी रंगसाम्य असलेल्या 
सवे वस्तू अश्ली करू शकू, बाक्लीं आणि हयूम यांनी 
याच रीतीची शिफारस केली होती, फरक एवढाच 
कीं आंपण गुणांचे विलोपन संबंधांत करतो भाहोत 
हे त्यांनी ओळखले नाही, आपण * अवकृष्ट कल्पना? 
च्या (8081780 10९58) तावडीतून आपली 
पूर्ण सुटका करून घेतो आहोत एवढेच त्यांना वाटले. 
त्यां पद्धतीने आपण विधेयांचे संबंधांत सहज विलोपन 
करू शकतो. त्याला अनुभविक किवा ताकिकीय 
आक्षेपही असु शकत नाही. आपल्याला जरूर वाटली 
तर त्याच पद्धतीने आपण द्विपदी संबंधांचे विलोपन 
त्रिपदी संबंधांत करू शकतो. रांइसला या प्रकियेची 
फॉर आवड होती. त्याला त्रिपदी संबंध द्विपदी 


[. १. समांग संबंध म्हणजे असा संबंध की 

मध्येही असतो. उदा. “ च्या सारखा ' संक्रामक संबंध 

: असेल, आणि ब आणि क्क यांमध्ये असेल, तर तो 
* च्या बरोबर “. -अतुवादक ] 


नवभारत 


अ आणि क्व यांमध्ये 


, मे, १९८० 


संबंधांपेक्षा का कोण जाणे अधिक भावडत; या 
आवडीची उदाह्रणे त्याने गणितीय तककशास्त्र भाणि 
भूमितीचे सिद्धांत या विषयांना केलेल्या उपदानांत 
(ठण्पागिं७पा1018) सापडतात. 

हे सव शक्‍य आहे. आणि- ते शक्‍य आहे हे 
आपल्य़ा एकदा लक्षात आल्यावर ते करण्याने विशेष 
काही साधते असे मला स्वतःला वाटत नाही. जगात 
असलेला सरलतम ( ४101128 ) संबंध न-स्तरीय 
(0 खःतेश १ ) आहे असे मानायला मला कोण- 
तेही खास कारण दिसत नाही; परंतु त्याविरुद्ध काही 
प्रागनुभविक कारण नाही हेही खरे आहे. याच्या 
उलट ज्यांत काही विशेष धर्म आहेत असे काहो 
विश्षिष्ट संबंध सोडे तर, विलोम विलोपनन मात्र 
सर्वेथा अशक्‍य आहे. उदा. द्विपदी संबंध जर समांग 
( 8४10010118) ) आणि संक्रामक ( 7- 
शं ) असतील तर त्यांचे विलोपन विधेय- 
साम्यात करता येते. उदा. रंगसाम्याच्या संबंधात 


असाधमंभआाहेकोजरअचेबश्षी नेमके (62६0. ) 


रंगसाम्यअसेल, आणि ब चेकक्षी असेल,तर अः चे 
क शी नेमके रंगसाम्य असेल; आणि जर अचे 
बशी रंगसाम्य असेल तर ब चेही अ शी रंगसाम्य 
असेल. परंतु असमांग ( 8४५ए101711011108] ) 
संबंधांची गोष्ट वेगळी आहे. 

उदा. "अ ब पेक्षा मोठा आहे! हे घेऊ. अ ब पेक्षा 
मोठा आहे ही गोष्ट अ आणि द्य दोघांच्याही 
ठिकाणी समान विघेय असल्यामुळे बनलेली नाही 
हे उघड आहे, कारण ती तज्ञी असती तर बही 
अ पेक्षा मोठा असणे अवश्य झाले असते. तसेच हेही 


ठिकाणी भिच्च 


0) 
संबंध मिळतो. उदा. 


भिन्न असेल तर बचा 


जो अ आणि ब मध्ये असला तर ब आणि अ 
म्हणजें असा संबंध को जो अ आणि ब यांमध्ये 


असतो. उदा. “च्यापेक्षा मोठा! 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वक्षान- २ 


रंगही अच्या रंगाहून भिन्न असेल. म्हणून समांग संबंध 
असे संबंध आहेत की .ज्यांचे विलोपंत विधेयैक्य 
किवा विघेयभेद यांत करणे आकारिकदृष्ट्या 
शक्‍य आहे; पण जेव्हा आपण असमांग संबंधांकडे 
येतो तेव्हा हे शक्‍य नसते, द्रिंपदी संबंधांचे विलोपन 
विधेयांचे ऐक्य किवा भेद यांत करता येणे अशक्य 
भाहे या गोष्टीला पारंपरिक तत्त्वज्ञानाच्या संदर्भात 
बरेच मद्दत्व आहे, कारण पारंपरिक तत्त्वज्ञानाचा 
बॅराचं मीठा भांग प्रत्यैकत विधीत उद्देश्य-विधेय या 
आकाराचे असते या गृहीतावर आधारलेला आहे, 
आणि वस्तुस्थिती तशी नाही, ती उपपत्ती पारंपरिक 
अतिभौतिकीच्या फार मोठ्या भागावर, तसेच 
द्रव्याची जुनी कल्पना आणि तिरपेक्षाची (8.0- 
8016) उपपत्ती यांच्या मोठःया भागावर, आधि- 
'पत्य गाजविते. त्यामुळे आपण कोणतेही विधान 
उद्देश्‍्य-विधेय या औकारात ढयक्‍्त करू शकतो या 
उपपत्तीने ज्याची कल्पनाशक्ति भारलेली होती अशा 
ताकिकीय दृष्टिकोणाचा पारंपरिक अतिभौतिकी- 
बर खपच प्रभाव पंडलेला आहे 
मी गेल्यावेळी बोलायला पाहिजे होते ते आता 
पले, आणि आता मी आजच्या व्याख्यानाच्या 
विषयाकडे, म्हणजे आण्विक विधानांकडे, येतो. मी 
त्यांना आण्विक विधाने म्हणतो, कारण योना आपण 
त्यांचे परमाणू म्हणू शकतो अश्ली इतर विधाने त्यांत 
घटकर्पाने असतात, आणि आण्विक विधाने या 
नावाने मला अभिप्रेत असलेली विधाने म्हणजे ज्यांत 
* किंवा ', * जर, ' आणि *, इत्यादि शब्द असतात 
अशी विधाने, जर मी म्हणालो, ' एकतर आज 
मंगळवार आहे किवा आपली सर्वांची येथे येण्यात 
चूक झाली आहे ', तर ज्याला मी आण्विक विधान 
म्हणतो त्या प्रकारचे ते एक विधान होईल. किवा 
जर मी म्हणालो, ' जर पाऊस आला तर मी 
छत्री आणीन ', तर तेही आण्विक विधान होईल, 
कारण त्यात ' पाऊस आला ' आणि 'मी छत्री 
आणीन ' असे दोत भाग आहेत. जर मीं म्हणालो, 
' पाऊस आला आणि मी छत्री आणली ', तर तेही 
आण्विक विधान होईल, किंवा मी म्हणालो 
. 4 पाऊस पडतो आहे ही कल्पना मी छंत्री आणत 
नाही या कल्पनेशी . विसंगत आहे', तर तेही 
आण्विक विधान होईल. अशा प्रकारची अनेक विधाने' 


स्स्डे 


आहेत. आणि आपण ती अनंतावधि.. अधिका- 
धिक संकुल ( ५०ण॥७॥0०8४8 ) करू शकतो. 
ती ' किवा , ' जर?, “आणि ', इत्यादि शब्दांनी 
जोडलेल्या विधानांची बनलेली असतात. मी पारमा- 
ण्विक विधाताची व्याख्या ज्यात एकच क्रियापद 
आहे असे विधान अश्ली केली होती हे आपंल्या 
स्मरणात असेल. आता या विधानांपासून ' संकुलीं- 
करणाने ( ००णूणांठळफाला ) मिश्र विधाने 
मिळविण्याचे दोन भिन्न मार्ग आहेत. पहिला: माँ 
म्हणजे ज्याच्याविषयी मी आताच बोलत होतो तो 
आण्विक विधानांकडे जाण्याचा, आणि दुसरा म्हणजे 
मी ज्याच्याकडे एका नंतरच्या व्याख्यानात येईन, 
आणि ज्यात दोन संबद्ध विधाने नसतात, तर दोन 
किवा अधिक घटक क्रियांपदे असलेले एकच विधान 
असते. याची उदाहरणे समजूत ( किवा विश्वास.) 
असणे, इच्छिणे, इत्यादींत आपल्याला मिळतात. 
* सॉक्रेटीस मत्ये आहे असा माझा समज (विश्वास) 
आहे येथे दोन क्रियापदे आहेत, “ समज असणें ? 
आणि ' असणे * किंवा ' आपण अमर असावे अशी 
माझी इच्छा आहे '. जेथे एखादी इच्छा, एंखादी 


-समजत, एखादा संशय असतो अश्या सवे ठिकाणी 


दोन कियापदे.असतात. बऱ्याच मानसिक अभिवृत्तीत 

( 8॥॥॥0७8 ) दोंन क्रियापदे अनुस्यूत असतात, 

विलग असलेली नव्हे, तर एकाच एंकीकृत विधानॉ- 
तील दोन क्रियापदे असतात. परंतु आज मी आण्विक 

विधानांविषयी बोलत आहे. भाता आपण ' किवा ' 
आणि ' आणि  इत्पादींच्या साह्याने अशी विधाने 
करू शकतो को ज्याचे घटक पारमाण्विक नाहीत; 
परंतु सध्या आपण ज्यांची घटकविधाने पारमाण्विक 
असतात अशाच विघातांचा विचार करतो आहोत. 
जेव्हा आपण एखादे पारमाण्विक विधान घेतो, 
फ़िंवा * समजूत असणे * यासारख्या विधांनांपैकी 
एखादे विधान घेतो तेव्हा त्याने निदिष्ट, यथार्थपणे 
किवा अयथार्यंपणे निदिष्ट, असे एकच वास्तव 
असते. विधानाचे सार हे आहे की ते वास्तवाशी दोन 
तऱ्हांनी तुल्ययोगी असते, सत्यरपणे किवा असत्यपणे, 
हे पुढील चित्राच्या साह्याने असे दाखविता येईल : 


पपर 
सत्य विधान वास्तव 
कबरे ् 
असत्य $ वास्तव घान 


२ 


समजा आपण ' साँक्रेटीस मत्ये आहे' हे विधान 
घेतले, तर एकतर सॉक्रेटीस मत्ये आहे हे वास्तव 
असेल, किवा सॉक्रेटीस मत्यं नाही हे वास्तव असेल, 
पहिल्या प्रकरणी तुल्ययोगिता अशी आहे को तिने 
विधान खरे ठरते, तर दुसर्‍या प्रकरणी ती अशी 
आहे की तिने विधान खोटे ठरते. ज्या बाबतीत 
विधान नावाहून भिन्न असते त्यांपैकी ही एक आहे. 
अर्थातच प्रत्येक वास्तवाशी तुल्ययोगी, एक सत्य 
आणि दुसरे असत्य, अशी दोन विधाने असतात. 
असत्य वास्तवे नसतात, म्हणून प्रत्येक विधानागणिक 
एक वास्तव नसते, तर प्रत्येक विधानयुग्मागणिक 
एक वास्तव असते. हे सर्वे पारमाण्विक विधाना- 
विषयी खरे आहे. पण जेव्हा आपण 'प॒ किवा फ?, 
* सॉक्रेटीस मर्त्ये आहे किवा सॉक्रेटीस अजून जिवंत 
आहे ? अश्ञासारखे विधान घेतो तेव्हा त्या (*प 
किवा फ * या ) विधानाच्य! सत्यासत्यतेमध्ये दोन 
भिन्न वास्तवे अनुस्यूत असतात. एक वास्तव पशी 
तुल्ययोगी असणारे असेल, आणि दुसरे फशी तुल्य- 
योगी असणारे असेल, आणि 'प किवा फ ह्या 
विधानाची सत्यासत्यता निचित करण्याकरिता 
दोन्ही वास्तवे प्रस्तुत ( 16]160811( ) असतील. 
“ घ किवा फ ' याचे तुल्ययोगी असे एकच वियोगी 
( तांअुंपपळीए७ ) वास्तव जगात असते असे 
मला वाटत नाही. विद्यमान ( 808] ) वास्तव 
जगात ज्यांचे वणन आपण ' प॒ किवा फ' असे 
करू शकू अशी वास्तवे आहेत हे सयुक्तिक दिसत 
नाही; पण आपल्याला काय सयुक्तिक वाटते यावर 
मी फार भर देऊ इच्छीत नाही : जिच्यावर आपण 
पुर्णपणे विसंबावे अशी ती गोष्ट नाही. “प किंवा 
फ ' या विधानाची सत्यासत्यता एकाच वियोगी 
वास्तवावर अवलंबित नाही, तर पशी तुल्ययोगी 
असे एक वास्तव आणि फश्ली तुल्ययोगी असे दुसरे 
वास्तव अश्या दोन वास्तवांवर ती अवलंबून असते 
असे मानण्यातून काही अडचणी उद्‌भवतील असे 
मला सध्या तरी वाटत नाही : पश्ी तुल्ययोगी असे 
एक वास्तव असेल, आणि फशी तुल्ययोगी असे 
दुसरे वास्तव असेल, म्हणजे ' प॒ किवा फ*या 
विधानाची सत्यासत्यता दोन वास्तवांवर अवलंबित 
असते, पची किंवा फची सत्यासत्यता असते तशी 
एका वास्तवावर अवलंबित नसते. दोन विधानांच्या 


नवभारत 


मे, १९८७ 


वनलेल्या या गोष्टींचा अर्थ समजण्याकरिता पंची 
सत्यता आणि असत्यता, तशीच फची सत्यता 
आणि असत्यता, या दिलेल्या असतील तर कोणत्या 
परिस्थितीत त्या सत्य असतात हे माहीत असणे 
पूर्णपणे पुरेसे आहे, हे अगदी उघड आहे. “प 
किवा फ* या विधानाची संरेखा ( 5011589), 
“सस ' प आणि फ दोन्ही सत्य आहेत याचे 
निदर्शक, ' सभ? प॒ सत्य आणि फ असत्य याचे 
निदर्शक, इत्यादि मानल्यास पुढीलप्रमाणे होईल : 
ख्स स्‌अ असं अञझ' 
स्त स स्त :)॥ 

येथे तळाची ओळ “ प किवा फ' याच्या सत्या- 
सत्यतेचे निदर्शक आहे. आपण आपल्या भोवतालच्या 
जगात ज्याला * किवा ! हे नाव देता येईल अशी 
वस्तु शोधता कामा नये, आणि ' ह्या वस्तुकडे पाहा; 
ही “ किंवा ” आहे ' असे म्हणता कामा नये. अशी 
वस्तू नाही, आणि जर आपण 'प॒ किवा फ॒' याचे 
विश्छेषण त्या पद्धतीने करू लागलो तर आपण 
फजीत पावू. परंतु वियोगाचा अथ वरील संरेखेने 
पूर्णपणे स्पष्ट होईल. 

जेव्हा आण्विक विधानाची सत्यासत्यता त्यात 
उपस्थित असणार्‍या विधानांच्या सत्यसत्यतेवरच 
फक्त अवलंबित असते, तेव्हा त्या आण्विक विधानाला 
मी त्या घटकविधानांचे सत्यताफल ( पिपणा- 
10101101 ) म्हणतो. हीच गोष्ट ' प आणि फ ग 
“जर प तर फ ', आणि “ प आणि फ विसंगत 


आहेत ' यांनाही लागू पडते. जेव्हा मी ' प आणि फ 


विसंगत आहेत ' असे म्हणतो, तेव्हा ती दोन्ही 
( म्हणजे हेही आणि तेही ) खरी आहेत असे नाही 
असा माझा अभिप्राय असतो. याहून अधिक काही 
नसतो. या प्रकारच्या गोष्टींना सत्यताफले म्हणतात, 
आणि आपण आज ज्यांचे विवरण करीत आहोत 
ती आण्विक विधाने सत्यताफलांची उदाहरणे आहेत. 
जरप हे विधान खरे असेल, तर 'मौ प असे समजतो' 
ह्या विधानाची सत्यासत्यता केवळ प च्या सत्या- 
सत्यतेवर अवलंबित नसते, कारण काही ( परंतु 
सर्व नव्हे ) सत्य विधानांवर, आणि काही ( परंतु 
सर्वे नव्हे ) असत्य विधानांवर माझा विश्वास आहे. 

ही सत्यताफले कल्या रीतीने निर्मिली जातात 
ग्राविषयी मला आपल्याला एक छोटेसे भाषण द्यायचे 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान- २ 


आहे. ही सवे भिन्न भिन्न सत्यताफले एका मुळातून 
निमिता येतात. हे मूळ म्हणजे * प फशी विसंगत 
आहे, आणि याचा अर्थ दोन्ही खरी आहेत असे 
साही, निदात एक खोटे आहे, असा आहे. 

*प फशी विसॅगत आहे याचे निदर्शन आपण 
प /फ असे करू. 

उदा. प/प हे ध्या ; म्हणजे ' प स्वतःशी विसं- 
गत आहे. असे असैल तर॑ ष्‌ उघडच असत्य असेल, 
म्हणजे आपण *प/प! याचा अथे ' प॑ असत्य आहे ' 
असा आहे असे समजू शकतो ; म्हणजे * प/पन्च्प 
नाही. औष्विक विधातांचा अर्थ पुर्णपणे त्याच्या 
सत्यता-संरेखेने (1'ए1501.0119) ठंरतो, आणि 
त्यात त्याहून अधिक काहीच नसते, त्यामुळे जेव्हा 
दोन गोष्टींची सत्यतासंरेखा एकच आहे असे आप- 
ल्याला दिसते तेव्हा त्या एकच आहेत असे आपण 
म्हणू शकतो. 

समजा आपल्याला 'जर प तर फ हे हवे 
आहे. याची सरळे अर्थ असा आहे की फ़ शिवाय प 
आपल्याला मिळू शकत नाही, म्हणजे प हे फॅ च्या 
असत्यत्वाशी विसंगत आहे. म्हणून 

“जरपतरफ'न्प/(फ/फ). | 
हे आपल्याला मिळाले को त्यावरून एकदम निष्पन्न 
होते को जर प खरे असेल तर फ खरे असते, 
कारण प॒ सत्य आणि फ असत्य असे असू शकत 
नाही. 

समजा आपल्याला ' प किंवा फ' हवे आहे. 
त्याचा अर्थ पची अतत्यता फच्या असत्यतेशी विसं- 
गत आहे. जर प असत्य असेल तर फ असत्य नसते, 
आणि उलट. म्हणजे 

(प/(प )।/( फ/फ ). 

समजा आपल्याला *प आणि फ दोन्ही खरी 
आहेत? हे हवे आहे. याचा अर्थ प फशी विसंगत 
नाही. जेंव्हा प आणि फ दोन्ही खरी असतात तेव्हा 
त्यांपैकी निदान एक खोटे आहे असे नसते. म्हणून 

“ प आणि फ॒ दोन्ही खरी आहेत ' 

(पफ) । (प/फ)- 

निगमनाचे सबंध तकंशास्त्र केवळ या कल्पनेचे 

संकुलीकरण आणि विकास यात व्यापूत असते. या 


[२. १९१४ मध्ये.--अनुवादक ] 
न. भा. ४ 


२५ 


' प्रयोजनाकरिता विसंगततेची कल्पना पुरेशी आहे हे 


प्रथम मि. शेफर यांनी दाखविले. आणि त्यावर बरेच 
काम तंतर मि. तिफॉड यांनी केले. हे काम या 
पद्धतीने केल्यास ते, जिच्यात * किवा' आणि * नाही' 
अशा दोन कल्पना मूळ कल्पना म्हणून घेतल्या 
आहेत अजया प्रिन्लिपिया मॅथेमॅटिकाच्या पद्धती- 
पेक्षा कितीतरी अधिक सरल होते. तसे केल्यास 
आपण निगमनाकरिता केवळ एक मूळ विधान 
( साधक ) घेऊन कार्यभाग साधू शकतो. परंतु हा 
विषय आपल्याला थेट गणितीय तकेशास्त्रात येत 
असल्यामुळे मी त्याचा विस्तार करीत नाही. 


भाण्विक विधानांच्या तुल्ययोगी वास्तवात संकुलता 
आहे असे मानायला मला कसलेही कारण दिसत नाही, 
कारण मी म्हटल्याप्रमाणे आण्विक विधानांची वास्त- 
वांशी असलेली तुल्ययोगिता ही पारमाण्विक विधा- 
नांच्या वास्तवांशी असलेल्या तुल्ययोगितेपेक्षा वेगळ्या 
प्रकारची आहे. या संबंधात एक मुद्दा विशेष चचिण्या- 
सारखा आहे, आणि तो म्हणजे, “ नकारात्मक 
(1७2९०४७) वास्तवे आहेत काय ? हा प्रश्‍न, 
ज्यांना आपण नकारात्मक वास्तवे म्हणू शकू अशी 
* सॉक्रेटीस जिवंत नाही ' अश्यासारखी वास्तवे आहेत 
काय ? मी आतापर्यंत जे बोललो त्यात मी गृहीत 
धरले होते कौ नकारात्मक वास्तवे आहेत, जर 
आपण उदा. ' सॉक्रेटीस जिवंत आहे ' असे म्हणालो 
तर जगात त्याचे तुल्ययोगी सॉक्रेटीस जिवंत नाही 
हे वास्तव आहे. आपल्याला नकारात्मक वास्तवा- 
विषयी एक प्रकारची विरोधवृत्ति असते, जशी जगात 
६८ च किवा फ' असे वास्तव आहे असे मानण्या- 
विषयी असते तशीच विरोधवृत्ति असते. वास्तवे 
फक्त भावात्मक (_]0अएए० ) आहेत आणि 
नकारार्थी विधाने ही कोणत्या तरी प्रकाराने भावा- 
त्मक वास्तवांचीच अभिव्यक्ति असते असे आपल्याला 
वाटते. मी जेव्हा हावडे विद्यापीठात' याविषयावर 
व्याख्यान दिले, तेव्हा नकारात्मक वास्तवे आहेत 
असा मी युक्तिवाद केला, आणि त्याने जवळपास 
दंगाच घडवून आणला : कारण नकारात्मक वास्तवे 
असतील हे मान्य करायला वरगे तयारच नव्हत्ता. 
मला अजून वाटते को नकारात्मक वास्तवे आहेत. 


ऱ्ह 


परंतु हावेडे मधील एक श्रोते मि. डीमॉस यांनी 
नंतर 1/770 मध्ये' नकारात्मक वास्तवे का नाहीत 
हे स्पष्ट करणारा एक लेख लिहिला, तो 11276 च्या 
एप्रिळ १९१७ च्या अंकात आहे. मला वाट्ते की 
त्यांनी नकारात्मक वास्तवे नाहीत या मताची बाजू 
जितकी चांगली मांडता येणे शक्‍य आहे तितकी 
मांडली भाहे. तो प्रश्‍न कठीण आहे. मला आपल्याला 
फक्त एवढेंच सांगायचे आहे की आपण या बाबतीत 
हेका चालवू नये. नकारात्मक वास्तवे निश्चितपणे 
आहेतच असे मी म्हणत नाही, पण ती असू शकतील. 
नकारात्मक विधानांच्या बाबतीत लक्षणीय अज्ञा 
काही गोष्टी आहेत. मि. डीमांस म्हणतात की, 
प्रथम, नकारात्मक विधानाची व्याख्या ज्ञातृविषयीवर 
(व्म्हपां४ए० 8पा0]2०) कोणत्याही प्रकारे अव- 
लंबित नाही. याच्याशी मी सहमत आहे. समजा 
आपण म्हणालात की मी जेव्हा * साक्रेरीस जिवंत 
नाही असे. म्हणतो तेव्हा मी केवळ सॉक्रेटीस जिवंत 
आहे या विधानावरील माका अविश्‍वास व्यक्‍त 
करीत असतो. वास्तव जगात आपल्याला असे काही 
तरी शोधावे लागेल की ज्याने हा अविश्वास खरा 
ठरेल, आणि ते काय असेल हाच प्रश्‍न शिल्लक राहतो. 
हा त्यांचा ( मि. डीमाँसचा ) पहिला मृह्य आहे. 
त्यांचा दुसरा मुद्दा असा आहे की आपण नका- 
रात्मक विघान त्याच्या दर्शनी अर्थाने घेता कामा 
नये. तो म्हणतो की ' सॉक्रेटीस मानव आहे! हे 
ज्या सरळ. पद्धतीने एका वास्तवाचे अभिव्यंजन 
आहे त्याच अर्थाने ' सॉक्रेटीस जिवंत नाही ' हेही 
एका वास्तवाचे अभिव्यंजन आहे, असे आपण मान्‌ 
शकत नाही. याच्या सम्थनाथे त्यांचा एकमेव युक्‍्ति- 
वाद हा आहे की नकारात्मक वास्तवे आहेत यावर 
आपला ( म्हणजे त्यांचा ) विषववास बसु. शकत 
नाही. त्यांचे प्रतिपादन असे आहे की * सॉक्रेटीस 
जिवंत नाही ' अश्यासारखी वास्तवे, म्हणजे अर्थात्‌ 
केवल वास्तवे, वास्तव जगात असु शकत नाहीत, 
आणि म्हणून आपल्याला नकारात्मक विधानांचे 
काहीतरी स्पष्टीकरण, कसले तरी विवरण, हुडकून 
काढले पाहिजे, कारण ती भावात्मक (0०७४ ए७) 
विधानाइतकी केवळ असु शकत नाहीत. या मुद्या- 
कडे मी परत येईन, पण याशी मी सहमत नाही. 


[_ ३, इंग्लंडमध्ये प्रसित होणारे तत्त्वज्ञानाचे 


नवभारत 


मे, १९८० 


त्यांचा तिसरां मुद्दाही मला पुर्णपणे मान्यं नाही! 
हा मुद्दा म्हणजे जेव्हा “ ताही ! हा शब्द उपस्थित 
असतो तेव्हा तो विधेयाचे विशेषण ( पपछा, 
॥७य ) म्हणून घेता येऊ नये. उदा. जर आपणे 
म्हणालो की “ हे हाल नाही *, तर आपण म्ह्णूं 
शकतो को * लाल नाही ' हे विधेय आहे, पण ते 
चालणार ताही; कारण एकतर कितीतरी विधांनांत 
विधेये नसतात, आणि दुसरे म्हणजे, * नाही * हा 
शब्द सबंध विधानाला लागू पडतो. त्या विधानाचे 
यथोचित अभिव्यंजन ( 9311७58101 ) ' भांही : 
है लाल भाहे ! असें असेल; * नाही ! हे ' हे लाल 
आहे " या सबंध विधानाळा लागू पडते, आणि 
अनेक प्रकरणी हे आपल्याला अगदी स्पष्टपणे द्सि्‌ 
शकते. वणंनांच्या चर्चत मी घेतलेले उदाहरण जर 
आपण घेतले : * फ्रान्सचा वर्तमान राजा टकल्या 
नाही! , आणि जर आपण * टकल्या-नाही ' हे 
विधेय मानले, तर फरान्सचा वर्तमान राजा नसल्या 
मुळे ते खोढे मानावे लागेल, परतु * फ्रान्सचा वत 
मान राजा टकल्या माहे ' हे असंत्य विधान आहे हे 
स्पष्ट आहे आणि म्हणून त्याचे नकारात्मक विधान 
सत्य असावे छागेल, आणि आपण जर * टकल्या- 
नाही ' असे विधेय घेतळे तर ते अह्लॉक्य आहे. 
म्हणून जेथे जेथे 'नाही” हा शब्द येतो, तेथे तेथे ती 
सबंध विधानाचा नकार म्हणून घ्यावा लागतो, 
“प नाही ' हे, यथोचित सूत्र आहे. * 

"आता आपण “प नाही ' चे विवरण (7161 
1760681010 ) कसे करायचे या प्रइनापर्यंत आलो 
आहोत, आणि मि. डीमॉस यांनी सुचविलेले विवरण 
असे आहे की जेव्हा आपण * प-नाही  प्रतिपादतो, 
तेव्हा आपण खरोखर असे प्रतिपादीत असतो की फ 
हे एक सत्य विधान आहे आणि ते पशी विसंगत 
आहे. (त्यांचे श्द * पच्या विरुद्ध ' असे आहेत, पण 
सद्या वाटते की त्याचा अर्थ तोच आहे). म्हणजे 
त्यांनी सुचविलेली व्याख्या अशी आहे! 


*पननाही ! चा नर्थ फ असे एक विधान आहे. | 
पशी विसंगत आहे. ! 


या प्रकरणी *हा खडू 
एक विल्यात त्रैमासिक, __ अनुवादक ] 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वक्षान- २ 


पांढरा आहे! हे असेल ), की जे * हा लाल आहे. 
या विधानाशी विसंगत आहे, आणि आपण हा 
सामान्य नकारात्मक आकार वापरतो, कारण जे 
सत्य आहे आणि पक्षी विसंगत आहे असे विधान 
नेमके कोणते ते आपल्याला माहीत नसते. किवा 
अर्थात्‌ ते विधान कोणते ते कदाचित्‌ आपल्याला 
माहीत असेल, पण आपल्याला ते विधान अमुक 
आहे याच्यापेक्षा प खोटे आहे यात अधिक रुची 
असते. उदा. एखादा मनुष्य खोटारडा आहे हे भआप- 
ल्याला सिद्ध करायचे असेल, आणि त्याने प्रतिपा- 
दिलेले एक विधान खोटे आहे ह्यात आपल्याला खूप 
रस असेल. तसेच आपल्याला विशिष्ट प्रकरणापेक्षा 
सामान्य विधानात जास्त रस असेल; त्यामुळे जर 


कोणी तो खडू लाल आहे असे प्रतिपादले असेल तर 
आपल्याला तो पांढरा आहे यापेक्षा तो लाल नाही 


यात अधिक रस असेल. 

असत्यत्वाची ही उपपत्ती मान्य करणे मला फार 
कठीण वाटते. तिला पहिला आक्षेप हा आहे हे 
आपल्या लक्षात येईल की त्या उपपत्तीत विसंगतता 
(1100711)9111011197 ) मूलभूत आणि वस्तुनिष्ठ 
वास्तव मानले जाते, पण हे नकारात्मक वास्तवे 
मानण्याहून फारसे सरल नाही. ' नाही 'चे विलोपन 
विसंगततेत करण्याकरिता भापल्याला ' प फशी 
विसंगत आहे' ही गोष्ट मूलभूत आणि वस्तुनिष्ठ 
आहे असे मानावे लागेल, कारण तुल्ययोगी वाल्तव 
हेच असावे लागेल. ' नाही 'चे विवरण कोणतेही 
असो, असे पक विवरण असेल को जे आप- 
ल्याला वास्तव देईल, जर मीम्हणालो, *या 
खोलीत पाणघोडा नाही', तर हे स्पष्ट आहे 
की या विधानाचे विवरण देण्याचा एकतरी 
प्रकार असा आहे को ज्यानुसार एक तुल्ययोगी 
वास्तव आहे, आणि हे वास्तव केवळ हे असू शकत 
नाही की या खोलोतोल प्रत्येक भाग पाणघोडा 
नसलेल्या वस्तूंनी व्याप्त आहे. ज्या प्रकारचे वास्तव 
टाळण्याचा आपण प्रयत्न करतो त्या प्रकारच्या 
वास्तवाच्या अतिवायंतेकडेच आपण परत येतो. 
आपण नकारात्मक वास्तवे आणि आण्विक वास्तवे 
दोन्ही टाळण्याचा प्रयत्न करीत होतो, आणि आपण 
जे करण्यात यशस्वी झालो ते म्हणजे नकारात्मक 
बास्तवांच्या जागी आपण आण्विक वास्तवे मानतो 
आहोत, आणि विरोधाभास टाळण्याचे साधन म्हणून 


र्फ 


हे फारसे यशस्वी झाळे असे मला वाटत नाही; जरी 
विसंगतता वास्तवाचे मूलभूत अभिव्यंजन मानले 
तरी विसंगतता वास्तवात असत नाही, ती फक्त 
विधानांत असते हे आपण लक्षात घेतले तर ते विशेषच 
स्पष्ट होते. जर मी म्हणालो की ' प फद्ली विसंगत 
आहे , तर प आणि फ॒ यांपैकी निदान एक खोटे 
असले पाहिजे. कोणतीही दोन वास्तवे विसंगत असत 
नाहीत हे स्पष्ट आहे. विसंगतता विधानांत, प भाणि 
फ यांत असते, आणि म्हणून जर आपण विसंगतता 
हे मूलभूत वास्तव मानणार असू, तर आपल्याला 
नकारात्मक विधानांचे स्पष्टीकरण करण्याकरिता 
ज्यात विधाने, वास्तवे नव्हेत, अनुस्यूत आहेत असे 
काहीतरी मूलभूत वास्तव म्हणून ध्यावे लागते. 
विधाने ज्यांना आपण सत्‌ (7681) म्हणू शक्‌ अज्ली 
नसतात हे उघड आहे. जर आपण जगातील वस्तूंची 
यादी केली, तर विधाने त्या यादीत येणार नाहीत. 
वास्तवे येतील, समजुती, इच्छा, संकल्प येतील पण 
विधाने येणार नाहीत. त्यांना स्वतंत्र सत्ता नाही, 
आणि म्हणून सत्‌ जगाविषयीचे एक अंतिम वास्तव 
म्हणून मानली जाणारी ही विधानांची विसंगतता 
स्वीकार्य होण्याकरिता तिच्यावर पुष्कळ उपचार 
करावे लागतील, तिच्यावर पुष्कळ संस्कार करावे 
लागतील. म्हणून नकारात्मक वास्तवे टाळण्याकरिता 
केलेले हे स्पष्टीकरण या दृष्टीने फारसे यशस्वी होते 
असे मला वाटत नाही. मला वाटते की नकारात्मक 
वास्तवे, वास्तवे म्हणून स्वीकारणे, ज्या अर्थाते 
“सॉक्रेटीस मानव आहे' हे ज्ञनिरपेक्ष (00]6०1ए९) 
वास्तव आहे त्याच अर्थाने ' सॉक्रेटीस जिवंत नाही? 
हेही ज्ञनिरपेक्ष वास्तव आहे असे मानणे अधिक 
सरळ आहे असे आपल्या लक्षात येईल. आपण नका- 
रात्त्मक वास्तवे टाळण्याचा प्रयत्न करू लागल्याबरोबर 
आपल्या सुचणार्‍या उपपत्तीचे मी निरूपीत असलेली 
मि. डीमॉस यांची उपपत्ती विकसित रूप आहे 
परंतु मी दिलेल्या कारणास्तव त्या पद्धतीने विचार 
करणे बरोबर आहे असे मला वाटत नाही, आणि 
नकारात्मक वास्ते अंतिम म्हणून स्वीकारणे श्रेय- 
स्कर आहे असे आपल्या लक्षात येईल असे मला 
वाटते. नाहीतर विधानाचे तुल्ययोगी काय आहे हे 
सांगणे अतिशय कठीण आहे असे आपल्याला आढळन' 
येईल. जेव्हा आपण एखादे खोटे भावात्मक (0०५- 


शट 


(1३) विधान घेतो, उदा. ' साँक्रेटीस जिवंत आहे ', 
तेव्हा ते वास्तव जगातील एका वास्तवामुळे खोटे 
असते. कोणतीही गोष्ट वास्तवाखेरीज आणखी 
कशानेही खोटी होऊ झुकत ताही; त्यामुळे जेव्हा 
आपण भावात्मक प्रतिपादन करतो आणि ते खोटे 
असते तेव्हा, जर आपण नकारात्मक वास्तवे मानणार 
नसलो तर नेमके काय होते हे सांगणे अमिशय 
कठीण होईल. मला वाटते हे सवे प्रश्‍न अतिशय 
कठीण आहेत, आणि दोन्ही बाजूंनी देता येण्याजोगे 
युक्तिवादही आहेत; परंतु नकारात्मक वास्तवे आहेत 
आणि वियोगी वास्तवे नाहीत असे मात्र एकंदरीत 
भानावेसे वाटते. परंतु वियोगी वास्तवे नाकारण्यामुळे 
काही अडचणी उद्भवतात, आणि त्यांचा विचार 
आपण पुढच्या एका व्याख्यानात सामान्य विधातांच्या 
संदर्भात करणार आहोत. 


वर्चा 


'प्रश्‍त : * सॉक्रेटीस मुत आहे? हे विधान आपण 

भावात्मक मानता की नकारात्मक मानता ? 

मि. रसेल : ते अंशतः नकारात्मक वास्तव आहे. 
एखादी व्यक्ती मृत आहे हे म्हणणे गुंतागुंतीचे आहे. 
ते ' सॉक्रेटीस जिवंत होता ' आणि * सॉक्रेटीस 
जिवंत नाही ' ही दोन विधाने एकत्रित करून बनले 
आहे. 

प्रन : त्यात * नाही ' धातल्याने त्याला नका- 
रात्मकतेचा आकारिक धमं प्राप्त होतो काय ? 
आणि याच्या उलट गोष्टही सत्य आहे काय ?- 

मि. रसे : नाही, मला वाटते आपल्याला शाब्दांचे 
अर्थ पाहावे लागतील. 

प्रश्‍न : ' सॉक्रेटीस जिवंत आहे असे म्हणणे 
आणि “ साँक्रेटीस जिवंत नाही” असे म्हणणे यात फार 
मोंठा फरक आंहे असे मला वाटते. मला वाटते की 
ज्याला आपण नकारात्मक अस्तित्व म्हणू शकतो ते 
असु शकते, आणि तसेच ज्यांची आपण दखल घेऊ 
शकत नाही अंशा वस्तु असु दकतात. साँक्रेटीस 
नि:संशय जिवंत होता, पणं मनुष्य म्हणून जगण्याच्या 
स्यितीते आज तो नाही. 

मि, रसेल: मी मरणोत्तर अस्तित्वाच्या प्रश्‍नाचा 
विचार करीत तव्हतो, तंर शब्द त्यांच्या दैनंदिन 
न्नर्थाने घेत होतो. 


नवभारत 


मे; १९८०७ 


प्रश्‍न : आपल्यासमोर असलेले बिधान भावात्मक 
आहे की नकारात्मक आहे याचा आपला नेमका 
निकष कोणता ? 

मि. रसेल : असा आकारिक निकष नाही 

प्रश्‍न : जर आपल्याजवळ आकारिक निकष असता 
तर त्यावरून नकारात्मक वास्तवे आहेत की नाहीत 
हे आपल्याला निश्‍चित करता आले असते असे 
निष्पन्न होत नाही काय ? 

मि. रसेल $ नाही असे मला वाटत नाही. परिपुर्ण 
( एभर80॥ ) ताकिकीय भाषेची जी रूपरेखा मी 
रेखाटली त्या भाषेत एखादे विधान भावात्मक आहे 
कौ नकारात्मक आहे हे नेहमीच उघड दिसले असते. 
परंतु त्यावर्व आपण नकारात्मक विधानांचे विवरण 
कसे करणार यावर कसलाच प्रकाश पडणार नाही. 

प्रश्‍न : नकारात्मक वास्तवांचे अस्तित्व केवळ 
व्याख्यात्मक अस्तित्वाहून अन्य असू शकेल काय? 


मि. रसेल : हो, मला वाटते असु शकेल. मला 
वाटते कौ अतिभौतिकीचे कार्य जगाचे वर्णन देणे हे 
आहे, आणि जगाच्या पूर्ण वर्णनात नकारात्मक 
वास्तवांचा उल्लेख करायचा की नाही हा माझ्या 
मते खराखुरा निश्चित प्रश्‍न आहे. 

प्रन : आपण नकारात्मक वास्तवाची व्याख्या 
कशी करता ? 

मि. रसेल : जर नकारात्मकता ही अंतिम गोष्ट 
आहे हे खरे असेल तर आपल्याला तिची सामान्य 
व्याख्या देता येणार नाही. 


४. ज्यात एकाहून अधिक क्रियापदे आहेत 
अशी विघाने आणि वास्तवे; समजुती, 
इत्यादि. 
आपल्याला स्मरत असेल की पारमाण्विक विधा- 

नांच्या निरूपणानंतर मी म्हणालो की त्यांच्यापुढे 

जाऊ लागल्याबरोबर लगेच दोन प्रकारची मिश्र 
विधाने उद्भवतात : पहिली, ज्यांना मी आण्विक 
विधाने हे नाव देतो, ज्यांचे निरूपण मी गेल्यावेळी 
केले, आणि ज्यात “ किवा », “आणि, “जर! 
इत्यादि शब्द येतात अशी, आणि दुसरी, समजूत 

( किंवा विश्वास ) असणे, इच्छिणे, संकल्पिणे, 

इत्यादि दोन किवा अधिक क्रियापदे ज्यात आहेत 

भशी विधाने. आण्विक विधानांच्या बाबतीत आप- 


तार्किक्रीय परमाणुवादाचे तत्त्वक्षान- २ 


ल्याला वास्तवांचा एक नवा आकार आढळतो हे 
स्पष्ट झाळे नाही, तर फक्त विधानांचा नवा आकार 
आढळतो, म्हणजे जर ' प किंवा फ ' अश्या प्रकारचे 
वियोगी विधान जर आपण घेतले, तर त्याचे तुल्य- 
योगी वास्तव जगात आहे असे म्हणणे फारसे सयु- 
क्‍्तिक दिसत नाही; पचे तुल्ययोगी असे एक वास्तव, 
आणि फचे तुल्ययोगी असे दुसरे वास्तव एवढीच 
जगात आहेत, आणि त्या वियोगी विधानाची सत्यता 
किंवा असत्यता त्या दोन स्वतंत्र वास्तवांतुन निष्पन्न 
होते. म्हणून या ठिकाणी आपल्याला वास्तवाचा एक 
नवा आकार आढळत नसून, विधानांचा एक नवा 
आकार मात्र आढळतो. आज आपल्याला वास्तवांच्या 
एका नव्या आकाराची ओळख करून घ्यायची आहे. 

तात्त्वज्ञानिक ताकिकी ( 0॥1]०801०७] 
1,०छ्ठां७) किवा मी क्रिस्मसपासुन (१९१७) देत 
असलेल्या या व्याख्यानांत ज्याचे निरूपण करतो 
आहे तो ताकरिकीचा तात्त्वज्ञानिक भाग, म्हणजे 
वास्तवांचे सवे आकार जिच्यात समाविष्ट आहेत 
अक्षी परिगणना (11ए९0(01४), किवा अधिक 
लौकिक शब्द आपल्याला पसंत असल्यास, प्राण्युद्यान 
(200) असे म्हणता येईल असे मला वाटते. 
* विधातांचे आकार असे म्हणण्यापेक्षा ' वास्तवांचे 
नाकार ? असे म्हणणे मी अधिक पसंत करतो. ज्यांचे 
निरूपण मी गेल्या वेळी केले त्या आण्विक विधानांना 
हे लागू करायचे तर, जर आपण वास्तवाच्या आका- 
रांचे विष्लेषण करीत असू, तर आपल्याला आण्विक 
विधानावरील आपल्या विद्वासाचे (00०) 
निरूपण करावे लागेल, केवळ आण्विक विधानांचे 
नव्हे. अतिभौतिकीच्या कोणत्याही अभ्यासात जी 
वास्तवप्रवणता (709 11810 10188) आपण आणली 
पाहिजे असे मला वाटते तिला अनुसरून आपण 
कोणत्यातरी वास्तवाच्या किवा वास्तव-समूहाच्या 
अभ्यासात मग्न असावे असे मला वाटते, आणि 
मला वाटते की हे प्राणिशास्त्रात जितके खरे आहे 
तितकेच तकेशास्त्राहही आहे. तकंशास्त्रात आपण 
जगात असलेल्या वास्तवांच्या आकारांचा अभ्यास 
करीत असतो, वास्तवांच्या भिन्न प्रकारांचे, वास्त- 
वांच्या भिन्न तार्किकीय प्रकारांचे आकलन करण्याचा 
प्रयत्त करीत असतो. आता मला आपल्या निदश- 
नाला आणून द्यायचे आहे की जेव्हा आपण एखादा 


२९ 


विइ्वास बाळगतो, किंवा इच्छितो, किवा संक- 
ल्पितो, तेव्हा जी वास्तवे उपस्थित होतात त्यांचा 
ताकिकीय आकार मी माझ्या दुसऱया व्याख्यानात 
च्चिलेल्या, ज्यात एकच क्रियापद असते त्या, पार- 
माग्विक वास्तवांच्या ताकिकीय आकाराहून भिन्न 
असतो. ( अर्थातच वास्तवांचे कितीतरी आकार 
असू क्षकतात, काटेकोरपणे बोलायचे तर अनंत 
आकार असु शकतात, आणि मो त्या सर्वांचे निरून 
पण करणार आहे असे आपण समज नये, ) समजा 
आपण विश्‍वासाची एखादी प्रत्यक्ष घटना घेतली. 
मला आपल्या लक्षात हे आणून द्यायचे आहे की ज्या 
अर्थाने ज्ञानमीमांसेत अवधारणाविषयी विचार होतो, 

ज्या अर्थाने दोन आणि दोन मिळून चार होतात हे 
एक अवघारण (]एतट्टशा]0॥:) आहे, त्या अर्थाने 

मी विदववासाविषयी बोलत ताही. मी एखाद्या 
विशिष्ट मनुष्याच्या मनात, एका विशिष्ट क्षणी 
प्रत्यक्ष विद्यमान असलेल्या विशवासाविषयी बोलत 
आहे, आणि ते वास्तव कोणत्या प्रकारचे आहे याची 
चर्चा करतो आहे. मी जर ' आज वार कोणता 
आहे ? ' भसे विचारले आणि आपण ' मंगळवार ' 

असे उत्तरलो, तर त्याक्षणी आपल्या मतात आज 
मंगळवार आहे हा विश्‍वास उपस्थित असतो. ज्या 
प्रश्‍नाचा मला आज विचार करायचा आहे तो हा 
होय : जेव्हा कोणी व्यक्ती विदवास बाळगते तेव्हा' 
उपस्थित असणाऱ्या वास्तवाचा आकार काय असतो? 

आता आपल्याला स्वाभाविकपणे सुचणारी पहिली 
उघड कल्पना म्हणजे विश्‍वास हा मनाचा विधानाशी 
असलेला संबंध होय ही. ' माझा प या विधानावर 
विश्वास आहे '. ' आज मंगळवार आहे अज्ली माझी 
समजूत आहे. ' दोन आणि दोन चार होतात असा 
माझा विश्‍वास आहे. ' अशा प्रकारचे काहीतरी, 
दशनी जरी असे दिसते की इथे आपल्याला विदवव- 
सित्या विषयीचा (00160170४१ ४0)]९०) एका 
विधानाशी संबंध मिळतो. पण हे मत चालणार नाही. 
त्याची अनेक कारणे असूत त्यांची चर्चा मी करणार 
आहे. पण म्हणून आपल्याला त्याहून भिन्न अशी . 
एखादी विश्‍वासविषयक उपपत्ती लागेल. कोणतेही 
विधान घ्या, समजा, ' सॉक्रेटीस मत्ये आहे. असा माझा 
विश्वास आहे”. समजा हा विश्‍वास प्रत्यक्ष उपस्थित 
आहे. तो उपस्थित आहे हे प्रतिपादन वास्तवाचे 


अनुक्रमणिका 


ह: > 


प्रतिपादन आहे. त्यात दोन क्रियापदे आहेत. त्यात 
दोनपेक्षा जास्त क्रियापदे असू शकतील, त्यात एका- 
पेक्षा कितीही जास्त असू शकतील. सॉक्रेटीस मर्त्य 
आहे असे जोन्सचे मत आहे असा माझा विश्‍वास 
असू. शकेल. यात दोनपेक्षा जास्त क्रियापदे आहेत. 
ती कितीही असु शकतील, पण दोनपेक्षा कमी असू 
शकणार नाहीत. आपल्या असे लक्षात येईल कौ 
इथे ज्यात दोन क्रियापदे आहेत असे फक्त विधान 
नाही, तर त्याने अभिव्यक्त वास्तवात त्या दोन 
क्रियापदांचे तुल्ययोगी दोन घटक आहेत. त्या 
घटकांचा उल्लेख मी संक्षेपाकरिता क्रियापदे असाच 
करीन, कारण क्रियापदांच्या साह्याने आपण ज्या 
विषयांचा निदेश करतो त्या सवे विषयांना लागू 
पंडेळ असा शब्द सापडणे कठीण आहे. हे ' क्रियापद? 
हा शब्द दोन अर्थांनी वापरणे झाले; परंतु तो तसा 
वापरला जात आहे हे भापण लक्षात ठेवले तर 
त्यामुळे कसलाही गोंधळ होण्याची शक्‍यता नाही 
असे मला वाटते, हे वास्तव (विश्वास) एक वास्तव 
आहे. .' प किवा फ? अज्ला आण्विक विधानांच्या 
बाबतीत होते तसे हे नाही. आपला अमुक एक' 
विदवास आहे हे एकच वास्तव असते. असत्य' 
गोष्टीवर आपण विश्‍वास ठेवू शकतो थावरून है 
उघड होते. ,असत्य विश्‍्वासाच्या वास्तवावरून है 
स्पष्ट होते को आपण त्याचा एक भाग कापून 
वेगळा करू शकत नाही. 


सॉक्रेटीस मत्यं आहे/असा माझा विश्‍वास आहे 
अशी विभागणी आपण करू शकत नाही. अक्या 
वास्तवांविषयी उद्भवणारे काही प्रश्‍न आहेत, आणि 
त्यांपैकी पहिला हा आहे $£ ती अनिषेध्य (पपर 
का 1216) वास्तवे आहेत की आपण त्यांचे विलो. 
पन कसेतरी इतर वास्तवांच्या संबंधात करू शकतो? 
या प्रकारचे विधात ज्याची अभिव्यक्ति आहे अद्ची 
अविलोप्य वास्तवे आहेत असे मानणे खरोखरच 
आवद्यक आहे काय? या प्रश्‍नासंबंधी कसलाही 
संशय संभवतो असे मला बऱ्याच अलीकडच्या काळा- 
पर्यंत वाटले नसते. हा मुद्या विवाद्य असेल ञ्से 
मजा अलीकडेपर्‍्यंत खरोखर वाटले नव्हते. त्या 

दना यनत. 
[ ४. विल्यम जेम्स (१८४२-१ ९१०) 

वादी तत्त्वज्ञ - अतुवादक ] 


नवभारत 


मे; 4 २९८० 


आकाराची वास्तवे आहेत असा माझा अजून 
विश्‍वास आहे. परंतु तो एक महृत्त्वाचा प्रश्‍न आहे, 
आणि त्याची चर्चा अवश्य आहे असे मला वाटते. 


१ विश्वास, इत्यादि अविलोप्य वास्तवे 


आहेत काय? 

* इऱ्यादि ' मध्ये विधानाचे. आकलन येते; त्यात 
इच्छिणे, संकल्पिणे, किवा जिच्यात विधान अनृस्यूत 
असते अशी त्याप्रकारची कोणतीही वृत्ती येते. आपण 
विधानावर विश्वास ठेवतो असे म्हणणे स्वाभाविक 
दिसते, आणि आपण विधान इच्छितो असे म्हणणे 
अस्वाभाविक दिसते, पण खरोखर हा केवळ पूवंग्रह 
आहे. आपण ज्यावर विश्‍वास ठेवतो आणि भापण 
जे इच्छितो, त्या अगदी एकाच प्रकारच्या गोष्टी 
आहेत, उद्या आपल्याला थोडी साखर मिळावी अशी 
आपली इच्छा असु हकते, आणि आपल्याला ती 


मिळेळ असा विश्‍वासही असु शकतो. संकल्पाच्या 
(फा1]) बाबतीत ताकिकीय आकार तोच आहे की 
नाही याविषयी माझी खात्री नाही. संकल्पाची गोष्ट 
अवेक्षणासारली ( ५'०७्रया) अधिक आहे असे 
मानण्याचा माझा कल आहे, कारण तो सरळ 
वास्तवाकडे जातो आणि त्यात असत्यत्वाची शक्‍यता 
नसते. काहीही असले तरी इच्छा आणि विश्‍वास 
ताकिकीय दृष्ट्या अगदी एकाच. भाकाराची आहेत. 

व्यवहारवादी (9198118188) आणि ज्यांच्या 
संप्रदायाला आपण उदासीन एकवादी (1611781 
0001४18 ) म्हणतो असे काही अमेरिकन वास्तव- 
वादी (7081188), हे ज्या अर्थाने भी विदववासाची 
चर्चा करतो आहे त्या अर्थाने विदवास नावाचे घटित 
(0101090001) आहे हेच मुळात नाकारतात. 
ते तो शब्दांनी नाकारीत नाहीत, मी ज्या प्रकारची 
भाषा वापरतो भाहे त्या प्रकारची भाषा ते वापरीत 
नाहीत, आणि त्यामुळे त्यांच्या मतांची मी ज्या मतांची 
चर्चा करतो आहे त्यांच्याज्ी तुलना करणे कठीण होते. 
त्याच्या मतांची आपल्या मतांशी कोठे साम्य स्थळे 
आहेत आणि कोठे भेदस्थळे आहेत हे शोधण्याआधी 
ते जे म्हणतात त्याचा अनुवाद जी आपल्या भाषे- 


सारखी थोडीबहुत तरी आहे अश्या भाषेत आपल्याला 
करावा लागतो. 
१ 


आपण जर जेम्सचे* ४७७०१४ ८४८ 


१ एक विख्यात अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ आणि व्यवहार- 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वक्षान- < 


कळ 7०८०१७७ मधील लेख घेतले, 
किवा ड्युईचे" 788008 २7८ किलराशवा 
1,0४7 मधील लेख घेतले, तर आपल्या लक्षात 
येईल की ज्या प्रकारच्या विश्वासाविषयी मी 
बोलती आहे त्या प्रकारचा वरिदवास म्हणून काही 
घटित असेल हेच मुळी ते पूर्णपणे नाकारीत आहेत. 
ते * विश्‍वास ' हा शब्द वापरतात, परंतु त्यांचा 
अभिप्राय अगदीच वेगळा असतो. वर्तनवादी (_100९- 
18४10१1800 ) मतानुसार जर आपण म्हणालो 
क्षी अमुक व्यक्तीचा अमूक विश्‍वास आहे, तर 
त्याचा अथं त्यांचे वतन अंमूंक प्रकारचे आहे. असा 
होतो ; आणि हे मत जेम्सच्या ठंयवहारवांदाशी 
जुळणारे आहे. जेम्स आणि ड्युई म्हणतील : जेव्हा 
' माझा एका विधानावर विश्‍वास असतो तेव्हा त्याचा 
भ्थ असा असतो कौ मी अमुक तर्‍हेने वागतो, माझ्या 
वर्तनात अमुक गुण असतात, आणि जर त्या वतेनाने 
माझे ईप्सित साध्य़ झाले तर माझा विश्‍वास खरा 
असतो, आणि जर साध्य झाले नाही तर तो खोटा 
अंसंती, वर्तैनापासून वियुकक्‍्त घटित या स्वरूपात 
विद्वास कधी उपस्थितचं होत ताही हे त्यांचे मत 
आपण स्वीकारले, आणि जर ते खरे असले, तर 
व्यवहारवाद सत्यासत्याचे पूर्णपणे सयुक्तिक असे 
निरूपण होईल. म्हणून ही आपण विचारात घ्यायची 
पहिली गोष्ट आहे. या विषयाचा विचार जसा 
व्हायला हवा तसा करायचा झाला तर मला तके- 
शास्त्रापासुन फार दूर जावे लागेल, कारण तो विषय 
मानस्यास्त्रांतगंत आहे, आणि ज्या ताकिकीय 


आकाराविषयी मी बोलतो आहे त्या आकाराची . 


वास्तवे आहेत की नाहीस असा संशय उपस्थित 
झाल्यामुळेच केवळ तो तकेशास्त्रात प्रस्तुत होतो. 
ज्यात दोन किंवा अधिक क्रियापदे आहेत अद्या 
तार्फिकीय आकाराविषयीच्या या प्रश्‍नात तकंशास्त्र 
आणि आनुभविक अभ्यास यांचे चमत्कारिक मिश्रण 
आढळते, आणि अर्थातच असे अन्यत्रही घडू शकेल 
की आनुभविक अभ्यास ( ९00७708] 8६ए09) 
आपल्याला एका विशिष्ट ताकिकीय आकाराच्या 
वस्तुचे उदाहरण पुरवितो, आणि उदाहरण प्राप्त 
झाल्याशिवाय अमुक ताकिकीय आकार- असलेल्या 


1-4 


वस्तू आहेत याची आपण खात्री बाळगू शकत नाही, 
आणि उदाहरण सापडणे ही आनुभविक गोष्ट आहे; 
म्हणून याप्रकारे आनुभविक गोष्टीही तकंशास्त्रात 
काही ठिकाणी प्रस्तुत ठरतात. तसे आकार आहेत 
हे त्यांचे उदाहरण न जाणताही आपल्याला तत्त्वत: 
कळू शकेल असे मला वाटते; परंतु व्यवहारात: 
आपली परिस्थिती पाहता तसे घडताना दिसत: 
नाही. उप्रवहारातः एखाद्या आकाराचे निदान एक 
उदाहरण सापडल्याशिवाय तो आकार आहे हे 
आपल्याला कळू शकत नाही, जर मला ज्यात दोन 
किवा अधिक क्रियापदे आहेत असे उदाहरण सापडले 
नाही तर असे आकार आहेत या उपपत्तीवर विश्वास 
ठेवायला आपल्याला कारण राहणार नाही. 

जेंव्हा आपण जेम्स आणि ड्थुई यांसारख्या 
लोकांचे विद्वास या विषयावरील लिखाण वाचतो' 
तेव्हा आपल्या लक्षात तत्काळ येणारी गोष्ट हीः 
असते की विश्वासाचा विषय म्हणून जी गोष्ट 
ते समजतात ती मी समजतो तिच्याहून अगदी' 
भिन्न आहे. ते ती गोष्ट सवेदा वस्तू मानतात. 
आपण ईइवर किवा होमर यांवर विश्‍वास ठेवतो, 
भापण एखाद्या वस्तुवर विदवास ठेवतो असे त्यांना 
वाटते. त्यांच्या मनातले चित्र असे असते. सामान्य 
व्यवहारात तसे बोलणे रूढ आहे हे खरे; आणि 
था विषयाचे पहिले स्थूल उपग्रथन ( 91)1707- 
008001) ) ते असे सुचवितील की असा विषय 
जेव्हा असतो तेव्हा आपला विश्‍वास खरा असतो; 
आणि जेव्हा तो नसतो तेव्हा विश्‍वास खोटा असतो; 
ते नेमके असे म्हणतील असे मी म्हणत नाही; 
परंतु अश्या प्रकारच्या स्थूल मतापासून ते आरंभ 
करतोळ. विदवासांतील वैषयिक ( ०७]७०1४ए० ) 
घटकाचे व्यक्‍तीकरण एका शब्दापेक्षा एका विधा- 
नाने अधिक चांगले होते हे त्यांच्या लक्षात 
आलेले दिसत नाही, आणि हे बऱ्याच मोठ्या 
प्रमाणात विश्वासाचे स्वरूप काय आहे याविषयीच्या 
त्यांच्या विचारसरणीशी बद्ध आहे. त्यांच्या मते 
विश्वासाचा विषय वस्तूंतील संबंध नसतो, किवा 
ज्यांना गुण आहेत अज्या वस्तू नसतात, तर ज्यांना 
अस्तित्व असेल किवा नसेल अक्या. एकेकट्या वस्तू 


[५. जॉन ड्युई ( १८५९-१९५२), अमेरिकन व्यव हारवादी तत्त्वज्ञ -अनुवादक ] 


-3 


असतात. हे मत मला मूलतः आणि सववंथा चूक 
वाटते, एकतर अशी कितीतरी अवधारणे आहेत कौ 
जी आपण या व्यवस्थेत बसवू शकत नाही, आणि 
दुसरे म्हणजे खोट्या विदवासाचे कसलेही स्पष्टीकरण 
से देऊ शकत ताही, कारण जेव्हा एखादी व्स्तू्‌ 
झस्तित्वात आहे. असा आपला विश्‍वास असती 
आणि ती वस्तु अस्तित्वात नसते, तेव्हा ती वस्तु 
नसते, ती शूत्य (001111५) असते, आणि खोट्या 
विश्‍वासाचे विश्‍लेषण जी नाही अशा गोष्टीशी 
संबंध असे करणे बरोबर होणार नाही. विश्वास हा 
केवळ एखाद्या वस्तृशी असलेल्या संषंधाने बनलेला 
असतो ह्या विद्लेषणाला हा आक्षेप आहे. जर आपण 
म्हणालो को ' माझा होमरवर विश्‍वास आहे, आणि 
होमर अशी कोणीच व्यक्ती नसेल, तर आपला 


विश्वास होमरशी असलेल्या संबंधाने बनलेला 


असणार नाही, कारण * होमर ' नाहीच. जगात उप- 
स्थित असलेले प्रत्येक वास्तव अस्तित्वात असलेल्या 
धटकांचे बनलेळे असले पाहिजे, नसलेल्या घटकांचे 
असु झकणार नाही. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो 
कौ. * माझा होमरवर विश्‍वास आहे, तेव्हा त्याचे 
यथोचित विद्ठेषण वरीलप्रमाणे होऊ शकत नाही. 
त्याचे यथोचित विश्‍लेषण काय आहे 'या प्रश्‍नाकडे 
मी वणंनांच्या उपपत्तीची चर्चा करीन तेव्हा येईन. 
आता मी एका क्षणापुर्वी ज्या वर्तनवादी उप- 
थत्तीबदळ बोललो होतो तिच्याकडे परत येतो. 
समजा की आपला विश्‍वास असा असल्याचे म्ह्ट्ले 
जात आहे की १०-२५ वाजता एक गाडी सुटणार 
आहे. याचा अथे आपण स्टेशनवर यायला एका 
विशिष्ट वेळी निघता असा होतो असे सांगितले जाते. 
जेव्हा आपण स्टेहहनवर पोचता तेव्हा घड्याळात 
१०-२४ झाल्याचे आपण पाहता, आणि आपण 
पळायला सुरवात करता. हे वर्तन म्हणजे त्यावेळी 
गाडी माहे असा आपला विश्‍वास. जर आपल्याला 
ग्राडी सापडली तर आपला विदववास सत्य होता. जर 
गांडी १०-२३ लाच निघून गेली आणि आपली 
गाडी चुकली तर आपला विश्‍वास असत्य होता. 
विश्वासाचे स्वरूप अशा प्रकारचे आहे असे ते म्हण- 
तील. गाडी १०-२५ ला सुटते या कालातीत 
( ७७१81 ) सत्याचे चितन करणारी एकच मनो- 
वस्था नसते, ही उपपत्ती ते अतिशय अवकृष्ट गोष्टींह. 


त्तवभारत 


भे, १९८७ 


नाही लागू करतोल. हे भंत टिकण्यासारखे आहे असें 
मला वाटत नाही, त्याचे खंडन करणे कंठीण आहे, 
करण ते खूंप खोलात जाणारे आहे, भाणि आपर 
ल्याला सतत वाटत राहते जर ओपण पुरेसा विचार्र 
केला आणि त्यांच्या घ्वे व्यंजितांशी (11111108- 
ए0)8 ) परिचय करून घेतला, तर कदाचित ते 
व्यवहार्य आहे हे आपल्या लक्षात येईल; पण ते 
व्यवहार्य आहे असे मला वाहत नोंही. तंदातीनं 
एकबादाध्या उंपपत्तीशी मात्र हे मत जुळणारे आहे. 
त्या उपपत्तीप्रमाणे मानसवस्तूंचे उपादानकारण 
आणि भौतिक वस्तूंचे उपादानकारण एकच आहे| 
जशी पोस्ट ऑफिस तुचीमध्ये (त!€०६01'7) तीच 
माणसें प्रथम स्थानपरत्वे आणि नंतर वर्णानुक्रमाने 
परिगणित आढळतात. हे सबंध मत त्या उपपत्तीत 
चपखऴ बसते. माझा असा अभिप्रायनाही कीजे 
जे त्यांपैकी पहिल्ले स्वीकारतात ते ते सर्व दुसरेही 
स्वीकारतात, पण तत्त्वतः ती दोन मते परस्परांशी 
अनुबद्ध आहेत. हे मत जर आपण स्वीकारले तंर 
आपल्याहा विशवाह नणिं इच्छा यांचे विलोपन 
कराषै लागेल, कारण त्या गोष्टी स्पष्टपणे .मानस 
दिसतात. भौतिक जगात घडणाऱ्या गोष्टींहून त्या 
फारच वेगळ्या दिसतात. म्हणून विश्‍वास आणि 
तत्सदृश इतर गोष्टींचे विलोपन करण्याच्या प्रयत्तास 
छोक लागतील आणि ते त्यांचे विलोपन शारीर 
वर्तनात घडवून आणतील ; मग एखाद्या विधाना- 
वरील आपला विश्वास म्हणजे आपल्या शरीराचे 
एक विशिष्ट वर्तन असे होईल. अतिशय स्थूलपणे 
सांगायचे तर त्या मताचे प्रतिपादन असे आहे. मता- 
शिवाय आपला कारयेभाग साधणे त्यामुळे शक्‍य होते. 
त्या प्रकरणी सत्य आणि असत्य ही एखाद्या वास्त- 
वाशी असलेल्या एखाद्या शारीर वतंनाच्या संबंधाने 
बनतील; त्या वर्तनाचे जणू प्रयोजन असणार्‍या 
द्रस्थ वास्तवाशी असलेल्या संबंधाने बनतील ; 
आणि जेव्हा आपले वर्तन त्या वास्तवाच्या संदर्भा 
संतोषकारक असेल तेव्हाच तो विश्वास खरा असेल, 
आणि जेव्हा ते वर्तन असंतोषकारक असेल तेव्हा तो 
खोटा असेल, त्या मताचे ताकिकोय सार म्हणजे दोन 
वास्तर्वांमधील कारणसंबंधाच्या भ्नाकाराचा संबंध 
असेल ; म्हणजे एका बाजूला तुमचे झारीर वर्तन 
हे एक वास्तव, आणि दुसऱ्या बाजूला ग्राडी अमुक 


अमुक वाजता सुटते हे दुसरे वास्तव, आणि या दोन 
वास्तवांच्या संबंधातुन ते सबंध घटित निर्माण होते. 
त्याचा ताकिकीय आकार कारणसंबंधाच्या आकारा- 
वाच असेल : म्हणजे * हे वास्तव त्या वास्तवाचे 
कारण आहे ' या आकाराचा हा ताकिकीय आकार 
ज्यांत दोन क्रियापदे असतात आणि ज्यांच्याविषयी 
मी आज॑ बोलतो आह़े त्या वास्तवांच्या आक।राहून 
अगदीच भिन्न आहे. 


उंदासीन एकवादी उपपत्ती हे ओकमच्या वस्त- 
वयाच्या ( (0७९७10/8 1६४०7 ) एक उदाहरण 
असल्यामुळे मला त्याबद्दल स्वाभाविकपणेच ओकर्षेण 
आहे. अल्पतम उपकरणांच्या साह्याने तत्त्वज्ञानात 
कार्यभाग साधता यावा असे मला नेहमीच वाटते. 
याचे एक कारण असे की त्यात प्रमादाचे भय कमी 
होते, कारण ज्या वस्तूंचे अस्तित्व आपण प्रतिपादीत 
नाही त्यांचे अस्तित्व नाकारण्याची गरज नसते, 
आणि म्हणून जितक्या कमी गोष्टी आपण गृहीत धरू 
तितकें प्रमावाचे भय कमी होते. त्याचे दुसरे कारण 
जै कदाचित्‌ काहीसे थिल्लर असेल-हे आहे की 
वस्तूंच्या संख्येतील प्रत्येक घटेबरोबर ( पणांगप- 
एल) ) गणितीय तकेशास्त्राचे काम-- *म्हणजे 
ञ्या प्रकोरच्या वस्तू आपण पुर्वी गृहीत धरीत होतो 
त्यासारख्या वस्तू रचण्याचे काम-वाढते. म्हणून 
उदासीन ऐंकवांदाचे सबंध तत्त्वज्ञान मला फार 
आकर्षक वाटते, परंतु अजून तरी त्यावंर विश्वास 
ठेवण्यात मला मोठीच अडचण दिसते, या सबंध 
प्रश्‍नाची चर्चा मी 178 1/0778' मध्ये लिहिलेल्या 
काही लेखांत -विज्षेषत: जुल १९१४ मध्ये लिहि- 
हेल्या, आणि त्याच्या पूर्वीच्या दोन लेखांतही-- 
आढळेल. मला त्या लेखांचे पुनर्लेखन करावेसे वाटते, 
कारण त्यात उदासीन एकवादाविरुद्ध वापरलेले 
काही युक्तिवाद वेध नाहीत. माझा मुख्य भर 
* दृढ विशेषा धविषयीच्या ( 0110186 ]७0- 
601818) --म्हणजे 'हे *, “मी, यांसारखे जे शब्द 
विश्वातील काही विशेषांना ते, आपल्याशी ( म्ह. 
बोलणार्‍याजी)संबद्ध असल्यामुळे, आणि मला वाटते, 


डर 
ते किवा त्यांच्याशी संबद्ध 'विक्षेष आंपण बोलण्याच्या 
क्षणी हजर असल्यामुळे, निवडतात, अश्या शब्दांच्या 
वर्गाविषयीच्या युक्तिवादांवर आहे. ' हे ' हे अर्थोतच 
ज्याला मी ' दृढविशेष म्हणतो तसे"आहे. ते अव- 
धानाच्या वतमान विषयाचे विज्षेषनाम आहे, ज्याला 
कसलाही अर्थ नाही असे विशेषनाम आहे. ते बहचर्थी 
(७०७ ्टण०५४) आहे, कारण अवघानाचे विषय 
क्षणागणिक आणि व्यक्‍तीगेणिक अर्थातच बदलतं 
असतात. जर आपण संज्ञा वजा केली तर ६ टे ? यो- 
सारख्या शब्दांचा अर्थ स्पष्ट करणे; अपक्षपातित्वाचा 
अभाव ज्यामुळे उद्भवतो त्याचा अर्थ स्पष्ट करणे 
अतिशय कठीण आहे असे मला वाटते. शुद्ध भौतिक 
जगात पूर्ण विःपक्षपातित्व आढळेल असे म्हणता 
येईल. काळाचे असे सवे क्षण आणि अवकाक्याचे सवे 
बिंदू हे सर्वे सारखंच दृढपणे विशेष म्हणावे लाग- 
तील. पण वस्तुतः जे घडते ते म्हणजे असे की आपण 
काही वास्तवे निवडतो, आणि त्यांतूत भूत आणि 
भविष्य आणि इतर अद्या वस्तू उद्भवतात. या सवं 
' हे? मधून निघतात, आणि उदासीन एकवादाच्या 
भूमिकेवरून आपण 'हे' ची कल्पना कशी विशद 
करू शकू ते मला कळत नाही. हे मी हेकेखोरपणे 
म्हणत नाही, ते कसे करता येईल हे मला कळत 
-नाही एवढेच मी म्हणतो. या व्याख्यानाच्या उरलेल्या 
भागापुरते मी गृहीत धरतो की विदवास, इच्छा, 
इत्यादि वास्तवे आहेत. या प्रश्‍नाचा पूर्ण ऊहापोह 
करायचा तर ही सबंध व्याख्यानमाला त्यात संपेल. 
याप्रमाणे मानसशास्त्रातील या सहलीनंतर तिच्या- 
बद्दल मी आपलो क्षमा मागून आपण आंता शुद्धतर 
ताकिकीय प्रश्‍नाकडे येऊ. . 
२. “माझ्या प असा विश्‍वास आहे! यात 
प ची पदवी (8210) कोणती ? 
आपल्या विश्वासाचे विषय वास्तवे असतात असे 
आपण म्हणू शकत नाही कारण आपले विदवास 
पुष्कळदा चुकीचे असतात. आपण वास्तवे अवेक्षतो 
असे आपण म्हणू शकतो, कारण अवेक्षणात चूक 
संभवत नाही. जेथे फक्त वास्तवेच अनुस्यूत असतात 


६. हे तीन लेख ' 00 6 ए७पा'७ ० 80११७1॥४91100' या शीषैकाखाली 1. 0. 
[७78 यांनी संपादलेल्या 170970 ०7८9 उ००शवेव्श ( ७९०१० “ला ध्यात एता 
1956 ) या.रसेलच्या लेखांच्या संग्रहात समाविष्ट आहेत, | गे * 


न, भा. ५ 


- 1-1 


तेथे चूक संभवत नाही. म्हणून आपल्या विश्वासाचे 
विषय वास्तवे असतात असे आपण म्हणू शकत नाही. 
आपल्या विश्वासाचे विषय विधाने असतात असे 
आपल्याला म्हणावे लागते. यात अडचण एवढीच 
आहे की विधाने म्हणजे काहीही नसते (101112) 
हे उघड भाहे. म्हणून ते आपल्या विषयाचे समपेक 
वर्णन असु शकत नाही. मी जेव्हा म्हणतो की 
* विधाने म्हणजे काहीच नसते हे उघड आहे ' तेव्हा 
ते कदाचित्‌ पूर्णपणे उघड नसेल. एक काळ भसा 
होता को जेव्हा विधाने आहेत असे मी मानीत असे, 
परंतु वास्तवांच्या जोडीला आज वस्तुतः संगळवार 
असताना “* आज बुधवार आहे ' या गोष्टीसारख्या 
चमत्कारिक छायिक ( 8४॥]॥8005'५ ) गोष्टी आहेत 
असे मानणे मला सयुक्तिक वाटत नाही. त्या जगात 
आह्देत असे मी मानू शकत नाही, ते मानणे अशक्‍य 
वाटावे, आणि मला वाटते को ज्याला वास्तवाची 
जिवंत जाणीव आहे अल्ला कोणालाही पती कल्पना 
करणे अशक्‍य आहे. तकशास्त्राच्या अध्यापनातील 


अतिशय अवक्रृष्ट असा अभ्यास आहे, आणि तरीही 
काय सत्‌ आहे याची जिवंत जाण असल्यावाचून 
त्याचा उचित अभ्यास करता येत नाहो. ती जाण 


असावी लागते. 


एक वस्तू आहे आणि ' कल्पित ! हे एक विधेय 
ज्याला वास्तवाची जाण आहे असा कोणीही 
त्या विधानाचे असे विश्लेषण करणार नाही. त्याच्या 
लक्षात येईल की त्या विधानाचे असे विश्‍लेषण द्यावे 
छागेल को ज्यामुळे गोळ चौरस हा त्या विधानाचा 
घटक मानावा लागू नये. विद्यमान ( 8०६8] ) 
जगात खोट्या विधानांचा एक वगेच्या वर्ग पसरला 
आहे असे मानणे मला अति अनैसगिक वाटते. ते तसे 


असरेल अशी कल्पता मी काही केल्या करू शकत 


नवभारत 


मे, १९८० 


नाही. ज्या अर्थाने वास्तवे आहेत त्या अर्थाने विधाने 
आहेत असे मी मानू शकत नाही. “ आज भंगळेवांर 
आहे! हे वास्तव ' आज बुधवार आहे! या कल्पि- 
ताहून सत्तेच्या भिन्न स्तरावर आहे असे मला वाटते, 
जेध्हा ' आज बुधवार आहे? या विधानाविषयी मी 
बोलतो, तेव्हा केव्हातरी भविष्यात आजे बुंधवार 
आहे असा विचार तुम्ही करता तेव्हाची तुमची 
भनोवस्था मला अभिप्रेत नाही, तर जे काही तरी 
पूणे ताकरिकीय आहे, डयात मन कोणत्याही प्रकारे 
अनुस्यूत नाही, असे काहीतरी मला अभिप्रेत आहे; 
आणि असत्य विधान ही अशा प्रंकारची गोष्ट असुं 
शकेल असे मला गांटते नाही. असत्य विधान कोठेही 
असले तरी त्याचे विश्‍लेषण करता आले पाहिजे, 
त्याचे अनेक भागांत पृथक्करण करता आलें पाहिज, 
आणि असे दाखविता ओले पाहिजे की तै सर्व भांग 
भ्रशा एका वास्तवाचे विभिन्न भाग आहेत की ज्यांत 
त्या असत्य विधानाचे विलयत झाले आहे. हे मी 
म्हणतो ते केवळ तिला मी वास्तवतेची जाणं म्हणतो 
तिच्या आधाराने. 'वास्तवते! विषयीही (109117) 
मला एकदोन शब्द बोलायला हवेत. तो शब्द संदिग्ध 
भाहे आणि त्याचे बहुतेक उपयोग अयुक्त आहेत. 
मी जेव्हा वास्तवतेविषयी मी आता बोलतो आहे 
तसा बोलतो तेव्हाचा माझा अभिप्राय मी असे म्हणून 
नीट व्यक्‍त करू शकेन की जगाच्या संपूर्ण वणेनात 
ज्या ज्या गोष्टींचा उल्लेख करावा लागेल अशा सर्व 
गोष्टी मला अभिप्रेत आहेत ; माझ्या अभिप्रायाची 
आपल्याला यावरून कल्पत्ता येईल. आता जगाच्या 
निःशेष वणंनात असत्य विधानांचा उल्लेख करावा 
लागेल असे मला वाटत नाही. असत्य विश्‍वासांचा 
करावा लागेल, तसेच असत्य कल्पितांचा, अल्या 
इच्छांचा को त्या पुर्ण होत नाहीत, करावा लागेल, 
परंतु एकाकी असत्य विधानांचा नाही, आणि म्हणून 
जव्हा आपण एखाद्या असत्य विधानावर विश्‍वास 


म्हणणे यथाथ 
वासज्यावर आहे ते विधान 
खरे असो नाहीतर खोटे असो, त्याचा ताकिकीय 


आकार ,एकच असतो. म्हणून विश्‍वास हा आपण 


तार्किकीय परमाणुवादाचे तत्त्वज्ञान- २ 


आणि विधान यांच्यामधील ह्विपदी संबंध आहे असे 
आपण कोठेही समजता कामा नर्ये, तर आपल्याला 
विधानाचे विश्‍लेषण करावे लागेल आणि आपल्या 
विदववासाचे वेगळे निरूपण करावे लागेल. म्हणून 
विश्‍वासात विधान घटक म्हणून समाविष्ट नसते, 
तर विधानाचे घटक घटक म्हणून त्यात समाविष्ट 
असतात. आपण जेव्हा एखादा विश्‍वास बाळगतो, 
तेव्हा ' तुमच्या विश्‍वासाचा विषय काय असतो ?” 
असे आपण विचारू शकत नाही. त्या प्रश्‍नाला उत्तर 
नाही, म्हणजे विश्वासाचा विषय अशी एकच वस्तु 
नाही. ' आज मंगळवार आहे असा माझा विश्‍वास 
आहे.! आपण असे म्हणता कामा नये कौ “आज 
मंगळवार आहे! ही एक वस्तु ( ०0]७० ) असुन 
तिच्यावर माझा विश्‍वास आहे. तसे म्हणणे चूक 
होईल. जरी ते विश्‍लेषण भाषिक दृष्ट्या सोयीचे 
असले आणि ते यथार्थ नाही हे आपण लक्षात ठेवले 
तर ते कायम ठेवायला हरकत नसली, तरी ते त्या 
घटनेचे युक्‍त विश्लेषण नव्हे. 


३. विदववासाच्या तार्किकीय आकाराचे वणन 
कसे करावे ? 


विइवास कसा बनलेला असतो याचे निरूपण 
करण्याचा प्रयत्त मला करायचा आहे. प्रश्‍न सोपा 
मुळीच नाही. ज्याला विश्‍वासाचा आवकाशिक 
नकाशा असे नाव देता येईल तो आपण तयार करू 
शकत नाही. आपण एखाद्या पारमाण्विक वास्तवाचा 
नकाझ्या तयार करू शकतो, पण विश्वासाचा नांही, 
याचे साधे कारण आवकाशिक संबंध सर्वे पार- 
माण्विक प्रकारचे किंवा त्याच्या संकुलीकरणाच्या 
प्रकारचे असतात. मला काय म्हणायचे आहे ते मी 
स्पष्ट करतो. मुद्दा असा आहे की अवधारणात दोन 
क्रियापदे असतात, आणि ती दोन्ही क्रियापदे क्रिया- 
पदे म्हणूनच उप,त्वत झालेली असतात, कारण 
जर एखादी गोष्ट क्रियापद असेल तर ती क्रियापद 
म्हणूनच येऊ शकेल. समजा मी पुढील उदाहरण 
घेतले. 'अ॒ची समजूत आहे की ब कवर प्रेम करते'. 
: ऑथेल्लोचा विश्‍वास आहे की डेस्डिमोना कॅसिओ- 
वर प्रेम करते!. हा विश्‍वास खोटा आहे. येथे चमत्का- 
रिक गोष्ट ही आहे की ' प्रेम करते ' हे क्रियापद या 
विधानात येते आणि ते डेस्डिमोना व कॅसिओ यांचा 


४५ 
संबंध जोडते असे दिसते. परंतु ते तसे करीत नाही, 
आणि तरी ते क्रियापद म्हणूनच येते, क्रियापदाने ज्या 
प्रकारे विधानात यावे तसेच ते येते. मला म्हणायचे 
आहे की जेव्हा अचा विश्‍वास असतो की ब कवर 
प्रेम करतो, तेव्हा जेथे ' प्रेम करतो ' येते तेथे 
क्रियापद हवे. म्हणून हे स्पष्ट आहे कौ गौण क्रिया- 
पद (म्हणजे ' विश्वास आहे याहून भिन्न क्रियापद) 
क्रियापद म्हणूनच काये करीत आहे, आणि दोन पदे 
परस्परांना जोडताना दिसते आहे; परंतु जेव्हा अव- 
धारण खोटे असते तेव्हा वस्तुतः ते तसे करीत नाही, 
त्यामुळे विश्वासाच्या स्वरूपाविषयीचे कोडे निर्माण 
होते. प्रमादाच्या उपपत्तीला आपण खरोखर हात 
घातला की जे नाही त्याचे अस्तित्व मानल्याशिवाय 
प्रमादाचे निरूपण कसे करायचे या कोड्याला तोंड 
द्यावे लागते अमे आपल्या लक्षात येईल. मला 
म्हणायचे आहे की प्रमादाची कोणतीही उपपत्ती 
केव्हातरी जे नाही त्याचे अस्तित्व स्वीकारून 
आत्मनाश करून घेते. जेव्हा मी म्हणतो कौ 
५ डेस्डिमोना कॅसिओवर प्रेम करते ' तेव्हा आप- 
ल्याला डेस्डिमोनाचे कॅसिओवरील अविद्यमान 
(1070818161) प्रेम मानावे लागते असे दिसते, 
परंतु अविद्यमान एकशूंग मानणे जितके चुकीचे माहे 
तितकेच तेही चुकीचे आहे. म्हणून अवधारणाची 
सबंध उपपत्ती दुसर्‍या कोणत्या तरी रीतीने स्पष्ट 
करावी लागते. आता मी नकाशाच्या प्रश्‍नाकडे येतो. 
समजा आपण असा नकाक्या घेतला : 
ऑथेल्लो 
| 


विश्‍वास आहे 


डेस्डिमोना---->कॅसिओ 
प्रेम करते 
नकाशा तयार करण्याचा हा प्रश्‍न आपल्याला वाटतो 
तितका चमशकारिक नाहो, कारण संकेतव्यापाराच्या 
उपपत्तीचा तो भाग आहे. त्या प्रकारचा संकेतव्यापार 
कोठे आणि कसा चुकीचा ठरेल हे ओळखणे महत्त्वाचे 
आहे: जे चुकलेले असते ते येथे आणि असे की 
संकेतात दोन वस्तू जोडणारा संबंध आहे, परंतु 
वास्तवात तो त्यांना जोडत नाही. विःवासाच्या 
ताकिकोय आकाराची कोणतीही घटना अव- 


शद 


काशात घडू शकत नाही. जेव्हा मी ' ताकिकोय 
दृष्ट्या एकाच आकाराची ' असे म्हणतो तेव्हा मला 
अभिप्रेत असते की एकाचे घटक दुसर्‍याच्या 
घटकांच्या जागी क्रमाने ठेवले तर पहिल्यापासून 
दुसरे आपल्याला प्राप्त होऊ शकते. जर मी म्हणालो, 
“ डेस्डिमोना कॅसिओवर प्रेम करते ' तर त्याचा 
आकार आणि “अ, ब च्या उजवीकडे आहे याचा 
आकार एकच आहे. त्यांचा आकार एकच आहे, 
आणि मला म्हणायचे आहे की विश्वासाचा जो 
भाकार असतो त्य़ा आकाराचे अवकाशात काहीही 
घडत नाही. येथे आपल्याला एक नव्या प्रकारची 
वस्तु सापडली आहे. आपल्या प्राण्युद्यातात एक 
नवीन पशू सापडला आहे, जुन्याच जातीची एक 
नवोन व्यक्‍ती सापडली नसुन, नवीन जातीच 
सापडली आहे. या शोधाचे श्रेय मि. व्हिटगेन्स्टाइन 
याला आहे. 


ताकिकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर विश्वासाच्या, 


बावतीत बर्‍याच गोष्टी चमत्कारिक आहेत. त्यांपैकी 
एक ही आहे की सर्व प्रकारची विधाने आपल्या 
विश्‍वासाचे विषय होऊ झकतात. '“ हे पांढरे आहे, ' 
तसेच ' दोन आणि दोन चार होतात? यांवर मी 
विश्‍वास ठेवू शकतो. ती दोन विधाने अगदी भिन्न 
आकाराची आहेत, तरी आपल्या विश्‍वासाचे ती 
विषय होऊ शकतात त्या दोन विधानांच्या आकारां- 
तील मोठ्या भेदामुळे त्याच्यावरील विश्‍वासांचा 
ताकिकोय आकार सर्वथा एक असणे अक्कक्‍्यप्राय 
आहे, म्हणून असे दिसते विश्‍वास सर्व भिन्न प्रकरणी 
एकच असू शकत नाही, तर त्यात विरवासविषय 
विधानाच्या स्वरूपाप्रमाणे भेद करावे लागतील. 
* माझा प॒ वर विश्‍वास आहे ' आणि “ माझा फ॒वर 
विश्‍वास आहे ! अश्ली दोन वास्तवे धेतली, आणि 
जर प आणि फ॒ ही विधाने एकाच ताकिकीय 
भाकाराची नसली, तर त्या दोन वास्तवांचा आकार 
मी एका क्षणापुर्वी सांगितलेल्या अर्थाने (म्हणजे 
“माझा विश्‍वास प वर आहे! या वास्तवापासून 
आपण “* माझा विइवास फ़ वर भाहे' हे वासव 
पहिल्यातील घटकाऐवजी दुसर्‍यातील घटकांचा 
कवन... 
[ ७. सकर्मक क्रियापदे संबंधव उक्त अ 
पदे ( ॥७॥॥)७ ० ॥॥७ 1९1811.) ) म्हणत 


नवभारत 


सतात, आणि संबंधाने जोडलेल्या व 
त. -अनुवादक ] 


मे, १९८० 


प्रतिन्यास करून मिळवू शकतो या अर्थाने ) एकच 
असु शकत नाही. याचा अर्थ असा आहे की विश्‍वास 
स्वतःही उचित अर्थाने एकच पद असू शकत ताही. 
विशवासविषयाच्या स्वरूपानुसार विशवासाचेही भिन्न 
ताकिकीय आकार असावे लागतील. म्हणून भिन्न 
प्रकरणातील विश्‍वासाची दनी एकता भ्रामक 
असली पाहिजे. 

ज्या विषयाचे मी या क्षणी निरूपण करीत आहे 
त्यात दोन गोष्टी लक्षणीय आहेत. पहिली म्हणजे 
विश्‍वासविषय विधान विश्‍वासात एक स्वतंत्र वस्तू 
म्हणून येते हे मानण्याची अशक्‍्यता, आणि दुसरी 
म्हणजे गौण क्रियापदाला त्याच्या पदांबरोबर* 
विशवासविषयातील एक पद म्हणून मानण्याची 
अशक्यता. या मुद्द्याच्या वावतीत काही वर्षांपुर्वी मी 
मुद्रितरू्पात मांडळेली अवधारणाची उपपत्ती अति- 
सरल होती असे मला वाटते, कारण त्यावेळी 
विषग्रगत क्रियापद त्याच्या पदांप्रमाणेच वस्तु म्हणून 
आपण मानू शकतो, जणू काही 'प्रेम करते! हे 
डेस्डिमोना आणि कॅसिओ यांच्या ओळीत विदवास 
या संबंधाचे पद म्हणून आपण ठेवू शकतो, असे मी 


म्हणालो होतो. म्हणून मी काही वास्तवांत दोन 
क्रिप्रापदे असतात यावर आजच्या व्याख्यानात एवढा 


भर देव आलो आहे. आज मी जे बोलतो आहे 
त्यापैकी इतके भीत भीत सांगितलेळे आणि भडचणी 
दाखविणारे आहे यावहूल आपण मला क्षमा कराल 
अशी मी आद्या करतो. हा विषय फारसा सोपा 
नाही आणि त्याचा कोणी फारसा विचार अगर 
चर्चाही केलेली नाही, अगदी अलीकडच्या काळा- 
पर्यंत जवळ जवळ कोणीही विश्वासाच्या स्वरूपाच्या 
प्रश्‍नाचा विचार अवऱ्य त्या ताकिकीय साहित्या- 
निशी केलेला नाही, आणि म्हणून आपल्या चर्चेत 
फारच थोडी मदत मिळते, आणि म्हणून प्रश्‍नांची 
स्पष्ट उत्तरे देण्यापेक्षा त्यातील अनेक 'मुद्दघांबाबत 

डचणी दाखविण्यात समाधान मानावे लागते. 
४. परिभाषेचा प्रश्न 

न विश्‍वास ठेवणे !, * इच्छिणे ' इत्यादि क्रिया- 
पदांना आपण काय नाव द्यावे? मला त्यांना * वैधा- 


स्तूंना त्या संबंधाची 


तार्किकीय परमाणुवादा'चे तत्त्वज्ञान- २ 


निक क्रियापदे ' (010०911019 1] ४९05) असे 
नाव द्यावेसे वाटते. हे ताव केवळ सोयीकरिता सुच- 
विलेले आहे, कारण त्या क्रिप्रापदांचा आकार एक 
वस्तु एका विधानाशी संबद्ध करण्याचा आहे. मी 
स्पष्ट केल्याप्रमाणे ती वस्तुतः ते करीत नाहीत, परंतु 
त्यांना ' वैधानिक क्रियापदे ? म्हणणे सोयीचे आहे. 
आपण त्यांना ' अभिवृत्ति ( 8000068 ) म्हणू 
शकाळ, पग मला ते आवडणार नाही, कारण 
तो मानसशास्त्रीय शब्द आहे, आणि जरी आपल्या 
अनुभवातील सर्व उदाहरणे मानसशास्त्रीय असली 
तरी मी ज्या क्रियापदांसंबंधाने बोलत आहे ती सर्वे 
मानसक्शास्त्रीय आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. 
तशा प्रकारची गोष्ट मानण्याचे कधीही कारण नसते. 
आपण नेहमी स्पिनोझाच्या परमेश्‍वराच्या अनंत 
गुणांचे स्मरण ठेवावे. जगात त्याच्या अनंत गुणांचे 
तुल्यरूप काही असेल हे नेहमीच संभाव्य असते. 
आपल्याला त्यांचा परिचय नाही, परंतु मानस आणि 
भौतिक यांनी सबंध विव संपते असे मानायचे 
कारण नाही; म्हणून एखाद्या ताकिकीय वस्तुप्रका- 
राची सर्व उदाहरणे ताकिकीय नसलेल्या अमुक 
प्रकारची आहेत असे आपण कदापि म्हणू शकत 
नाही : आपल्याला हे ज्ञात होण्याइतके आपल्याला 
जगाचे ज्ञान नाही. म्हणून विश्‍वास आणि संकल्प 
यांचा आकार असलेली सवे क्रियापदे मानसशास्त्रीय 
आहेत असे मी सुचविणार नाही. मला माहीत 
असलेली सवे तशी आहेत एवढेच मी म्हणू शकतो. 
माझ्या व्याख्यानांच्या आराखड्यात मी म्हटलेले 
मला दिसते की मी आज सत्य आणि असत्य यांचे 
निरूपण करणार होतो. पण त्यांच्यासंबंधी, विशेषतः 
ती या चर्चेत सतत येत असल्यामुळे, सांगण्यासारखे 
फारसे नाही. जी गोष्ट आपल्याला सत्य किवा असत्य 


३७ 


म्हणून सुचते ती म्हणजे विधान, आणि विधान तर 
काहीच नसते ( 0०१088 )« परंतु ज्याप्रमाणे 
विधान सत्य किंवा असत्य असते, तसा विश्वासही 
असतो, तेव्हा जगात अशी वास्तवे आहेत की जी सत्य 
किंवा असत्य असतात. मी थोड्या वेळापूर्वी म्हणालो 
की सत्यासत्याचा भेद वास्तवांत नसतो. परंतु ज्यांना 
आपण * विदवास ' म्हणतो त्या वास्तवांच्या विदेष- 
वर्गात असा भेद असतो, याअर्थी की विश्‍वास सत्य 
क्रिवा असत्य असू शकतो, आणि तरी तो या दोन्ही 
प्रकरणी वास्तवच असतो. ज्या घडत नाहीत अशा 
गोष्टींच्या इच्छांना आपण त्याच अर्थी असत्य म्हणू 
शकतो. सत्यता आणि असत्यता ही त्यांत शिरणाऱ्या 
विधानांवर अवलंबून असते. अवेक्षण (00- 
०७७०॥) सरळ वास्तवाकडे जाते, विधानांच्या 
द्वारा नव्हे, असे मला वाटते. आपण जेव्हा वास्तव 
अवेक्षतो तेव्हा त्यात 'चूक येत नाही, कारण ज्या क्षणी 
वास्तव आपला विषय असते त्याक्षणी चूक व्यावृत्त 
(९०]ए१९0) होते. सत्यापन (४०1०७01) 
अंततः वास्तवाच्या अवेक्षणात विलीन झालेले आढ- 
ळेळ असे मला वाटते. म्हणून अवेक्षणाचा ता्किकीय 
आकार त्यात वास्तव येते या एकाच कारणास्तव 
विश्वासाच्या ताकिकीय आकाराहून भिन्न आहे. 
त्यातून अनेक ताकिकीय अडचणी उऱ्भूभवतात, 
परंतु त्यात शिरण्याचा माझा इरादा नाही; परंतु 
मळा वाटते आपल्या लक्षात येईल की विश्वास 
असण्याप्रमाणेच अवेक्षणातही दोन क्रियापदे येतात. 
ज्या प्रकारे अवेक्षण विश्‍वासाहून भिन्न आहे, त्याच- 
प्रमाणे ईहन ( ४०100 ) इच्छिण्याहून भिन्न 
आहे असे मानण्याकडे माझा कल आहे. पण या 
मताची चर्चा करण्याकरिता आपल्याला तकशास्त्रा- 
पासून फार दूर जावे लागेल. € अपूर्ण ) 


-रव्डदण तिथदथन” 


नश 
ह. वझिरठवडा 


“वि. ल. घारूरकर 


“ दर्पण ': मराठी वृत्तपत्रसुष्टीचे बीजांकुर 


एखाद्या विशाळ अशा वटवृक्षाप्रमाणे मराठी 
वृत्तपत्रसृष्टीचा व्याप मोठ्या प्रमाणावर विस्तारित 
झाला आहे. अन्य प्रांतांच्या तुलनेने महाराष्ट्राच्या 
जनजीवनात प्रकट होणारी विलक्षण अश्ी राजकीय 
जागरूकता, सामाजिक प्रगल्भता आणि नवनव्या 
संकल्पनांचा जाणीवपुर्वक स्वीकार करण्याची मनाची 
तयारी पहिली, की या सवे दीघकाळीन फलितांचे 
प्रारंभिक मूळ स्वरूप म्हणून पहिल्या मराठी वृत्त- 
पत्राचा म्हणजे * दर्पण ! चा निदेश करावा लागतो. 
- लोकशाहीतील लोकशिक्षणाचे प्रगत आणि संतु- 
लित असे माध्यम म्हणून वृत्तपत्रांचा महाराष्ट्राच्या 
कानाकोपऱ्यात झालेला विस्तार पाहिला, की त्याच्या 
मूळ स्वरूपाचे दर्शन धेणे अधिकच अगत्याचे ठरते. 
ज्ञान-विज्ञानाचे स्वागत करताना वृत्तपत्रांनी घेत- 
हेला पुढाकार, सामाजिक सुधारणांचा आग्रही असा 
पुरस्कार, बहुश्रुत नि विवेकी समाजाची जडण-घडण 
करण्यासाठी वृत्तपत्रांनी बजावलेळे कार्य या सवं 
बाबींचा विचार केल्यास * दर्पेण ! मध्ये मराठी 
वृत्तपत्रसृष्टीच्या प्राथमिक बीजांकुराचे दशन घडते. 
* दपेण पूर्वीचा अंघःकार': ' दपंण'च्या प्रका. 
शनाचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी द्पेणपुवं काल- 
खंडाचा विचार करावा लागतो. आंग्ल सत्तेच्या 
दडपणाखाली वावरत असताना बंगाल आणि महा- 
राष्ट्रात एकेका' नवनव्या झ्ञानचक्षूंचा प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे प्रत्यय येऊ लागला होता. २६ जानेवारी 
१७८० रोजी सर ऑगस्टस डिकी यांनी * बेंगाल 
ग्रॅझेट | या साप्ताहिकाचे प्रकाशन करून पत्रसृष्टीचा' 
पहिला दीप प्रज्वलित केला. १७८९ मध्ये मुंबापुरीत 
“ बॉम्बे हॅरोल्ड ' या पत्राचा जन्म झाला, तद्वतच 
१७९० व ९२ मध्ये “बांम्बे गॅझेट? व * बॉम्बे 
कुरियर ' ही वृत्तपत्रे प्रकाशित होऊ लागली, या सव 
पत्रांचे स्वरूप हे साम्राज्यसत्तेज्ी बांधिलकी असलेले 
आणि त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणारे असे होते. 
१८ व्या शतकाच्या अंतिम दशकात ज्ञानाच्या 
प्रसाराला क्रांतिकारक कलाटणी मिळाली. कल- 
कतत्यानजिक श्रीरामपुर येथे डा. विल्यम कॅरे यांनी 
भारतीय भाषांचे खिळ ( टाईप) पाडण्याचा यशस्वी 


प्रयोग आरंमिला. ख्थिस्ती धर्माचा प्रसार करणे हे 
ध्येय या उपक्रमात अनुस्यूत होते. पण त्यामुळे 


चळ 


अप्रत्यक्षपणे भारतीय भाषांच्या प्रभावी माध्यमातून 
ज्ञान प्रसारास साहाय्य झाल्याचे दिसते. 

प्रस्तुत मिशनकडून १८०५ मध्ये मराठी व्याक- 
रणाचे ग्रंथरूप प्रकाशन झाले. १८ १६ मध्ये गंगाधर 
भट्टाचाये यांनी आपले * बेंगाल गॅहेट ? हे पत्र वंग 
भाषेत प्रसिद्ध करून पहिल्या भारतीय पत्राच्या 
प्रकाशनाचा बहुमान संपादन केला. उपरोक्‍त मिश्न- 
कडून पुढे : समाचार देण? हे साप्ताहिक आणि 
* दिग्दर्शन ' हे मासिक प्रकाश्षित होऊ लागले. 

१८२१ मध्ये सुधारकांचे अग्रणी राजा राममोहन 
रॉय यांनी 'संवाद कौमुदी ? या पत्राचा आरंभ 
करून भारतीय प्रजेशी, त्यांच्या राजकीय जाणिवांद्यी 


. वे सामाजिक समस्यांशी सुसंवादच सुरू केला. या 


बरोबरच बंगाल मध्ये अनेक वृतपत्रांचा उदय झाला. 
१८२२ मध्ये फर्दुमंजी गझवान यांनी * मुंबई 
समाचार " सुरू केला. १८२६ मध्ये * उदन्त मातंड! 
हे पहिले हिंदी पत्र प्रकाशित झाले. या सर्वे उपक्रमा- 
मध्ये नावीन्यापेक्षा अनुकरणावरच अधिक भर होता. 
तदनंतरच्या दशकात मात्र काही नवे धाडसी प्रयोग 
सुरू झाले. ' दर्पण ! च्या रूपाने पुर्वीचा अंघ:काराचा 
कालखंड संपुन जागृतीचे नवे युग सुरू झाले असेच 
म्हणता येईल. 
रोजी “दर्पण ' या 
प्रकाशित झाला, नि त्या बरोबरच मराठी वृतपत्र- 
सृष्टीची मुहुर्तमेढ रोवली गे न 
बाळशास्त्री जांभेकर हा अंक मराठीबरोबरच इंग्रजी 
भाषेतही प्रसिद्ध करीत असत, “ दर पंधरा दिवसांत 
छापावयाचे पु 
महिन्यात रू, 


जांभेकर हेच असल्याचे सिद्ध होते. 


री निम्मा मजकूर इंग्रजी व तिम्मा मराठी अक्षी 
डमी भाकाराची ८ पाने प्रत्येकी दोन कॉलम 


* दर्पण ': मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे बीजांकुर 


मॅजकु राने यकत असत, भारतीय जनतेच्या आशा- 
आकांक्षांचे प्रतिबिब दर्पणांच्या रूवीने राज्यकर्त्यांना 
दिसावे आणि परकीय राज्यकर्त्यांच्या कार्याचे स्वरूप 
जनसामान्यांच्या लक्षात यावे असे दुहेरी संवादाचे 
उद्दिष्ट * दर्पण कारांनी उराशी बाळगलेले दिसते. 
वृतपत्राने शासन आणि प्रजीजेन यांतील ' दुवा ? 
म्हणून कार्य करावे, हे आजचे पत्रकारितेचे नीतितत्त्व 
दपेणंकारांनीही कसीशीने पाळल्याचे दिसते. 
दर्षणातील इंग्रंजी विभागाचे ब बॉम्बे दर्पण ! 
असे नामाभिधान असे. या स्तंभातील विशुद्ध आणि 
शास्त्रोक्त लेखनाचा प्रभावी असा परिणाम होऊन 
बॅपणचें राजदरबारात बऱ्यापैकी प्रभुत्व निर्माण 
झोले होते. 
वर्पणाचे प्रारंभिक प्रकाशन काळेबादेथी रस्त्या- 
वैर व नंतर फोट भागातील बेल लेन येथून होत 
असे. सुंमारे चौर महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतर 
दर्पण हे साप्ताहिक स्वख्पात निघू लागले. 
सर्वेलमावेदाक विषयांचे प्रतार्बिब ! भारतीय 
समाजाला शास्त्रीय दृष्टी, सामाजिक बदलाची 
जाणीव प्राप्त व्हावी, राजकीय जागरूकतेची महती 


पटावी या हेतूंनी दर्पण ? कारांनी आपल्या पत्रातून 
बहुविध स्वरूपाच्या विषयांचा सांगोपांग विचार 
केल्याचे दिसून येते. 


कधी एखादा वैज्ञानिक झोघ * दर्पण कार . 


साद्यंतपणे कथन करतात, तर कधी राजकीय सुधार- 
णांची महती सांपून त्यावर माभिक भाष्य करतात. 
उदा., खगोलशास्त्रातील ग्रह नि तारे यांची माहिती, 
बाष्पयंत्रे व त्यांची रचना यांचे ते वर्णंन करतात. 
अन्य एका लेखात त्यांनी आंग्ल देशातील राजकीय 
सुधारणांचे कथन केले असून अप्रत्यक्षपणे त्याची 
'स्वदेशातही कह्ी गरज आहे ते सुचित केले आहे. 
ख्मिस्ती मिद्यनऱ्यांवर समतोल अश्यी टीका करून 
* दर्पण'कार त्यांचे खरे स्वरूप प्रकट करताना 


दिसतात. याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे दर्पण- 
कारांनी सामाजिक सुधारणांचा आग्रहाने पुरस्कार 
केलेला दिसतो. जातिभेदनिमूलत, विधवापुनविवाह, 
स्त्री-शिक्षण या व अशा अन्य सामाजिक सुधारणांचा 
पुरस्कार दपणकार हिरीरीने करतात. म्हणजेच 
राजकीय जाणिवा प्रस्फुरित करणे आणि नव्या 
सामाजिक बदलाची . तयारी - म्हणन जन्मनाची 
मशागत करणे हे आजही मराठी. वृत्तपत्रे करीत 


-रै९ 


असलेले महत्त्वपुर्ण काये दर्पंणकारांनी सुरू केळे असे 
म्हणता येईल. १ र 5 
साटक-करमणूक यांची चर्चा करून लोकरंजनाचे 
कार्यही वृत्तपत्रांना करावे लागते. रंगभूमी, चित्रांगण 
अश्या स्वरूपाच्या सदरांतून लोकाभिरुची संपन्न 
करण्यास वृत्तपत्रे हातभार लाबताना दिसतात. 
* दर्पण ' मधील * तांट्यशाळेला प्रोत्साहन देण्याचा 
विषय याच संदर्भात महत्त्वाचा वाटतो. : 
सरकारच्या कार्यावर टीका-टिप्पणी करणे 'व 
जनहितैषी सुचना मांडणे हे विद्यमान पत्रकारितेचे 
पहिले वहिले कार्यही द्पेणकारांनी केलेले आहे. 
सामान्य जनतेची सुखदु:खे वेशीवर टांगणाऱ्या 
तक्रारी-सुचना-गैरसोयी यांचे ' वाचकांचे मनोगत? 
या स्वरूपात आढळणारे आजच्या वृत्तपत्रातील 
विश्याल असे स्वरूप पाहिले की, अल्पक्षा प्रमाणात 
का होईना अश्या पत्रलेखनाची सुरवात दपेणातूत 
झाली आहे असे म्हणता येते. एवढेंच काय आज 
अगदी मोजक्या व बर्‍यापैकी वृत्तपत्रांत आढळणारे 
* ग्रंथपरीक्षण ' हे सदरही ' दर्पेण मध्ये प्रकर्षाने 
आढळते, हे विशेषत्वाने नमूद केले पाहिजे. समा- 
धीवरील अश्रू पुसणार्‍्या मृत्यूलेखांनाही दर्पणकारांनी 
जाणीवपूर्वक स्थान दिलेले आहे. हे सवे स्फुट साहित्य 
हे सद्यःस्थितीतही मराठी वृत्तपत्रांचे मूलभूत अंग 
बनले आहे. आजच्या मराठी वृत्तपत्रांत प्रकटणाऱ्या 


सर्व सदरांचा प्रारंभ करून * दर्पंण'कारांनी मराठी 
वृत्तपत्रसृष्टीचा पायाच घातला आहे असे म्हणता 
येईल. व 
प्रस्तावातीळ उद्दि्कथत : शुक्रवार ता. ६ 
जानेवारी १८३२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या * दर्पण'च्या 


पहिल्या अंकात प्रकाशनाच्या उद्िष्टाचे साद्यंत कथन 
केलें आहे. मराठी वृत्तपत्रसृष्टीच्या उभारणीत 


पायाभूत ठरलेल्या या प्रस्तावात पत्रविद्येच्या मूल- 
भूत कल्पनांचीही चर्चा केलेली आहे. त्यादृष्टीने या 
प्रस्तावाची चिकित्सा उपयुक्त ठरणार आहे. 
या प्रस्तावातील महत्त्वाचा गाभा उद्धृत केल्यास- 
“ ... स्वदेशी लोकांमध्ये विलायतेतील विद्यांचा 
अभ्यास अधिक व्हावा आणि या देशाची समद्धिव 
एथील लोकांचे कल्याण याविषयी स्वतंत्रपणे व 
उघडरीतीने विचार करण्यास स्थल व्हावे... ” 
असे सांगून दर्पणकार “... मनोरंजन करणे, चालते 
काळाची वर्तेमाने कळब्रिणे आणि योग्यतेस येण्याचे 


१७४५ 


मार्ग दाखविणे याविषयी दपेण आपणास मोठी 

उत्कंठा आहे ” असे प्रतिपादन करतात. 
हिंदुस्थानातील लोक, धर्मे व विद्या या विष- 

यीची इंग्रजांची मते भारतीयांना कळावीत व विला- 


यती विद्या व कलाकोशल्ये यांचा स्वहितासाठी 
वापर व्हावा असा आदानप्रदानाचा दुय्यम हेतृही 
दर्पणकार वाळगतात. वृत्तपत्राचे संतुलित मत असावे 
हा संकेत- “... कोणा एकाचा पक्षपात क्रिवा 
नीचपणा या दोघांचा “ मळ ' दर्पणास लागणार 
नाही. कारण दर्पण छापणारांचे लक्ष निष्कृत्रिम 
आहे,” अशा सुस्पष्ट शब्दात “ दर्पण'कार आपले 
धोरण प्रतिबिवित करतात. 


या सर्वे उद्िष्टकथनात, देशाची समृद्धी आणि 
कल्याण या विषयी लोकांना स्वतंत्रपणे व उघड 


रीतीने विचार करावयास लावणे हे अत्यंत महत्त्वाचे 
उद्दिष्ट होय. स्वतंत्रपणे मत बनविण्यासाठी लोकां- 
समोर सर्वे बाजूचे ज्ञान ठेवून त्यांना जागरूक मत- 
प्रतिपादनासाठी साहाय्य करावे हे ईप्सित साध्य 
करण्यासाठी मराठी वृत्तपत्रांची वेगाने वाटचाल 
जाळू आहे. या वाटचालीचे उगमस्थान अशा प्रकारे 
* दर्पेण 'च्या प्रस्तावात सुक्ष्मपणे शोधता येते. 

असे पत्र... असा संपादक : वाळशास्त्री 
जांभेकरांच्या प्रवर नि तेज:पुंज अश्या वुद्धिमत्तेचा 
ध्रभाव दर्पण? मध्ये प्रतिविबित झाला आहे. संस्कृत, 
लॅटिन, गुजराथी व इंग्रजी भाषेवरील त्यांचे प्रभुत्व 
त्यांची बहुश्रुतता नि अनुभवसंपन्नता रथी-महारथी 
मराठी संपादकांच्या मालिकेच्या अभ्युदयाला प्रेरणा- 
दायी ठरली आहे. शास्त्रीय ज्ञानाची चिकित्सा करणारे 
त्यांचे जिज्ञासू मन इतिहास व संस्कृतीच्या अभ्य़ासा- 
तही रमले. असिस्टंट प्रोफेसर, अक्टिंग प्रोफेसर, 
बोड ऑफ एज्युकेशनचे सदस्य, शाळेचे डायरेक्टर 
अश्या विविध पदांवर कार्य करताना त्यांना आलेला 


नवभारत 


मे, १९८० 


सर्वस्पर्शी अनुभव त्यांच्या पत्रेकारितेसं उपयुक्त ठरला 
आहे. रॉयल एशियाटिक सोसायटी आणि  जिओ- 
ग्राफिक सोसायटी ऑफ इंडियाच्या डो बन 
पत्रिकांतून शोधनिबंधांचे लेखन करणारे तें प 
मराठी संशोधक ठरले. पत्रकार हाही एका प्रका 
समाजशिक्षकच असतो, हे जांभेकरांनी दाखवून दहि - 
२४ रु. वाषिक वर्गणी आणि ३०० वगगेणीदारांचा 
संच असलेला दर्पणचा प्रपंच ९६ जूत्त १८४० र्य 
थांबला, ' लेबल केस'मध्ये अडंचणीत येऊन ' दर्पण'चे 
विचारप्रकांशाचै पंरिवतनकार्य थांबले. _ 
खुह्‌ं वाळशास्त्री जांभेकर हे विनावेतन संपादकार्चे 
कार्ये हे सन्माननीय म्हणजे मानद स्वरूपात करीत 
असत. पत्रव्धवसायं हा ' सतीचे वाण ' मानून काये 
करण्याचे सेवाब्रत होय, अशी उज्ज्वल परंपरा 
निर्माण करण्यासाठी दर्पणकारांनी आपल्या कार्य- 
कतृत्वाचे साहाय्यच केलेले आहे. 
श्री. बाळशास्त्री जांभेकरांनी आपल्या कार्याने 
पत्रकारितेमधील सेवाब्रताचा, संतुलित समतोल 
विचारपद्धतीचा, जनहितैषी लि्षाणांचा पायोचं 
घातला आहे. ' दपणा च्या रूपाने उंगवलेल्य़ा 
बीजांकुराने मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचा विशालकाय 
स्वरूपाचा वटवृक्ष उभा राहिला आहे. एकाहून एक 
सरस अशी वृत्तपत्रे नि अष्टपैलू कतृंत्वाचे स्य़साची 
संपादक यांची मालिकाच पुढे आली आहे. 
दर्पणाच्या बीजांकुरानेच हा पत्रसृष्टीचा वेलू 
गगनावरी नेला आहे. पत्रसृष्टीच्या प्रशांत अश्या 
महानदीचा मूलस्रोत या स्वरूपात * दर्पण 'चे महत्त्व 
विज्षेष प्रकर्षाने जाणवते. दर्पणपूर्वीही * मुंबापूर 
वर्तमान * नामक पत्र प्रसिद्ध होत असे, पण मराठी 
वृत्तपत्रसृष्टीचा खराष्षुरा पाया हा “दर्पण! च्या 
भरीव कामगिरीमुळे घातला गेला आहे हे विशेष- 
त्वाने नमूद केळे पाहिजे. 


संदभे- 


१) कानडे रा. गो., मराठी नियतकालिकांचा 


) जोशी वि. कृ. ) लेले रा. के., मराठी व 
सातोस्कर बा. द., दिग्दर्शन 
सप्टे. १९५८, पृ ५५-६४ 

शेजवलकर त्र्य. शं., नवभारत मासिक, 
देसाई संजीव * मराठीतील पहिले वृत्त 
दर्पेण संग्रह - मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहा 


इतिहास (१८३२ ते १९२३७) पृ. ११५-१७ 
रत्तपत्रांचा इतिहास खंड 
पूर्वे काल मराठी मासिक 


१ पू. २८९ (१७८०-१८८०) 
ची शंभरी, लेखांक १, अमूल 


रि 


जुलै १९५१ 
पत्र', दै, नवशक्ती, दि. ६- 
लय प्रकाशन, १९४६ 


१-८० पू.६व७ 


नातक 


उड डएय 


-करखगघल चिन, 
_"रडडटण ८229-85 र 


म्रे. पु. रेगे 


लबंदे-पाटणकरवादातील मुद्दे- ३" 


1 कम 


: आता हेगेलच्या सौंदर्यशास्त्राकडे वळूया, हैगेलचा 
पुढील उतारा घ्या: 

४६ कुण छा] 1608911 0०७१ णि 8 पी0पा- 
९॥४ ४॥७ 8118178 फ8 0881018000 णी 
४67० ल 61009परगिप] ६00 (७ 
0 डा$ एुभा७781]४. "४४० ०७४०४०१ 890- 
७०७ 0000 ए0९ 101766. गग 10 गी 
1800 ७ 118४6 & 0०0शा, 9 भाष, 8 
हा111681100; _ घ्या0 ॥. १पतापया. (0 
५॥७ ए० छु 18 करााडठ ९३70०४9011. 
७! ॥७ 886, 09 91010819110९0 छत 
"७छा8ळपया 0 हला ढणाशा; 80 
पाता ऱ, 10630 ७० 9४९०४ ०1 णा 
हाणाह्ठ ७7०१पर्ण/ 80_9888 मा0 ९800 
गोभ छे णा चपला डफ 0 11७1॥1- 
लपोडपएर 18 पणगष्ठ शोण 016 ९५- 
079७ ७०. (130 8४७0 9१108९, 
पे०पी१ांगष१्ट णाणठ 0ा' 1688 18 ष्टाँश९० 08 
810 धि)७ 6880118) 6511088100 ० ७ 
शार र०्पा७०ॉ. शा कफ 0081211890 
85 ०००७, * 8ुणां3581100” 18 1.8 
५1118 8100011019 ०1 1त०8, णार ० 
8770801४०१ उज० (8 छा0]108 ४९७ 
7००७७ ०0७७ा्शाळा डा वेश 98, 
8810 हार्ड लि फोडते गि १0४7.) 
जाणा ७७ 8०(ए७] पाट ७३७०प७ते, 88 
87) ७६00010 प 08४ 8081180 010 
००॥७॥७ 0 8 0008 1100) 8 180प ए0108 


ल 8९61068. ..” (॥॥० 108077? णः 
पप७ १, 0४ ७. छा. 1. प्हू, पफ, 
प. ?, 5. 08ाद्षर्शीला, 1,०णतला, 1920, 
ए.131) र 

ह्याचा अथे असा, की कलाकृतीला एक आझयसुत 
असते. ( परिकल्पना “ उत्तेजित करणारी कान्टची 
संकल्पना ). हाच कलाकृतीचा “ अर्थ ' किंवा तिचे 
। उद्दिष्ट « ह्या आशयसूत्राचा झालेला कलात्मक ' 
किवा सौंदर्यात्मक आविष्कार म्हणजे सिद्ध किंवा 
मूर्त अशी कलाकुती, तिसरी गोष्ट अशी, कोहा 
आविष्कार अल्ला पद्धतीने झालेला असतो, को 
त्यामुळे कलाकृतीचा तपशील आणि तिचे हे आशय- 
सुत्र एकमेकांत पूर्णपणे मिळून गेलेले असतात. मूतं 
कलाकृतीमध्ये झालेल्या ह्या आशवसुत्राच्या आवि- 
हकारात ते आशयसूत्र विलीन झालेले असते. ह्याच 
वरिच्छेदाच्या अखेरच्या दोन वाक्यांत हेगेलने असे 
म्हटले आहे, पां 8 81116 1068. .. फाणला 
10003 गिा७ एपिठ0811101149] ॥हडा8 ला 
पाठी 0७ भाणिए७ हॉटणणपा७ 18.01 18 
० ४७४१० शेह्ठणं11०॥०७. ग. 18 ठप 
६॥७ 0७६७1॥1०१ ७७०४पला एणांठ) छटाए७8 
७७ ७७. ठणण€७ ०." म्ह्णजे 
हे जे आशयसूत्र असते, तो एक केवळ अमूर्त अर्थ 
असतो. त्याची तपशीलवार विकास करून केडेलो 
मांडणी म्हणजे एक मूर्त असा पूर्ण ( 00101010 
४०६७॥॥७४ ) असतो आणि ती कलाकृती असते. 

कलाकृती हा जो मूर्त पूर्ण असतो, त्याचे हेगेलंला 
अभिप्रेत असलेले स्वरूप अधिक स्पष्ट करणे इष्ट 


क एप्रिळ, १९८० अंकात ' लवंदे-पाटणकरवादातील मुहे-२ हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. 
भे अंकात ह्याच लेखाचा शेवटचा भाग प्रसिद्ध होत आहे. . | * 


न. भा. ९६ 


४8२ 


ठरेल. हेगेलचे सूत्रवाक्य असे आहे: “... 0७७१४४ 
18 1008.” (कित्ता, पृ. १५३ ) सौंदयं म्हणजे 
“आयडीआ'. 'आयडीआ? ह्या पारिभाषिक शब्दाचा 
अर्थ असा, की ' आयडीआ? म्हणजे संकल्पनेने 
( नोशन ) स्वतःपलीकडे जाऊन, स्वतःला बाह्य 
विषयात्म वास्तवात ( 00166001४6 "७६५ ) 
प्रकट करून सिद्ध केलेली मूत व एकात्म अज्ली 
समग्रता. (॥॥० 1१68 18 10६ &हा॥]19 गाल 
1त681] पर छयात 8पुंला एफ़ ०! 16 
1०१०१. [6 18 पृ्ण(6 88 पाल 118 ह 6 
बाते 00]ं००1ए6 70819; 1 18 ॥0ए6ए७' 
का) गुगली पाला त068 0 
एग 116 1० 88 ४7 ००७०५१७ 
छिर्लळ, 0प 18 18001 180 प शणांला 
पिठ ॥०ति 1186118 801-१6181101116१ 
-«« ८0 तर ६ (1.6. छराढ आण्पाला ) 
0187116618 18 8 ॥०७].४. कित्ता. पू, १५२, 
१५३). 
आता जे जे आहे ते अतिवार्यपणे * आयडीआ *- 
च्या अस्तित्वात अंतर्भूत असते. (41 ॥॥151 
€हांहा8, शा, 188 ०! जिप 11 80 
187 88 11 188 क्थीया 0 6ळाछाहा08 0 
6 1१९8. कित्ता. पृ. १५३ ) तेव्हा “ सौंदर्य 
म्हणजे आयडीआ ” एवढेच म्हणून भागणार नाही. 
पुढे जाऊन सौंदर्याचे वैशिष्ट्य कश्यात असते हे 
स्पष्ट करावे लागेल, आणि हेगेलने ते केले आहे. 
"“« पुर ००९८६४५४६४ प)” ॥॥617000'6 ७6 
प्पाल्त 88 6 ४6728१८00८8 82770777८2 
०1७ 1त९७.” “सुंदर वस्तु म्हणजे आयडिभाचा 
इंद्रियसंवेद्य असा आभास होय.” ही हेगेलने सुंदर 
वस्तूची व्याख्या म्हणून दिली आहे. हेगेळची ' 561 - 
8प०प8 861010)181100/ची कल्पना अशी स्पष्ट करता 
येईल : सुंदर वस्तू किवा कलाकृती ही “ आयडीञा' 
असते, म्हणजे संकल्पनेने स्वत:पलीकडे जाऊन 
स्वतःला दिलेले इंद्रियसंवेद्य, विशिष्ट आणि बाह्य 
असे रूप असते. आता ज्याला आपण निसगं म्हणतो, 
तीही इंद्रियसंवेद्य, विशिष्ट, बाह्य वस्तूंची व्यवस्था 
असते. कलाकुतीकडे जर केवळ एक बाह्य, विशिष्ट 
बल्क स्हणून नापण पाहिले, (किवा एक बाह्य, 
विशिष्ट वस्तु एवढेच जर कलाकृतीचे संपुर्ण स्वरूप 


नवमारत 


मे, १९८० 


असते) तर निसगंव्पवस्थेचा एक घटक म्हणून 
कलाकृती त्या व्यवस्थेत खेचली जाईल, निसर्ग- 
नियमांकडून तिचे नियमन होईल आणि तिची स्वयं- 
पूर्णता, स्वायत्तता नष्ट होईल. तेव्हा कलाकृतीला 
इंद्रियसंवेद्य, बाह्य असे अस्तित्व तर असलेच पाहिजे 
पण ह्या अस्तित्वामुळे निसर्गाचा घटक हे स्थान 
तिला प्राप्त होता कामा नये. म्हणून इंद्रियगोचर, 
बाह्य वस्तूंचा बनलेला जो निस्गं असतो, जे वस्तु- 
निष्ठ जग असते त्याच्यापासून कलाकुंती इंद्रिय- 
संवेचता आणि - विशिष्टता. एवढीच वैदिष्ट्ये 
स्वीकारते. वस्तुनिष्ठ जग हे वस्तुनिष्ठ जग 
म्हणून कलाकृतीमध्ये अंतर्भूत नसते. पण इंद्रिय 
संवेद्यता, विशिष्टता आणि बाह्यता हे वस्तुनिष्ठ 
जगाचे धर्म स्वीकारून त्यांच्या माध्यमातुन कलाकुती 
स्वत:मध्ये संकल्पनेला मूत करते. आणि म्हणून 
कलाकृतीचे अस्तित्व जरी इंद्रियसंवेद्य आणि बाह्य 
असले तरी हे आभासात्मक रूप असते. (ए'० 
गिढ हशा810॥8 ण्लातांपया छत. शा 
०७]6०ए७ ए०॥त ४९ए९॥७]]ए पाळा छा 
110 7681 80[1-570818061668 ग ७९४४, 
एप ॥8ए७ पश] ४० हणण भातग' ०७ 
१1 0९ता&०] ०७ दव. 10 08प3 
क शं0110]17 ७8 ९ 
पैर्ग1788 6180601068 क्यात 62(ठ- 
पक्षी! खिळ पळा, यात 888 शण्0ए५॥ा 
० फ9०7०७॥७ए, छा 11501 1109111688 
प)९ १८०४६७०१०८ 10 पणा फांपा (5 612० 
७७1 8]0]1)091'81106 1 118 118 18970- 
प] 0७]०ढ्ंए० 6518061100, फन ॥॥8 
708801 "081 0015 14838 88 ८ 86 
18100 ० ७७ 100101. कित्ता पृ. १५४) 
हेगेलचा पुढचा पुहा असा की सुंदर वस्तू किवा 
केलाकृती हा स्वयंपूर्ण असा सबंध भसतो आणि ह्या 
अर्थाने कलाकृती अनन्त (1110116 ) आणि मुक्‍त 
(1700) असते. ह्या संदर्भात अनन्त ह्याचा अर्थ 
ज्याला अन्त नाही व म्हणून जे सतत विस्तारत 
रहाते ते, असा नाही. ह्या अर्थाने जे अनन्त असते- 
उदा. १, २, ३,...! ही अंकांची मालिका-- ते, 
हेगेलच्या मताप्रमाणे, आत्मव्याघाती असते आणि 
त्याच्या ठिकाणी असलेल्या अनंतत्वाला हेगेल खोटे 


लवंदे-पाटणकरवादातील मुददे- ३ 


अनंतत्व ( 108186 70% ) म्हणतो. खऱ्या 
अर्थाने अनन्त असणे म्हणजे स्वयंपूणे असा सबंध 
असणे. (...७ ४11010 0000101610 11 18011, 
॥00 81 हात1688 7०४1७७७, शादी 188 
ण्याळतांलठीाला, कित्ता. पू. १५४, भाषांतर- 
कर्त्याची तळटीप, २) स्वयंपूर्ण सबंध, त्याच्या ह्या 
विशिष्ट स्वरूपामुळे, मुक्‍त असतो. कारण त्याच्या- 
वर अन्य क्लाचे नियंत्रण नसते; तो अन्य कशाने 
निर्धारित झालेला नसतो. कलाकृतीचे प्रत्यक्ष, मूर्त, 
वस्तुनिष्ठ अस्तिव हे इंद्रियगोचर आभास (801- 
810प8 8600118110) ह्या स्वरूपाचे असते ही 
गोष्ट आणि कलाकृती हा.एक स्वयंपूर्ण सबंध असतो 
ही गोष्ट एकमेकांशी निगडित आहेत. कारण कला- 
कृतीमध्ये संकल्पनेचा इंद्रियसंवेद्य अशा स्वरूपात 
आविष्कार झालेला असतो, कलाकृती हे संकल्पनेने 
धारण केलेले, इंद्रियसंवेद्य विशिष्टांचे घडलेळे रूप 
असते. (प१७ ७०पभा$ ०. 068पॉर्‍ 18 
छॉघ]6९त फां क्ांठप)११ ) भाता 
संकल्पनेनने स्वतःला मुक्तपणे आणि पुरतेपणे 
प्रकट करण्यासाठी हे जे विशिष्ट इंद्रियसंवेद्य रूप 
धारण केलेले असते त्याचे स्थान, त्याचा र्द्जा 
जर एक बाह्य भोतिक वस्तू असा राहिला 
तर, आपण वर पाहिल्याप्रमाणे, निसर्गाचा एक घटक 
असे त्याचे स्वरूप राहील. म्हणजे त्याच्या स्वरूपाचे 
व॒घडणीचे नियंत्रण तिसगनियमांकडून होईल. 
स्वतःचा मुक्‍तपणे आणि पुरतेपणे आविष्कार 
करण्यासाठी म्हणून संकल्पनेने त्याचा आशय आणि 
आकार सिद्ध केला आहे अशी वस्तुस्थिती उरणार 
नाही, कलाकृतीला कलाकृती म्हणून बाह्य इंद्रिय 
संवेद्य असे अस्तित्व तर असले पाहिजे. पण हे बाह्य 
अस्तित्व एक भौतिक वस्तू ह्या स्वरूपाचे असले तर 
संकल्पनेचा इंद्रियगोचर असा स्वायत्त व मुक्‍त 
आविष्कार असे कळ!कृतीचे स्वरूप राहुणार नाही. 
ह्या दंद्राचे निरसन करण्याचा एकच मारग भाहे 
आणि तो म्हणजे कलाकृतीचे इंद्रियसंवेद्य, बाह्य असे 
जे अस्तित्व असते ते कल्पनेच्या पातळीवरचे, 
आभासात्मक (801010191100) असते हे ओळखणे. 
म्हणजे कंलाळुंतीचे बाह्य, मूर्त अस्तित्व कायम राहू- 
नही ते भौतिक जगापासून अलग रहाते. ( ए'ण' 
00७ एणाभा 0 0९8४ 18 8911100 


१७० 


-.4 


फणा ७६पलया द्या... (७18) 8 ७- 
॥४ 00७ 18 301110 810 9 100 €९डो्डा- 
४6106: ... 10 ॥0तिं०य 1 8681 ह, 98 
छभ७, शांधा, 8 80] 10 17681] 6४ श06, 
11 छा ४18 ७० 0 धा 00ंढटर्मिए 
जाणोत. 18 1९0 0४ 1058001 10017 पान 
6880 उज निक्ला; शण्पीते. एख चाळ घलणा 
फण ्र्ळ हणीछि' निकला 6डॉाशण8] 6डॉडा6- 
710011 6 ४001९०  008पॉ.! (०णाठक्त, 
88 ७ झण्पात ण्याश'फां४०, 006 188 08 
७९७१ 818 10879110परणा; ४8161 गॉ. 
ठत्११1॥03 0पॉः ली 8 0पफा गंलो०8 
08 छणाला&णिखा छायते ले२१0")ा 0 8 
8101008191100 गिश'७0 ( कित्ता. पू. १५४- 
१५५ ) 

तेव्हा कलाकुतीचे संकल्पनात्मक असे बीज असते, 
ह्या बीजाचा मृक्‍त आणि पुरा आविष्कार कलाकृती- 
मध्ये झालेला असतो, कलाकृतीचे अस्तित्व हे बाह्य, 
मृत, इंद्रियसंवेद्य अस्तित्व असते पण ते कल्पनेच्या 
पातळीवरचे, ' आभासात्मक ' असते ह्या मुद्यांवर 
कान्ट आणि हेगेल यांचे एकमत आहे. ह्या संदर्भात 
ज्या एका मुद्द्याकडे विज्षेष लक्ष दिळे पाहिजे तो असा 
कौ कलाकृती हा जरी संकल्पनेचा आविष्कार असला 
तरी ह्या आविष्काराचे स्वरूप संकल्पनात्मक नसते. 
हा अविष्कार ' साक्षात' किवा ' अव्यवहित ' 
(1000000180) असा असतो; इंद्रियसंवेद्य आणि 
विशिष्ट अशा माध्यमातून तो क्षालेला असतो. 
* सौंदर्याच्या आदयावर बिशिष्टत्वाचा ठसा उमट- 
लेला असतो ' असे हेगेलने म्हटले आहे. ( 116 
७०प७. 0 088प 18 8970100 फॉ 
१०0०) ४- ) कलाक्ृतीमध्ये संकल्पना ह्या 
संकल्पना म्हणून अवतरत नाहीत, कलाकृतीच्या 
आहायापासून त्यांना अलग काढता येत नाही, इंद्रिय- 
संवेद्य आझयाशी-संवेदना व प्रतिमा ह्या स्वरूपाच्या 
आशयाझ्ली -त्या एकजीव झालेल्या असतात, ह्या 
संकल्पना कलाकृतीच्या इंद्रियसंवेदय आशयात फुलून 
आलेल्या असतात आणि त्याच्यात बुडून गेलेल्या 
असतात. ( ... 1. 18 6 10001,, छपाला 
१००३ ॥०६ 9७७७8 0१7०११ ७७108 ग]ंल- 
७[ए७ 8011019106 8110 80 181) 170, 


-1-4 


गंगा छत. खो हातेठत. 8७७०01 
फण 1, ७, 1806 18 111011601086त 88 
४. 0]0850॥ जाग 5 8 लांन्लीं- 
1178101. . . कित्ता पू. १५४-१५५ ). 


वस्तुजात ही “ आयडिञा ' असते, : आयडिआ 
म्हणून त्याचे ग्रहण करणे म्हणजे त्याचे यथार्थपणे 
ग्रहण करणे हा सिद्धांत म्हणजे हेगेलच्या तत्त्व- 
ज्ञानाचे सार आहे. ' आयडीआा ? म्हणजे विषयीने 
( 8पा]]ं७०६ ) किवा संकल्पनेने स्वतःपलीकडे 
जाऊन, स्वतःचा विषयामध्ये आविष्कार कून, 
आंपण व विषय हे भिन्न नव्हत, विषय हा आपलाच 
आविष्कार आहे याचे ग्रहण करून, ह्या मार्गाने 
आपण आणि विषय ह्यांच्यामध्ये एकात्मता प्रस्था- 
पित करून सिद्ध केलेले मूत अस्तित्व. थोडक्यात 
£ आयडिभा म्हणजे आत्मनिर्धारित, स्वयंपूर्ण 
अक्षी एकात्म समंग्रता. मानवी अनुभवाच्या ज्या 
पातळीवर माणसाला स्वयंपूर्ण समग्रतेची जाणीव 
होते, त्या पातळीला हेगेल * केवळ चैतन्य? 
( 45808 आगा) म्हणतो. हेगेलच्या 
म्हणण्याप्रमाणे केवल चंतन्याची तीन शूपे आहेत : 
कला, धर्म आणि तत्त्वज्ञान. जाणिवेच्या ह्या तीन 
प्रकारांचा विषय एकच असतो आणि तो म्हणजे 
स्वयंपूर्ण समग्रता. ( 4801116 ). पण त्यांचा 
विषय एकच असला, तरी त्यांची लपे किंवा आकार 
भिन्न असतात. (...(11286 11126 8101161768 01 
8180106 89171 [, ९. ६७, उोष्डाया & 
1६019 ] 11. ७७ 7०7718 पातलशा' 
छाया शिढऊ फा'कशा ७ निशा ०)]०७, 
णि8६ 18, 116 १७७०९, (0 एपी छ्या 
ण्याह8शं०181688. ) कलेमध्ये स्वयंपूर्ण समग्रतेची 
जी जाणीव होते ती साक्षात्‌ ( 1117०१1816) 
असते; म्हणजे विषयाची ही जाणीव इंद्रियसंवेदना- 
त्मक असते; ज्ञानेत्द्रियांनी आपल्याला वस्तूंचे जे 
प्रत्यक्षज्ञान (९९61011 ) होते, त्याच स्वरूपाचे, 
त्याचा भास घडविणारे हे अवधारण असते. इंद्रिय- 
संवेदनात्मक प्रत्यक्षज्ञान हा जो वस्तूच्या अवधारणाचा 
प्रकार आहे तो कलेच्या स्वरूपाशी जुळणारा, 


1. ैपा लट, 18 158 10 889, 
8811828, | | 


नवभोरंत॑ 


मे, १९८० 


उचित असा प्रकार आहे; कारण कलाकृती जाणिवे- 
पुढे सत्य जे सादर करते ते सत्याच्या इंद्रियसंवेदना- 
त्मक आभासाच्या (801138015 8९10181100) 
ख्पात. अर्थात्‌ कलाकृती हा जो इंद्रियसंवेदनात्मक 
आभास असतो, त्याच्या ठिकाणी उच्चतर आणि 
सखोल असा अर्थ आणि अभिप्राय असतो. पण ह्चा 
अर्थ, म्हणजे ही संकल्पना, तिच्या सावंत्रिक 
स्वरूपात, एक संकल्पना ह्या तिच्या स्वरूपात 
इंद्रियसंवेदनांच्या द्वारा आकल्नीय करणे, स्पष्ट 
करणे, विशद करणे हे कलाकृतीचे कार्य नसते. 
उलट त्या विशिष्ट इंद्रियसंवेय भाभासाशी ती 
संकल्पना एकात्मता पावलेली असते, एकजीव झालेली 
भसते ह्याच्यात सौंदर्याचे, कलात्मक निमितीचे सार 
असते. आता कलाकृतीमध्ये (अर्थ किवा संकल्पना, 
आणि विशिष्ट आशय) ह्यांची जी एकता साधलेली 
असते ती केवळ इंद्रियसंवेद्य विषयीकरणाद्वारा 
(8618108 ००]७०॥०७॥101) साधलेली 
नसते. काल्पत्निक संकल्प्नेच्या ( र्‍ि8ा181ए९ 
०००८९01) माध्यमाचाही उपयोग यासाठी 
करण्यात येतो. विशेषतः काव्यामध्ये ह्या माध्यमाचा 
अतिशय वापर करण्यात येतो. पण काव्यामध्येसुद्धा, 
सर्वांत अधिक बुद्धिनिष्ठ असलेल्या ह्या कलेमध्येसुद्धा 
अर्थ आणि त्याची विशिष्टाच्या माध्यमातून झालेली 
मांडणी एकजीव झालेली असतात. कवितेच्या 
आशयाचा प्रत्येक भाग कल्पनाशक्तीला त्याचे 
साक्षात्‌ दशन होईल अद्या रीतीने कल्पिळेला असतो, 

ह्याच्या उलट तत्त्वज्ञान हे ' आयडीआ 'चे शुद्ध 
संकल्पनात्मक ज्ञान असते. 


[॥॥७ ४४४६ गा0१७ ०! (518 ००॥॥७॥०- 
शाह्या ह छा १५८॥१४0टढा/ट 010, ४४७४ 
18 0 8837, 10 18 9 8618108 ००टणां101, 
& 600811110१ 1 6 010 दयात 8९10171- 
8102 01 1] 0116०0६ ० 86९186 ९100]0- 
प्रण, ॥ एपाला र 4080116 18 ७1०- 
80118 ता] (0 ७ एतदाडचते- 
मिट्ट छते हिभांग्.........गूग 6 जिणे ल 
$2728१८01(8 ]001081101 18 81017101719(6 


1. 18 ॥]९ ०७]९०६ 01 ॥1:811/8 7९06101 ए७ 


लवंदे-पाटणकरवादातील मुदे- ३ 


४० ७ एणांला छा'९४७॥8 ठिागी 0 001- 
8010081088 11 118 8शा8ए08 _ 80110)8- 
1060; 00४ 1६ 18 & 8001018100 छणांलो, 
पावेहा . 6 00१७. ल 118. 91]९४- 
281106, 1008868868 8 टो 8ते ]70- 
1900१७0 ए९कणांगष्टे काते अष्टाा1291100, 
७10पट्टा, शॉ. 18 0010 8 पणा ढिला (० 
भा06 10 00४७189119 ० पाठ 
छा] पाष्रा9० 7०पष्टा 16 00९० 
कापा 00 5श)8९. श. 18 3006त एकया शा 
01७ १८१८१४४ ० छणांला 7 8081118 जीगा 
॥॥७0 ली 10 एहाठप8' 8108181008 
शणाला ७ळाडप्रॅए७४ 116 0880100 01 ४)७ 
७९७४], ४९ 8886100 01 6 छाछांट 
10तए७. पांड एग. 18 9थ७०७त ग 
छार$. 100 60७ णाण्पष्टा 8808018 
००]७९०७॥1०७७०॥ प 8180 फ०पष्टा) 1110 
"6तापा0 ० 99०१९३2्टांणकगशए७ 0010000. 
पू 8 18 6500101817 80 0110 87 
०६०९७४. 4 ्रा8 88110 पिंपा0, ९0९ 
॥॥ 118, 016 1008110101)1601081] 01 18९81 
81, 116 ॥171100) 0९४7७00 ॥ष्टाणींद8110९0 
छते एता 0९१0६] 11000 0 (8 ॥16- 
8600181101 18 ]1)708011 पाण 110 898100, 
७1॥॥०पट्टाः 18 ताह]89७0 ७० ७ 
णच्ष्टांग80ए€ ७०॥8ळं०"शया688, 8970 
हएहाःर्‍ए एड ला ४8 ढण्य 18 ढाल 
ठा ए९ते 3३8, 10९0805 9 शं8प६- 
॥86त ण कि पिच्षष्टांगळ0ण. (कित्ता. पू. 
११९-१४०), 

सारांश, कान्ट व हेगेल ह्या दोघांच्याही मते 
कलाकृती म्हणजे आपल्या जाणिवेचा ( भापल्याला 
जाणवलेल्या 'अर्था'चा, किवा संकंल्पनांत्मक बीजाचा 
क्रिवा ' नोशन*चा) इंद्रियसंवेदय माघ्यमातून झालेला 
एकांत्म असा आविष्कार असतो; हा कल्पनेच्या 
पातळीवरील आभासात्मक असा आविष्कार असतो. 
ह्या दोघा तत्त्ववेत्त्यांच्या कलाविषयक उपपत्तीमध्ये 
हा जो समान सिद्धास्त भाहे- आणि हा मूलभूत 
सिद्धान्त आहे- त्याच्यामुळे त्या दोघांना आविष्कार- 
वादी म्हणणे योग्य ठरते. 


4५ 


ह्या संदर्भात हेगेळचा जवळजवळ अनुयायी 
असलेल्या बोझांकिट याची पुढील विधाने लक्षात 
घेण्याजोगी आहेत. “ प्राचीन तत्त्ववेत्त्यांच्या विचा- 
रांत सौंदर्याची मूल्भूत उपपत्ती ही ताळ, सममि- 
तता ( 8710100 ) आणि घटकांचा सुसंवाद 
ह्या कल्पनांशी निगडित होती; थोडक्यात .अनेकते- 
तील एकता ह्या सामान्य स्वख्पाच्या सूत्राशी 
निगडित होती. आधुनिकांमध्ये अथ, आविष्कारित्व 
( ७३७॥०५४ए९1688 ), जीवनात जे जे सामाव- 
लेले असते त्याला] लाभणारा उद्गार ह्या कल्पनां- 
वर भर दिलेला आढळतो; म्हणजे सामान्यपणे 
न्यक्तिविश्षिष्टत्वाच्या (0160 01197901617180) - 
संकल्पनेवर भर दिलेला आढळतो. ह्या दोन 
तत्त्वांना समान असलेले सार जर क्लोधून काढले, 
तर त्यातुन सौंदर्याच्या पुढील समावेशक व्याख्येची' 
सुचना लाभते : " ज्याच्या ठिकाणी, इंद्रियानु- 
क्षवाच्या किवा कल्पनादाक्‍तीच्या दृष्टीने व्यक्ति 
विशिष्ट अक्षी आविष्कारिता असते, अर्थात्‌ त्याच 
माध्यमातील आविष्कारितेच्या ज्या सवंसामान्य अटी 
असतात त्यांचे पालन करणारी अशी व्यक्तिविशिष्ट 
आविष्कारिता असते, ते सुंदर असते. ” [_ “ त्याच 
माध्यमातील आविष्कारितेच्या सामान्य अटी ” 
म्हणजे ताल, लय, समतोल, सुसंवाद ही रंगरेषा, 
सुर, शब्द इ. विशिष्ट माध्यमातील आविष्काराचे- 
नियमन करणारी तत्त्वे. कलाकृती हा जो विशिष्ट- 
त्वाचा आविष्कार असतो. त्याने ह्या तत्त्वांचे पाळन्‌ 
केलेले असते. पण कलाकृतीच्या सौंदर्याचा आत्मा 
ह्या तत्त्वांच्या पालनात नसतो. व्यक्‍्तिवेशिष्ट्याचा 
आविष्कार हा सौंदर्याचा आत्मा असतो. अर्थात्‌ हा 
आविष्कार अधिक ताल, लय, इ. “आकारिक ५ 
* अँब्स्ट्रॅकट ! तत्त्वे म्हणजे सौंदर्य नव्हे. अशी बेरीज 
म्हणजे सौंदर्य नव्हे. ही आकारिक तत्त्वे आत्मसात 
करून व्यक्तिवैशिष्ट्याचा आविष्कार जेव्हा अव- 
तरतो, तेव्हा ती सुंदर कलाकृती असते. ] 

बोझांकिट यांचा मूळ उतारा असा: “है ण०१५्टर 
0४6 8106118 [110 ३ि0811९1॥18] 1601४ 
र्ग णरा० ७९६) छ88 0011100126 करा 
बि ॥०एलाड जपा एणाीया, 80079, 
॥8पाठाए ० ७७१७७; जता होण फां 16 
टभीश'७ ि0०])8 णी प ४ 10 एर. 


४६ 


कणाला वि ग0त७8 पज मवात छा 
"०० ७०५६88 18 [हांत खा ७९162 
० हंठ्ठयात681106, ७५७1०७४४७॥1658, 1] 
प6181100 01 81] ॥॥७॥ 1116 ५७०॥॥७18; 
जि हुथाळ81], 118६ 18 ४0 889, 0१ ॥॥6 
व्ञाल्कृिला ल फि लाह्याचरलाशाशीठ, 
ग! 86 ० ७001158 816 *€१ए९०त 
४० ४ एळव्पीताीला कद्याठणागछला, 0९6 
8१४४९४७ 1586)10 88 & 0०॥]1९0 ९01876 
फभीणांप्ीला ०0! ॥6 ७७७ : पूणा 
छापली 188 लोहाचलशा७ल ठा पाताशा- 
वपक 7०७७१०1088 101 861860-[061- 
०९0० ल गाक्ष्ांगप्या, ४70] ७० 
पाठ ळ्खतापजाहड म॑ 8९७१७18] 01 808- 
पिळला; ९७88४61688 11) 1118 88116 
प6ताप11.” (हिस्टरी आँफ ईस्थेटिक, र री 
भावृत्ती, पृ. ४-५), 

ह्या आधुनिकांत बोजांकिट, कान्ट, थ्रिलर, गटे, 
शेलिंग, हेगेल इत्यादींचा अंतर्भाव करतात. ह्या 
भाधुनिक दृष्टिकोनाचा प्रवतंक म्हणून ते कान्टकडे 
पहातात. ( पहा. कित्ता, पू. २८२ ते २८५ ). 

किंबहुना हेगेळचे समग्र तत्त्वज्ञानच आविष्कार- 
वादी आहे. ह्या संदर्भात हेगेलळचे अलिकडचे एक 
भाष्यकार चाल्सं टेलर यांनी केलेले पुढील विवेचन 
हैयेळच्या तत्त्वज्ञानाचे अधिष्ठान स्पष्ट करण्याच्या 
दृष्टीने उपयुक्त ठरेल. ह्याचा सारांद असा: प्रबोध- 
नाच्या ( एन्‌लायटन्मेन्ट ) युगात मानवी प्रकृती- 
विषयीची जी उपपत्ती रूढ होती, तिचा हेडरने निषेध 
केला आणि आविष्काराच्या संकल्पनेवर केंद्रित 
झालेली मानवी प्रकृतीविषयीची एक पर्यायी उपपत्ती 
विकसित केली हे नमूद करून टेलर म्हणतात, की 
हेगेलचे तत्त्वज्ञान किंवा त्याच्या युगातील वैचारिक 
प्रवाह यांचे आकलन करण्यासाठी आाविष्काराच्या 
संकल्पनेवर आघारलेळी माणसाविषयीची उपपत्ती 
£ मध्यवती ' मानावी लागेल, (पहत 1688 
शष्ट्ाह 1160 81०००९9 ्ल॑ ॥6 
एाह्ठा॥७011... ॥०18 ०॥७ ठल शिळ 
ऐप] 81 01 1७०३6 768०1४1016 801 
वनरभेळांगहठ छा 81०६808 8॥1'0- 
१००६४, ००० ०७०॥०१ ०1. 6 ०००४०- 


नवभारत 


मे, १९८० 


९४ 01 6३७8७01, ,, 11056 870 ८€९- 
08] ७० छा! प्पाते९'७81ताग2 ० पन्हे 
०! 0७७१ ० ॥॥18 ७०१०. (हेगेल, लेखक : 
चाळूस टेलर, केंब्रिज युनि. प्रेस, पू. १३, १४ ). 

ह्या दृष्टिकोनाला टेळर * आविष्कारितावाद ? 
( एड7७४हाशांहा ) म्हणतात, आविष्कारिता- 
वादाचा मध्यवती मुद्दा असा, की मानवी कृती किवा. 
जीवन हा आविष्कार असतो. (...५)९ "शा 99] 
प0विंला आ एगा8 160 8॥॥7०]०10९9 
88 0 1110], 80101 01 118 ३8 6£- 
7०४४01. कित्ता. पू. १४ ). भाविष्कार म्हणजे 
आपल्याला जे जाणवते किंवा भावते, किवा आप- 
ल्याला ज्याची इच्छा असते त्याला बाह्य वास्तवात 
सिद्ध करणे, अस्तित्व देणे (... 8 7681- 
शप ग 85७0181 7681” ० हलाठ6- 
णय फ० 106] ठा' तरा कित्ता. पू. १४ ). 
ह्या अर्थाने ज्याचा आविष्कार होतो, तो म्हणजे 
विषयी ( 811600 ) असतो किंवा विषयीची एक 
अवस्था असते किवा जीवताचे एक रूप असतें. 
(... 81 18 ९५]168860 18 & 80]60 01 
8०116 886 01 8 8], 0' 8७ 0७ 
पांगरा) 80116 ॥.6-1.ण॥ा) ... कित्ता, 
पू. १४). 

टेलर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, आविष्कारिता- 
वादात तीन प्रमुख घटक अंतर्भूत आहेत, एकतर, 
ज्या ' मानवी रूपांचा भाविष्कार होतो, जे मानवी 
रूप बाह्य वास्तवात सिद्ध करण्यात येते ते मानवी 
व्यक्तीचे रूप असते, ते स्वत:चे रूप आहे, ते स्वत:- 
मधून उदयाला आले आहे, विकसित झाले आहे असे 
मानवी व्यक्‍ती भोळखू शकते. म्हणजे ते व्यक्‍्ति- 
स्वतंत्रपणे निश्‍चित अस- 
छेळे असे रूप नसते. उदा. भॅरिस्टॉटलच्या भूमिके- 
असते, ते मानवी बालकात 
अंतहित किंवा तिरोभूत असते आणि माणसाची वाढ 


असते. आणि म्हणून मानवी रूपाशी जुळणारा असा 
जो मानवी जीवनाकार आहे तो विशिष्ट मानवा- 


लवंदे-पाटणकरवादातील मुद्दे- ३ 


साठी अगोदरच निश्‍चित झंलिला असतो. उलट 
भाविष्कारितावादी. भूमिकेप्रमाणे मानवी व्यक्‍ती जे 
मानवी खूप सिद्ध किवा मूते करू पहाते ते तिचे 
स्वतःचे रूप असले पाहिजे, ते स्वतःचे रूप आहे हे 
तिला भोळखंता आले पाहिजे; म्हणजे मानवी रूप,” 
मानवी सत्त्व ( 1111081) 8886011060 ) सिद्ध, मूत 
करण्याचा माझा असा विशिष्ट मार्ग असला पाहिजे. 
ह्या अर्थाने जेव्हा मी माझे मानवी रूप आविष्कृत 
करतो, तेव्हा माझा ' स्व ', माझे व्यक्तिमत्त्व मी 
साधत असतो. (१'० 8] 800प. (110 10911- 
8४101 01 (16 8९0 ॥७७18 (0 885 गिर्छा 
प 8त९वृ0७8 ॥एप्प्वा ]18 ए०प]ते पर 
1प७8 ७९ 8 ऱणिती]याहय. 091 1009 0०! & 
एथ छपाला 18200 100९७९०१०१] 
पढ झा01ं०७ ७110 79918९8 1, 88 11 1100 
4७७०६७९081) 10110 01 8 1181). दि्ागोश 
8 1106 110४ 187० 110 ४११०९१ ताग 
18101 1181 1106 800]0० 097 7600081180 
88 18 0000, 88 ॥६एग8 पर्प0तेन्त गाण्या 
शण 10. पफा8 ही-€९)816त तापशा- 
शंख 18 हायाशए एाडडाय्ठ गीठणा ति 
कह ०शांहा पिता ०, १ ी)२)!ं8 79ता- 
पज. ७ ७7०७९ उप्पाहया ॥118 138 * पा 
ठप १ ०यीऱ उ णा 80180 पा) या 80018 
08), घत ७18 18 11108 1110 1110 7390 
0९. ६ श१8 पशावेश' ४0 ७४७1७७अंशाडॉ 
8००००8 १०एशेकूनव तीण पंगा 
काळा, घवठळत नि श०णनणणाराप्ट १०- 
पायात 080 याक 08800० 0 11182 
७९88601100 06 त ०फण, ...... कित्ता पू. १५). 
ह्या भूमिकेतुन असे निष्पन्न होते, की व्यक्‍ती 
जेव्हा मानवी रूप सिद्ध करते, वास्तवात त्याला 
अस्तित्व देते, तेव्हा तिच्यात अंतहित असलेले हे ख्प 
सुरळितपणे हळूहळू उदयाळा येत जाते, प्रकट होत 
जाते असे नसते. व्यक्‍तीला स्वत:चे रूप बाह्य 
वास्तवावर लादावे लागते; हे रूप टिकवून धघर- 
णारी आणि सिद्ध करणारी, आणि बाह्य वास्तवात 
त्याला प्रत्यक्ष अस्तित्व देण्यासाठी झगडणारो, 
धडपडणारी अश्यी एक आंतरिक शक्‍ती ह्या प्रयत्नां- 
तुन प्रकट होत असते. ( ... 1088 (006 


४७ 


हपण8 1000 1101१68 80 736 1000 
1000०भगष्ट ५8९ 01 ९३61708] 7९७. .. 
छ७'७ 417,:010101 1110800137 68पं 
पढ टा०फया छत. तकरभेलूण७०$ 01 
11081 झया धरा०1'6७18801 0 ॥पार्‍ा8 
णा 88 8 तया ए०फका'त8 लावा 
घात श्वृपपणांयाण, .. 9७ ७३7७७४ 
शां&श 8668 1118 06ए०10ण€1, 031076 88 
000 11811116818४301 01 9 उंपाशा' 00५९01 
830८2 (० 7091186 हात एक्लांगाळात 118 
०७7 ४1810... कित्ता, पू. १५ )« 

पण ह्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा मुद्या असा, की 
रूप सिद्ध करण्यातुनच, बाह्य वास्तवात त्याला 
प्रत्यक्ष अस्तित्व देण्याच्या प्रक्रियेतूनच ते रूप स्पष्ट 
आणि सुनिश्चित होते. ऑँरिस्टॉटीलिअन भूमिके- 
प्रमाणे रूप पूर्वनिश्‍चित असते. विकासाच्या प्रक्रियेत 
हे रूप हळूहळू प्रकट होत जाते. आविष्कारितावादी 
भूमिकेप्रमाणे रूपाचा आविष्कार होण्याच्या प्रक्रिये- 
द्वाराच ते रूपही निश्‍चित होत जाते. पूर्वनिश्चित 
रूप असते आणि आविष्काराद्वारा बाह्य वास्तवातं 
त्याला प्रत्यक्ष अस्तित्व लाभते असे आविष्काराच्या 
प्रक्रियेचे स्वरूप नसते. तर ख्पाचे निर्धारण करणे, 
ते निरिचित करणे आणि बाह्य वास्तवात त्याला 
प्रत्यक्ष अस्तित्व देणे ही आविष्काराची परस्परां- 
पासुन तोडता येणार नाहीत अशी दोन अंगे असतात. 
(पणा 800० पफणॉद््पा; हिचे 
७३768९7801 18 गार "०१0०१ ॥॥8६ एर 
7891188101 07 8 99 ७७०11९8 छत 
॥8168 १60७९॥१101॥86 फा, (18, 10100) 
18. .. 1 छ७ पंगा 0: 0्पा' 1160 88 ए७81- 
हंगा ६1 6886011060 07 79१), 1118 1116818 
101 [पर्डी ७७ ९000१80927्ट णी 8 णता 
उठ 768113, ग, 8180 1160818 0९ याट 
8 तैर्श 0860 ए8ए छोा8. 80३१ 
18... कित्ता, पृ. १६). 

कान्टच्या भूमिकेप्रमाणे माणसाच्या ज्ञानात्मक 
अनुभवाचा विषय असलेले जे जग आहे, त्याच्यात 
माणसाच्या ज्ञानात्मक प्रकृतीचा आविष्कार झालेला 
असतो. अनुभवपूर्व प्रतिभाने आणि संकल्पना ( & 
ऐपत प्राया8 800 ०आा७०0]8) यांची 


४८ 


मिळून ही ज्ञानप्रकृती बनलेली असते. पण ही ज्ञान- 
प्रकृती पूर्वनिर्धारित, पुर्वनिशचित अशी असते आणि 
विषयीला (8१101९0) जी वेदनसामग्री (॥8णां- 
1015 ० 8615801019) लाभते तिला, अतृभव- 
पूर्वे प्रतिभाने आणि संकल्पना यांचा मिळून घडलेला, 
आकार विषयी देतो आणि अतुभवाचे विषय 
असलेल्या वस्तूंचे जग सिद्ध करतो. कोणत्याही 
अनुभवाचा हा पूर्वनिशिचित आणि सामान्य असा 
आकार असतो. म्हणजे ज्ञानात्मक अनुभवाचे आकार 
आणि आशय हे अलग असतात. त्यांची एकता 
घडून येऊन ज्ञानात्मक अनुभव सिद्ध होतो हे खरे 
आहे; पण ही एकता यांत्रिक असते. नैतिक 
अनुभवातही, *“सावंत्रिक नियम? हा नीतीचा 
(कतंव्याचा, निरूपाधिक आदेशाचा- 09(0९07॥- 
०8] 10100/911४ए0) आकार आणि प्रेरणेतून 
उगम पावणारी विशिष्ट कृत्ये हा आशय ह्यांची 
एकता असते. विशिष्ट कृत्य न॑तिक असते ह्याचे 
कारण नेतिकतेचा सामान्य आकार त्याच्या ठिकाणी 
असतो. पण परत नैतिक अनुभवातही सामान्य असा 
आकार आणि विशिष्ट असा आशय हे दृंद्र कायम 
रहाते. पण कलाकृतीविषयी कान्ट, वेदनात्म परि- 
कल्पनेच्या (9681110016 169) रूपाने वेगळी 
भूमिका स्वीकारतो. कान्ट परतपरत म्हणतो, की 
कलाकृतीत नियमाचे पालन झालेले असते, पण हा 
बाह्य, सामान्य नियम नसतो. विशिष्ट कलाकृतीत 
फलद्रूप झालेला असा तो तिचा आंतरिक नियम 
असतो. म्हणजे कलाकृती संपुर्णपणे सिद्ध होईपर्यंत 
तो नियमही स्पष्ट, निर्धारित झालेला नसतो. रूप 
आविष्कृत होण्यातूनच स्वत: निर्धारित होते अशी 
ही आविष्कारितावादी भूमिका आहे आणि तिचा 
प्रभाव केवळ हेगेलच्या सौंदर्यश्ञास्त्रावर पडला आहे 
असे नाही, तर त्याच्या एकंदर तत्त्वज्ञानावर पडला 
आहे. 

कान्ट, हेगेळ आणि त्यांच्या विचारांनी प्रभावित 
झालेले इतर तत्त्ववेत्ते ह्यांच्या सोंद्यशास्त्रीय विचा- 
रांत काही समान सूत्र आढळते का आणि ह्या 
सुत्राला आविष्कारवादी असे यथार्थपणे म्हणता येईल 
येईल का, हा प्रश्‍नच लवंदे उपस्थित करीत नाहीत. 
त्यांची भूमिका एवढीच आहे, की “ आविष्कार- 
वादाचा उद्गाता म्हणजे इटाल्यिन तत्त्वज्ञानी 


नवभारत 


मे, १९८७ 


बैनेडेटो क्रोसे. (क्रोचे)...  आविष्कारवादाची 
क्तोसेच्या म्हणण्याप्रमाणे मुख्यतः दोन सूत्रे आहेत. 
पहिले सूत्र असे, की सोंदर्यानुभवात कोणत्याही 
तऱ्हेच्या संकल्पनांचा आढेळं असत नाही. दुसरे सुत्र 
असे, की सौंदर्यानुभव व बाह्य जग यांचा अर्थाअर्थी 
काहोही संबंध असत नाही. ..जर एखादा तत्त्वज्ञानी 
आविष्कारवादी आहे का नाही हे ठरवायचे असेल, 
तर त्याच्या सौंदर्यविषयक सिद्धांताला वरील दोन 
निकष लावावे लागतील. त्या. तत्त्वज्ञान्याच्या 
सौंदर्यानुभवात संकल्पनांना स्थान आहे का नाही? 
*“ दुसरा निकष असा, की त्याच्या मताप्रमाणे 
सोंदर्यानुभवाचा व बाह्य विश्‍वाचा अनिवार्य संबंध 
आहे कौ नाही हा. 
ह्याचा अर्थ असा होतो, की आविष्कारवाव 
म्हणजे क्रोचेची सोंदर्यविषयक उपपत्ती असे समीकरण 
लवंदे स्वीकारीत आहेत. कान्ट आणि हेगेल आवि- 
ष्कारवादी नाहीत असे जेव्हा ते ठासून सांगतात, 
तेव्हा त्यांच्या म्हणण्याचा अथे एवढाच होतो, की 
कान्ट व हेगेल यांनी मांडलेल्या सौंदर्याच्या उपपत्ती 
आणि क्रोचेची उपपत्तो यांच्यात काही बाबतीत भेद 
आहेत. ही लवंदे यांचो भूमिका आणि पाटणकरांची 
भूमिका यांच्यांत काही विरोध नाही; कारण कान्ट 
व हेगेल यांच्या उपपत्ती आणि क्रोचेची उपपत्ती 
एकच आहेत, असे पाटणकरही म्हणत नाहीत. पण 
शाद्विक व्याख्येने सुटणारा हा प्रश्‍न नाही. म्हणजे 
: क्रोचेची उपपत्ती म्हणजेच आविष्कारवाद ' अशी 
आविष्कारवादाची व्याख्या गृहीत धरून कान्ट व 
हेगेल आविष्कारवादी नाहीत हे सिद्ध करण्यात 
हंशील नाही. ह्या वेगवेगळ्या तत्त्ववेत्त्यांच्या उप- 
पत्ती कोणत्या बावतीत समान आहेत आणि कोणत्या 
बाबतीत बि आहेत, त्यांच्यामधील भेदांपेक्षा 
साम्य अधिक महत्त्वाची आहेत का हे काळजीपूर्वक 
निडिचित करावे लागेल. आणि साम्ये अधिक मह- 
तत्वाची आहेत असे आढळून आले, तर एकाच 
ताकिक कुटुंबामधील भिन्न उपपत्ती म्हणून त्यांना 
एकत्र आणणे योग्य ठरेल. कान्ट, हेगेल, बोझांकिट, 
क्रोचे व अलेक्झांडर यांच्या उपपत्तींना पाटणकरांनी 
ह्या पद्धतीने आविष्क्रारवादी म्हणून एकत्र आणले 
आहे व ते योग्य आहे असे माझे मत आहे. पण ह्या 
मुद्द्याचा लवंदे यांनी विचार केलेला ताही. . 


"करखखागघर चज, 
-रवडटष तथदधन 


लवंदे-पाटणकरवादातील मुद्दे- ३ 


उदा. पाटणकरांनीच उद्‌ धृत केलेल्या उताऱ्यात 
बोसांकिट यांनी असे म्हटले आहे, कौ “ "01118 18 
णा ॥0687१[11॥02 र्ण (४०००७ १००106 
॥॥७ 68६४ 18 0810708310॥. है) 0 ॥॥8. 
त००॥1॥७ 18 50एपा0, 1४ 00९8 [ंपडा06 
४0 160 688609] तृण७]€8 ० ग 
008पार्गिप) ; 00 8 गप 8110 18 
४111011019”, म्हणजे “सौंदर्य म्हणजे आविष्कार 
हा जो क्रोचेचा सिद्वांत आहे त्याचा हा ( अगोदर 
स्पष्ट केलेला ) अर्थ आहे. आणि हा सिद्धांत युक्‍त 
( 807 ) आहे. सौंदर्याचे सारभूत असे जे धर्म 
आहेत, म्हणजे त्याची चैतन्यशीनता (80171ए8- 
1४४ ) आणिं साधेपणा, त्यांना हा सिद्धांत न्याय 
देतो ” ( सायन्स अँड फिलॉसॉफी, बर्नांडे बोसांकिट, 
पू. ४०७ ). 

तेव्हां बौझींकिट कीणत्या बाबतीत क्रोचेशी 
सहमत आहे आणि कोणत्या बाबतीत॑ नाही हे 
काळजीपूर्वक पहावे लागेल. 

हे तर झालेच. पण क्रोचे, आणि कान्ट व हेगेल 
यांच्या सिद्धांतांची तुलना करताना लवंदे यांनी 
कान्ट व हेगेल यांच्या सिद्धांतांविषयी जी मते 
मांडली आहेत ती चूक आहित. उदा. “कान्ट 
म्हणतो, की सौंदर्यानुभव संकल्पनांशिवाय असणेच 
शक्य नाही ” असे त्यांनी म्हटले आहे है ल्वंदे 
यांचे म्हणणे चूक आहे हे आपण तपश्लीलवार पाहिले 
आहे. हेगेलच्या सौंदर्यविषयक्र उपपत्तीचे पाटणकर 
यांनी जे विवेचन केले आहे, तेही लवंदे यांना आक्षे- 
पाहे वाटते. लवंदे म्हणतात, “ हेगेळविषयी जे काय 
पाटणकरांनी लिहिले आहे ते थक्क करणारे आहे. 
आपल्या ग्रंथाच्या १०५ पानावर ते लिहितात. : 
“ हेगेल सौंदर्याची व्याख्या अशी करतो:- सौंदये 


0000): शितरोग् मा 
ष्कार. सोंदर्यानुभवात सँकस्पनेच्या म शिषास 
(जाड ठसा माझा) ऐख्रियंता व चैत'्य, हतेवता 
ब एकता यांचे मुक्‍त मेलन झाल्याचा झटितिप्रत्पय 
ग्रेतो, असाच याचा अर्थ आहे. ” ज्याला हेगेलच्या 
तत्त्वज्ञानाची थोडीबहुत ओळख आहे तो स्वप्नात” 
सुद्धा, संकल्पनांच्या मदतीशिवाय कोणताही अनुभव, 
मग तो सौंदर्याचा असो वा दुसरा कोणताही असो, 
येऊ शकतो अते लिहिणे शक्‍य आहे. काय़ ? हेगे- 
न. भा, ७ 


४९ 


लच्या तत्त्वज्ञानाचे सूत्रच मुळी असे, की कोणताच 
अनुभव संकल्पनांशिवाय येणे शक्‍य नाही. याचे 
कॉरण विश्वच मुळी संकल्पनांनी बांधलेले आहे. 
इतकेच नव्हे, तर जे सत्‌ आहे तेच मुळी संकल्पना- 
त्मक आहे; संकल्पनांशिवाय त्यात दुसरे काहीही 
नाही. ” 
कलाकुतीविषयीच्या व सौंदर्याविषयीच्या हेगेल- 
च्या सिद्धांताचे वर जे थोडक्यात विवरण केले आहे 
त्यावरून, पाटणकरांनी हेगेलच्या सौंदर्याच्या व्याख्येचे 
बरोबर विवरण केलें आहे हे स्पष्ट होईल. लवंदे 
यांनी “ जे सत्‌ आहे तेच मुळी संकल्पनात्मक आहे; 
संकल्पनांशिवाय त्यात काही नाह १9 असे हेगेलचे 
मंत आहे असे जे म्हटले आहे, ते चूक आहे. हेगेलच्या 
म्हणण्याप्रमाणे सत्‌ म्हणजे केवळ संकल्पना नव्हे. 
सत्‌ म्हणजे, आपण पाहिल्याप्रमाणे, € आयडीआ *- 
आणि “ आयडीआ ' म्हणजे संकल्पनेने स्वतःपली- 
कडे स्वतःचा बाह्य अस्तित्वाच्या स्वरूपात जो 
आविष्कार केलेला असतो तो आविष्कार आणि 
संकल्पना ह्यांचे एकात्म अस्तित्व; संकल्पनेने आपण 
स्वतः आणि आपला आविष्कार ह्यांमधील भेदाचे 
निरसन करून साधलेली एकात्मता म्हणजे “ आय- 
डीआ? , म्हणजेच सत्‌. आयडीआ वेगवेगळी रूपे 
घारण करते. आयडीआला सतृचे, म्हणजे स्वतःचे 
जे संकल्पनात्मक ज्ञान असते ते म्हणजे तत्त्वज्ञान 
आणि तत्त्वज्ञान हे आयडीआचे सवेश्रेष्ठ रूप आहे. 
पण सौंदर्ये किवा कलाकृती हे आयडीआचे एक 
वेगळे - तत्त्वज्ञानापेक्षा कनिष्ठ असे -रूप आहे 
आणि है रूप म्हणजे आपण पाहिल्याप्रमाणे आणि 
पाटणकरांनी म्हटल्याप्रमाणे आयडीआचा इंद्रिय- 
संवेद्य, अव्यवहित ( 1001060180 ) स्वरूपातील 
आविष्कार असतो. 
आता लवंदे यांनी स्वतः प्रा. जे. एन्‌. फिन्डले 
याचा जो उतारा उद्धृत केला आहे, त्याच्यात हाऊ 
| मांडण्णात आला आहे. हा उतारा अला 
१ |, ॥000"0॥ ७ 11०2९९ श०118 
हाणा एर ॥॥7"०पष्टी ४1 810 10१08 
फ्रा161 81070 80000) ए8 (० ७7]07 
०७०]००७ 88 आा०ठफाणाष्ट विग 0010099 
४0 ०080100 


झा010प 0१8अंगष१्ट 0१ 
॥॥6ए1) 07 (0 ७४९ 000 प 99 प'४०१०१ 


ष्‌९ 


ण घ्णंग8] तश्झ७, का] 50 डांग 
धि०पट्टा०ण, ॥18 1108111001 100 पा एटा 
ए०४७] ०७०४ ० 17१8778 8118116811 (116 
टपितृणठ.० 46४0000 उतषटुशा्ा(. ि 
ह्याच्यात. तीन मुद्दे मांडळे आहेत. एक, कलेचे 
माध्यम जे दृश्य आणि श्राव्य आहे त्याचे बनलेले 
असते. म्हणजे ते इंद्रियसंवेदय असते. त्याच्यात 
संकल्पना नसतात. पण ह्या इंद्रियसंवेय सामग्रनीतुन 
संकल्पना प्रकाशतात. दोन, कलेचा आनंद हा कायिक 
इच्छांच्या तृप्तीचा आनंद नसतो, तो चिंतनशील 
आनंद नसतो, तीन, हेगेळची कलाविषयक उपपत्ती 
ही बरीचशी कान्टच्या विश्‍्ठेषणावर आघारित आहे. 

हा उतारा उद्धृत करून लवंदे विचारतात, 
“ आता बोला डॉ. पाटणकर, हा उतारा वाचल्या. 
वर कान्ट आणि हेगेल हे आविष्कारवादी आहेत 
असे आपणास वाटते काय ? असे असेल तर 
अह्मदेवसुद्धा तुमचे मतपरिवर्तन करू शकणार नाही, 
हेगेळला आविष्कारवादी बनविणे म्हणजे आद्य 
शंकराचार्यांना दाढी वाढविण्याची सक्ती करूत, 
त्यांच्या डोक्यावर तुर्की टोपी चढवून त्यांची संता 
करण्यासारखे आहे.” 

पण ह्या उताऱ्यात मांडलेले मुद्दे नेमके कोणत्या. 

कारणासाठी आविष्कारवादाशी विरोधी ठरतात है 
लवंदे यांनी स्पष्ट केलेले नाही. 

कान्ट व क्तोचे यांच्या उपपत्तींची लवंदे यांनी 
केढेली तुलनाही अज्ञीच बुचकळ्यात टाकणारी आहे 
आणि काही प्रमाणात चुकीची आहे. 

लवंदे म्हणतात, '“.... .. क्रोसेला सौंदर्यानुभव 
हा प्रकटनाबाहेर असूच शकत नाही असे वाटते. 


कान्टला तर्से वाटत नाही. कान्टला निसर्गात सौंदय. 


दिसते. क्रोसेला निसर्यातले सौंदर्य ही कल्पताच 
अविवेकी वाटते. इतकेच नव्हे तर कान्टला निसगं- 
सौंदर्य व कलात्मक सौंदर्य ही एकजीव आहेत, ती 
एकमेकांपासुन विभक्त भसूच शकत नाहीत असे 


वाढतें. आपल्या -* क्रिटिक ऑफ्‌ जजमेन्ट ' मध्ये. 


(पा, १६७) कान्ट काय म्हणतो ते पहा- 

वपर 1०१०१ ७७६४] 1840 
॥. फ़ 06 801091811068 ठा क्व; 81 
छार्ण 6811 ०्पा£ 06 0९६परपप], ७0७७ फ€ 
१7७ ००॥३ल०प8 01 18 छ्या ह, छा 


नवभारत 


मे, १९८० 


ए% 1४ 188 [16 8]10]09197100 0 0९०७ 
181ए'60.” 

- आता डॉ. पाटणकर बोला ! क्रोसेच्या तोंडी ही 
भाषा शोभेल का ? ” (१) कॉान्टला निसर्गात 
सोंदये दिसते ही गोष्ट खरी आहे. पण निसर्गातील 
सौंदर्य हे प्रकटनच (०३01७५8011) असते असे 
कान्टचे म्हणणे आहे आणि हे आपण वर पाहिले 
आहे. (२) “ क्तोसेला निसर्गातील सौंदर्य ही 
कल्पनाच अविवेकी वाटते ” हे लवंदे यांनी केलेले 
विधान असत्य आहे. क्रोचेचे निसर्गसौंदर्याविषयीचे: 
म्हणणे साररूपाने असे मांडता येईल. एखादै 
भिंतीवर टांगलेले चित्र सुंदर आहे असे जेव्हा 
आपण म्हणतो तेव्हा ह्या संदर्भात नेमके काय 
सुंदर आहे आणि ते का सदर आहे है जसे 
समजून ध्यावे लागते, त्याप्रमाणे एखादे 'निसगंदुृश्य 
सुंदर आहे असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हाही 
नेमके काय सुंदर आहे व ते का सुंदर आहे हे सम- 
जून घ्यावे लागते. क्रीचेच्या म्हणण्याप्रमाणे नैसांगक' 
बस्तूंच्या सौंदर्याचे रसग्रहण करताना त्यांचे जे बाह्य 
(भौतिक) अस्तित्व किवा त्यांचे जे ऐतिहासिक 
अस्तित्व असते त्याच्यापासून त्यांना अलग केले 
पाहिजे; त्यांचे केवळ साक्षातु प्रतीत होणारे जे रूप 
असते, त्यांचे भासणारे जे रूप असते तेच ध्यानात 
घेतले पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी, की निसर्गसौंदर्य 
हे कल्पनाशक्तीला प्रतीत होणारे सौंदयं असते. 
थोडक्यात, निसर्गातील सुंदर वस्तु ही एक भौतिक 
वस्तु म्हणून स्वत:च सुंदर असते असे नसते; तिचे 
कल्पनाशक्तीला साक्षात्‌ प्रतीत होणारे रूप सुंदर. 
असते. म्हणजे निसर्गातील सौंदर्याचा आनंद. आपण- 
जेव्हा घेतो तेव्हा जणू काय तो एक कलाकृती 
आहे असे भापण तिच्याकडे पहात असतो. (1४ 
188 ९९] 058006 प 076 0 


भशा]०9 ॥७018] ००]७०७ 881601108111४ 
०8 803करली, 0010 पागा 6जाठा- 
18] 810 1180108] 7९81113, 81 त 801)8- 
"७6 ता 8110116 86101६1668 0” 
3008781106 1701) 6:18101106,.... या 
18760 18 6801100] ०) जि फाया: 
फ्ाा० ००७8०३ एल. १०१८५७ 27८ ८१४४ 
९.६६७ दक... फां०पा पणा० ढधढ: 


लवंदे-पाटणकरवादातील सुदे- ३ 


० हा १॥८८४१५००0६०॥८ ॥0 ६ लीग8पा'6 
13 0९७परण... (ए0७०07 ० 3.७ शगिळ, 
0 98-99). क्रोचेची ही सर्वे विधाने कान्टला 
स्पष्टपणे आणि पूर्णेपणे मान्य आहेत. " ऐ७1.प6 
७7०५४९0 0९७ एप] छाथा ७४ ०68 ९ 
8106979100 01 ६7७? ह्या त्याच्या म्हणण्याचा 
हाच आशय आहे. (३) * कान्टला निसगेसौंदये 
आणि कलात्मक सौंदयं ही एकजीव आहेत, ती 
एकमेकापासून विभक्त असुच शकत नाहीत असे 
वांटते ' असे लवंदे यांचे म्हणणे आहे. कान्टचे म्हणून 
जे मत लवंदे येथे मांडीत आहेत, त्याचा अथे समजणे 
कठीण आहे. पण जेव्हा जेव्हा नेसगिक वस्तूच्या 
किवा दृश्याच्या सौंदर्याचा आस्वाद आपण घेतो, 
तेंव्हा तेव्हा ती. नैसर्गिक वस्तु किवा दृश्य म्हणजे 
एक कलाकृती असते असा जर त्याचा अथे भसेल, 
तर अर्थात्‌ कान्टचे मत असे नाही. निसर्गेसौंदय 
आणि कलाकृतीचे सौंदर्य ह्यांत कान्ट स्पष्टपणे भेद 
करतो. (१. 070पएळ; ली तिगिढ क्ट, पापडी ०७ 
7९00811800 1०100 ६८ ६10 ए0 १8 प6'. 
असे त्याचे वाक्य आहे. (0. 106) म्ह्णजे 
“ ललितकलेची. निमिती ही कलाकृती असते, नैसर्गिक 
वस्तू नसते हे ओळखले पाहिजे 7. तसेच, " ष०१ 
817 188 819१8 हण & केशी ग- 
एन्यापंणा णी ए०केपलय्रष्ट 8010002, 
(. 167) म्हणजे “ कलेमध्ये कशाची तरी निमिती 
करण्याचे एक निठिचित उद्दिष्ट असते. ' कान्टचें 
म्हणणे एवढेच, की नैसर्गिक सौंदर्य व कलात्मक 
सौंदर्य या मित्न गोष्टी असल्या, तरी त्यांच्या घड- 
णीचे तत्त्व एकच असते आणि ते म्हणजे आविष्कार; 
एकतेचा अनेकतेमध्ये होणारा मुक्‍त ( संकल्पनेचा 
आधार न घेता झालेला) आविष्कार. (४) कान्ट्चा 
जो उतारा लवंदे यांनी उद्धृत केला आहे 
त्याचा उत्तराधे असा आहे: ' ध्याते छटा ९9 
ळ्णफ़ ७७ 0९४पॉर्गिप) फ)७!68 ७ ७16 
ठणाहल०प3 ० 05 थाट ४, ७1110 
१९७७ 1188 1९ 911)091747100 ० ००प३8्ट 
१७.7७. ह्याचा अर्थ कान्टने असा स्पष्ट केला 
आहे. कलाकृतीच्या निमितीमागे उद्देश असतो. 
पण एका निश्‍चित स्वरूपाची वस्तू-उदा. विशिष्ट 
स्वरूपाची इमारत घडविण्याचा उद्देश मनात धरून 


दश 


जेव्हा . कारागीर तक्षी वस्तू घडवितो, तेव्हा ती 
यांत्रिक कळला असते, हलितकला नसते. ह्या प्रयत्नांत 
तो कारागीर जेव्हा यशस्वी होतो, तेव्हा निर्माण 
झालेली वस्तू आनंददायक असते. .पण हा आनंद 
म्हणजे ज्या स्वरूपाची वस्तु आपल्याला हवी होती 
त्याच स्वर्याची वस्तू अस्तित्वात आली आहे, 
भापल्या मनातीळ संकल्पनेशी जुळणारी वस्तु अस्ति- 
त्वात आली आहे याचा आनंद असतो. उलट कला- . 
कुतीचा आनंद हा केवळ त्या कलाकृतीच्या अनुभवा न 
तोल आनंद असतो; एका विशिष्ट संकल्पनेशी तिचे 
स्वरूप जुळते ह्यातील तो आनंद नसतो. कारागीर 
जेव्हा निश्‍चित संकल्पना मनात धरून त्याबरहुकूम 
वस्तु घडवितो, तेव्हा काही निचित नियमांना अन्‌ 
सरून, त्यांचे पालनं करून ती वस्तू तो घडवित 
असतो. निर्मितीच्या प्रक्रियेवर ह्या नियमांचे 
नियंत्रण असते. कलावंत जरी कलाकृती उद्दिष्टपूर्वक 
रचत असला, तरी एका पुर्वेनिशचित स्वरूपाची वस्तु 
घडविणे असे हे उद्दिष्ट नसते. त्या कलाकृतीच्या 
स्वरूपाची एक निढ्चित संकल्पना कलावंताच्या 
मनात असते आणि तिला अनुसरूनच तो कलाकृती 
घडवीत असतो असे नसते. ह्यामुळे ती कलाकृती 
घडविण्याचे सामान्य नियम नसतात. ती घडविताना 
अद्या कोणत्याही सामान्य नियमांचे पालन कलाव्रंत 
करीत तसतो. पण कलावंत जेव्हा आपल्या प्रयत्नात 
यशस्वी होतो, तेव्हा त्याचा जो उद्देश असतो तो 
त्या कलाकृतीत तंतोतंतपणे मूर्त झाळेला असतो. 
म्हणजे ती विशिष्ट कलाकृती ज्या विशिष्ट नियमाला 
अनुसरूनच रचता आली असती, त्या नियमाचे 
पालन त्या कलाकृतीत झालेले असते, पण ह्या निय- 
माला त्या कलाकृतीबाहेर काढता येणार नाही. 
आणि कोणत्याही सामान्य नियमांचे नियंत्रण त्या 
कलाकृतीच्या रचनेवर असत नाही. इमारती, यंत्रे 
दु. कुत्रिप वस्तु ज्याप्रमाणे सामान्य नियमांना अनु- 
सरून घडविण्यात येतात तक्षी कलाकृती घडविण्यता 
येत नाही, तिच्या रचनेत नियमाचे पालन असले 
तरी त्या कलाकुतीत साफल्य पावणारा असा तो 
नियम असतो ह्या अर्थाने कलाकृती ' कृत्रिम ' नसते, 
। उत्स्फूतं ' असते. ती कृत्रिम नसते म्हणून 'नैसगिक' 
असल्यासारखी दिसते. “' धि०्ण, कराः 088 
8187४७ हण, ३ पकींग७७ मगा र 


अनुक्रमणिका 


ष्र 


0"०कपलंग३2्ट 8000१1७९2१ ... शश'७ ९ 
1116117101 016 0110००0 ८० (16 ]10१ए- 
00 01 8 तीप्रा!१ ०0]७०५, शा, 
8101003185 एड जढ'6 8811100 0४ 
७, ॥॥७ 00]९०७ फ०प]त 0115४ 1010980 
५ पा€81]8 0 8 ९०10९७. उिपॉ...... ९ 
७, फ०प]त 1९850, 1100 11 हट 77८7८ 
९७४००४४ ० १४, 1.8. ॥0 88 जिरा 87, 
० 7811101 88 116011811108] 811, 
पभा०७ 1161115017 7 16 ७10तपल 
० गढ 8, 1110011018] 1110ए४2 1८ 100, 
॥0ए8, 10; 118७ ॥॥७ 8110918106 0 
७0१ 1168111018]; 1.0. 116 8171 11018 
७७००५९१ १७८८७ 172 ८8७४८८६ ० 180170, 
8]110ए2] फ७ 1600811188 1 (0 06 81, 
डिप, धरा ७४7 एणांली 8 ७10ए० 
8, 806018 ]1]66 188, 18 07 गा) ९ 
07९088९106 01 ७९100 ८७८०८(72288 ग 0116 
87४8011611 १९11 1]16 71]05 ]163010- 
8३2 1०७ 81010 ॥॥७ 10०१पल द्या 06 
118, 11 18 111611060१ (० 06, ७७ फ्रा 
8] 8080106 0 १०50८7८. ९४८८, 
(७010ए 8090611106 10111 0९॥'७शापे0१्ट 
1॥80॥,) 1.९. फ्रां010ए॥ 8 [1806 08 
8]]९पष्ट 0 णो& दह 180०0८ 


नवभारत 


मे, १९८० 


8]]8१78 190 16 70]७ ]165011 (0 शां) 
छत. 0 15 ॥8ण्णा९१्ट 100160१ 118 
10018] ])00॥701.” (कान्ट पु. १६७). 

सारांश, कान्ट, हेगेल, क्रोचे, बोसांकिट इ. ज्या 
तत्त्ववेत्त्यांना सोंदर्यशास्त्राच्या क्षेत्रात आविष्कार- 
वादी म्हणून पाटणकरांनी एकत्र आणलेले आहे, 
त्यांच्या उपपत्तींमधील साम्ये आणि भेद लवंदे 
यांनी लक्षात घेतलेले नाहीत. पाटणकरांनी ह्या 
तत्त्ववेत्त्यांच्या विचारांचे जे विवेचन केले आहे, 
त्याच्यावर लवंदे यांनी घेतलेला प्रत्येक आक्षेप 
चुकीचा आहे. ह्या आक्षेपांविषयीचे माझे म्हणणे 
मी वर मांडले आहे आणि त्याच्या आधारे प्रा. 
दाभोलकर मुक्रर करतील त्या पंचांसमोर, ते सांग- 
तील त्या पद्धतीने वाद करायला मी तयार आहे. 

एक वैयक्तिक खुलासा करणे मला आवश्यक 
वाटते. लवंदे यांनी “ पाटणकरांचा गुरू असा 
माझा उल्लेख केला आहे. दोत प्रौढ विद्यार्थी जेव्हा 
एखाद्या विषयाची परस्परांत चर्चा करतात, तेव्हा 
तिचा लाभ दोघांनाही होत असतो. त्यांच्यामधील 
नात्याला गुरुशिष्यांचे नाते म्हणणे अयोग्य असते. 
पण पाटणकर आणि मी यांच्यामधील वैचारिक 
नात्याचे वर्णन करताना गुरुशिष्यत्वाचा वापर 
करायचाच झाला, तर सोंदयंशास्त्राच्या संदर्भात 
गुरूत्वाचा काटा पाटणकरांकडे निशचितणे आणि 
खूपच झुकलेला आहे अशी वस्तुस्थिती आहे. 


"-ऐञओऊअ' 02 जडन --कळी 
-करखगघल चज 
य ळत 


ग्रंथ-परीक्षण 


* होकहितवादीज थॉट : ८ क्रिटिकल स्टडी ?: लेखक-वसंत के. क्षीरे ; प्रकाशक-पुणे 


विद्यापीठ; पुणे; १९७७. 


______________1ाापसपॅपॉपॉपसॉसलॅलॅॅलॅलॅलॅॅॅसॅॅॅणणण 


लोकहितवादींच्या कार्याचा आणि विचाराचा 
अभ्यास गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात होऊ 
लागला आहे. त्यापूर्वी लोकहितवादींची शतपत्रेच 
अभ्यासली गेली होती. शतपत्रांतील प्रखर भाषेने व 
जहाल विचाराने महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग गोंधळून 
गेला होता. त्या धवक्यातून तो आता सावरला आहे. 
हातपत्रांपलीकडेही लोकहितवादी गेले होते हे त्याला 
जाणवले आहे. त्यांच्या सवे लिखाणाचा काळजी- 
पूवंक अभ्यास करणे किती जरूर आहे हे त्याला 
आता मनोमन पटले आहे. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या 
समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी लोकहितवादींचा 
विचार किती मारगेदर्शक ठरू शकतो, हे सुशिक्षित 
वर्गातील निदान एका गटाला तरी निश्चितपणे 
उमजले आहे. गोवधेन पारीखांचे * लोकहितवादी : 
गोपाळराव हरि देशमुख ' (१९७१), निर्मलकुमार 
फडकुले यांचे लोकहितवादी : काल आणि कतृत्व 
(१९७३), आणि सरोजिनी वैद्य यांचे ' गोपाळराव 
हरी' (१९७८) ही पुस्तके त्याचीच द्योतक आहेत. 

प्रा. वसंत क्षीरे यांचे ' लीकहितवादीज थॉट : ए 
क्रिटिकल स्टडी ' (१९७७) हे पुस्तक याच मालि- 
केत बसते. प्रा. क्षीरे यांनी राज्यशास्त्र विषयातील 
पीएच्‌. डी. पदवीसाठी पुणे विद्यापीठास सादर 
केलेला प्रबंध विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या आथिक 
मदतीने पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झालेला आहे. 

लोकहितवादींवरील आजपर्यंत प्रसिद्ध झालेले 
लिखाण एखाद्या-दुसऱया लेखाचा अपवाद वगळल्यास 
मराठीतच आहे. प्रा. क्षीरे यांनी लोकहितवादींच्या 
विचारांवरील आपला अभ्यास इंग्रजीतून प्रसिद्ध 
केल्याने या द्रष्ट्या व जहाल विचारवंताची ओळख 
इतर राज्यांतील व परदेशांतील अभ्यासकांना व 
समाजसुधारकांना होईल. लोकहितवादी यांना एक 


समाजसुधारक म्हणून मान्यता भाहे. त्यामुळे त्यांच्या 
राजकीय व आथिक विचारांकडे म्हणावे तसे लक्ष 
देण्यात आले नव्हते. प्रा. क्षीरे यांच्या पुस्तकाने ही 
उणीव भरून काढली आहे. या पुस्तकात लोक हित- 
वादींच्या सामाजिक विचाराबरोबरच राजकीय व 
आथिक विचारांचा टीकात्मक अभ्यास लेखकाने 
केलेला आहे. 
प्रथमतः लोकहितवादींच्या काळातील सामाजिक 
परिस्थिती कशी होती, कोणत्या काळात त्यांनी 
आपली जहाल मते मांडली हे सांगून त्यांचे थोडक्यात 
चरित्र दिलेले आहे. कारण या दोन्ही गोष्टींचा 
त्यांच्या विचारावर परिणाम झालेला होता. दुसर्‍या 
भागात लोकहितवादींच्या सामाजिक विचारांचे 
विदलेषण केलेले आहे. यात त्यांचे समाजजीवन, 
ज्ञानसाधना, स्त्रियांचे प्रश्‍न आणि धर्म यांवरील 
विचार स्पष्ट करून ब्राह्मणांचे नेतृत्व यावर एक 
स्वतंत्र प्रकरण खर्ची घातले आहे. पुस्तकाच्या 
तिसऱ्या भागात लोकहितवादींच्या राजकीय व 
आधिक विचारांचा आढावा घेतला आहे. ब्रिटिश 
साम्राज्य भारतात का आले याची लोकहितवादीकृत 
मीमांसा देऊन साम्राज्यातील दोषांवर त्यांनी कसा 
प्रकाश टाकला होता हे लेखकाने दाखवून दिले आहे. 
राजकीय सुधारणांविषयीचे लोकहितवादींचे विचार 
फारसे ज्ञात नाहीत. प्रा. क्षीरे यांनी त्यावर एका 
प्रकरणात चर्चा केली आहे. 
शेवटच्या भागात प्रा. क्षीरे यांनी सामा- 
जिक व राजकीय विचारवंत म्हणून लोकहितवादींचे 
मूल्यमापन केले आहे. त्यात ते असे म्हणतात, की 
लोकहितवादींनी लोकशाहीचा एक जीवनमागं म्हणून 
पुरस्कार केलेला होता. म्हणून त्यांनी सामाजिक 
घटकांचे व समाजसुधारणेचे महत्त्व प्रतिपादन केलें 


6.) 


होते. ते एक श्रेष्ठ उदारमतवादी विचारवंत होते. 
त्यांनी सुचविलेल्या वेगवेगळ्या सुधारणांमधून ते 
स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव ही आधुनिक तत्त्वे पुढे 
मांडीत होते. जोकहितवादींनी हिंदुसमाजावर जोराचे 
हल्ले केळे, कारण या समाजाचा रोगच इतका मुर- 
लेला होता, की त्यास ओषधही तितकेच जालीम हवे 
होते. परंतु त्यांच्या टीकेला रचनात्मक बाजूही होती. 
त्यांनी सुधारणाही सुचविल्या होत्या. हिंदुसमाज- 
व्यवस्थेचे पद्धतशीर विश्‍लेषण करण्याचा पहिला 
मान प्रा. क्षीरे यांच्या मते लोकहितवादींकडे 
जातो. त्यांचे धर्मावरील विचार क्रांतिकारक होते, 
त्यांनी लोकांचे सुख वाढविणारा धर्म असावा असे 
तत्त्व मांडले होते. 

स्वत: ब्राह्मण असुन त्यांनी ब्राह्मणांवर टीका केली, 
कारण ब्राह्मणवर्गे प्रतिगामी शक्‍ती बनून प्रगतीच्या 
प्रवाहात अडथळे निर्माण करीत होता. बदलत्या 
परिस्थितीप्रमाणे सुधारणा करण्याऐवजी त्यास 
त्याने उलटा विरोधच केला. ब्रिटिद्य साम्राज्याचे 
लोकहितवादींनी स्वागत केले; पण तेही आंधळेपणाने 
नाही. अमेरिकेत अठराव्या शतकात जे घडले. ते येथे 
होईल असे सांगणारा, पालमेंटची मागणी करणारा 
राजकीय विचारवंत म्हणून लोकहितवादींचे महत्त्व 
आहेच; पण त्याचबरोबर राज्याची उत्पत्ती, 
राज्यक्रांती, संसदीय पद्धत, प्रतिनिधित्व, स्थानिक 
स्वराज्य इत्यादी संकल्पनांचा उल्लेखही त्यांच्या 
लिखाणात आढळतो. एकोणिसाव्या शतकातील 
लोकशाही व राष्ट्रवाद यांचा पुरस्कार करणाऱ्या 
काही मोजक्या विचारवंतांमध्ये लोकहितवादींचा 
समावेश होतो असे प्रतिपादन प्रा. क्षीरे यांनी केले 
आहे. 

प्रा. क्षीरे यांनी हा अभ्यास करताता लोकहित- 
वादींच्या धर्म, इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र 
इत्यादी विषयांवरील जवळजवळ चाळीस पुस्तकांचा 
परामशं तर घेतला आहेच; पण त्याशिवाय लोकहित- 
वादींवरील काही गुजराती लेख व पुस्तकांचाही 
अभ्यास त्यांनी केलेला दिसुन येतो, त्याचप्रमाणे 
त्यांच्यावर चिपळूणकर इत्यादींनी जी टीका केली, 
त्याचीही चर्चा स्वतंत्रपणे त्यांनी केली आहे. 

फुले, आगरकर, रानडे यांसारख्या समकालीन 
सुधारकांच्या व लोकहितवादी यांच्या विचारांतील 


नेंवभारतं 


मे, १९८० 


व दृष्टिकोनांतील फरक किंवा साम्य यांवरील चर्चा 
पुस्तकात त्रोटक स्वरूपात आली आहे. त्याचप्रमाणे 
पाश्चिमात्त्य विचाराचा लोकहितवादींवर नेमका 
कोणता परिणाम झालेला होता हेही दाखवून द्यायला 
हवे होते. बहुधा पुस्तकाच्या व प्रबंधाच्या मर्यादेमध्ये 
ते दवय झाले नसावे. एकोणिसाव्या शतकातील 
महाराष्ट्राच्या वैचारिक, सामाजिक व राजकीय 
भांदोळनांचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांना हे 
पुस्तक उपयोगी पडेल यात शंका नाही. 

- राजेंद्र व्होरा 


न 


0 


बय ०121. 

* तीन महान सारस्वत  : लेखक - धनंजय 
कौर; प्रकाशक- स्वस्तिक पन्लिशिग हाऊस, 
डोंबिवली; पृष्ठे १५--१ २४; किमत रु. १६-०० 
सचान 1 

श्री. धनंजय कौर हे मराठीतील सुप्रसिद्ध 
चरित्रकार आहेत. ' तीन महान सारस्वत हे त्यांचे 
पुस्तक चरित्रकार म्हणून त्यांनी आजवर मिळ- 
विलेल्या कीर्तीत भर टाकणारेच आहे. या पुस्तकात 
लेखकाने डॉ. भाऊ दाजी लाड, न्या. काशीनाथ 
त्रिवक तेलंग व डॉ. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर 
या तीन प्रसिद्ध व्यक्तींचे जीवनचरित्र थोडक्यात 
निवेदन केले आहे. 

डॉ. भाऊ दाजी लाड यांनी सन १८५२ पासुन 
राजकीय, सामाजिक, क्क्षणिक व औद्योगिक क्षेत्रांत 
लोकोत्तर कामगिरी केली. मुंबई विद्यापीठाच्या माग- 
णीचा आग्रह त्यांनीच धरला. भारतीय पुराणेतिहास 
संशोधन क्षेत्रातील त्यांची कामगिरी, त्याचप्रमाणे 
एकोणिसाव्या शतकातील एक विख्यात व अग्रेसर 
डॉक्टर व शल्यचिकित्सक म्हणून त्यांनी केलेले कार्य 
हे त्यांच्या जीवनातील अत्यंत उल्लेखनीय करतंत्व 
आहे. त्यांनी आपल्या देशबांधवांमध्ये शिक्षणाचा 
प्रसार करून त्यांच्यात स्वाभिमान व नवजागृती 
उत्पन्न केली. लोकांनी आपले राजकीय हक्‍क मिळ- 
वावे, उद्योगधंदे सुरू करावेत व स्वदेश्ाची उन्नती 
करावी म्हणून त्यांनी आपले आयुष्य वेचले. 
पाश्‍चात्त्य वैद्य ज्ञानाशी भारतीय आयुर्वेद-वैद्यकाचा 
मेळ घालण्याचा प्रयत्न त्यांनीच केला, इतकेच 


ग्रेंथपरीक्षण 


भव्हे, ततर कुष्ठरोगावर त्यांनी औषधही शोधून 
काढले होते. ह्या उदार आणि मितव्ययी पुरुषाला 
जातिधर्माचे बंधन नव्हते. उदार मन, शुद्ध चारित्र्य, 
प्रखर वृद्धिमत्ता व परोपकारी हृदय ही त्यांच्या 
उयक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये होती. 

न्या. तेलंगांनी आपल्या बुद्धिसामर्थ्याने राज- 
कारण, समाजसुधारणा, इतिहास व पुराणेतिहास 
संशोधन, निर्वंधशास्त्र, मुंबई विद्यापीठ, वाडमय; 
धमंशास्त्र इ. क्षेत्रांत असामान्य कार्य केले. त्या 
फाळातील ' लित्ररल स्कूल ऑफ थॉट ? म्हणजे 
उदारमतवादी संप्रदायाचे ' तेलंग संप्रदाय ' असे 
गौरवपर व सार्थ वर्णन न्या. रानडे यांनी केले 
आहे. एक खंदा सावेजनिक कार्यकर्ता, नामांकित 
विधिज्ञ, हिंदी राष्ट्रीय सभेचा एक प्रमुख संस्थापक 
व तिचा पहिला प्रमुख कार्यकर्ता, कतृंत्ववान कुल- 
गुरू, विख्यात न्यायमूर्ती, प्रकांड पंडित, प्रख्यात 
ज्ञानवंत व शीलवंत पुढारी अश्ली दिगंत कीर्ती 
त्यांनी अवघ्पा त्रेचाळीस वर्षांच्या जीवनात संपादन 


केली. 

डॉ. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर यांनो महान 
प्राच्यविद्यापंडित म्हणून त्रिखंडात कोर्ती संपादन 
केली. देशोदेशींच्या पंडितांनी त्यांचा ज्ञानर्षी म्हणून 
गौरव केला. देशी-परदेशी विद्यापीठांनी त्यांना 
सन्मान्य पदव्या देऊन त्यांचा गौरव केला. डॉ. 
भांडारकर हे महान संस्कृत पंडित, प्राच्यविद्या- 
विशारद म्हणून गाजले व प्राचीन भारताच्या इति- 
हासावर अधिकारवाणीने लिहिणारे व बोलणारे 
श्रेष्ठ प्रतीचे इतिहासकार म्हणून त्यांचे नाव अजरा- 
मर झाले. ते एक सत्यप्रिप पुरुष, धर्मात्मा व तत्त्व- 
निष्ठ समाजसुधारक होते. 


५५ 


“तीन महान सारस्वत? हे या ग्रंथाचे नाव, या 
तीन महान व्यक्‍ती जन्माने सारस्वत ब्राह्मण होत्या 
म्हणून योजिले आहे, असे नाही; असे प्रस्तावनेत 
लेखक म्हणतो. “ सत्‌ वा असत्‌ यांच्यामधील भेद 
ओळखण्याचे ज्ञान देणारा, शुद्ध आनंदाची प्राप्ती 
करून देणारा आणि ऐंकणार्‍याच्या मनातले किल्मिष 
घालवून त्याला श्रेष्ठ पदवीस पोचविणारा तो सार- 
स्वत ' या अर्थाने लेखकाने ' सारस्वत हा शब्द 
योजिला आहे. ह्या दृष्टीने तिन्ही सारस्वतांची 
ओळख करून देण्यात लेखक पुर्णतः सफल झाला आहे, 
असे म्हणता येते. परंतु पुष्कळ ठिकाणी या व्यक्‍्ति- 
दशशंनाला एखाद्या डाक्‍युमेंटरीचे- ( धावते वर्णन ) 
वृत्तचित्राचे-स्वरूप आले आहे. एखाद्या लहानशा 
कपाटात खूप वस्तू कोंवून टाकण्याचा प्रयत्न करावा; 
पण त्यात त्या राहू नयेत, तसे काहीसे या पुस्तकाचे 
झाले आहे. शिवाय लेखकाने ह्या व्यक्‍्तिदर्शनात 
तिन्ही व्पक्‍तींच्या कौटुंबिक व वैयक्तिक जीवनाचा 
नुसताच उल्लेख केला आहे. त्यादृष्टीने ह्या व्यक्‍्ति- 
दर्शनातील ही बाजू उपेक्षितच राहिली आहे. काही 
ठिकाणी पुनरावृत्तीचाही दोष आहे. विशेषतः न्या. 
तेलंग व डॉ. भांडारकर यांच्यावरील लेखांत ही 
पुनरावृत्ती अनेकदा झाली आहे. ही पुनरावृत्ती लेख- 
काला सहज टाळता आली असती. 

साधारणतः: अश्या व्यक्तींची ओळख ही जन- 
सामान्यांना नसते. अशा थोर व्यक्तींचे काये सर्व- 
सामान्य वाचकांपर्यंत नेऊन पोचविण्याचे मोठेच काम 
लेखकाने या पुस्तकाद्वारे केले भाहे. 

शेवटी ग्रंथसूची दिली आहे. या सूचीमुळे, अभ्यास- 
कांच्या दृष्टीने ग्रंथाची उपयुक्तता वाढली आहे. 

-नीलम हातेकर 


षद नवभारत मे, १९८० 


-- कोतींचे फ़ेंच तत्त्वज्ञ आणि साहित्यिक झां पॉल सार्त्र ह्यांचे १५ एप्रिल, 
१९८० रोजी निधन झाले. मृत्युआधी सुमारे महिनाभर ते आजारीच होते. 


दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात ज्या तत्त्वज्ञांचा प्रभाव जगातील वुद्धिमंतांवर आणि 
साहित्यिकांवर पडला, त्यांत सात्रे हे अग्रगण्य होते. 


२१ जून, १९०५ रोजी पॅरिस येथे त्यांचा जन्म झाला. १९२९ मध्ये तत्त्वज्ञानाचे पदवीधर 
झाल्यानंतर त्यांनी आपले सर्व आयुष्य मुख्यतः तत्त्वज्ञानाच्या अध्यापनाला, वैचारिक व्यासंगाला 
आणि साहित्याला वाहून टाकले होते. १९३३-३५ ह्या वर्षात बलिन आणि फ्रायबुर्ख येथे अस- 
ताना विख्यात रूपविवेचनवादी एडमंड हुसलं आणि अस्तित्ववादी मािन हायडेंगर ह्या दोन 
तत्त्वज्ञांच्या विचारांचे संस्कार त्यांच्यावर झाले. पुढे अस्तित्ववादी तत्त्वमीमांसेत स्वतःचा एक 
स्वतंत्र दृष्टिकोण सात्रे ह्यांनी मांडला आणि सरेन किकगॉर ह्या डॅनिश तत्त्ववेत्त्यापासुन सुरू 
झालेल्या अस्तित्ववादी विचारपरंपरेत आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. * बीइंग भँड नथिगनेसः 
अँन एसे इन फिनॉमिनलॉजिकल आंटॉलॉजी ' हा त्यांचा सर्वश्रेष्ठ म्हणून गणला गेलेला तत्त्व- 
ज्ञानविषयक ग्रंथ १९४३ मध्ये प्रसिद्ध झाला. सात्र ह्यांच्या तात्त्विक विचारांचे सत्त्वच ह्या ग्रंथात 
आळून आलेले आहे. सात्रे ह्यांच्यारंतत्त्वज्ञानविषयक अन्य ग्रंथांत * आउटलाइन आंव्ह ए थ्रिअरी 
ऑव्ह द इमोशन्स ' (१९३९), “ द सायकॉलॉजी ऑव्ह इमॅजिनेशन ! ( १९४० ) आणि 
* एक्झिस्टन्‌शॅलिझम अँड हयूमनिझम ' ( १९४६) ह्यांसारल्या;ग्रंथांचा समावेश होतो. 

स्वतः असणे (बीइंग इन्‌ इटसेल्फ) आणि स्वत:साठी असणे (बीइंग फॉर इटसेल्फ) असे 
अस्तित्वाचे दोन प्रकार सार्त्र मानीत असत, खुर्ची, टेबल, पंखा, 
असतात; परंतु त्यांच्या अस्तित्वाला त्या स्वत; काहीही अर्थ देऊ शकत नाहीत. त्यांची संकल्पना, 
त्यांच्या निमितीचे तंत्र, त्यांचे गुणधर्म, त्यांचे उपयोग हे सारे आधीच कोणा कारागिराने निश्चित 
करून ठेवलेले असते. म्हणजेच त्यांच्या अस्तित्वाचे-- किवा असण्याचे- सत्त्व त्यांना अन्यांकडून 


प्राप्त झालेले असते. त्या स्वत: असतात; स्वत:साठी असत नाहीत. त्यांचे सत्त्व आधी निश्‍चित 
केले जाते आणि नंतरच त्या अस्तित्वात येतात. 


झां पॉल सात्रे । श्रद्धांजली 
|| 


कपाट अशा अनेक वस्तू जगात 


ह्याच्या उलट माणसाचे,१अस्तित्व असते. माणूस आधी अस्तित्वात येतो आणि नंतर, 
स्वकतृंत्वाने, आपल्या अस्तित्वाला त्याचे सत्त्व वा आशय प्राप्त करून देतो, मनुष्य हा जन्मत:च 
स्वतंत्र असतो. अनंत शक्‍यता त्याच्या समोर पसरलेल्या, असतात, त्यांतून निवड करून त्याला 
आपले अस्तित्व श्रेयस्कर करावयाचे असते. पण ह्या स्वातंत्र्याबरोबरच जबाबदारीचे प्रचंड 
ओझेही त्याच्या शिरावर येते. आपण निवडलेल्या: प्रत्येक कृतीचे) परिणाम प्रामाणिकपणे 


स्वीकारण्याची तयारी त्याला ठेवावी लागते. शिवाय([प्रत्येक"माणूस आपल्या'कृतींतुन मनष्याचीच 


केवळ आपणच.नव्हे, (तर सारी 
शुद्धपणे येणारी ही प्रचंड 


एक प्रतिमा निर्माण करीत , असतो. म्हणून आपल्या निणयांत 
मानवताच एका अर्थाने गुंतलेली असते,'' मानवी्ैस्वातंत्र्यातून ततके 


झां पॉल सात्र ! श्रद्धांजली 


_ माणसाला चिंतातुर करते आणि एका तोत्र परिवेदनेचा (ऑंग्विश) प्रत्यय त्याला 
येतो, अश्शी सारत्रे ह्यांची धारणा होती. ईश्‍वर आणि नियती ह्यांचे अस्तित्व त्यांना मान्य नसल्या- 
मुळे कोणत्याही प्रकारच्या नियतिवादाला त्यांच्या विचारात स्थान नव्हते. ईवरहीन दुनियेत 
निराश्रित (फर्‌लॉर्न) असलेल्या माणसाला आपले आयुष्य स्वतंत्रपणेच घडवावे लागते; ईश्‍वर 
आणि नियती ह्यांच्या नावाने त्याला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही, अशी त्यांची 
भूमिका होती. मानवी स्वातंत्र्याचा हा अन्वयार्थ डोळ्यांसमोर ठेवूनच “ मॅन इज कंडेमुड टू बी 
फ्री ' असे ते म्हणत असंत॑. 

दुसर्‍या महायुद्ानंतरच्या काळात, नैराझ्याच्या आणि उद्ध्वस्तपणाच्या भावनेने ग्रासलेल्या 
अनेक तहुणांना सात्र ह्यांच्या विचारांनी प्रभावित केले. माक्संवाद आणि डावे राजकारण 
ह्यांबावत अनुकूल भूमिका घेतल्यामुळे आरंभी साम्यवाद्यांना ही सार्त्र जवळचे वाटत; तथापि 
माक्संवादात अनुस्यूत असलेला आथिक नियतिवाद सात्रे ह्यांनी नाकारल्यामुळे ही जवळीक फार 
काळ टिकली नाही. मात्र श्रमिकांबद्दूल त्यांच्या मनात नेहमीच सहानुभूती असे. 
सात्रं हे केवळ तत्त्वज्ञ नव्हते, तर एक श्रेष्ठ साहित्यिकही होते. कथा, कादंबर्‍या, नाटके, 
वाडमयौन निर्बंध, चिंत्रपटकथा असे वैविध्यपूर्ण साहित्य त्यांनी निर्माण केले. ' इंटिमपी 
(१९३९, कथासंग्रह); ' नॉशिआ ' (१९३८, कावंबरी); द रोड्स टू फ्रीडम ( १९४५-४९, 
अपु्णे कादंबरी); “ द फ्लाइज? (१९४७, नाटयक्ृती) आणि “नो एक्झिट ' (१९४७, नाटय- 
कृती) ह्या त्यांच्या विक्षेष उल्लेखनीय अशा काही साहित्यकृती होत. त्यांच्या अस्तित्ववादी 
तत्त्वज्ञानाचा प्रेभांव त्यांच्या साहित्यावर अपरिहार्यपणे पडलेला आहे. १९६४ साली त्यांना देऊ 
केलेले साहित्याचे नोबेल पारितोषिक त्यांनी निःस्पृहपणे नाकारले होते. आत्मकोषात गुरफटून 
राहणाऱ्या तत्त्वज्ञ विचारवंतांपैकी सात्रे नव्हते. जगातील घडामोडीकडे ते अस्सल आणि 
क्रियाशीछ आस्थेने पाहात. विविध समस्यांच्या संदर्भांत विचारवंतांनी आपली निठिचित भूमिका 
पणे उभे राहिले पाहिजे, असे त्यांना वाटे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात ते प्रत्यक्ष 


घेऊन ताठ' 
गेळे होते आणि जर्मनांचे युद्धकैदी म्हणून नऊ महिन्यांचा कारावासही त्यांनी 


युद्आघाडीवर 


भोगला होता. 
गेली काही वर्षे त्यांना अंधत्व आले होते; वाचन-लेखन अशक्यच झाले होते. एकोणि- 


साव्या शतकातील श्रेष्ठ फ्रेंच कादंबरीकार ग्यूस्ताव्ह फ्लोबेअर ह्याचे त्यांनी लिहावयास घेतलेले 
चरित्र अपूर्णच राहिले. सात्रे हे अविवाहित होते. प्रसिद्ध फ्रेंच लेखिका सीमाँ द बोव्हार ह्या त्यांच्या 
शिष्या आणि सहचारिणी. त्यांची साथ त्यांना अखेरपर्यंत लाभली. 

सात्रे ह्यांच्या निधनाने विचारांच्या आणि साहित्याच्या क्षेत्रातील एक थोर व्यक्तिमत्त्व 


नाहीसे झाले आहे. 


-अ. र. कुलकर्णी 


त. भा. ८ 


षे 


सार-संकलन 


आसाम 


गांधी पीस फाउन्डेशनने आसाममधील परिस्थि- 
तीचा अभ्यास करण्यासाठी एका अभ्यासगटाची 
नेमणूक केली होती. सर्वश्री नारायण देसाई, गोविद- 
राव देशपांडे, रवीन्द्र उपाध्याय, बशिरुद्दिन अहमद 
आणि बौ. जी. वर्गीस हे ह्या गटाचे सदस्य होते. 
आसाममध्ये आज जो लोकक्षोभ उसळून आला आहे, 
त्याचे स्वरूप आणि त्याची खोलवर रुजलेली कारणे 
ह्यांच्यावर प्रकाश टाकणारा अतिशय उपय्‌क्‍त असा 
अहूवाल ह्या गटाने प्रसिद्ध केला आहे. केवळ आसा- 
मच नव्हे, तर मेघालय आणि ईकश्ान्य भारतातील 
इतर प्रदेश आज प्रक्षुब्ध आहेत. 


गुत्त आक्रमण 


आसाममध्ये जर परकीयांचा लोंढा लक्षणीय 
प्रमाणावर आणि अविरतपणे वहात राहिला, तर 
त्यामुळे आसामची भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता 
नष्ट होईल अशी साधार भीती अनेकदा स्वातंत्र्या- 
पुर्वीपासून आणि स्वातंत्र्यानंतरही व्यक्‍त करण्यात 
आली होती. एका जबाबदार संघटनेने केलेल्या 
अंदाजाप्रमाणे १९६१ पर्यंत आसाममध्ये रिघलेल्या 
घूसखोरांची संख्या दशलक्ष होती, ती १९७१ पर्यंत 
२३ लक्ष इतकी वाढली आणि १९७९ मध्ये ती 
२५ लक्ष झाली होती. यांतील १८ लक्ष लोक 
मतदार म्हणून मतदारांच्या अधिकृत यादीत प्रविष्ट 
झाले होते. म्हणजे आसामच्या अधिकृत मतदारांच्या 
२० टक्‍के इतके मतदार घूसखोर आहेत, हे जे काही 
धडत आले आहे आणि घडू देण्यात आले आहे 
त्याहा आवर घातला नाही, तर १९८१ मध्ये 
भासाममधील परकीयांची संख्या ५० लक्षापर्यंत 
वाढेल किंवा अधिकही होईल. विशेषतः मेघालय, 
मणिपुर, नागालेंड, अरुणाचल आणि मिझोराम ह्या 
प्रदेशांत परकोयांच्या होणार्‍या प्रवेशावर खास 


नियंत्रणे असल्यामुळे घूसखोरांचा लोंढा आसामकडेच, 
म्हणजे ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यातच, वळतो आणि त्यामुळे 
आसामपुढील समस्या अधिकच विकट झोली आहे. 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्‍त श्री. शकधर ह्यांनी 
सप्टेंबर १९७८ मध्ये उटकमंड येथे भरलेल्या राज्य 
निर्वाचन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत ह्या संबंधीची 
भीती पुढील शब्दांत व्यक्‍त केली होती, * कित्येक 
राज्यांत, विशेषत: ईशान्य विभागातील राज्यांत जी 
भयभीत करणारी परिस्थिती आढळून येत आहे, 
तिचा निर्देश मला करावासा वाटतो. मतदारांच्या 
याद्यांत परकीय नागरिकांचा फार मोठ्या प्रमाणात 
अंतर्भाव करण्यात आला आहे ह्या स्वरूपाचे अस्वस्थ 
करणारे वृत्तांत तेथून येत आहेत. एका राज्याच्या 
संबंधात १९६१ च्या खानेसुमारीच्या तुलनेने १९७१ 
च्या खानेसुमारीत ३४.९८ टक्के एवढी मोठी लोक- 
संख्येतील वाढ नमूद करण्यात आली आहे आणि 
शेजारच्या देद्यांतून फार मोठ्या संख्येने माणसे 
त्या राज्यात आली हे ह्या वाढीचे कारण देण्यात 
आले आहे ... ह्या राज्याची अवस्था अशी होईल, 
को त्याच्यातील जनतेचा बराचसा भाग, कदाचित्‌ ' 
बहुसंख्य जनता परकीय नागरिकांची वनलेली आहे 
ह्याची दखल त्याला घ्यावी छागेल ...... ह्या 
संबंधातील अस्वस्थ करणारी दुसरी गोष्ट अशी, की 
परक्या देशांतुन आलेल्या आणि भारतीय नागरिक 
नसलेल्या व्यक्तींचा, त्यांचा नागरिकत्वाचा दर्जा 
काय आहे. ह्याविषयी चौकशी किवा योग्य प्रकारे 
खातरजमा न करताही, मतदारांच्या यादीत समावेश' 
करावा अशी राजकीय पक्षांकडून होणारी मागणी... 
तुमची याविषयीची मते समजून घेतल्यानंतर केंद्रीय 
गृह मंत्रालयाकडे मी एक निवेदन पाठविणार आहे. 
देशातील प्रत्येक परकीय नागरिकाचा तलास 
हावण्यासाठी, आणि नागरिकत्वाच्या कायद्याला 
भनुसरून नागरिक म्हणून जे मान्य असतील त्यांना, 


उ: जड यायी 
छ्ज्नं 


> -करंडगपर्मा 
"वनरळगघर) उटण तथदध पन” 
030 पका १ 
-चफबण र्‌त्ऱ 

दुध ही ती यु तज 


सारसंकलनं 


एका समान आणि परिणामकारक पद्धतीचा अवलंब 
करून, तातडीने ओळखपत्रे देण्यासाठी शक्‍य तितक्‍या 
तळच्या पातळीवर काम करण्यासाठी आवश्यक 
असलेली कारभारयंत्रणा ताबडतोव उभारण्याची 
जरुरी आहे ह्यावर मी त्याच्यात भर देणार आहे. ” 

ह्या'धोक्याविरुद्ध आसाममध्ये अनेकदा चळवळी 
झाल्या आहेत. अगदी अलीकडची घटना अश्ली, की 
जेव्हा माचे १९७८ मध्ये मंगलदोइ येथे पोट- 
निवडणूक घेण्याची वेळ आली, तेव्हा सार्वजनिक 
आग्रहामुळे मतदारांच्या यादीतून परकी नागरिक 
वगळण्याच्या कामाला सुरवात झाली, मंगलदोइ 
मतदारसंघात ७०,००० वपक्‍्तींविरुद्ध आक्षेप घेण्यात 
आले आणि आवद्यक त्या पोलिस चौकशीनंतर 
त्यांतील ४५,००० आक्षेप योग्य त्या अधिकाऱयां- 
कडून मान्य करण्यात आले. पण त्यानंतर हे काम 
एकाएकी थांबविण्यात आले, 

जुल १९७९ मध्ये लोकसभा विसजित करण्यात 
आल्यानंतर जेव्हा सावंत्रिक निवडणूका आल्या, 
तेव्हा मतदारांच्या याद्यांचे शुद्धीकरण करून त्या 
दुरुस्त करण्यात याव्या अशी मागणी जोराने पुढे 
आली. पण प्रमुख निर्वाचन आयुक्‍त शकधर ह्यांनी 
आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेशी विसंगत असे आदेश 
दिले. १९७७ ची मतदार यादी निवडणुकीसाठी 
आधारभूत मानावी, तिच्यात समाविष्ट असलेल्या 
ठप्रकक्‍्ती, जर त्यांच्या नागरिकत्वाविरुद्ध आक्षेप 
घेण्यात येऊन ते मान्य झाळे नाहीत तर, भारताचे 
नागरिक आहेत असे मानावे आणि सार्वत्रिक 
निवडणुकीनंतर, परकीय नागरिक कोण हे 
ठरविण्यासाठी, मतदारयाद्यांची पहाणी करावी 
असे हे आदेश होते. आसामी लोकांना हा विश्‍वास- 
घाताचा प्रकार वाटला. तथापि सुमारे ४ लाख 
व्यक्‍तींविरुद्ध आक्षेप नोंदविण्यात आले आणि 
त्यातील २ लक्ष, ५० हजार आक्षेपांची सुनावणी 
होऊन त्यांच्यावर निर्णय देण्यात आले. ह्या संबंधात 
एक पक्ष असा आहे, को हो कार्यपद्धती जर अनुसर- 
ण्यात आली असती, तर निदान काही परकीय नाग- 
रिक मतदारयाद्यांतून वगळण्यात आले असते आणि 
निवडणकीनंतर हे काम अधिक पद्धतशीरपणे आणि 
पुरतेपणे पार पाडता आले असते. पण आसामच्या 
लोकांना हा विशवासघाताचा प्रकार वाटला. त्यांनी 


५९ 


चळवळ उभारली. अखिल आसाम विद्यार्थी संघाने 
-ऑल-आसाम स्टूडंट्स युनियन-पुढाकार घेऊन 
इतर संघटनांच्या साहाय्याने जनसंग्राम परिषद 
स्थापन केली, १२ आणि १७ नोव्हेंबर ह्या दिवशी 
झालेल्या सत्याग्रहात ३० लक्ष लोकांनी अटक करून 
घेतली असे सांगण्यात येते. आसाममध्ये एक खरी- 
खुरी लोकांची चळवळ उभी राहिली आहे. पुरुष, 
स्त्रिया आणि मुले, नागरी आणि ग्रामीण, श्रीमंत 
भाणि गरीब, विद्वान आणि निरक्षर सवे तर्‍हेचे लोक 
तिच्यात सहभागी आहेत. 

भाज सवे राष्ट्रीय पक्ष आसाममधून ल॒प्त झाले 
आहेत. त्यांची जागा पूर्वाळ्चळीय लोक परिषद 
आणि आसाम जातीयवादी दल ह्या १९७७ नंतर 
स्थापन झालेल्या प्रादेशिक पक्षांनी घेतली आहे. 
आसामला खास दर्जा असावा आणि प्रादेशिक 
स्वायत्तता असावी अशी त्यांची मागणी आहे. पण है 
फुटीरतावादी पक्ष नाहीत. त्यांची तुलना द्र. मु. क. 
आणि आ. द्र. मु. क. या पक्षांशी करण्यात येते. 
ह्या चळेवळीची सांस्कृतिक बाजू आसाम साहित्य- 
सभा सांभाळते. ह्या संस्थेला आज भासाममध्ये 
अतिशय प्रतिष्ठा आहे. शासनात व पोलिसात जे 
आसामी पदाधिकारी आहेत त्यांची ह्या चळवळीला 
सहानुभूती आहे यात काही झंका नाही. चळवळीचे 
नेतृत्व विद्यार्थी संघाकडेच आहे यात काही शंका 
नाही. पण विद्यार्थी संघाने बर्‍याच संयमाने आणि 
समंजसपणे ही चळवळ चालविली आहे असे म्हटले 
पाहिजे. 

राजकीय पक्षांना आणि हजारिका यांच्या सत्ता- 
रूढ मंत्रिमंडळाला ह्या चळवळीच्या प्रखरतेचा आणि 
दृढतेचा नीट अंदाज घेता आला नाही. ठरल्याप्रमाणे 
३ आणि ४ जानेवारी ह्या दिवशी सावंत्रिक निवड- 
णुका घेता येतील असे त्पांनी केंद्र सरकारला कळ- 
विले. राज्यपाल श्री. एल्‌. पी. सिंग ह्यांचे परिस्थि- 
तीचे आकलन अधिक यथाथे होते. त्यांनी निवडणुका 
पुढे ढकलाव्या अशी शिफारस केली होती. पण 
दुर्दैवाने हा सल्ला कुणी ऐकला नाही आणि निवडणुका 
घेण्याच्या तयारीला सुरवात करण्यात आली. 

ह्याची प्रतिक्रिया अशी झाली, की सर्वे संभाव्य 
उमेदवारांना घेराव घालण्यात आला आणि कुणाला 
निवडणुकीला उभे रहाणे अशक्‍य करण्यात आले. 


1: 


ह्याला फकत काचार जिल्ह्याचा अपवाद होता. ह्या 
जिल्ह्यात बंगाली हे बहुसंख्य आहेत. आसाममध्ये 
इतर ठिकाणी जर निवडणुका होत नाहीत, तर 
काचारमधील निवडणुकाही पुढे ढकलाव्या असा 
सल्ला राज्यपालांनी दिला. पण तोही ऐकण्यात आला 
नाही. आसाममधील एकूण १४ निर्वाचनक्षेत्रांपैकी 
फक्त काचारमधील दोन क्षेत्रांत निवडणुका झाल्या. 
परिणामी आसाममध्ये, म्हणजे ब्रह्मा पुत्रेच्या खोऱ्यात, 
बंगाली लोकांविषयी प्रतिकूल असलेले लोकमत 
अधिकच प्रखर झाले. 

ही चळवळ आसाममधील अक्या पुर्वीच्या 
चळवळींच्या मानाने पहाता एकंदरीत शांततेच्या 
मार्गाने चालू असली, तरी तिच्यात काही हिसक 
प्रकार घडले आहेत. आसामच्या कित्येक भागांत 
जाळपोळ, लुटालूट, खुनी हल्ले हे प्रकार घडून 
हजारो लोक बेघर झाले आहेत. ह्या घटनांची, 
चळवळीच्या प्रवक्त्यांनी दिलेली माहिती आणि 
शासकीय प्रवक्त्यांनी दिलेली माहिती यांच्यामध्ये 
भर्थात्‌ खूपच तफावत आढळून येते. 

३ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घडू न देणे हे 
चळवळीचे प्रधान उद्दिष्ट होते. त्यानंतर तेलशुद्धी- 
करण केंद्रांपुढे पिकेटिग करून तेलाचा देशाला 
होणारा पुरवठा बंद पाडणे आणि सरकारी 
कचेर्‍्यांपुढे पिकेटिग करून सरकारी कामकाज बंद 
पाडणे ही उद्दिष्टे चळवळीने स्वीकारली. 

विद्यार्थी संघटनेच्या आठ मागण्या आहेत. 
१. परकीय नागरिक झ्लोधून काढून त्यांना देशा- 
बाहेर नेऊन सोडले पाहिजे. र. भासाममध्ये 
निवडणूक घेण्यापुर्वी मतदार याद्यांमधून परकीय 
नागरिकांची नावे वगळली पाहिजेत. ३. पुरेशी 
बळकट निर्वाचनयंत्रणा उभारून भावी कालात 
मतदार याद्यांमध्ये परदेशी नागरिकांचा अंतर्भाव 
होणे अशक्य होईल अशी व्यवस्था केली पाहिजे, 
४. घूसखोरी परिणामकारक रीतीने थांबविण्यासाठी 
भारताच्या हेजारील परदेशांशी असलेल्या सीमांचे 
पुर्णपणे संरक्षण केले पाहिजे. ५. आसाममध्ये 
रहाणार्‍या भारतीय मतदारांना त्यांची छायाचित्रे 
चिकटविलेली ओळखपत्रे देण्यात यावीत. ६. ईक्नान्य 
विभागातील जनतेला तिची अस्मिता (आयडे- 
न्टिटी) टिकवून धरण्यासाठी म्हणून पुढील १५/२० 


नवभारत 


मे, १९८० 


वर्षे घटनात्मक संरक्षण देण्यात यावे. ह्यासाठी 
घटनेमध्ये आवश्‍यक ते वदल करावेत. ७. पठर्चिम 
बंगाळ व त्रिपुरा ह्या राज्यांतील जिल्हाधिका- 
ऱ्यांनी व्यक्‍तींना दिलेली नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रे 
नाकरारायचा अधिकार आसामच्या सरकारला असावा 
८. आज केंद्र सरकारने नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रे 
देण्याचा जो अधिकार आपल्या वतीने राज्य- 
सरकारांकडे सुपूदं केला आहे, तो त्याने ताबडतोव 
राज्यसरकारांकडून काढून घ्यावा. म्हणजे आसाम 
सरकारने हुडकून काढून देशाबाहेर काढलेले लोक 
इतर राज्यांकडून नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रे घेऊन 
आसामला परतणार नाहीत. 

४ आणि ५ फेब्रुवारीला दिल्ली येथे अखिल 
आसाम विद्यार्थी संघटनेचे प्रतिनिधी, आणि पंतप्रधान 
व गृहमंत्री यांच्या दरम्यान झालेल्या वाटाघाटीत 
यांतील पहिल्या पाच मागण्या सरकारकडून मान्य 
करण्यात आल्या. उरलेल्या तीन मागण्यांचा घट- 
नेशी, तसेच इतर राज्यांशी संबंध असल्यामुळे 
त्या मंत्रिमंडळाच्या विचाराथं त्याच्यापुढे ठेवण्यात 
येतील असे ठरले. 

परंतु मान्य झालेल्या मागण्यांचा अन्वयार्थ 
लावण्यातही मतभेद आहेत. चळवळीच्या पुढार्‍्यांचा 
आग्रह असा आहे, की १९५१ चे ' राष्ट्राच्या 
नागरिकांचे रजिस्टर ! - नॅशनल सिटिझनक्िप 
रजिस्टर - आणि १९५२ मधील मतदारांची यादी 
यांच्या आधारे परकीय असलेले रहिवासी कोण हे 
ठरविण्यात यावे. ह्याबाबतीत कोणतीही तडजोड 
करायला ते तयार नाहीत. ह्या आपल्या भूमिकेसाठी 
पं. जवाहरलाल नेहरू यांचा आधार ते घेतात. 

२७ जून, १९६२ रोजी पं. नेहरू यांनी संसदेत 
एका प्रश्‍नाचे उत्तर देताना असे म्हटले होते, की 
£.... माझा समज असा आहे, को यातील बरीच 
घूसखोरी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांत 
घडून आली आहे. त्यावेळी सीमेवर पुरेसा पहारा 
नव्हृता. १९५२ पूर्वी जे लोक बेकायदेशीर रीतीने 
बाहूरून आले, त्यांच्या बावतीत काही कारवाई 
केरण बहुधा कठीण ठरेल. तेव्हा आपल्या चौकशी- 
साठी १९५२ हे वर्ष आपण मुक्रर करू या. 

तेव्हा परकीय असलेले रहिवासी कोण हे ठर- 
विण्यासाठी १९५२ च्या मतदारयादीचा आधार 


सारसंकलन 


घेण्यातच तडजोड आहे हे ह्या चळवळीच्या 
प्रवक्त्यांचे म्हणणे आहे. ही मागणी मान्य न करता 
चळवळीचा प्रतिकार करण्यासाठी म्हणून जर कडक 
उपाय योजण्यात भाले, तर चळवळ कदाचित्‌ हतबल 
होईल; परंतु लोकांमधील असंतोष धुमसत राहील. 

ह्या संदर्भात एक प्रश्‍न असा आहे, की इंदिरा 
गांधी आणि मुजिबुररेहमान यांच्यामध्ये झालेल्या 
कराराप्रमाणे २५ मार्च १९७? पूर्वी आज जो बांगला 
देश आहे त्या प्रदेशातुत भारतात आलेल्या कुणालाही 
बांगला देश्यात परत घेण्याची जबाबदारी बांगला 
देशावर नाही. तथापि १९५२ नंतर भारताबाहेरून 
बेकायदेशीर रीतीने आलेल्या व्यक्‍तींना राज्यहीन 
रहिवासी-स्टेटलेस पसंन-हा दर्जा देता येईल, आणि 
१९७१ नंतर वांगला देशातून बेकायदेशीर रीतीने 
आलेल्यांना परत पाठविता येईल. शिवाय बांगला 
देशातुन घुसलेल्या सर्व राज्यहीन रहिवाशांचा 
बोजा केवळ आसामवर पडावा हेही गैर आहे. 
ह्या रहिवाशांना भारताच्या सीमेवरील राज्यात- 
मोठ्या संख्येने एकत्र ठेवणे हे सुरक्षिततेच्या 
दृष्टिनेही अविवेकी आहे. ते कुठेही त्रासदायक 
ठरणार नाहीत अक्शा रीतीने त्यांना देशभर विखरून 
देणे योग्य ठरेल. मुसलमानांची गठ्ठा मते आपल्याला 
मिळतील ह्या आशेने, घूसखोरी करून देशात रिघ- 
लेल्या व्यक्‍तींना हुडकून काढून देशाबाहेर पाठ- 
'वण्याच्या कारवाईला राजकीय पक्ष विरोध कर- 
तात, असा आरोप ह्या चळवळीच्या प्रवकत्यांनी केला 
आहे. ह्या आरोपात तथ्य असेल, तर ही भयानक 
आणि लाजिरवाणी गोष्ट आहे. 

आपण आपल्या प्रदेशातच अल्पसंख्य ठरू, 
आसामी भाषा व संस्कृती ह्या प्रदेशाची संस्कृती 
रहाणार नाही ही आसामच्या जनतेची भीती 
साधार आहेच; पण त्यांच्या अस्वस्थतेची खोल 
ऐतिहासिक कारणेही आहेत. १८२६ पर्यंत आसाम 
हे स्वतंत्र आणि सावंभोम राज्य होते ही गोष्ट 
आसामी लोक अभिमानाने सांगतात. १८२६ मध्ये 
जेव्हा आसाम ब्रिटिशांच्या कबजात गेले, तेव्हा 
राज्यकारभारासाठी ब्रिटिश्ांबरोबर इंग्रजी शिकलेले 
बंगालीही आले. बंगाली लोकांनी आसामी भाषा 
ही बंगालीचीच एक भ्रष्ट व गांवढळ बोली आहे 
(8 ठ०॥"पफ धात एपो्टथा' १18160 ) असे 


दर 
राज्यकर्त्यांना सांगितले. “' तिला कोणत्याही 
प्रकारे उत्तेजन देता कामा नये तर बंगालीला 


कारभाराची भाषा बनवून आणि ती झाळांमधून 
शिकवून तिला ( आसामी भाषेला ) शक्‍य तितक्‍या 
लवकर चिरडून टाकले पाहिजे ” असा त्यांचा 
ब्रिटिशांना सल्ला होता. त्याप्रमाणे बंगाली कोटें- 
कचेर्‍यांची आणि शिक्षणाची भाषा म्हणून आसाम- 
मध्ये रूढ करण्यात आली. पुढे १८६० मध्ये 
आनंदराम धेकिअल फूकन आणि हेमचंद्र बरुआ 
ह्या आधुनिक आसामी. साहित्याच्या पुरःसरांनी 
केलेल्या प्रयत्नांमुळे १८७१ मध्ये आसामीला 
ज्ासनाची अधिकृत भाषा म्हणून स्वतःच्याच 
प्रदेशात स्थान मिळू शकले. ह्या इतिहासामुळे 
आसामी लोकांनी बंगाल्यांच्या ' भाषिक विस्तार- 
वादा'चा धसका घेतला आहे. ह्याच्यात काहीच 
अस्वाभाविक नाही. 

आसाममधील समस्येची गुंतागुंत * जातीय ? 
म्हणजे धार्मिक प्रश्‍नामुळे वाढली आहे. स्वातंत्र्या- 
पुर्वी जेव्हा मुस्लीम लीगचे सरकार आसाममध्ये 
सत्तेवर होते, तेव्हा आसाममध्ये मुसलमानांना 
बहुसंख्य वनविण्यासाठी ह्या सरकारने पुवे बंगाल- 
मधील मुसलमानांना आसाममध्ये आणण्यासाठी 
पद्धतशीरपणे प्रयत्त केले होते. ब्रिटिश कॅबिनेट 
मिझ्ननेही बंगाल व आसाम यांचा मिळून बहुसंख्य 
मुस्लिम असलेला विभाग करण्याचा घाट घातला 
होता. जेथे जेथे मुसल्मानांचा प्रश्‍न येतो, मग हे 
मुसलमान भारताचे नागरिक असोत, पाकिस्तान, 
बांगला देश यांसारख्या शेजारच्या राष्ट्रांतील मुसल- 
मान असोत किंवा इतरत्र कुठेही असलेले मुसलमान 
असोत, भारतीय सरकार खंबीर धोरणाचा अवलंब 
करीत नाही असा निष्क्षे अनुभवावरुन कुणी 
काढला तरते गैर ठरेल काय ? 

स्वातंत्र्यानंतर आपण भारतापासुन अलग पडलो 
आहोत, आपली वास्तपूस्त कुणी करीत नाही, 
आपल्याला केवळ स्वत:च्या बळावर आपल्या 
सामूहिक अस्मितेचा नाश करायला उद्युक्त झालेल्या 
शक्‍तोंशी मुकाबला करावा लागत आहे अशी 
भावना आसाममध्ये बळावली आहे. भारतातील 
इतर भाषिकांनी आसामशी सतत आणि वाढत्या 
प्रमाणावर सांस्कृतिक संपर्क ठेवावा हा ह्या 
परिस्थितीवरील एक उपाय आहे. 


न ०-_७११-९४०७० 


६२ 


नवभारत मे, १९८० 


>९3€3€>€€3€3€>€>€><€3€>€9€><€>€>€ &७&5९5€9€9>८ 


आग्राग्या स्णांप्रा 
ग्रापीत व भर्वापीत शीहास 


लेखक ! कग्वेदी 
आकर्षक मुखपृष्ठ, साईज डेमी, ए्ठसंख्या "४०० 


या सुप्रसिद्ध व दुर्मिळ पुस्तकाची तिसरी भावृत्ती प्राज्ञप्रकाशनातर्फे 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत प्रंथात प्रमुख भारतीय-विशेषतः 
महाराष्ट्रातील-सणांची साधार माहिती दिली असून ह्यांचे 
नेतिक व सामाजिक हेतू ब बोध सविस्तर वर्णिळे 
आहेत. शाक्षोक्त विधी व परंपराप्राप्त रूढी यांचा 
खुलासा केला आहे. हा प्रंथ प्र्येक ग्रंथालयात 
तसेच कुटुंबात ठेवण्याच्या 
योग्यतेचा आहे. 


व्र 


किंमत रु. २० यपाल खचे रु. ४ 


_ अंथाल्येव शैक्षणिक संस्था यांना 
१५% कमिशन देण्यात येईल. 


€3€3€>€>€>€3 €>€>€>€>:€9€>€>:€3<€>€9>€><€>€><€€9€>€3<€5€>€9€>€>€9<€9 


आपली मागणी खाळील पत्त्यावर पाठवावी 
चिटणीस, 
प्राशषपाठशाळामंडळ, वाई ( जि, सातारा ) ४१ २ ८०३ 


(9 €93€3€><€ 


॑€>€3€3€>€>€3€5€3€>€9 €3€>€3€9>€>& च्केई3€3€ 


>(€3€3€>€>€3>€3€>€3€9€><€>€>€3€9:€3<€>€>€3:€9>€3€><€3>€3€5€%<€3>€3€3€3€3€3€3€3€3€8 


पवभनारत । मे, १९८० ४३४९७॥), ॥ए0, 551' 3 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमाला 


मराठी प्रकाशने 
& वैदिक संस्कृतीचा विकास । तर्कतीर्थ लक्ष्मगशास्त्री जोशी “३० रु. 
& अद्वेंतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र स्वामी केवळानंदसरस्वती ७५ रु. 
% क्रीचेचे सौंदर्यशात्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 
% पुरोहितवर्गवर्चेस्व व भारताचा सामाजिक इतिद्ठास । डॉर सुमंत मुरंजन ८ रु. 
% गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५ रु. 
% लोकशाहीचे धोके । ण्क्नालाल सुराणा क 
* भारतीय स्त्रीधर्माचा आद । सौ० कमल पाध्ये डर 
७ हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 
% महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना | चा० अ० दाभोळकर २ 
% श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ २० झु 
& संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोली १२८ 
५ ज्ञानदेव चिंतन (संपादित ) । डॉग वसंत स० जोशी २०द़ 
_ $ आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० ज्ञाघव ८ म्‌ 
* भावार्थ रामायण ( श्री० एकनाथ महाराज कृत) बालकांड १२ ह. 
% तरंगयामिक व पृंजयामिक । मा० ग० टोळे ५ रु. 
* आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । कूग्वेदी २२ ह. 
& वागीश्‍वरी । डॉ? गो० क्रे० भट १० झु. 


प्रंथविक्तत्यांना २० रक्‍्के कमिशन, 


प्राज्षपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 


-््श्क्ण्ण्िणाणापा--.__________________ 


हे मासिक पां. गो. आपटे यांनी दी प्राज्ञ त्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 


भे. पुं. रेगे यांनी प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई यांचेकरित्ता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


